| वर्ष २ रें] डिसेबर १९४८ 


[अंक ३ रा 


| 
| माक्सवादाचेणकशतक  « र : 
| समाईक संस्कृतीचा पाया : समाईक भाषा « 
विनोवाकृत ' ईशावास्यवरात्ते ? ¦ संपररीक्षण . 
| वसाहतीचे स्वराज्यच पत्करावे काय? _.« 
। आरोग्यशास्त्राची मूलतत्त्व  » = 
| 35 नमः सिद्धम्‌ 0020 
गांधीयुगाचा प्रेरक प्रतिनिधि . - - 
| महाराष्ट्रीय संतमंडळाचे ऐतिहासिक कार्य: 
साहित्यिकाचे तत्त्वज्ञान है ४ 


प्रा. अ+ रा. कामत 
डा. सैयद आबिद हुसेन 
आचार्ये विः प्र. लिमये 
श्री, वा. सु. लिसये 

डा. मा, स, केळकर 
प्रा, ना. अ« गोरे 
आचार्य काका कालेलकर 
आचार्य स. ज, भागवत 
प्रा. द. राः बेंद्रे _ 


स्वम्पंनो ! --प्रा. कु. ब. निकुम्ब कवन-- प्रा, द. रा. बेंद्रे, कॉग्रेसची 
अध्यक्षीय निवडणूक श्री. ह. कः मोहनी; प्रार्चाचे प्रश्नचिन्ह  जपान- 


४९४० ~ (> ~ ® 
Rese प्रा: दे. अ. दाभोळकर; वैद्यकीय साहाय्य स्वल्पमोली हबे-- प्रा. रा. ना. 


_ NSS USES 


. “चुसाळकर; द्रभंग्याची १४ वी प्राच्यविद्यापरिषदू-- प्रा. विः म. बेडेकर. 


’ 
५ 
५ 
4 
s 
» 
* 
®, 
= 
शू 
५ 
१ 
' 
. 
4 » 
है a 
न ४! 
AN & 
क ' * 
का 3. 


वर्ष दुसरें 


अंक तिसरा 


CHR 


संचालंक : श्री, शंकरराव देव 


आचार्य शा. द्‌. जावडेकरं-आचार्य स. जः भागवत - श्री. हरि कृष्ण मोहनी - प्रो. वि. म. बेडेकर 


का, सपादक 


माक्सेवादाचें एक शतक 
समाईक संस्कृतीचा पाया : समाईक भाषा 


बिनोबाकृत “ ईशावास्यवृत्ति ' 
वसाहतीचे स्वराज्यच पत्करावे काय ? 


स्वप्नांनो ! स्वमांनो ! 


आरोग्यशास्त्राची मूलतत्त्व 


35 नमः सिद्धम्‌ 


गार्धायुगाचा प्रेरक प्रतिनिधि 


महाराष्ट्रीय संतमंडळाचे ऐतिहासिक काये 
साहित्यिकाचें तत्त्वज्ञान 


कवन (कावेता) 


काँग्रेसची अध्यक्षाय निवडणूक 

प्राचीचे प्रश्नचिन्ह : जपान 

> त न इपमोली ~ 

वैद्यकीय साहाय्य स्वर ह्वे 

आखिल भारतीय प्राच्यविद्या परिषद, दरभंगा 


५; अ. रा. कामत ` 


डा. सैयद आ. हुसेन 
अनु. श्री, श्रीपाद जोशी 
आचार्य वि. प्र. लिमये 


प्रा, कु, बं, निकुशब 
डा. मा, स, केळकर 
प्रा. ना. अ. गोरे - 
आचार्य काका कालेलकर 


अनु. पां. ग. देशपांडे | 


आचार्य स. ज. भागत्रत 
प्रा, द. रा. वेन्द्र 

११. 99 
श्री, ह. कु. मोहनी 
प्रा, दे, अ. दाभोलकर 
प्रा. रा, ना, पुसाळकर 
प्रा, वि. मे, बेडेकर 


oom eons जायरा मभभममाननशणशशणशशशशशशणशशशशणशशा#छणए 


१७१-१८४, 


s 


१८५-१९१ 


- 9९२-२०३ 
श्री. वा. मु. लिमये २०४-२०६,२०८. 


२०७-२०८ 


२०९-२१६ 


२७० ३५ 
२२०-२२३ 
२२४-२३२ 


२३३-२३४ 


२३५ 


२२६२१ 3 


२४०-२४३ 
२४४-२४५ 
२४६-२५० 


वार्षिक रु. ९ 


सहामाही रु. ५ 


ऊ: श्रो, र. ग. जोशी 


अंकास रु. १ 


ुद्रणस्थळ : खुलभ मुद्रणालय, २९१ शनिवार पुणे २: प्रकाशनस्थळ : नवभारत कचेरी, 


२९१ शनिवार पुणे २.) 


{ 
A ¦ 


` नवभारत ' डिसेंबर १९४८ 
लेखक-परिचय _ 


[या अंकांतील लेखकांपेकी ज्या लेखकांचे लेख ' नवभारतां? त या अंकासमवेत पाहिल्या प्रथमः्च 
येत आहेत, त्यांचा थोडक्यांत परिचय खालीं दिला आहे. बाकीच्या लेखकांचे लेख नवभारतां 'त 
पूवी आले असून त्या त्या वेळी त्यांचा थोडक्यांत दिलेला परिचय वाचकांस विदित आहेच.--का, सं. ] 
प्राः क. च. निकुम्ब-- धारवाड येथील कर्नाटक कॉलेजमध्ये मराठीचे प्राध्यापक, उज्ज्वला ? या 
Ns कवितासंग्रहाचे कते, , 
डॉ; मा. ख. केळकर (अकोला )-- हे आपल्या आरोग्यपदधतीचे प्रयोग १९१६ सालापासून करीत 
असून त्यांनीं अनेक जुने रोगी आपल्या उपचारपद्धतीनें बरे केले आहेत. गेल्या वर्षापासून 
, कांही महारोग्यांस आपल्या आरोग्यपद्तीने उपचार करीत आहेत, 
आए द. रा, बेंद्रे--सोलापूर येथ डी, ए. व्ही. कॉलेजमध्ये कानडीचे प्राध्यापक, कानडी भाषेतील अग्रगण्य 
bt कावि व समीक्षक,--अलीकडे त्यांनीं मराठीत लिहावयास सुरुवात केली आहे. कांही महिन्यां- 
: पूर्वी मुंबई साहित्यसघासमोर झालेल्या त्यांच्या * जीवन, नाम्य, व कला ? या विषयावरील 
7 ' प्रातेभाशाली भाषणाने महाराष्ट्रांत मोठे कुतूहल उत्पन्न केलें आहे. ` 
आ. दे. अ दाभोलकर-- पुणे येथील वृ. म. कॉलेज ऑफ कामसंमध्यें अर्थेतिहास ( ०००० 
sas i507 ) या विषयाचे प्राध्यापक. 


खा ॐ > ~ ~ य ~ छे द 
आरा. रा. ना. उसाळ्कर, बी. ए,, एलएल्‌. बी. ( कोल्हापूर ) कोल्हापूर लॉ कॉलेजमध्ये प्राध्यापक 
2... होते. मराठी नियतकालिकांतून यांचे लेख प्रकाशित झाले आहेत. 

i 

i" —— Nowhere 

; : क मानवाच्या व मानवसंस्कृतीच्या विकासास व उन्नतीस पोषक होईल, अशा प्रकारे महाराष्ट्रीय जीवनाचा वें 

` सस्तीचा विकास करणें, हें या मासिकाचे ध्येय व उद्दिष्ट आहे. ; 

७“ क “ट्‌ >» भू द 
“यप्रवण व्यत्तींनीं स्वोन्नतीच्या हेवुपूर्तीसाठी जे आपलें सास्कृतिक मूल्यमापन ठरविलेले असेल, उच्च 

र 4 . जल जो अभिजात अनुभव स्वतः > र त्‌ 


~~ he व्र त च्या साधनेने संग्रह केलेला असे त्याचे अच संस्कृति” 
पोषक वाइ्सय होऊं शकते, असा: संचालक रीत केलेला असेल, त्याचें दिग्दर्शन द gr 


र व संपादक-मंडळ यांचा विश्वास आहे 

` _ या मासिकांत येणाऱ्या लेखांत को ; 
0, हेतू नाही. ` “° कोगत्याहि विशिष्ट मताचा, वादाचा, पक्षाचा किंवा पंथाचा प्रचार करण्याचा 
ी संचालक व संपादक-मंडळांतील सर च 
विषयक व सांस्कृतिक मूल्यासेबंधी र संचिंही सर्व विषयांत मतैक्य आहे, असें नाहीं. मानवी जीवनः 
.... व्यत्तिवेशिष्टय व विचारस्वातंच्य याचा विनाश 2002 झांना एकत्र आणले आहे. तथापि प्रत्येकाचे 
प्रत्येक व्यक्ति आपल्या नांवाने प्रसिद्ध होणाऱ्या क विकास “हावा या दृष्टीनेच लयांचें सहकार्य राहील, 
| मालिकांत प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रत्यक ठिखाणांत सत्याने, र राहील. 

घेतली जाई, ई 


“गा, संयम आणि सहिष्णुता असतील अशी काळजी 


f s Uh Y LAs {TAOS १६४ 3400७ RNP HN 
| संपादकीय धोरणाचा खुलासा - 


प्रा, पुणतांबेकर यांचा “ हिंदु राज्यांतील राज्यसत्ता व धर्मसत्ता : स्थान व संबंध? हा £ 

| * नवभारता 'च्या सप्टेंबर, १९४८च्या अंतरांत प्रसिद्ध झाला आहे. त्याच अंकांत आचार्य जावडेकर यांचा 
¢ «८ धर्मराज्य म्हणजे हिंदुराज्य नव्हे '? हा त्या लेखावरीळ टीकात्मक लेख प्रसिद्ध झाला आहे. ह्या धोरणा 
संबंधी प्रा, पुणतांबेकर यांनी आपले मत ळोहून कळविले, त्या पत्रामुळे संपादकयि धोरणाचा खुलासा 
संपादकमंडळास इष्ट वाटतें, म्हणुन प्रा, पुणतांबेकर यांचेशी झालेला पत्रव्यवहार खाली प्रसिद्ध करण्यांत 

येत आहे. हा खुलासा झाल्यानंतर गैरसमजास जागा रहाणार नाही अशी आशा वाटते > 

| 3५४. -ण्कार्यंकारा सपादक पञ 


ह 


प्रा. श्री. व्यं. पुणतांबेकर यांचें पत्र 


4. | धरमपेठ, नागपूर 
£ र ५ ५-९-४८ 
सा, न, वि, वि. 


लेखकावर माछेनाथी करणारा संपादक- अध्यक्ष असतो अशी आपल्या मासिकाची नवी प्रथा 

दिसते. त्यांच्या टीकेला उत्तर देणं आपल्या प्रथेनुसार प्रशस्त आहे काय १ उत्तररूपार्न कळवावे. पत्रो- 
चराचा वाट पहात आहि. प्रथा नसल्यास दुसऱ्या मासिकांत उत्तर देण्याचा बिचार आहे. माझ्या मते 

असे खडनकारी संपादकत्व प्रशस्त नाहीं, स्वतंत्र लेख असावे, कळावे. 


“रु 


आ i 
श्री. व्ये. पुणतांबेकर 
क्षे. क ® 


प्रा. पुणतांबेकर यांना पाठविलेलें पत्र 


| SS नवभारत कार्यालय, पुर्ण 
Coins ट २०५० FRC 

स. न. «वि. वि | YA 
. आलें ५ तान्चें पत्र पोहोंचलें - 
सप्टेंबर अंकांतील आपल्या लेखाला आचार्य जावडेकरांनी त्याच अंकांत उत्तर दिलें आहे, त्यासंबंधी. i 
f 


a. 
आपण आपली नापसंती सूचित केली असून “असे खंडनकारी संपादकत्व प्रशस्त नाहीं ? असें आपण 
आपलें. मत दिलें आहे क. 
आचार्य जावडेकरांचा लेख त्याच अंकात देण्यांत आमची भूमिका काय आहे हैं मी नम्रपणे | 
आपणांपुढें मांड इच्छिता. ती पाहून आपल्या नापसताची तीब्रता कमी होइल अशी आशा आहे. "5 ` ३ 
आचार्य जावडेकर हे ' नवभारता'चे एक संपादक आहेत. मासिकात येणाऱ्या एकाद्या लेखासंबेघी | 

वाचकाच्या दृष्टीनं आणखी एकाद्या बाजूचे वाचकाला दिद्वशन व्हावे असें संपादकास वाटत असल्यास | 

तर्से संपादकापेकींच एकारे करणें औचि याला सोडून आहि असे वाटत नाहीं. विशेषतः एकाद्या वादग्रस्त 
- विषयावर लेख असेल व त्या विषयासंबंधी दुसरा दृष्टिकोण वाचकांसमोर ताबडतोब येणें अवश्य आहे असें 
संपादकांना वाटत असेल तर तसें त्या दृश्कोणार्चे दिद्वर्शन करणें औचित्याला घरूनहि होईल. या | 
भूमिकेनेंच आचार्य जावडेकरांचा लेख त्याच अंकांत दिला. 
* ` _ ही भूमिका लक्षांत घेऊन आपला गैरसमज आपण दूर करावा अशी आपणांस विनन्ति आहे. असें 
. करणें आपणांस नापसंत होईल अशी कल्पनाच आली नाहीं 
7 कुटी आचार्य जावडेकरांनीं मांडलेल्या बाजूवर आपण उत्तर देण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. आपण | 
._ आएछ उत्तर लिहून पाठवावे अशी विनन्ति आहे. तें वाचून कांही नबीन मुद्दे आढळल्यास व ते छापर 


gsi Rs हैँ ८” 98 FPN 


त्यानें त्या विषयावरील चर्चेला मदत-होणार आहे असें दिसल्यास आम्हीं तें अवश्य छापूं, कळावें, लोभ 
असावा ही विनंति. RY आपला. 
; + वि. म. बेडेकर 
कार्यकारी संपादक, 


2980.” के र % 


प्रा. पुणतांबेकर यांना पाठविलेले दुसरें पत्र 
“ नवभारत ? कार्यालय, पुणें 


ता. है वि १ ७ स्ट 
स. नमस्कार वि. वि. 


संचालक श्री. शंकरराव देव व संपादक येथें सर्व नुकतेच जमले होते, आपला सप्टेंबर अंकांतील 
लेख, त्याला आं. झं. द. जावडेकर यांनी दिलेलं उत्तर, त्याबाबत आपण व्यक्त केलेलें मत, त्याला कार्य- 
कारी संपादकांतर्पे आम्ही दिलेलें उत्तर-वगैरे सर्व गोष्टींचा आम्ही संवौनीं एकत्र विचार केला, त्या विचा- 
राअंतीं या विशिष्ट बाबतीतील घारणाबाबत आम्ही जो निर्णय घेतला आहे तो आपणांस कळवूं इच्छितो. 
आपल्या लेखावरील आ. जावडेकर यांचे टीकात्मक विचार व्याच अंकांत प्रासेद्व करण्यास आपली 
संमाते घेऊन आपला लेल प्रासिद्ध केला असता तर गैरसमज होण्यास कारण उरलें नसतें. यावरून आम्हीं 
असा निर्णय घेतला आहे कीं, .एकाद्या लेखासंबरधी असे विचार त्याच अंकांत प्रासेद्द करणें अवश्य आहे 
असे वाटल्यास. तसें करण्यास मूळ लेखकाची संमति घेऊन मगच तो लेख प्रसिद्ध करावा. 
आपल्या लेखाबाबत अशी योजना झाली नाहीं यांबद्दल आम्हांस खेद होतो. आपण जाचाये 
_ जावड़ेकर यांच्या टॉकेस तास्विक उत्तर दिलें, तर तें आम्ही प्रसिद्ध करू हें आपणांस माग कळाविलेंच आहे. 
व , आपला, 
छ £8 वि. म, बेडेकर 
कार्यकारी संपादक 


. ता. क.- “नवभारताचे संपादकीय धोरण सर्वास कळावे या हेतूनें आपणांमध्यें झालेला यासंबंधीचा 
पत्रव्यवहार * नवभारतां “त छापण्याचे आम्ही योजिळें आहे. आपलें ता, ५।९।४८च्े पत्र छापावयास आपली 
परवानगी द्यावी अशी विनंति आहे. ० 


--कार्यकारी संपादक 
श्र % ॐ 


प्रा, पुणतांवेकरांचें उत्तर 


धरमपेठ, 
५ नागपूर 
सा, न. वि. वि. | - | ७-१०-४८ 


पिक ता, ४ ि 
पडावा विर यक कर पन छापावयास हरकत नाही, संपादक 
रतावा Fe 2 दरा ताच्या रहस्‍्थाच्या अथवा ओघाच्या विशिष्ट कल्पना आणि 
खंडनमंडनाव्मक आधिकार सयदि क पा गीत पाहन याचामा Ei 

i * म्हण i नये जिम्मा 
पता वती कान इणजे आम्हां लेखकांना छेख लिहिण्याचा विचार 


» ४ आपला 
5 र » | च. ||] व्यू, पुणतांबेकर 


क - 


३) १८७२ ते १९०४७ 

१८४८ ते १८७१ या धामधुमीच्या कालः 
खंडाच्या मानानें पाहतां हा दुसरा कालखंड शांत- 
तेचा गेला अते म्हणतां येईल, लेनिन त्याविषर्यी 
लिहितो$--- 

४१८७२ ते १९०४ हा दुसरा कालखंड 
पहिल्याहून वेगळा असल्याचें दिसतें, हा वेगळेपणा 
त्याच्या * शांततामय? स्वरूपांत व क्रांतिकारक 
आंदोलनांच्या अमावांत दिसून येतो. पाश्चात्य 
राष्ट्रांत भांडवली क्रांति होऊन गेली होती, पौर्वात्य 
राष्ट्र अद्याप त्या अवस्थेपर्यंत पोचलेली नव्हती 
( लेनिन $ काले मार्क्सच्या त्मप्रणार्ळाचें ऐतिहासिक 
भवितव्य, ) 

: शांतते ' चें कारण 

१ ८७९ पर्यत फ्रान्स, जर्मनी वगेरे युरोपांतील 
देशांत भांडवलदारी पद्धति रूढ होऊन झपाट्याने 
प्रगाते करीत होती. क्रांतिकारक आंदोलने ओसरली 
होतीं. या देशाचे सत्ताधारी आतां बाजारपेठा आणि 
कच्च्या मालाचे प्रदेश यांसाठी आशिया आणि 
आफ्रिका खंडांतील मागासलेल्या प्रदेशांवर साम्राज्य 
पसरवून जगाची परिसीमा गांठीत होते. 
जयाची वांटणी पुरी होऊन साम्राज्यवाद्यांची आपः 
-सांतीळ स्पर्ध अद्याप निकराला आली नव्हती. 
साम्राज्यांतील क्रोडों लोकांनी पिळणूक करून 
पाश्चात्य सत्ताधारी वग गबर होत होता. या छटीचा 
कांही थोडा हिस्सा स्वदेशांतील कामगारांना चारून 


| 
वु j f 
प्रौ. अ, रा. कामत यांचा या विषयावरील पहिला लेखांक * नवभारतां च्या ऑगस्ट महिन्यांच्या री 
अकांत आला असून हा दुसरा व शेवटचा लेखांक आहे.-*का, सं | 


नं, १ ' १७१ 


प्रा अ, रा. का मते 


वगलब्याची तीव्रता त्याला कमी कस्तां येत होती. . ः 
पाश्चात्य राष्ट्रांना हा कालखंड “ शांततेचा !? आणि | 
“ सुबत्तेचा ?? वाटावा याचें खरें कारण हैं असे | 
होतें f 
पाश्चात्य राष्ट्रांत याप्रमाणें “ सुवत्तेचे ?? वाताबरण 
पसरल्यामुळे भांडवलदारी उलथून पाडण्यासाठी | 
झगडा न करतां यापुढील प्रगाते “ शांततामय !? 
पद्धतीनें होईल अशी खोटी आशा कासगारवगांच्या 
कांही विभागांत प्रसत होऊ लागली, साम्राज्यवादी 
भांडवलदार या प्रवृत्तीला अर्थातच उचळून घर्रात | 
होते, वस्तुतः पिळणारे ““घानेक'? आणि पिळले 
जाणारे “ कष्टकरी ?? हा भेदं केवळ देझांतस्यां | 
देशांत राहिला नसून आतां पिळणारीं “ घानेक ?? प: 
पाश्चात्य राष्ट्र आणे पिळळीं जाणारी वासाहतिक | 
४ कष्टकरी २? राष्ट्र अशी साऱ्या जगाचीच विभा | 
गणी होऊन वगेलढ्याला नवीन, जागातिक स्वरूप | 
प्राप्त होत होतें. परंतु “ घानेक ? राष्ट्रांतील सत्ताधारी | 
वर्गाला स्वतःच्या देज्ञांतील वर्गलढां कांहीसा | 
शमवितां आला यांत शैकाच नाहीं शि 
भांडवली क्रांति प्रथम झाल्यामुळे आणि | 
हिंदुस्थानसारखा जगांतळा  सवोत... मोठा _संपन्न | 
भाग जिंकल्यामुळे इंग्लंड हें राष्ट्र सबोत आधिक 
“ चानेक ?? बनलें होतं. त्यामुळे तेथे सत्ताधारी 
वगाच्या तारांतील उच्छिष्टावर पोसळेला . एक नवा | 
“ उच्चवर्गीय ?? कामगार-विभाग निर्माण: झाला 
होता. चार्टिस्ट चळवळीचा भर ओसरल्यावर 
इंग्लंडमधील कामगार-चळवळीचें पुढारीपण या ' | 


$ | १ 


छू खी 
HR, 
ए 


fs 


n 


नवभारत 


विभागाकडे आर्ले, राजकारणांत ५ कामगार-- 
प्रागातेक ? (“लिबरेंब ? ऊर्फ लिबरल-लेबर )- 
एकजुटीचें किळसवाणे दृश्य दिसू छागलें, एगल्सने 
१८८२ सालीं लिहिलेल्या पत्रांत पुढील उल्लेख 
आहे-- 


“ इंग्लंडमधील कामगारवगाला साम्राज्यवादी 


` घोरणाबद्दल काय वाटतें, असा तुझा प्रश्न आहे. 

` सवेसाघारणपर्णे राजकारणाबद्दल त्याला जे वाटतें 
तेच या गोष्टींबद्दलहि. येथे कामगारांचा पक्षच नाहीं, 
येथें फक्त कोन्झतरोटिव आणि प्रागतिक-पुरोगामा 
( लिबरल-- रॅडिकलळ ) आहेत आणि जागतिक 
बाजारपेठ आणि वासाहातिक परतंत्र देश यांवर आज 
इंग्लंडची जी मक्तेदारी आहे, त्या मेजवानींत 
येथील कामगार आनंदानें भाग घेत आहेत. !? 

इंग्लंडची ही मक्तेदारी संपली अंसली, दोन महा- 
युद्धांत ब्रिटिश साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्थेला ठोकर 
बसली असली आणि त्यामुळें 'कामगारवर्गीत माक - 
“वादी पक्षाचा प्रभाव वाढूं लागला असला, तरी 
आज सभर वपीनंतरही इंग्लंडमधील कामगार-पुढा- 
पयांची दी भांडबल-वार्जिणी साम्राज्यवादी प्रव्वात्ति 
नाहीशा झालेली नाहीं. अंटळी व बेन्हिन चर्यिलू- 
इतक्याच अभिमानाने साम्राज्यवादी वारसा उचचल- 
प्यांत धन्यता मानीत आहेत ! 
इतर साम्राज्यवादी राष्ट्रांमव्येहि होच प्रवृत्ति 

वावरत होती. अशा रीर्ताने वर्गलढ्याची धार बोथ- 
टल्यामुळें साम्राज्यधाजिण्या समाजवाद्यांना हा काळ 
“ शांततेचा ?? आणि “ सुबत्तेचा !? वाटावा यांत 
नवल नाहीं, 


पूर्वेकडील ' साम्राज्यवादी शांतता ! 

पण आशिया व आफिका यांतील जनतेला हा 
काळ अथातच ५ शांततेचा ?? नव्हता 
“ सुक्तेचाही ?? नव्हता. ब्रह्मदेश, मलाया वगैरे 
प्रदेश जिंकण्यासाठी, चीनची बाजारपेठ काबीज 


साम्नाञ्ययाहवच्या क्षेत्रांत जबरीनें 
ओढली गेल्यामुळें या मागासलेल्या प्रदेशांतील 
` अर्थव्यवस्था कोसळून पडत होती आणि 
त्या जागी भांडवली प्रगति येऊं शकत नसल्यामुळें 


तेथील जनतेचें दैन्य व तिच्या हालअपेष्टा हीं सारखी 
वाढत होतीं, कच्च्या मालाचा पुरवठा करणारे आणि 
तयार मालाची हमखास बाजारपेठ असें स्वरूप 
त्यांस येत होतें. या सर्व गोष्टी पाश्चात्य साम्राज्य- 
'चाद्यांनीं सत्ताधारी वर्गाच्या नेहमीच्या राक्षसी पद्ध- 
तीनें घडवून आणल्या. या परतंत्र राष्ट्रांत राष्ट्रीय 
जतित्याच्या क्रांतिकारक चळवळी अद्याप रुजाव- 


याच्या होत्या. या प्रदेशांची पध्दतक्षार पिळणूक कर- , 


ण्यासाठी आणि अचाट फायदा लाटण्यासाठी साम्राच्य-' 
वादी मक्तेदार पुढील काळांत तेथे भांडवल गुंतावि- 


णार, त्यामुळें कांही अंशीं कारखानदारी, निर्माण , 


होणार आणणि यामधून राष्ट्रीय चळवळ उभी 
राहणार हा अंदाज मार्क्सने यापूर्वीच केला होता. 
साम्राज्यवादी राष्ट्रांतील कामगार-क्रांति आगि पर- 
तंत्र राष्ट्रांतील राष्ट्रीय क्रांति यांचा परस्परांना पोषक 
असलेला अन्योन्य-संब्रंध मासनं उघड केला होता, 
याचा उल्लेख मार्गे आलाच आहे; पण हैं सवे 
अद्याप व्हावयार्चे होते आणि या परतंत्र वासाहतिक 
देशांत कामगार-वगे उत्पन्न होऊन राष्ट्रीय क्रांति- 
"क चळवळीला जीर चढेपर्यत्त या पूवेकडील 
राष्ट्रांत “ साम्राज्यवादी शांतता ?? नांदणार हैं उघड 
होतें, 
वाढती कामगार-चळबळ 


वखर पाहतां सर्वत्र “ शांतता आणि सुबत्ता ?? 
दिसत असली तरी वास्त विक्र मांडवली व्यवस्थेच्या 
प्रगतीबरोबर तिचे अंतर्विरोधाहि वाढत होते. खली 
प्रातेस्प्धा नष्ट होऊं लागली, भांडवली अर्थव्यवस्था 
मक्तेदारांच्या हातांत जाऊं लागली, इंग्लंडचे जागातिक 
वर्चस्व कमी झालें, इतर युरोपियन राष्ट्रे त्या आखा- 
ड्यांत उतरीं, साम्राज्यवादी राष्ट्रांची व्यापारी 
सुरस तीत्र होऊं छागली, बडी कारखानदारी झपाट्याने 
वाढली व तिच्याच जोडीने कामगार-वर्गहे वाढला 
त्यामुळें या दोन बगीचे हितविरोध आधिक स्पष्टपणे 
पुढे आळे. भांडवली प्रगतीच्या पाठोपाठ कामगार- 
चळवळ , कामगार-संघटना व समाजवादी 
चळवळ यांची वाढ होणें अपरिहाये होते. भांडवली 
अर्थव्यवस्थेचे अंतर्विरोध वाढत गेव्यानें कामगार-- 
चळवळीची प्रगती हि झपास्याने झाली. 


१७२ 


४ 
7 
८ 


मार्क्सवादाचे एक शतक 


जगांतील सीत “ धानिक ?? राष्ट्र जे इंग्लंड 
तेथेही याचे पडसाद उठच्यावांचून राइले नाहींत. 
चार्टिस्ट चळवळीनंतर प्रथमच कामगार-चळवळी मध्ये 
समाजत्रादाची-माक्संवादाची सुद्धां भाषा निघू 
लागली, कामगारांची स्वतंत्र राजकीय संघटना 
असावी व तिने पाळेमेटच्या निवडणुकी लढवाव्या, 
असें मत प्रदर्शित करण्यांत येऊ लागलें; यामधूनच 
पुढें सध्यांच्या मजूर-पक्षाचा उदय झाला, 
_ युरोप्रांतील देशांच्या कामगार-संघटना आरंभा- 
पासूनच मार्क्सवाद प्रमाण, मानू लागल्या. काय- 
द्याच्या कक्षेंत बसणाऱ्या सर्व चळवळी करून त्यांनीं 
आपली ताकद वाढविली, विशेषतः फ्रान्स आणि 
जमनी या देशांत कामगारांचे सामर्थ्यशाली पक्ष 
प्रस्थापित झाले. याविप्रयी लेनिन लिहितोः-- | 

“या कालखंडांत पाश्चात्य देशांत भारविष्यकाळांतील 
घडामोडींची पूर्वतयारी ' शांततामय ? पद्धतीने चाळू 
होती. मुख्यतः कामगाखर्गीय असलेले समाजवादी 
पक्ष सर्वत्र अस्तित्वांत आळे. हे पक्ष मांडवली 
लोकशाहीचा उपयोग करावयास शिक्रूं लागळे आणि 
त्यांनीं स्वतः ब्री इतपत्रे, स्वतःच्या शिक्षण संस्था, 
कामगार-संघटना आणि सहकारी संस्था चाल- 
विण्यास सुरुवात केळी.  माक्सची शिकवण पूणपणे 
विजयी झाली आणि माक्त॑त्रादाचा विस्तार वाढला. 
कामगारवर्गाला आगामी लब्यासाढीं सज्ज कर- 
ण्याच्या कायीत सावकाश पण सतत प्रगति होत 
होती. ?? (लेनिन: कार्ल | माकक्षेच्या तत्तप्रणालीचें 
ऐतिहासिक भवितव्य, ) 
दुसरी इंटरनॅशनल 

या पायावर १८८९ सालीं नवी आंतरराष्ट्राय 
कामगार-संघटना--दुसरी इंटरनॅशनल---स्थापन 
झाली; पाहिल्या इंटरनेशनलपेक्षां आतां कामगार- 
संघटनांची ताकद आगि त्यांचा व्याप हीं किती तरी 
पर्टीनी वाढली असली तरी दुसऱ्या इंटरनेशनलमरध्ये 
बराच कमकुवतपणा राहिला होता असें म्हटलें 
पाहिजे, निरनिराळ्या राष्ट्रांतील कामगार-संघटना 
पहिल्या इंटर्नॅशनळच्या वेळेइतक्या एकोप्याने जवळ 
आल्या नव्हत्या; फुटीरपणा आधिक झाला होता. 
तसेंच तिच्या कार्यक्रमांत बरीच अस्पष्टता ब॒ संधि- 
रता होती, त्यामुळें माक्सवादाच्या नांवाखाली 


संघिसाधूपणा शिरून ती पुढें पोखरली गेली, आणि 
या दोन प्रद्व्तीमुळे पहिल्या महाद्युद्धाच्या सुरुवातीस 
तिची दिवाळखोरी दृष्डोत्पत्तीत येऊन अखेर ती 
विल्यास गेली, याविषयी लेनिन लिहितो!--< 


“ मांडवलदारीविरुद्ध॒ क्रांतिकारक उठावाची 
तयारी करण्यासाठी पाइँल्या इंटरनॅशनल 
(१८६४-७२) आंतरराष्ट्रीय कामगार-संघटनेचा 
पाया घातला. दुसऱ्या इंटरनेशलने आंतरराष्ट्रीय 
कामगार-चळवळीचा विस्तार वाढाविला. पण 
तिची क्रांतिकारक पातळी तात्पुरती खालावली, | 
संधिसाधू प्रवृत्ती ची ताकद तात्पुरती वाढली आणि 
यामुळें तिचा अधःपात होऊन ती कोलमडली ?? 
( लोनेन--तिसरी तिचें 
इतिहासांतील स्थान. ) 
तरी पण या काळांत कामगार-चळवळीची 
प्रतिष्ठा वाढळी, मार्क्सवादाचा प्रभाव वाढला, यांत 
शंका नार्ही 

“ युरोपांतील समाजवादी चळवळ मुख्यतः 
कम्युनिस्ट-जाह्दीरनाम्यांत सांगितलेल्या तत्त्वांवर्च 
उभी आहे? , “ सायबेरियापासून कॅलिफोनियापर्यंत 
पसरलेल्या सव देशांतील लक्षावाधे कामगारांनी 
जाहीरनाम्यांतील कार्यक्रम अंगीकारिला आहे!) , 


इंठरनेंशनल व 


“६ युरोपांतील आणणि अमेरिकेंतील कामगार 
आपल्या सामर्थ्याचे. समालोचन ( दुसरी इंटरनंरा- 
नळ) करीत आहेत. ...... आजचे हृद्य पाहून 
सर्व देशांचे कामगार आज खरोखरीच. एक झाले 
आहित, हैं भांडवलदार-जमीनदाराना जाणवत 
असेल. ?? या शब्दांत एंगल्सनें १८९० सालीं 
कामगार-चळवळीच्या आणि माक्थवादाच्या प्रगतीचे 
वर्णन केलं होतं 


माक्सवाद्‌ आणि सुधारणावाद 

कामगार-चळवळीच्या या वाढल्या यज्ञाला 
भांडवलदार-त्रगाकडून कमालीचा विरोध होणार हैं 
टरस्यासारखेंच होते. भांडवली साम्राज्यवादी तिच्या- 
वर समोरून उघड हल्ला करीत होते. तसेच साम्रा- 
ज्यवादा प्रवृत्ती कामगार-चळवळींत शिरून आणि 
माक्सवाद सुधारण्याच्या मिघानें माक्सवादी पक्षांत 
थुसून त्यांवर आंतून प्रह्मर करूं लागल्य, 


१७३ 


2 PON ८0७४0, 0 WRT hie 
A BN oid ol sis for tg OS ५५१0४ ४220६ rai 
MRR 2५000: 3 ` नवभारत -. 


के `  इंग्लंडमर्थ्यं कामगार-र्‍चळवळीवर आणि समाज- 
. चांदी चळवळींत मार्क्सवादाचें फारसे वजन नसल्या- 

` मुळें तेथें माक्सवादावर प्रहार करण्यासाठी माक्स- 

वादाचा. बुरखा घेण्याचें काहीच कारण नव्हतें. 
. सिडने वेबचा फेबियनवाद, मॅक्डोनाल्डसारखे 
', उजवे मजूरपक्षीय आणि स्वतंत्र मजूर पक्ष या 
` कार्मी पुढाकार घेत होते. मार्क्सवाद ( इंग्लंडमधील) 
कामगार-र्‍चळवळीला लागूं पडत नाही, सनदशीर 
. _ पद्धतारने इंग्लंडमधील कामंगारवगौर्न किती तरी हक्क 
` ` संपादन केळे आहेत, अञ्चा प्रकारचे सुधारणावादी 


(१ | 


` विचार मांडून ते एक प्रकारे माक्‍सपूर्वीच्या समाज- 
वादाची उजळणीच करीत होते. ब्रिटिश 
कामगारनवर्गाची सापेक्ष सुस्थिति, आणि ब्रिटन- 
 मर्घीळ लोकशाहीचा देखावा हीं हिंदुस्थानसारख्या 
Et - देशांतील कोटथवधि दालित जनतेच्या अमानुष 


हर 


क 
र 


हैं 


_ साम्नाज्यधाजिण्या समाजवाद्यांना घेण्याची आवद्य- 
कता वाटली नाहीं. तसेच भांडवलशाहीचा हा 
; ` फुडोरा अल्पजीवी ठरणार आहे याची शंका सुद्धां 
' त्यांना येत नव्हती; त्यांचा समाजवाद अव्या तऱ्हेचा 
. पोकळ, भ्रमजीवी व भांडवल्धाजिणा समाजवाद 
. होता, 


p/ 


युरोपातील कामगार-चळवळ मार्क्सवादालाच 
52 प्रमाण मानीत होती, तेथ साम्राज्यवादी प्रवृत्तींना 
` आशा प्रकारे माक्‍सेवादावर उघड हल्ला चढायेणे 
६ ` सय नव्हते, माक्सनें प्रथम शास्रीय समाजवाद 
.. मंडला त्यास पन्नास वर्षे झालीं, आजची 
. परिस्थिति त्या वेळेहून निराळी आहे, मार्क्सवादांत 
` 0:70 दि कि ` कश 
7 क डे इरस्त्या › करून तो “सुधारणे? आवश्यक 
शट Sit अशा प्रकारचे विचार स्वतांला 
यवादी म्हणाविणारे युरोपांतील समाजवादी 
OR त्रात... i 
निन महणतो). ° _ याविषर्य 
छेनिन म्हणतो; 


री * ऐतिहासिक 
मा 


पटना अशी घडून आली कीं, 

विजयामुळे त्याच्या शत्रूंना 

ले प्राक । [उ यापूवी पूर्णपणे 
- ( 

बादी संधि i पणा लिबरल क. विचार समाज- 
वादा संधिसाध्ूपणाच्या रूपानें आपलें पुनरुज्जीवन 

न्‌, लळ्याः्ची 


पिळणुकीवर आधारलेली आहेत, याची दखल या. 


yer 


तयारी करण्याचा काळ आहे असें न मानतां लढा | i 
करण्याची जरूरी नाही असें प्रतिपादन करण्यांत 
येऊं लागलें, . . !? :: सामाजिक सलोख्याचा ( म्हणजे 
गुलामांनी मालकांशो केलेल्या सलोख्याचा ) वर्ग- 
लढा सोडून देण्याचा आणि असाच इतर प्रचार ते 


की. जश IN 


( संधिसाधू ) भागूबाईप्रमाणें करीत आहेत. कायदे- 
मंडळाचे समाजवादी सभासद, कामगार-संघटनांतील 
पदाधिकारी. आणि बुद्दिजीवी “ सहानुभूतिदार ? 
यांमध्ये त्यांचे अनेक अनुयायी आहेत. !? 
( लेनिन- कार्ड 

ऐतिहासिक भवितव्य. ) 


माक्संच्या तत्प्रणाीचें 


माक्सेवादाची “ सुधारणा ”? 

माक्संवाद “ सुधारू १? निघालेल्या या “ मावसे- 
वाद्यां चे काय म्हणणें होतें ! भांडवलशाहीचा 
उत्तरोत्तर विकास होत राहणार असा त्यांस मिथ्या- 


भास झाला ' होता, 
` विभागांनी कांही हक्क 
कांमंगारवर्गाची 
चुक्रीचा अंदाज ते 
तुटपुंज्या सुधारणा 


पाश्चात्य कामगारांतील कांहीं 


मिळाविळे यावरून एकंदर 


परिस्थिति सुधारत आहि असा 
बांधीत होते. या तकलपी आणि 
साग्राज्यातील असंख्य प्रजेच्या 


पिळणुकीवर उभारलेल्या आहेत आणि साम्राज्य- 
प्रसारामुळेंच आर्थिक आरिष्टांची आणि अंतर्विरो- 
घांची तीव्रता तात्पुरती कमी झाली आहे. यांकडे 
त्यांनीं काणाडोळा केला. या ढिसूळ पायावर उभे 


0 


राहून ते मार्क्सवाद सुधारण्याची बडबड करू लागले. 
वीक मताधिकार आणि लोकशाही यांमुळें वरगै- 


लब्यां व तत्व निकामी झालें आहे; समाजवाद प्रस्था- 
पित करण्याकारतां क्रांतिकारक लढ्याची आवश्यकता 
नाई; 'शांततामय' आणि 'सनदशीर! “उत्क्रांती 'नें 
समाजवाद “हळूहळू? साध्य होईल, असें या “सुघार- 


णावादी 
संपादन 


कांही अंशीं स 
करण्यापर्यंत 


मजूर-पक्ष आजाहि 


कडील 


माक्संवाद्यां? थे 


केलेल्य 


सर्वोदयवादी, 
ही? समाजवादी 
ही !] 


म्हणणें होते. कामगारवर्गानें 


। कांहीं हक्कांकडे बोट दाखवून “हां 
मजिवादच आहे? असें प्रतिपादन 
त्यांची मजल गेली. [ इंग्लंडमधील 
हेंच म्हणत आहे आणि आपल्या- 


सत्याग्रहि समाजवादी व 
आंच म्हणणें हि याहून फारसें 


\ 


माक्सवादाचें एक शतक | काटक 
५४ 

यामुळें दैनंदिन प्रश्न व निवडणुकी यांमध्यें या 
' सुधारणावादी ! माक्संवाद्यांचे राजकारण रुतूं 
लागले, “ दैनंदिन चळवळ हेच सर्वस्व, आतम 
ध्येयाला महत्व. नाहीं १? ` ( बनेस्टाइन ) 
असे म्हणण्यांत ते धन्यता मानू लागले 
जमर्नीतील सोशल डेमोक्रेटिक पक्षाचा पुढारी बन 


क्रांतिकारक परंपरा पुढें चालविली. खुद्द एंगल्सनें 

“ रशिया हा आतां युरोपमधील क्रांतिकारक-चळ* | 

वळीच्या आघाडीवर आहे '? असे उद्गार १८९० | 

साली काढले होते. लेनिनर्ने या संधिसाधू प्रवृत्तीवर 

कडक टीका्न धरलें. लेनिन म्हणतो-- १ 
“ माक्सवादी चळवळ दुसर्‍या अधघशतकांत > 


न आणे व्यानंतस्च्या काळांत कोटूस्की हे या 
संधिसाधू सुधारणावाद्यांचे अध्वर्यू होते. त्यांच्या 


नेतृत्वाखाली जमेनींतील सामथ्यवान्‌ समाजवादी. 


चळवळ आणि कामगार-संघटना जर्मन सत्ताधारी 
वर्गाच्या आहारी जाऊन अखेर रसातळाला गेली. 
पाहिल्या महायुद्धात भांडवलदारांच्या रथाला जुंपून 
घेण्यांतच त्यांनीं धन्यता मानळी आणि त्या वेळीं 
व युद्धानंतर कामगार-क्रांतीचा विश्वासघात केला. 
जमैन राष्ट्र आणि कामगार-चळवळ अद्यापही त्याचे 
परिणाम भोर्गात आहेत. ही संधिसाधू प्रद्मात्ति कमी- 
आधिक प्रमाणांत दुसऱ्या इंटरनॅशनलमध्यें समा विष्ट 
झालेल्या, माकसवाद मानणाऱ्या सर्व देशांतील 
कामगार-चळवळींतद्दी होती. पन्नास वषीपूर्वी 
(१८४०८सालीं ) माक्संवाद हा समाजवादी विचार- 
प्रवाहापैकी फक्त एक प्रवाह होता; पण आतां सबंध 
कामगार-चळवरळींत खरे माक्सवादी आणि त्याचे 
उघड अथवा छुपे ( सुधारणावादी) विरोधक असे 
दोन स्वच्छ तट सर्वत्र पडले, हैं एक प्रकारें मार्क्स- 
वादाच्या वाढत्या सामर्थ्याचे निदर्शक होतें असे 
म्हटले पाहिजे. 


मार्क्सवाद “ सुधारण्या?'चा हा खटाटोप खुद 
मार्क्सच्या हयातीतच सुरू झाला होता; आणि 
मार्क्सनें त्यावर जोराचे प्रहार केले होते. या संधि- 
साधू सुधारणावाद्यांची “ माक्सवादी ?? पोपटपंची 
ऐकून “मी स्वतःच माक्सवादी नार्ही”? असे 
आधिक्षेपाचे उद्गार त्यानें काढले होते ! जमन 
कामगार-चळवरळीतील कायदेमंडळी राजकारणावर 
आगि एकंदर तडजोडवादी संधिसाधू प्रत्रत्तीवर 
एंगल्सर्न कित्येकदा जोराचे कोरडे ओडब्याचें नमूद 
आहे. 


माक्सँबादाचा संधिसाधूंशीं लढा 


माक्स-एंगल्सनंतर  राशियांतील माक्सवादी 
पक्षाने या अपप्रवृत्तीशी लढा देऊन माक्सवादी 


शिरली, १८९० नंतर तेव्हांगासून मार्क्सवादी चळ- | 
वरळीत शिरलेल्या माक्सवादाविरोधी प्रवृत्तीशी लढा 
द्यावा लागला, ?? (लोनिनः माक्सैवाद आणि 
मार्क्सवादाची सुधारणा ) 

वर्नस्टाईन, कोट्स्की आणि दुसऱ्या इंटरने- 
शनलमधील इतर सुधारणावादी आणि छेकोनॉब, | 
मतिवी वगैरे रशियन माक्सवादी यांच्याशी 
लेनिनला दीर्घकाळ झगडावे लागले, आणि अखेर | 
१९३०मर््ये राशियन सोशल डेमोक्रेटिक पक्षांत 
दुफळी होऊन लेनिननें क्रांतिकारक मार्क्सवाद पुढें | 
नेणारा बोल्शेविकपक्ष स्थापला. यापुर्ढे मार्क्स 
वादाची तात्त्विक आणि लढाऊ परंपरा पुढ नेण्याचे 
काये लेनिन आणि बोल्शेविक्र पक्ष यांनीच मुख्यतः 
केलें असें म्हणावयास हरकत नार्ही 
क्रांतिकालाची पहिली सलामी 

वास्तविक पाहतां भांडवलशाहीचा जोम आतां 
ओसरत असल्याची चिन्हें दिसू लागली होतीं. खुल्या 
प्रतिस्पर्धेची जागा जागतिक स्वरूपाच्या भांडवली 
मक्यैदाऱ्यांनी घेतली होती आणि साम्राञ्यवाद्यांनीं 
आपापसांत सब जगाची वांटणी करून घेतली होती. 
आतां आर्थिक अरि तीव्र होणार असा धोका दिसूं | 
लागला होता आणि भांडवलशार्हाच्या वेगवेगळ्या 
देशांतील कमीअधिक विकासामुळे परस्पर स्पधी 
तीव्रतर होऊन त्याचें पर्यवसान झास्त्रासत्रांच्या 
उत्पादनाचा वेग वाढण्यांत आणि जगाच्या 
फेखांटणीसाठीं जगड्व्याळ महायुद्ध जुपण्यांत होणार 
असा स्पष्ट संभव दिसत होता. याचबरोबर तद्देशीय. 
भांडवलदार आणि मध्यमवर्ग निर्माण झाल्यामुळें 
वासाहतिक राष्ट्रांच्या स्वातंत्य चळवळीने मूळ धरले 
होतें, चीनमध्यें सन्‌-यत-सेनने आरंभिलेली ' चिनी 
पुनरुज्जीवनाची चळवळ ' आणि हिंदुस्थानांतील | 
राष्ट्रीय कॉग्रेस हीं याचीं पूर्वचिन्हें होतीं. आतियंत्रित | 
झारशाहीच्या तुरुंगांत खितपत असलेली रशियन. 


१७५ 


आणि रशियनेतर जनता उठावाची भाषा बोलत 
होती. 

भांडवल्याहीची सद्दी संपली होती. “सुबत्ता? 
आणि “ शांतता ?? यांचें युग शेवटास थेत होते. 
बेबसारखे उत्क्रांतिवादी आगि मार्क्सवाद “सुधारू?” 
पाहणारे संधिसाधू मार्क्सवादी यांची “ हळूहळू?! 
समाजवाद आणण्याची -स्वप्रें कायमची विरणार 
होतीं. मदायुर्दे, कामगार-क्रांति व वासाहतिक 
राष्ट्रांचे स्त्रातंव्य-च्ढे यांनी भरलेल्या तुफानी 
युगाकडे सर्व जग झेप घेत होतें, 

१९०५ सालच्या पाहिल्या. रशियन क्रांतीर्ने या 
नव्या क्रांतिकालाची पाहिली सलामी दिली. 

या नव्या कालखंडाला उद्देशून लेनिन १९१३ 
साली लिहितो: 

“ पण * सामाजिक सलोख्या ' (सोशळ पीस) ची 
आणि “लोकशाही !मध्ये क्रांतिकारक उठावांची 


_ आवश्यकता नाही, याविप्रयीची संधिसाधू गात 


असलेली स्तुतिस्तोर्जे संपण्यापूर्वीच आशियांत नव्या 
प्रचंड आंदोलनास सुरुवात झाली आहे. ... 
“ आशियाच्या मागून युरोपांतहि हालचाल सुरू 


_ झाली आहे. १८७२ ते १९०४ हा “ शांततामय ?? 


` लेनिनच्या नेतृत्वाखाली 


काळ पूर्णपणें संपुष्टांत आला आहे, कायमचा संपला 


आहे. ... शत्रालांची झपाटयाने होणारी वाढ 
आणणि साम्राज्यशाही राजकारण यामुळे आज 


युरोपमध्यं नांदत असलेला “सामाजिक सलोखा ? 
म्हणजे दारूने भरलेले कोठार झालें आहे....... 
आतां सुरु होणाऱ्या ऐतिहासिक कालखंडांत कामगार- 
वगाच्या त्ज्ञानाला-माक्षवादाला, पूर्वीपेक्षांदि 
मोठाले विजय मिळणार आहेत. ?? ( छेनिन : कार्ड 
मार्क्सच्या तत्त्प्रणालीचे ऐतिहासिक भवितव्य: ) 
लेनिनचे निष्कर्ष तंतोतंत बरोबर ठरे आणे 
झालेल्या सतरा सालच्या 
रशियन क्रांतीने मार्क्सवादाला अपूर्व विजय मिळवून 
दिला याची साक्ष आजकालचा इातेहांस देत आहे. 
१५०५ नंतरच्या काळाचे तीन भाग पाडतां 
येतातः--- (१) १९०५ सालच्या पहिल्या रशि- 
यन क्रांतीपासून १९१७ सालच्या समाजवादी 
सोव्हिएट क्रांतीपयैत (२) १९१८ सालापासून 


| | नवभारत . 


“१९४५ सारली दुसरें महायुद्ध संपेपर्यंत (३) दुसऱ्या 
महायुद्धानंतर, १९४५ सालापासून पुढें, 


४) १९०० ते १९१७, 
१९०५ सालची रशियन क्रांति व तिचें महत्त्व 


१९०५ सालची रशियन क्रांति ही या नव्या 
क्रांतेकालाची ललकार्र होती. या वर्षी राशियन 
जनतेने झारशाही उलथून पाडण्याचा निकराचा 
प्रयत्न केला. कामगारवर्ग क्रांतीच्या आघाडीवर 
होता; संप, निदशरन यांपासून या आंदोलनास सुरु- 
वात झाली आणि मॉस्कोंतील कामगारांनी सत्ता 
काबीज करण्यासाठी उठाव करून आंदोलनाचा 
कळस गांठला. खेड्यांपाड्यांत अनेक ठिकाणी शेत- 
कऱ्यांनीं जमीनदारांपासून जमीन हिसकावून घेतली; 
सैन्य व आरमार यांमथ्येंहि असंतोष पसरला; राशियन 
साम्राज्याच्या टांचेखाळी भरडल्या जाणाऱ्या 
जनतेच्या सर्वे थरांत क्रांतीचे लोण जाऊन पोचले. 

मार्क्सवादी चळवळीच्या दृष्टीने या क्रांतीला 
आतिशय महत्व आहे. भांडवलशाहीच्या अंतिम अव- 
स्थत वेगवेगळ्या वर्गाचे अन्योन्य-संबंघ कोणत्या 
प्रकास्चे आहेत आणि समाजवादी क्रांतिकारक 
पक्षाने कोणतें धोरण ब डावपेच आंखळे पाहिजेत हैं 
या वेळी स्पष्ट झाले, यापुढील काळांत भांडवळदार- 
वर्ग भांडवली लोकशाही क्रांति सुद्धां पुरी करणें 
शक्य नाहीं, तें कार्य कामगारवर्गच तडीस नेणार; 
आणि म्हणून सरंजामदारी व आनियंत्रित राजसत्ता 
यांविरुद्ध ( भांडवली) लोकशाहीसाठी होणारा 
उठाव ताबडतोब समाजवादी क्रांतीचा मागे धरणार 
हैँ निश्चित झालें. [ मार्क्सने जमन क्रांतीविषयी हाच 
अंदाज केला होता; पण त्या वेळीं भांडवली विकास 
खुंटला नसल्यामुळें कामगार-क्रांति यशस्वी होणें 
दूरापास्त होते. ] सतरा सालच्या क्रांतीत आणि 
आज पूर्व युरोपांतीळ देशांत तेथील माक्सवादी 
पक्षांनी हें प्रत्यक्ष र्तत आणून सप्राजप्रादी क्रांति 
यशस्वी केली, तर उलट जर्भन समाजवादी पक्षाने 
१९१८ सालीं संधिसाधू धोरण स्वीकारून समाज- 
वादी क्रांति थोपवून धरण्याचा प्रयत्न केला आणणि 
8 क्रांति अयशस्वी केली, यांवरून याची सत्यता 
पटते, 


१७६. 


माक्सेवादाचे एक शंतंक 


` समाजवादी क्रांति यशस्वी होण्यासार्ठी कामगार 


वर्गाच्या नेतृत्वाखाली शेतकरीवर्गहि क्रांतीत सामील 


झाला पाहिजे, ही दुसरी गोष्ट प्रत्ययास आली.१८४८ 
सालच्या फ्रेंच क्रांतीचे विवेचन करतांना माक्सनें याचा 
पुढील शब्दांत उल्लेख केला होता. “शेतकरी आणि 
मध्यम वर्ग हे भांडबळदारांबिरुद्ध उठून कामगारांच्या 
नेतृत्वाखाली क्रांतीत सामील झाल्याशिवाय फ्रेंच 
कामगार भांडवलशाहीच्या केसालाही धक्का लावूं 


शकत नव्हते. ?' (माक्स : फ्रान्समधील वंगेलढे. ) 


फ्रान्ससारख्या उद्योगप्रधान देशांत जी गोष्ट 
आवश्यक होती, ती रशियासारख्या शेतकीप्रधान 
देशांत तर अनेक पर्टीनी आवश्यक होती. रशिया- 
सारख्या देशांत जमीनदारीविरुद्ध शेतकुछठे आणि 
शेतमजूर यांच्या रूपानें प्रचंड क्रांतिकारक शाक्त 
वसत आहे आणि त्यामुळें कामगारांची 
शेतकर्रवर्गांशी क्रांतिकारक एकजूट 
घडून येणे हें जसे आवश्यक आहे तसेंच (योग्य 
धोरण आंखल्यास ) शक्याहि आहे, हें रंशियन 
क्रांतीत दिसून आळें, “कामगारबर्गाच्या नेतृत्वाखाली 
शेतकरी-वर्गाशी एकजूट !? हैं यापुढील माक्सवादी 
न्बळवळाच महत्त्वाचें धोरण बनलें. सतरा सालची 
क्रांति, दुसऱ्या महायुद्धानंतर झालेल्या पूव युरोपांतील 
क्रांत्या, आजचा चिनी क्रांतीचा मोची आणि 
हिंदुस्थान, ब्रह्मदेश वगेरे देशांतील सध्यांची क्रांति- 
कारक आंदोलनें यांवरून वरील गोष्टींचे आत्योतिक 
महत््व नजरेस येतें. 


पांच सालच्या राशियन क्रांतीनंतर माक्सवादी 
खळवळीचा राष्ट्रीय स्वयंनिणयाविषर्यींचा दृष्टिकोनहि 
स्पष्ट झाला. लेनिन व स्तालेन यांनीं राष्ट्रीय 
स्वातंत्र्य आणि खयंनिणय यांविषयी असंदिग्ध 
भूमिका घेतली, साम्राज्यशाहीविरुद्ध होणारे राष्ट्रीय 
स्वातंत्र्याचे क्रांतिकारक लढे समाजवादी क्रांतीला 
कसे पोषक आहित, हैं त्यांनी स्पष्टपणें निदर्शनास 
आणलें; पण त्याचबरोबर कामगार-क्राति झाल्या- 
वरच स्वयंनिर्णयाचें त्च संपूर्णपणे अंमलांत येणें 
शक्य आहे असाहि इषारा त्यांनीं दिला. सतरा 
सालची क्रांति यशस्वी होऊन पूर्वी “राष्ट्रांचा 
तुरुंग ?? म्हणून संबोधिल्या जाणाऱ्या झारशाहीच्या 


जागी समानतेच्या पायावर उभारलेले बालिए 
सोन्हिए्‌ट-संघराज्य निर्माण झालें, यांत ह्या माक्स 
वादी शास्त्रशुद्ध भूमिकेचा अचूकपणा दिसून येतो. 

भांडवली लोकशाही करांतीचं समाजबादी . 
ऋरांतीत ताबडतोब रूपांतर, कामगारवर्गाच्या 
नेतृत्वाखाली कामगार-शेतकऱ्यांची अभय 
एकजूट आणि राष्ट्रीय स्वरयनिणयासंबंधी 
शास्त्रशुद्ध दृष्टिकोन हीं यापुढील काळांत माक्स- 
वादी चळवळीची तीन महत्त्वाची अंगें बनली. 
भांडवलशाहीची उत्युघंटा 

पांच सालच्या रशियन क्रांतीनें पुढील काळांत 
मार्गदर्शक ठरणारी आणखी एक गोष्ट दाखविली; - 
ती म्हणजे क्रांतीनंतर्च्या कामगार-सत्तेचें स्वरूप. 
पांच सालच्या क्रांतीत राशियन कामगार, शेतकरी 
आणि इतर जनता यांनीं * लोकसमित्या ? ( सोव्हि- 


. एट्सू ) या क्रांतिकालीन संघटना उभ्या केल्या. 


सतरा सालच्या सोब्हिएट-सत्तेचा उगम या पांच 
सालच्या सोव्हिएठस्‌मध्ये आहे. पॉरिस-कम्यूनच्या 
वेळी आलेल्या अनुभवांत सोब्हिएटसूची भर पडली 
आणि क्रांतिकालीं आणि नंतर कामगाखर्गाने हाती 
घेतलेला राजदंड कोणतें रूप धारण करील याची 
कल्पना अधिक स्पष्ट झाली. म्हणूनच भावी क्रांतीची 
“४ रंगीत तालीम ?? असे तिचें सार्थ वर्णन करण्यांत 
येतें. | 

समाजवादी क्रांतीला पुढें ज्या प्रश्नांना तोड 
द्यार्वे लागणार ते सर्व पांच साळच्या रशियन-क्रांतीत 
अनुभवास आले. हे अनुभव जमेस घरूनच लेनिन, 
स्तालीन आणि बोल्शेविक पक्ष यांनी माक्तवादाचा 
क्रांतिकारक मोचा पुढे नेला, साम्राज्यशाहीचा काळ 
जवळ आला, भांडवली अर्थव्यवस्थेचे आयुष्य 
खलास झालें, असें खणखणीतपणें बजावून सांग- 
णारी भांडवलशाही समाजव्यवस्थेची ती मृत्युघंटा 
होती. ती अयशस्वी झाली तरी तिचे निनाद सर्व 
जगभर उमटले, युरोपांतील कामगार-चळवळ आगि 
पूर्वेक्डाल परतंत्र राष्ट्रांची स्वातंत्र्याची चळवळ 
यांवर तिचा परिणाम झाल्यावांचून राहिला नाहीं 
महायुद्धाचे वारे 

विसाव्या शतकाच्या आरभास भक्तेदारीने सबै 
मांडवली जग व्यापून टाकलें आणि मांडवली अर्थ- 


१७७ 


| 


Ad 


` स्फुरण चढले पाहिजे. FT) 


व्यवस्थेचा विकास खुंटला; आर्थिक अरिष्ट तीव्रतर 
होऊं लागलीं. जगाच्या फेस्वांटणीचा सबाल पुढे 
आणून साम्राज्यशाही राष्ट्र शस्त्रास्त्रांची तयारी 
जोराने करूं लागली. “ स्पेन-अभेरिक्रा युद्ध 


(१८९८), इंग्रज-बोअर युद्ध (१९००-१९ ०२), 


राशिया-जपान युद्ध (१९०४-५) आणि १९०० 
साळचें युरोपांतील आर्थिक अरिष्ट ही या नव्या 
काळाची पूर्वचिन्हें हाती. ?* (लेनिन) 


पण जगाची फेरवांटणी करण्याच्या मागीत आतां 
एक मोठाच अडथळा उभा राहत होता. तो म्हणजे 
या वासाहतिक राष्ट्रांतील लोकजाणति. पूर्वेकडील 
परतंत्र देशांत राष्ट्रीय स्वातंत्र्यासाठी जोमदार 
न्वळवळा उभ्या राहत होत्या. १९०८ साली लो. 
टिळकांना मंडाळेस हद्दपार करण्यांत आलें, तेव्हां 
मुंबईच्या कामगारांनी तीन दिवस हरताळ पाळला. 
ददी कामगाखर्गाचे पहिलें राजकीय निद्ीन? असँ 
लेनिनर्ने या संपाचे वर्णन केळे. सन्‌-यत्‌- 
सेनच्या नेतृत्वाखाली १९११ सालीं चीन देशांत 
देशव्यापी क्रांतिकारक आंदोलन सुरू झालें. आशि- 
यांतील जाणतीचें महत्त्व सांगतांना लेनिन म्हेणतों;--- 


~ “ चिनी लोकसत्ताक राज्याचे लचके तोडण्यासाठी 
आज अनेक “ सुधारलेले ?? लांडगे जबडे वासून उभे 
आहेत. या महान्‌ चीन देशांचे भवितव्य अद्याप 
ठरावयाचें असलें तरी एक गोष्ट मात्र निश्चित 
आहे. आरियाटिक अथवा तत्सह राष्ट्रांतील ही 
(नवोदित) शोर्यशाळी लोकसत्ता नह करण्याची 
अथवा आशियांत पूर्वीची गुलामगिरी पुनः _ छाद- 
ण्याची ताकद जगांत आतां कोणालाहि नाही... , 
: ज्या ध्येयासाठी युरोप लढत आहे त्यासाठीच 
आज आशियांतील ऐंशी कोट जनता व्याच 
छब्यांत ओढली जात आहे. या घरनेमुळें आपणांस 
( लेनिन : काळ 
माक्‍संच्या तत्तप्रणाठीचें ऐतिहासिक भवितव्य. ) 
मांडवळशादीचे अंतर्विरोध याप्रमाणे तीव्रतर 
हाऊ लागले तशी युरोपांतील कामगार-चळवळ 
अधिक लढाऊ स्वरूप धारण करूं लागली. ब्रिटन- 
सारख्या “धनिक ? राष्ट्रांही मोठाले संप होऊ 


. छागले. रशियात पांच सालच्या अपयशांतून आलेले 


१9८. 


+ नेवैभारेतं | 


शेथिल्य केव्हांच नाहीत होऊन कामगार-र्‍चळवळीर्न , 


पुनः उम्र स्वरूप घारण केलें आणि १९१४ च्यां 
लुळे माहिन्यांत पेट्रोग्राड शहरांत पुनः मोचे उभें 
राहिले तेव्हां हा पेचप्रसंग चुकविण्यासाठी भांडवल- 
शाहाला महायुद्धाशिवराय दुसरा उपाय राहिला नाहीं, 
सर्व जग मद्दायुद्धांत छोद्टन मांडवलूशाही अशैव्यव- 
स्थे स्वतःची दिवाळखोरी सिद्ध कैली. 
दुसऱ्या इंटरनेंशनलची दिवाळखोरी 

अश्या वेर्ळी समाजवादी चळवळीचे कर्तव्य 
अगदी स्पष्ट होतें. १९१२ सालीं दुसऱ्या इंटरनेंदा- 
लच्या बॅस्ळे येथे भरलेल्या परिषदेत याविषयी अगदी 
निःसंदिग्ध ठराव सर्वोनुमरतें पास झाले होते. बॅस्ले- 
जाहारनाम्यांत “भांडवलदारांच्या फायद्याकारतां ?? 
आगामी युद्धाची तयारी केळी जात आहे असें 
म्हणून या युद्धाचे स्वरूप साम्राज्यवादी व छुटारू 
असल्याचें घोषित केँ होत. इतकेच नव्हे तर, 
कामगारांनी * एकमेकांवर गोळ्या झाडणे? हा 
' अक्षम्य गुन्हा ! होईल असेहि बजावण्यांत आलें 
होतें. या युद्धांत राजकीय आणि आ्थेक प्रॅचप्रसंग 
निर्माण 
“ मांडवली सत्तेचा शेवट जवळ आणण्याकरिता या 
प्रेचप्रसंगाचा उपयोग करून घेतला पाहिजे १” असा 
समाजवादी चळवळीला स्पष्ट आदेश देण्यांत 
आला होता. 


कोट्स्की, नोसेक, शायेडमान, यांसारख्या 
संधिसाधू पुढाऱ्यांनी हा जाहीरनामा कामगारांच्या 
वाढत्या जाण्तांच्या दडपणामुळें आणि स्वतःचा 
माक्सवादी बुरखा टिकविण्यासाठी केला होता, हैं 
महायुद्ध सुरू होतांच दिसून आलें. या सर्व 
“समाजवाद्या नीं या साम्राज्यवादी युध्दांत 
आपापल्या सत्ताधाऱ्यांना पाठिंबा दिला; 


समाजवाद अवतरेळ, असे परिस्थितीचा बिलकुल 
आधार नसलेले शाब्दिक जडजंबाल पुढें माजवून 
आपली फितुरी व. आपला कामगार-ट्रोह 
झाकण्याचा प्रयत्न ते करूं लागछे, क्रांतिकारक 
परिस्थिति तीन होऊं लागली की -भांडवल-धार्जिग्या 
“ समाजवाद्यां? च्चे मारेकरी सत्यस्वरूप 


होणार आणि जनतेला जाग्रत करून 


सवे 
साम्राज्यशाह्या नष्ट होऊन तिची जागा एकच . 
जागातेक साम्राज्यशाही घेणार आहे, तिचम धून 


ताबडतोब. 


ee Es ३ "लक की आद यया कक & 


माक्सेबादाचें एक शतक 


उघर्डे पडतें, हे लेनिनन १९०८ सालीं केलेले इघारे- 
वजा भाकित याप्रमाणे खरें ठरले, यानंतरच्या 
काळांताहि हा अनुभव आणखी अनेकदां आला 
आहे. या अधःपातानंतर दुसरी इंटरनेशनल नामशेष 
होणें क्रमप्राप्तच होते. 


पहिले समाजवादी राज्य 

लेनिन व स्तालिन यांच्या नेतृत्वाखालील 
रशियन बोल्शेविक पक्ष आणे इतर देशांतील लहान 
लहान गट यांर्नी या संधिसाधू भांडवलदारांची 
दिवाळखोरी जगजाहीर करून आणि कामगार- 
चळवळीसमे[र विरोधी क्रांतिकारक कार्यक्रम मांडून 
माक्तवादाची परंपरा राखली आणि पुर्ढे नेली. 
महायुद्धांतून क्रांतिकाल जवळ येत आहे, भांडवल- 
शाहीच्या अंतिम अवस्थत एकेकख्या देशांत समाज- 
वादी क्रांति यशस्त्ी होणें शक्‍य आहे, हे निष्कषे 
प्रतिपादन करून त्याकारतां “ साम्राज्यशाही युद्धाचे 
यादवी युद्धांत रूपांतर करा?” “ भांडवलदारांनी 
कामगारांच्या हाती एकमेकांना मारण्यासाठी दिलेल्या 
तोफांची तोंडे वळवून त्या भांडवलदारांवस्च राखल्या 
पाहिजेत !? अश्या घोषणांच्या द्वारा त्यांर्नी स्पष्ट 
कार्यक्रम मांडला, ते आगामी समाजवादी क्रांतीच्या 
तयारीला लागले. 

युद्दकाळ लांबत चालला तसतसा जागातेक 
साम्राज्यशाहीचा पॅचप्रसंग तीव्रतर होत गेला, 
दाखित जनता आधिकाधिक जाणत होत गेली व 
क्रांतिकारक परिस्थिति निमोण झाली, सतरा सालीं 
साम्राज्यशाही साखळदंडाचा झारशाह 
तुटला, लेनिनच्या नेतृत्वाखाली मार्क्सवादी . बोल्शे- 
विक पक्षार्ने रशियावर कामगारक्रांतीर्च निशाण 
फडकविलें 


सतरा सालच्या बील्शेविक क्रांतनिं सर्व भांडवली 


जग हादरले. रशियननक्रांतीमागोमाग आणि विशे- 
षतः युद्वसमाप्तीनंतर जगभर क्रांतिकारक आंदो- 
लनांची एकच लाट उसळली जमैनींत कामगार- 
क्रांतीची उठावणी झाली, हंगेरीत सोव्दिएट-राज्य 


“कच्चा दुवा?? 


SNS CNT OT J). ANN ANN 
i 


ऱ्यांकडे होतें. युद्धानंतर नव्याने स्थापन . झालेले .. 
कम्युनिस्ट पक्ष अद्याप देशाच्या राजकारणांत प्रभावी | 


बनले नव्हते. यामुळे रशियाखेरीज इतर ठिकाणी 


समाजवादी क्रांति यशस्वी होऊं शकली नाही. 
याचबरोबर युरोपांत आणि चीन, हिंदुस्थान, हाजेस | 
व मोरोक्को वगैरे परतंत्र वासाहतिक देशांत राष्ट्रीय _ 


स्वातंत्र्याकरितां जोरदार आंदोलनं सुरू झाली. - 


रशियन क्रांति बुडाविण्यासाठी चाचेलप्रभृति | 


साम्राज्यवाद्यांनी जंग जंग पछाडले! अनेक भांडवली | 


राष्ट्रांनी आपर्ली सेन्यें सोव्हिएट प्रदेशांत घुसविलीं. 


पण पॉश्स-कम्यूनप्रमाणे राशियन क्रांति अयशस्वी | 
करण्यांत त्यांना यश येणार नव्हते, भांडवलशाहीची | 


ताकद कमी झाली होती; साम्राज्यातील परतंत्र 
देशांतील स्वातंत्र्याच्या चळवळी त्यांच्या सत्तेला 


शह देत होत्या; त्यांच्याच देशांतील कामगारवग | 


पहिल्या कामगार-राब्याविरुद्ध चाललेले आक्रमण 


हटविण्यासाठी सज्ज झाला होता आणि सीब्हिए्‌ट- 
जनता आणि माक्सवादी बोल्शेविक पक्ष यांनी 


लेनिनच्या नेतृत्वाखाळी शत्रूशी पांच वर्ष लहून | 


परकीय आक्रमण परतवून लावरूँ 

पाहिली समाजवादी क्रांति यशस्वी झाली. पाहिले 
कामगार.राज्य चिरस्थायी झाले, १८४८ साला: 
प्रमाणें साम्यवाद 
अशरीरी “बायुळबोवा ? राहिला नव्हता, सोळा कोटी 


(कम्युनिझम) हा ` यापुढें | 


जनता आणि जगाचा एुकप्रष्ठांश प्रदेश हें भव्य रूप 


घारण करून तो साकार बनला होता. 
क / ॐ कर क्र 
५) १९१८ ते १९४५ 
दोन समाजव्यवस्था 


संतरा सालच्या सोब्हिए्ट--क्रॉ्तीनंतर नया 


कालखंड सुरू होतो; कारण, जग आतां एकसंघ | 


राहले नव्हते. भांडवली साम्राज्यवादी » 

समाजवादी असे त्यांचे दोन भाग पडले 
भोवताली भांडवली राष्ट्रांचे कडें पडलें असलें 

तरा भाडवल्शाहा आतम अवस्थत असल्याकारणानं 


आणि | 


स्थापन झालें ( पण तें अल्पकालिक ठरलें ) आणि 
इतरत्र कामगार-चळवळीने उग्र स्वरूप धारण केलें; 
पण रशियाशिवाय इतर देशांत कामगार-चळवळीचें 
नेतृत्व सोशल डेमोक्रोटिक पक्षाच्या संधिसाधू पुढा- 


नें, २ 


कामगार-सत्तेछा एका देशांतहि समाजवादी घडी 
चसविणें शक्य आहे असे प्रतिपादन करून आणि हें 
प्रयश्च अमलांत आणून लेनिन आणि स्तालिन 
यांनीं माक्सवादी चळवळीच्या विकासांत मोठी भर 


१७९ 


- त्यांवर 


४९०७2 «24 
a) 


नवेभारतं. 


टाकली, हैं शक्‍य नाहीं, इतर देशांवर स्वारी करून 
कामगार-क्रांते लादल्याखेरीज क्रांति 


. टिकणार नाहीं आणि शेतकरी-वर्ग क्रांतिकारक 


नाही, अश्या तऱ्हेच्या डरॉट्स्कीपंथीय अपप्रबृत्ती- 
विरुद्ध झगडून लेनिन व स्तालिन यांनी हैं कार्य 
तडीस नेलें. लेनिननंतर स्तालिननें समाजवादी 
व्यवस्थेच्या विकासाविष्रयी मार्क्सवादी विचारांत 
तारिक भर टाकली आणि पंचवार्षिक स्तालिन-- 
योजना व सामाथेक शेती यांच्या द्वारा समाजवादी 
अर्थव्यवस्था प्रत्यक्षांत उभी करून राष्ट्रीय खयनिर्णय 
आणि समानता यांवर आधारलेकें सामर्शच्ञाळी 
सोव्हेण्ट-संघराज्यं उदयास आणले. 

दुसरीकडे मांडवली जग सोव्हिएट क्रांतीने दिलेल्या 
हादऱ्यांतून स्वतःला सांवरण्याचा प्रयत्न करीत होतें, 
राशेयन क्रांतीनंतर देशोदेशींच्या सोशल डेमोक्रेटिक 
पक्षांना माक्धवादाचा बुरखा फेंकून देणे भाग पडले, 
लोकशाही समाजवाद आणण्याच्या मिषाने भांडवल: 
दाराशी सहकार्य करून त्यांनी भांडवली जगास 
सांवरण्यास मदत केली, जर्मनीतील समाजत्रादी 
पक्षाने अमेरिकन आर्थिक मदतीच्या जोरावर जर्मन 
मक्तेदाराचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या कर्मी हातभार 
लावला. याप्रमाणें - जमन कामगार-चळवरळाचे 
आणि लोकशाहीचे भावी मारेकरी निर्माण झाले, 
ब्रिटनमधील मजूर-पक्षाने पार्लमेंटांतील बिरोधी 
भांडपरळी पक्षाची भूमिका स्वीकारून भांडवलाचे 
पाईक होप्यांत धन्यता मानी. इतर देशांतील 
समाजवादी पक्षांनी सामान्यतः अच क्रांतिविरोधक 


धोरण स्वीकारून आपलें भांडवळधाजि स्वरूप 


व्यक्त केले, “ लोकशाही समाजवादा””चा उद्घोष 


दाती समाजवाद तर 
पडला नाहीच पण उलट उरलीसुरली लोकशाही 
जुदा नष्ट झाली व फॅसिस्ट , हुकूमशाही डोक्यावर 


तिसरी ( कम्युनिस्ट ) इंटरनेशनल 

पहिल्या महायुद्धानंतर जुन्या सोशल डेमोक्रॅटिक 
पक्षांतील क्रांतिकारक माक्सवाद्यांनीं नवे माक्सवादी 
कम्युनिस्ट पक्ष स्थापले, सोशल डेमोक्रेटिक 
पक्षांनी समाजवादी क्रांतीचे पाय महायुद्धांत आणि 
महायुद्धानंतर मागें ओढून कामगारवर्गाश द्रोह 


केला; म्हणून या मांडवळ-घाजिण्या * समाजवादा ?- 
हून माक्‍तेवादाचा कामगारवगींय क्रांतिकारक 
निराळेपणा स्पष्टपणे जाहीर करण्यासाठी रशियन 
बोल्शेंविक पक्षाने कम्युनिस्ट पक्ष हैं नांव धारण 
करून पुढाकार घेतला होता. ज्या कारणामुळें 
माक्‍सने १८४८ सालं जाहरिनास्याचें नांव. कम्यु- 
निस्ट-जाहीरनामा असें ठेवलें, त्याच कारणासाठी 


पक्षाच्या क्रांतिविरोधी धोरणाशी झगडून या माक्स- 
माक्धवादाची परंपरा पुढे 
नेली. 

रशियन कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली या 
पक्षांनीं तिसरी (कम्युनिस्ट) इंटरनेशनल ही नवी 
आंतर्राष्ट्रीय, कामगार-संघरना १ ९१९सालीं स्थापन 
केली, अनेक देशांत क्रांतिकारक माकंसबादी चळ- 
वळ नव्याने सुरू होत होती, तिला मार्गदर्शन करून 
प्रत्येक देशांत तिचे पाय खंबीरपणे रोवण्याचें कार्य 
तिसऱ्या इंटरनशनलर्ने पार पाडले, पुढें देशाच्या 
राजकारणांत या पक्षांचा मभाव पड्टूं लागला, 
प्रत्येक देशाच्या विविध पारोस्थतीनुसार त्यांच्या 
कार्योत विविधता येऊं लागली व स्वत$ची जबाब- 
दारी पार पाडण्यास ते समर्थ झाले; तेव्ह, 
अंगीकृत कार्य संपल्याने कम्युनिस्ट इंटरनॅशनल 
१९४३ सालीं बरखास्त झाली, सुधारणावादी 
संधिसाधू प्रतरत्तीशी दोन हात . करून, कामगार- 
चळवळीला मार्क्सबादाच्या लढाऊ नेतृत्वा खालीं 
“यूत, कामगारः्ांतीचा मोर्चा पुढे नेणें, वासाह- 
तिक परतंत्र राष्ट्रांत स्वातंत्य-चळवळीच्या आघाडी- 
वर राहून साम्राज्यविरोधी लढ्याला धार आणणे 
आणि सोव्हिएट--समाजवादाला चिरड्टें पाहणाऱ्या 
साम्राज्यवादी राजकारणास विरोध करणे हैं या 


काळांत माक्सवादी ` कम्युनिस्ट पक्षांनी केळं 
मुख्य कार्य, 


केवळ युरोपांत नब्हे, तर पूवेकडील देशांताहि 
माक्धवाद पसरला. मक्तेदार भांडवलशाहीच्या 
काळांत या वासाहतिक देशांत कांही अंशी कारखा- 
नदारी वाढणे अपरिहार्य होतें. कारखानदारीबरो- 
बरच तिची चिता रचणारा कामगारवर्गहि निर्माण 


१८७ 
प्र 


a 


Ms, के ns 


के 


5 कल अ 


झाला आणि या वर्गाच्या जाणतीबरोबरच साक्स- 
वादहि आला. “ जेथें बडी भांडवलदारी जाईल 
तेथे तिच्या पाठोपाठ कम्युनेस्ट-जाहीरनाम्याची 
शिकवणहिं जाते, !” ( एंगल्स ) याचा प्रत्यय आतां 
पूर्वेकडील देशांताहि आला. हिंदुस्थानांत “शेतकरी- 
कामकरी पक्ष”? (“वकंस अड पेझंट्स्‌ ?-पार्टी ) 
या नांवानें माक्सवादी पक्ष स्थापन झाला आणि 
हिंदी कामगारांना संघाटित आगि वर्गजाएत करून 
हिंदी राष्ट्रीय चळवळीला लढाऊ स्वरूप देण्यासाठीं 
प्रयत्न करूं लागला. व. पुठे य आजच्या 
कम्युनिस्ट पक्षांत - ल॑पांतर__. झालें. चीनमध्यें 
१९.२१ सालीं कम्युनिस्ट पक्ष स्थापन होऊन 
त्याच्या नेतृत्वाखाली चिनी कामगार व शेतकरी 
राष्ट्रीय क्रांतीत सामील झाले. कोमिंटांग-क्म्दुनिस्ट 
एकजुटीच्या जोरावर चिनी क्रांति झपास्यानें पुढें 
गेली; पण राष्ट्रीय ऐक्य साधून पुढे समाजक्रांति 
होणार असे दिसू लागतांच भांडवलदारी कोमिंटांग- 
पक्षाने परकीय साम्राज्यवादी आणि चिनी सर॑जाम- 
शहा यांचेशी तडजोड करून कम्युनिस्ट पक्ष आणि 
कामगार-शेतकरी यांवर दडपशाहीर्च शस्त्र उपसले ! 
कॅटन शहरी हजारो कामगारांची कत्तळ झाली. 
पारिस-म्यूनच्या इतिहासाची निराळ्या युगांत, 
निराळ्या देशांत आगे निराळ्या सामाजिक परि- 
स्थितींत पुनराव्रात्ते होऊन धानिक वर्गाचें खरें स्वरूप 
पुनः एकदां चव्हाख्यावर आलें. आज अमेरिकन 
सांम्राज्यवाद्यांचें दास बनलेल्या कोमिंटांग-सत्ताधा- 
व्यांना सशस्त्र विरोध करून चिनी जनता मार्क्सवादी 
कम्युनिस्ट-पक्षाच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय स्वातंत्र्य, 
लोकशाही आणि समाजक्रांति संपादन करीत आहे. 
सोब्हिएटाबिरोधी राजकारण-दुसरे महायुद्ध 
महायुद्ानंतस्च्या काळांत भांडवली जग आपलें 
आसन स्थिरावण्याची धडपड करीत होतें. भांडवली 
अर्थव्यवस्था कांहीशी सांवर्ते आगि “ शांततामय 
सनदशीर ?? पद्धतीने समाजत्राद आणण्याची भाषा 
पुनः सुरू होते न होते, तांच १९२९ ' सालापासून 
प्रचंड आर्थिक अरिशंच्या भोंबऱ्यांत सांपडून भांड- 
वळी जग मिरामैरूं लागळें. भांडवछ॒ुशाहीचा आर्थ 
पेचप्रसंग यापुढें नित्याचाच होऊन बसला, 
वगेलढा तीब्र होऊन कामगारक्रांतीचा सवाल पुन्‌ 


माक्सेवादाचें एक शतक 


पुढें आला, तेव्हां मांडवली राष्ट्रांनी लोकशाहीची 
आमरण फेकून देऊन मांडवली हुकूमशाही्चे सत्य- 
स्वरूप प्रकट केले, जमर्नीत समाजवादी पक्षाने 
कामगार-्क्रांतीचा माग झिडकारल्यापुळें इंग्रज 
अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांच्या साहाय्यानें हिटलरी 
हुकूमशाहीनें सत्ता बळकावली. प्रंथम माक्सवादी 
कम्युनिस्ट-पक्ष, नंतर समाजवादी पक्ष आणि त्या- 
नंतर इतर सर्व लोकशाही प्रवृत्ती, या क्रमाने जमन 
लोकशाही चळवळ पद्धतशारिपणें चिस्ड्रन टाकण्यांत 
आली ! आक्रमक जर्मन साम्राज्यवाद वाढीला लागला. 
इतर भांडवली देशांतहि हाचि प्रवृत्ति वाढीस लागली, 
पण यामुळें साम्राज्यशाहीचे अंतर्विरोध सुटण्यास 
मदत न होतां ते वाढीस छागले. ते शमविण्या- 
करितां युद्धाची, वसाहती मिळविण्याची व जग 
जिंकण्याची भाषा सुरू झाली. जपानर्चे चीनवरीळ 
आक्रमण (१९३१), अआव्रिसिनियावरील स्वारी 
(१९३५), स्पेनमर्घाल यादवी (१९३७), या- 
प्रमाणें साम्राज्यशाही जग दुसरपा महायुद्धाकडे वाट 
चाळू लागलें 


i 


या सर्व काळांत जर्मनी आणि जपान यांना | 


सोग्हिएटविरोधी युद्धास चिथावून, पहिलें समाज- 
वादी राष्ट्र नष्ट करणें आणि या प्रकारें साम्राज्य- 
शाहीचा बचाव करणें हें ब्रिटन, अभेरिकन आणि 
इतर साम्राज्यवाद्यांच्या राजकारणाचे मुख्य सूत्र 
होते. जमनी, इटली व जपान यांच्या लढाईच्या 
तयारीकडे आणि आक्रमणाकडे बुद्धयाच कानाडोळा 
करून' त्यांना खुष करण्याच्या ( अपीजमेंट्च्या ) 
घोरणपसागे ही एकच आकांक्षा होती. हैं साम्राज्य- 
वादी राजकारण उघडकीस आणून तें हाणून पाडणे 
हा या काळांत माक्सवादी 'चळवळीचा मुख्य 
काथक्रम होता, सोव्हिएट देश झपाट्याने औद्योगिक 


प्रगति करून स्वसंरक्षणास सिद्ध झाला; राष्ट्रसघांत | 


शिरून साम्राण्यवाद्यांच्या आक्रमक धीरणाविरुद्ध 
त्यानं जोराचा आवाज उठविला आणि आक्रमणास 
तोंड देण्यासाठी “ सामुदायिक सुराक्षितते ?'चे ( करे- 
क्टिव्ह ।सेकयुरेटीचे ) धोरण पुढें मांडे. कम्युनिस्ट 


इंटग्नशनलच्या मागदशनाखाली देशोदेशीचे 
कायुनिस्ट-पक्ष फॅसिस्ट हुकूमंशाही, परकीय 


आक्रमण आणि महायुद्ध यांना बांध घालण्यासाठी 


१८१ 


| we शड 
>. MART? NPE) STN, FN अ १.५७. क. 
शक Se A NS ES EN ५ "का ळे, 
१ “कक Ce क भ्र हे पी Ho 
र शी +, 2:५५ | 0. कक, कु ० 
0४.१ : 
ANN हे < 


क्त 


ES 


i NRCS ` नवभारत . 


' संवे लोकशाही पक्षांना एकत्र आणून संयुक्त 
._ लोकशाही आघाडी निर्माण करण्याकारतां निश्चयाने 
झटू लागळे. चीनमध्ये कम्युनैस्ट-पक्षाने स्वतःवरील 
दहा वर्षाची भीषण दडपशाही विसरून जपानी 
आक्रमणाविरुद्द संयुक्त आघाडीच्या धोरणाचा 
जोराने पुरस्कार केला आणि ती संयुक्त आघाडी 
` अखेर प्रत्यक्षांत अवतरली. 
फॅसिस्टविरोधी जागति आणि संघटना जगाचा 
महायुद्वापासूत बचाव करण्याइतक्या 
सामश्यंवान्‌ ठरल्या नाहीत. फॅसिस्ट जमैनीचे 
धोरण आधिकाविक आक्रमक होऊं लागलें, 
म्युनिच-करार आणि झेक राष्ट्राचा बळी या 
घटनांनी शरणागतीच्या राजकारणान्ची कमाल 
` मर्यादा गाँठली गेळी आणि अखेर १ ९३९ सालीं 
साम्राज्याच्या फेरवांटणीसाठी दुसर महायुद्ध सुरू 
झालें, पण ज्यासाठी इंग्रज, फ्रेंच व अमेरिकन 
` साम्राज्यवादी जिवाचा आटापिटा करीत होते, ती 
गोष्ट घटून आठी नाहीं, हें युद्ध सोब्हिए5-रशिया 
विरुद्ध न होतां जर्मनीने इंग्लंड व फ्रान्स यांच्या- 
विरुद्ध युद्ध पुकारले. युद्ध सुरू झाल्यावरहि जम॑नीनें 
` आपला मोर्चा पूवेकडे वळवावा या हेतूने इंग्रज व 
फ्रेंच साम्राज्यवादयांची खटपट चाळूच राहिली. 
 किनलंड-गरिया युद्ध आगि मध्यपूर्वेतील राजकारण 
यांमध्यें या कारवाया दिसून आल्या पण ही आशा 
फलद्रूप झाली नार्ही. सम॑ युरोप जिंकेप्ैत सोव्हिएट-- 
देशावर चाळ करण्याची हिंमत हिटलरला झाली 
नाहीं, उलट ' आवाजी ! युद्धाचा ('फोनी वॉर ' च!) 
` काळ संपून पाश्चिमेकडे जर्मन-चढाई तुरू होतांच 
` फ्रान्त-हॉल्डसारखी राष्ट्र पत्त्यांच्या  घरांप्रमाणे 
भराभर कोसळू लागली; भांडवली मुत्सद्द्यांच्या 
_ आशा-अपेक्षा धुळीस मिळाव्या, 
फेंसिस्ट-विरोधी महायुद्धाच्या शेवरी 
> जागतिक परिस्थिति झपाध्यानें पालटू लागली. 
` का€स्ट-आक्रमणाच्या प्रह्मरामुळे जगांतीळ जनता 
` जाणत दोऊ छागढी आणि फंसिस्ट-हुकूमशाही- 
बर्ड लढण्यासाठी कंबर कपू लागली, यामुळे 


१९४१ सार जर्मनीने रशियावर . स्वारी केळी 
तेव्हां ब्रिटन, अमेरिका 


` यांच्या फॅतिस्टविरोंधी 


न 
6 
4 


आगि सोव्हिएट-यूनियन 
संयुक्त आघाडीचा मोचा 


प्रत्यक्षांत उमा राहिला, युद्वाचें साम्राज्यशाही स्वरू 
पालटले, लोकशाही आणि राष्ट्रीय स्वातंत्र्य यांसाठी 
जागातिक जनता युद्धांत सामील झाल्यामुळें त्याला 
स्वातंत्र्यवादी लोकयुद्धाचें स्वरूप प्राप्त झालें. 
साम्राज्यवाद्यांचा डाव त्यांच्यावरच उलटला ! 


उुद्धाच्या सुरुवातीप्रमाणे युद्धाचा शेवट होतां- 
नाहि साम्राज्यवादयांचे मनोरथ सिद्धांस गेले नाहींत, 
35ाचा मुख्य भार पडून अपारिमित हानि सोसावी 
लागल्यामुळें सोव्हिएट देश कमताकद होईल जी 
मनोराज्य है आ गिज साम्राज्यवादी 
करीत होते आणि. युद्ध चाळू. असतांनाच ते सोड्हि 
ए.ट-दोस्तांविरुक्ग व्या दिशेनें कारवायाहि करीत 
होते. पण विजयी सोव्हिएट देश कमताकद झाला 
नाही; युद्धाचे शेवर्टी त्याचें लष्करी बळ आणि 
जगाच्या राजकारणांतालि प्रतिष्ठा अनेक पर्टीनी 
वाढळी. युद्धकाछांत जरमनाच्या अंमलाखालील 
युरोपातील देशांत आणि जपानी आक्रमणाखालील 
पूर्वेकडील देशांत सामर्थ्यवान्‌ गानेमी चळवळी 
फॉफावल्या, फॅसिस्टविरोधी लढ्याच्या अग्रभागी 
राहिल्यामुळें माक्सवादी कम्यु।नेस्ट-पक्षांना त्यामध्ये 
मानाचे आणि महत्त्वाचें स्थान प्राप झाले. 


इसर महायुद्ध संपे; जमन, जपानी आणि 
इटालियन या तीन साम्राज्यशाह्या कोसळल्या | 
अमेरिका आणि ब्रिटन हीच काय तीं प्रमुख 
साम्राप्यशाही राष्ट्रें राहिली; त्यांतहि ब्रिटनचे सामर्थ 
बरच घटल्यामुळे ब्रिटनला वस्तुतः अमेरिकेवर 
अवलंबून रहावें लागत आहे. जागतिक साम्राज्य- 
शाही अधिक कमजोर झाली, उलट पूवयुरोपांतील 
देश साम्राज्यशाहीच्या चौकटीतून निसटून मार्क्स 
वोदी कम्युनिस्ट-पक्षाच्या नेतृत्वाखाली समाज- 
वादाची वाट चालूं लागले. युरोपांतील इतर देशांत 
आणि इतरत्र माक्ईवादी कम्युनिस्ट-पक्षार्वे 
सामर्थ वाढलें, पूर्वेकडे उत्तरचीनमधीळ चौदा कोटी 
जनता माक्सवादी पुढारीपणाखालीं साम्राज्यशाही 
चौकटीतून निसहूं पाहत आहे. इंडोनेशिया आणि 
व्हिएत नाम (इंडोचायना) या देशांत लोकसत्ताक 
राज्ये उभी राहिली आहेत. जगांतीळ कामगार- 
चळवळ आधिक जागत झाली आहे. सात कोटी 
संघटित कामगार-वगीची जागातिक-कांमगार-संघटना. 


१८९ 


माक्सैवादाचे एक शतक 


स्थापन झाली आहे व या जारतीचें दडपण सुधार 
णावादी कामगारपुढाऱ्यांवर पडून त्यांनाहि या 
संघटनेत सामील व्हावें छागले आहे. याप्रमाणें 
कामगारःचळवळींचें व समाजवादी क्रांतीचे बळ 
अनेक पर्टीरनी वाढले असून जागातिक राजकारणाचे 
पारडे निश्चितपर्णे त्यांच्या बाजूला झुकळें आहे. 
दुसऱ्या महायुद्धानंतर माक्सवादी चळवळीनें नव्या 
कालखंडांत प्रवेश केला आहे 

क्ष कष 
६ दुसऱ्या महायुद्धानंतर (१९४५ पाखून पुढे) 


या महायुद्धानंतर साम्राज्यशाहीचा - विस्तार 
आमिकच आकसल्यानें तिचा पेचप्रसंग आधिक 
बिकट झाला आहे; यामुळे तिने ताबडतोब आक्रमक 


आणि हुकूमशाही स्वरूप धारण केलें आहे.. 


अमेरिकन साम्राज्यशह्दा ग्रीस, तुर्कस्थान, चीन वगेरे 
देशांत उघड हस्तक्षेप करून त्यांचें राष्ट्रीय स्वातंत्र्य 
हिरावून घेत आहेत. अमेरिकन डालरशहा माशल- 
योजनेचे पाश आंवळून पश्चिम युरोपची अर्थव्यवस्था 
आपल्या -गाड्याला जुंपीत आहेत, अमेरिकन 
लष्करशहा सोव्हिएटविराधी युद्धाची घोषणा करून 
झपाट्याने शस्त्रास्त्रे वाढवीत आहेत आणि सोव्हिएट 
देशाभोंवतीं लष्करी, नाविक आणि वैमानिक तळांचें 
जाळं गुंफीत आहेत. ब्रिटन, फ्रान्स वगेरे देशांचे 
सत्ताधारी तथाक्राथित “ तिसऱ्या मागीच्या ?? आणि 
४ लोकशाही समाजवादाच्या !! बुरख्याखारली 
अमेरिकन युद्धस्थाला जुंपून घेत आहेत. अमेरिकन 
साम्राज्यज्ञाहीची ताकद आज अटम बाँब, लष्करी 
तळ व शत्राततरांची सनता यांपेक्षां या “ समाजवादी ?? 
मंडळींच्या  साम्राज्यधाजिण्या लछांगूल्चालनांतच 
आहे, यांत शंका नाहीं; पूर्वेकडील राष्ट्रांतील वरिष्ठ 
वर्ग ब्रिटिश व अमेरिकन यांची दुय्यम भागीदारी 
पत्करून नाममात्र राष्ट्रीय स्वातंत्र्य स्वीकारण्यास 
तयार झाला आहि आणि स्वदेशांतील राष्ट्रीय 
लोकशाही चळवळीशी द्रोह करीत आहे. 


उलट देशोदेशींचे मार्क्सवादी चिरकालीन 

शांतता, राष्ट्रीय स्वातंत्र्य, समाजवाद आणि जनतेची 

लोकशाही (भांडली लोकशाही नव्हे) यासाठीं 

झगडत आहेत, मागसंलेल्या देशांत सरंजामशाही 
व 


मिरासदारी नष्ट करण्याचें कार्यहि तेच पार पाडीत | 


आहेत, 
देश उभा आहे. '' जगांतील झांतताप्रेमी जनतेच्या | 
नजरा मोस्कोवर केंद्रित झाल्या आहेत ?? या. 
स्तालिनच्या घोषणेत आजच्या माक्सवादी चळ- 


वळीचा प्रभाव आणि तिचें महत्व प्र्तििब्रित | 


झालीं आहेत असे म्हणावयास हरकत नाहीं 


कम्युनिस्ट-जाहीरनामा प्रसिद्ध झाल्यावर झभर 
वर्षानंतर आज जगांत दोन स्पष्ट तट एकमेकांसमोर 
उभे ठाकलेले दिसत आहेत. “' तिसऱ्या मागाला ?? 


~ # - 
या सवाच्या अग्रभागी समाजवादी सोव्हिएट 


येर्थे जागा नाही, हें स्पष्टपणें दिसून येत आहे, कारण, | 


समाजवादाची आणि लोकशाहीची जपमाळ घेणारे 
अली, बेब्हिन, ब्लम,चूसान, झूमाकेर, सॅरागाट वगेरे 


समाजवादी ?' व्यवहारांत कम्यानिझम्‌-विरोधाच्या | 


नांवाखाली अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांचे हस्तक बनून | 
दुसऱ्या देशांचे राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आणि लोकशाही | 
यांचा अपहार करीत अहित, समाजवादी क्रांतीचे पाय 
मागे ओढीत आहेत आणि आपल्या देशाचे आर्थिक 


स्वातंत्र्याहि त्यांच्या चरणीं सुपूद करीत आहेत! | 


वगलढा इतका तीव्र व जागातेक स्वरूपाचा झाला 
आहे म्हणूनच साम्यवादा विरुद्-कम्युनिझमविरुद्ध 
येवढी जोराची हाकाटी सुरू झाली आहे. म्हणूनच - 
ट्रूमनपासून चंग-के-शेकपर्यंत, अटलीपासून पाप- 
पर्यंत, द गॉलपासून झूमाकेरपर्यंत सब प्रातिगामी झाक््त 
एकवटल्या आहेत. शभर वषीपूर्वी साम्यवादाविरुद्ध 
प्रतिगामी शक्तींची अशीच अनिष्ट एकजूट झाली 
होती, याचा उल्लेख माक्सने कम्युनिस्ट-जाहीर- 
नाम्याच्या सुरुवातास केला आहे; त्या वेर्ळी साम्यवा- 
दाचा बागुलबोवा दाखवून युरोपांतील सब प्रतिगामी 
शकती जनतेस भेडसावण्याचा असाच प्रयत्न करीत 


होत्या पण आज जागतिक जनता जागी झाली 
आहे, कामगार-चळवळ संघटित आणि सामर्थ्य: | 


शाली झाली आहे, सवे पुरोगामी शक्ती उत्तरोत्तर 
माक्संवादाच्या झैड्याखाली गोळा होत आहेत व 
माक्संवादाचे सामर्थ्यं उत्तरोत्तर वाढत आहे 


आपला विनाशकाल समीप आला आहे याची 
या प्रातेगाम्यांना कल्पना आहे व आपलें मरण 
कांत आहे हेंहि त्यांस माहीत आहे. म्हणूनच ते 


र्‌ 


सव आज अमोरेकन साम्राज्यशाहीच्या आश्रयाने | 
१८३ 


नवभारत | 


~ 0 ~ 
एकत्र आले आहेत, यापुढील काळांत या प्रातिगामी - प्रश्न सा आहे कीं, आजची माक्सवार्दा 
शक्तीर्शी अखेरचे लढे देण्याचें कार्य माक्सबादासमोर चळवळ है काय तडीस नेऊं शकेल काय £ 

हे: माडवका सत्ता उलथूत स्त्र समाजवाद गेल्या एका शतकांतील माक्सवादाचा विकास 
NUN अण क . आणि माकक्‍षत॑वादी चळवळीचे वाढतें सामर्थ्य हीं 
स्थापन करावयाचा आहे; कम्युनिस्ट-जाद्दीरनाम्यां- 


र 2 3 ४ पाहिली तर हैं ऐतिहासिक महत्कार्य पुरें करण्यास 
तीळ माक्संची शभर वर्षापूर्वीची भविष्यवाणी त्यांना माक्सेवाद आज निःसंशय समर्थ आहे असें 
खरी करून दाखवावयाची आहे. म्हणण्यास प्रत्यवाय नाही, # 


* हा छेख लिहितांना मॉडर्न कार्टळी * या त्रैमासिक़ाच्या ' माकर्सव्राद-शतान्दी ? अंकाचा 
बराच उपयोग झाला --लेखक, | ै 


प्राणिशासत्र आणि मार्क्सवाद--- 
माकसंवादाचे आक्षेपक प्राणिशास्त्रांतील सिध्दांतांचा विपयीस करून त्यांच्या आधारें माक्सवादाचें 
खंडन करण्याचा आव आणतात. डार्विनच्या उत्क्रांति-किंवा--विकासवादाच्या सिध्ांताप्रमाणे जे 'समर्थ- 
तम? तेच सुष्टीच्या चक्रांत टिकाव धरून राहतात; याउलट जे दुबळे असमर्थ असतील त्यांना निसर्ग निष्ठुर 
पणें नष्ट करून टाकतो, शेवटीं सामथ्यशाल्यांचाच टिकाव ( 8०:४४] .०£ ६९ f६६९०३६ ) लागूं देऊन सृष्टि 
आपली निवड ( 78079] ऽ९।९०।।०० ) करीत असते. ह्या सिध्दान्ताचा आधार घेऊन मार्क्सवादाचे 
आक्षेपक विचारतात--“' मार्क्सवादाचा शेवटी परिणाम काय ! गरीव दुवळ्यांना टिकवून ठेवणें हाच ना ! 
सृष्टीच्या कलहांत जे दुबळे व असमर्थ ठरले आहेत, त्यांना समाजवादाच्या कृत्रिम उपायांनी - जीवदान 
यावयाचे ! सृष्टि आपली निवड करीत असते त्या सिध्दान्ताला हरताळ फासायचा | या गरीबांना संतति 
खूप होत असते. मार्क्सवादाच्या कृत्रिम उपायांनी हे मूळचे असमर्थ अते गरीब-दुबळे लोक शिल्लक 
राहून जाक ' लोढण्यासार होऊन राहतील, खऱ्या सामर्थ्यशाली लोकांची उपेक्षा होऊन त्यांचा 
जहास होइल आणि शेवर्टी मानवी समाज अधोगतीला जाईल | ?? 
या आक्षेपांचे आक्षेप अगदीच स्वार्थमूलक, पोकळ व फोल आहेत. त्यांनी आपले है सिध्दांत आपल्या 
Md oi ते पडताळून पहावेत ! आपल्या स्वतःच्या नाजूक प्रकृतीच्या मूळच्या “असमर्थ? 
ग स 7२, उबदार व्नप्रावरण, 
असमथो 'च्या जिवंत रहाण्यानें वरिष्ठ वर्गाची अबन 
वाटत १ डार्विनच्या सिध्दान्ताचा या आक्षेपकांनीं 
चक्रांत टिकाव धरून रहातात असें म्हणतांना 
त्पादन-क्षम तेच समर्थ ? (१७ fort) असा 


दिसून येतात. एका दृष्टीने मानवजातीविषर्यी त्याचा 
तिक ( me i 5 ल्त 

Sls र taphysical ) दाेकीन होता. दुसऱ्या दृष्टीने त्याला जें लोक * असम ? वाटले, त्यांना 
OR ht र त नश शब्द करण्याचा त्यानें प्रयत्न केला, त्याचा परिणाम मात्र असा 
BE ९, समथ १( ६६७३ ) असे रक्षावाधि जमन ते नष्ट झाले. जे शिल्लक राहिले त्यांना 

आता टीचभर जागें( restricted Jebensraum )त जीवन कंठावें लागत आहे | 
— प्रो, जे. बी. एस्‌. हाल्डेन, £. R, 5. 

१८४ 


डॉ. सैयद आबिद हुसैन अनुवादकः श्री. श्रीपाद जोशी 


समाईक संस्कृतीचा. पाया : समाईक भाषा 


[ डॉ. सैयद आबिद हुसेन यांच्या मूळ उदू ग्रंथाचा अनुवाद ' हिंदुस्तानी राष्ट्रीयत्व आणि राष्ट्रीय 
संस्कृति › या मराठी ग्रंथाच्या रूपानें पुण्याच्या “सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाळे'तर्फे लवकरच प्रकाशित होणार आहे. 
प्रस्तुत लेख हा त्या आगामी ग्रंथांतील एक प्रकरण आहे-- डॉ. से. आ. हुसेन यांनीं आपला मूळ ग्रंथ 
भारताच्या फाळणीपूर्वी लिहिला असून त्यांत त्यांनी अखंड भारताचे आधुनिक एकराज्य होण्यांतच भारतीय 
इतिहासाची यथार्थ परिणतिं होणार आहे, या बौद्धिक निष्ठेच्या भूमिकेवरून आपले विचार मांडलेले आहेत. 
आज फाळणीनंतर हिंदुस्थानच्या नवीन संदभीतद्ी डॉ. से. आ. हुसैन यांबीं राष्ट्रभाषेविषयीं प्रकट केलेले 
विचार उद्बोधक वाटतील अशी अग्रा आहे --का. सं. ] 


समाईक मापरच्या प्रश्नाच्या बाबतींतील सर्वांत 
पाहिला मुद्दा असा आहे की, आपण या भाषेचा 
उपयोग सर्व देशभर मामुली संभाषण आणि आपा- 
पसांतील सर्वसामान्य ब्यवहार 'चालविण्याच्या दृष्टीने 
करूं इच्छितो कीं, तिला सबंध देशाची शेक्षणिक, 
साहित्यिक, शास्त्रीय, कोटकचेऱ्यांच व सरकारी 
भाषा देखील बनवू. इच्छितों ! यॉपेर्की पाल्या 
मार्गांचा स्वीकार केल्यास हा प्रश्न फास्च सोपा व 
सुटसुटीत होतो. परंतु समाईक भाषेचा अथवा राष्ट्र- 
मापेचा पुरस्कार करणाऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर दुसरा 
मागे आहे व यामुळेच सगळ्या अडचणी व 
गुंतागुंती निर्माण झाल्या आहेत. याम॒ळेंच प्रांतीय 
भाषा राषट्र्भाषेशी वैर करूं लागल्या. आहेत आणे 
म्हणूनच हिंदी-उदूंच्या झगड्याने इतकें भयंकर 
रूप धारण केलें आहे, 
एक अव्यवहाये धोरण 


कोणत्याहि एका भाषेला- मग ती उदू असो वा 
हिंदी असो-- साऱ्या हिंदुस्थानची साहीथ्यिक 
- भाषा बनविण्याची नीति योग्यहिं नाहीं अथवा 
व्यवहायेहि नाही, ज्यां प्रांतांजवळ त्यांच्या 
स्वतःच्या तामिळ, तेल्यू, कन्नड, मल्याळम्‌, 


मराठी वगेरे उन्नत व प्राचीन आणि 
बंगाली, गुजराती, असामिया वगेरे आधुनिक भाषा 
आहेत त्यांच्यावर हिंदी अथवा उदू लादणे म्हणजे 
हिंदुस्थानांतील आम जनतेवर इंग्रजी भाषा 
लादण्यासारखेच अनेसर्गिक व अन्यायाचे होईल. 
जेव्हां मद्रासमध्ये पहिल्या कांग्रेस मंत्रिमंडळाने 
हिढुस्तानीला मान्यता देण्याचें ठरविलें तेव्हां त्यांनीं 
असें जाहीर केळे होतें की शाळेतील फकत खालच्या 
वर्गातूनच या भाषेचे प्रारंभिक शिक्षण देण्यांत येईल 
व त्यायोगे प्रान्ताय भाषांच्या महतत्वावर कोणत्याहि 
प्रकारचा अनिष्ट परिणाम होऊं दिला जाणार नाही, 
परंतु हें आश्वासन दिलें गेलं असतांहि कांही 
लोकांमध्यें खळबळ उडाली आणि त्यांनी. हिंदुस्ता- | 
नीच्या विरुद्ध सत्याग्रह सुरू केला. या एका 
उदाहरणावरून आपल्याला कल्पना येईल कीं, इतर 
प्रान्तांवर दुसऱ्या प्रकारची राष्ट्रभाषा लादण्याच्या 


धोरणाला जनतेकड्टून किती कसून विरोध केला 
जाईल. 


या धोरणाची आणखी एक भयंकर बाजू आहे. 
ती अशी कीं, त्यामुळें हिन्दी-उदूंचा झगडा जास्त 
तीब्र होइल आणि ही गुंतागुंत कांही केल्या उलग- 
डणार नाहीं. कारण जेव्हां. राष्ट्रभाप्रेचा 


१८५ क 


5.“ ee > जडू 


- चो 


क 


~. 


RE ७2 
पख 


` ` राष्ट्रायत्वाचे युग सुरू झालें 
देशी असेल व जिच्यांत 


2८. बो .. की 


` 2. NE rd te EO ५ व 
IA | हद >> कक शा xt 4 


व 


च 


“a. 


शट र: 9 
752 


नकर 


नह २ 
नं 
र 


क REET 44 


re ३७४८२ FR 


प्रश्न हा सर्वसामान्य बोलण्यांतील व व्यवहारांतील 
` माघेचा प्रश्न न उरतां तो समाईक साहित्यिक भाषे- 
चा प्रश्न होईल तेव्हां साहित्यिक हिंदीचे व साहित्यिक 
` उर्दूचे पाठीराखे संयम व तडजोड, उपाय व चिंतन 
'याँच्या मयादा उल्लघून जाणारें तर्कशास्त्र व भावना 
_ यांच्या संयुक्त शक्तीच्या जोरावर आपापले म्हणणे 
मांडरे लागतील. 
. उदूंचे वकील असें म्हणतात कीं, “ उर्दू भाषेन 
गरजेच्या पोटीं जन्म घेतला आहे, आणि ऐतिहा- 
सिक विक्रासवादाच्या सिद्धांताप्रमाणे ती नैसर्गिक 


rN 
Pe ० 25 


~ 


एका जातीपुरती अथवा जमातीपुरती संकुचित 
नसून हिँदु व मुसलमान. यांची आविभाष्य व 
समाईक पैतृक संपत्ति ( वारसा ) आहे. सुमारें वीस- 
पंचवीस वर्षोपूवीपर्यत बिहार, संयुक्तप्रांत, पंजाब, 
कार््मीर, मध्यमारतांती ल कांही प्रदेश आणि पुष्कळशी 
देशी संस्थाने-या ठिकाणच्या शिक्षित हिंदूची 
व मुसलमानांची साहित्यिक भाषा उ 
होती व ती त्यांनी स्वेच्छेने स्वीकारलेली 
होती. याशिवाय . इतर प्रांतांतालि पुष्कळ 
ठिकाणीं उदू भाषा जाणणाऱ्या हिंदूंची 
ब मुसलमानांची संख्या फार मोठी होती. आज 
देखील बिरोधी शक्तींनी उर्दूचें उच्चाटण करण्याचा 
प्रयत्न कंबर कसून लाविला असतांहि वर उल्ले- 
'खिलेब्या प्रांतांतील हिंदूंच्या मनांतून उदूची लोक- 
प्रियता फारच थोडी कमी झाली आहे व मुसल्मा- 
नाच्या मनांत ती खूपच वाढली आहे. सारांश उदू 
` ही देशाच्या फार मोठ्या भागांत पहिल्यापासूनच 
समाईक भाषा म्हणून नांदत आहे आणि म्ह्णून 


उरलेल्या भागांत देखील ती समाईक भाषा बनें 
शक्‍य आहे, ?? 


हिंदीचे पाठीराखे असें म्हणतात कीं “ज्या 
युगाच्या गरजा भागविण्यासाठी उदूंचा जन्म झाला 
होता तें युग आतां संपलेले आहे. आतां हिंदुस्थानी 
आहे, म्हणून जी शुद्ध 
विदेशी शब्दांची भेसळ 
मुळींच नसेल अशा एका राष्ट्रभाषेची आतां जरूर 


. आहे. ज्याप्रमाणें तुर्की भाषेनें स्वतःला अरबी 
: शब्दांच्या . तावडीतून. सोडवून शुद्ध करून घेतलें. 


>> 
क 


है 


¢ 5 ! क 
नू, नि 


DCSE MR र्य _ नवैभारत 


कमार्नेच लहानाची मोठी झाली आहे. ती कोठल्या हि ' 


१८६ 


षि... अकल 


९ CIN 


आणि फारसी (इराणी) भाषाहि असाच प्रयत्न करीत 
आहे त्याचप्रमाणें हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय भावनेची | 
अशी मागणी आहे कीं, हिंदुस्तानी 
भाषेंतील जितके अरबी-फारसी शब्द काहून 
टाकणें शक्य असेल तितके सर्व काढून टाकून 
त्यांच्या जागी हिंदुस्थानच्या प्राचीन अभिजात 
(क्लासिकल ) संस्कृत भाषेंतील शब्द घ्यावेत. ही 
मागणी पुरी करण्यासाठीं हिंदीर्ने अवतार घेतला ' 
आहे. संस्कृतचे शब्द हिंदुस्थानांतील बहुतेक सर्व 
आर्यमाप्रांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणांत व द्राविडी 
भाषांमध्येहि पुष्कळ प्रमाणांत विद्यमान आहेत. 
यामुळे संस्कृतप्रचुर हिन्दी ही सगळ्या हिन्दुस्थानांतील 
शिक्षित हिंदूंमध्ये फार सुलभपर्णे लोकप्रिय होऊं 
शंकेल, राहतां राहिले मुसलमान, तेव्हां त्यांनी 
देखीळ राष्ट्रीय ऐक्याखातर या भाषेचा स्वीकार 
केला पाहिजे. ?? 

गंमत अशी की उदूला संयुक्त राष्ट्रभाषा बन- 
विण्याची बाजू घेणारे लोक हे विशे्षेकरून शिक्षित 
सलमान आहेत आणि त्यांच्यापैकी बहुतेकजण 
आजकाल संयुक्त राष्ट्रीयत्वाचे कट्टे दुष्मन्‌ बनले _ 
आहेत. त्याचप्रमाणें हिंदाळा समाईक भाषा बनः 
ण्याचा प्रयत्न करणारे हे हिंदू आहेत व त्यांच्या- | 
पेकी पुष्कळांची मातृभाषा उर्दू आहे. शिवाय 
राष्ट्रीय ऐक्याचे नांव काढतांच ज्यांच्या 
तळपायाची आग मस्तकाला जाते 
अशा मुसलमानांना हिंदूंनी असें सांगावयाचें कीं 
जी उदू शेकडों वर्षोपासून हिंदूंची व मुसलमानांची 
समाईक मापा म्हणून नांदत आली आहे तिच्यावर 
राष्ट्रीय ऐक्याखातर तिलांजा& देऊन तुम्ही संस्कृत 
प्रचुर हिंदी शिकून घेतली पाहिजे हाहि एके 
विनोदाचाच प्रकार नव्हे काय १ 


राष्ट्रभाषेचे मयौदित डाईष्ट 


अशी ही हास्यास्पद स्थिति निर्माण होण्याचें 
कारण एवढेंच कीं, प्रत्येक पक्षाला असें वाटते की 
सबंध हिंदुस्थानांत ताबडतोब एक समाईक साहि- 
त्यिक मापा चाळू होणें आवश्यक आहे; आणि या | 
धुंदीत वास्तविक घटनांच्या भरीव भूर्माचा त्याग | 
करून ते कल्पनेच्या हवेत उड लागतात. अशां 
प्रकारची भाषा निर्माण होणे फायदेशीर व खागताई 


समाईक संस्कृतीचा पायां ) समाईक भाषा 


आहे हैं कोणी नाकारणार नाहीं, आणि जर चाळू 
परिस्थिति नीट निवळली तर केव्हां ना. केव्हां तरी 
ही भाषा निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाहीं. 
परंतु सध्यां अशा भाष्रेची फारशी आवश्‍यकता हि 
नाहीं व रक्‍यताहि नाही. आज एकच गोष्ट शक्‍य 
नि व्यवहाय आहे. ती अशी कीं जी भाषा रोजच्या 
व्यवहारासाठी म्हणून देशाच्या पुष्कळ भागांत 
थोड्याफार फरकांर्नी वापरली जाते, उत्तर व मध्य 
भारतांतील सुमारें पंधरा कोटि लोक जी मातृभाषा 
म्हणून बोलतात आणि देशाच्या इतर भागांतील 
आणखी दहा कोटी लोक आवश्यकतेपुरती जी भाषा 
समजतात अशा त्या वास्तविक समाईक भाषेला 
म्हणजेच हिँदुस्तानीला एका विशिष्ट पातळीवर 
आणून राष्ट्रभाषा म्हणून मान्यता द्यावी आणि 
बिगरहिँदुस्तानी प्रांतांमध्ये देखील प्रत्येक व्यक्तीने 
आपल्या मातृमाषेवरोबर ही राष्ट्रभाषाहि शिकून 
ध्यावी असा प्रयत्न करण्यांत यावा. जर रोजच्या 
व्यवहारापुरती आणि मामुली विचार लिहिण्या- 
बोळप्यापुरती सबंध देशांत एक सववसामान्य भाषा 
अस्तित्वांत आली आणि ती प्रत्येक व्यक्तीला 


आवश्यकतेनुसार ।लिहितां-आाचतां येऊं लागली तर 


या मयादेत उद्दिष्ाची सफलता हीं कांही लहान 
सहान गोष्ट ठरणार नाहीं. कारण मग हिंदुस्थानच्या 
ज्या चाळीस करोड रहिवाश्यांबी मनें नशिबाने 
स्थळकाळरूपी बळकट शर्क्तीच्या म्हणजेच भौगोलिक 
परिस्थिति व ऐतिहासिक घटना यांच्या द्वारें समान 
सांच्यांत ओतलेली आहेत, ज्यांच्या हृदयांत व 
डोक्यांत बाह्य नि वरवर दिसणाऱ्या विरोधाच्या 
बुडाशी भावना व कल्पना यांचें मूलभूत ऐक्य 
नांदत आहे, ते सर्वजण-सूदम शाज्रीय प्रश्न व 
सुकोमल साहित्यिक समस्या यांचा सुद्दा बाजुस 
ठेवछा तरी निदान मानवी जीवनांतील सरळ, 
सोप्या व पदोपदी प्रत्ययास येणाऱ्या गोष्टींच्या बाब॑- 
तीत का होईना-एकमेकांशी नि+संकोचपणें विचार- 
विनिमय करूं शकतील. समाइक भाषेमुळे त्यांच्या 
ठिकाणी आपले जीवन आणि आपली संस्कृति 
यांच्या मूलभूत एकत्वाविषर्यीची भावना निमाण 
होईल आणे ही भावना ऐक्याच्या मूलभूत 
कल्पनांना आस्त विशाल व आधिक दृढ बनवाल. 
ने. ३ पं 


४ 
८११६४४ 


शि Pin... 


हे +} 
पाएं ह 


इंग्रजीचे स्थान : FIR 
साहित्यिक आणि शैक्षणिक हेतूच्या पूर्ततेसाडी | 
उदू, साहित्यिक हिंदी आणि उन्नतिशील प्रांतीय | 
भाषा यांना आपापल्या क्षेत्रांत विस्तार व विकास | 
करण्याची समान संघे दिली गेली पाहिजे, आणि 
सबंघ हिंदुस्थानच्या शास्त्रीय व साहित्यिक | 
भाषेचे कार्य जसे आजपर्यत चालत | 
आलें आहे तसे सध्यां तरी निदान इंग्रजीकडून करून | 
घेतं गेळें पाहिजे, समाईक साहित्यिक भाषेच्या | 
पदावर एक विदेशी भाषा विराजमान झालेली | 
पाहून आमच्या .स्वाभिमानावर जोराचा आघात | 
होतो आणि त्यायोगे स्वातंत्र्याच्या आत्म्याच्या 
वाढीमध्ये एक मानसिक अडथळा निर्माण होतो | 
यांत मुळीच शंका नाहीं. परंतु जोपयंत एंक | 
कामचलाऊ भाषा या नात्यानें हिंदुस्तानी ही सर्वं | 
देशभर लोकप्रिय होत नाही. आणि मग स्वाभाविक 
विकासाच्या मार्गानें समाईक साहित्यिक व शास्रीय | 


भाषेचा दर्जा प्राप्त करून घेत नाहीं तोंपर्यंत 
इंग्रजीचा त्याग केल्यास व्यवहाराच्या दृष्टीने बेसुमार 
अडचणी उभ्या राहतील; इतकेच नव्हे तर आज. 
हिंदुस्थानांतील उच्च बौद्धिक पातळीवरल लोकांमध्ये | 
इंग्रजीच्या द्वारें विचारांचा जो थोडाफार समाईक- | 
पणा निर्माण झालेला आहे तो नाहीसा होईल | 
आणि मग राष्ट्रीय ऐक्याचे ध्येय अधिकच _ 
दूर जाईल. जर आपण क्षणभर राष्ट्रीयतेच्या 
मयांदेंतून बाहेर पड्न आंतरराष्ट्रीय हष्टि- 
कोनांतून पाहू लागलों तर आपल्याला असें 
दिसून येईल कीं, इंग्रजीची आवश्यकता आपण 
समजतो त्याहून अधिक आहे. या विसाव्या शतकांत 
इंग्रजीन फक्त आंतरराष्ट्रीय व्यापारी भाषेचाच दर्जी 
प्रात केलेला आहे असें नसून फ्रेंच भाषेच्या ऐवर्जी 
जगाची राजकीय भाषा म्हणूनहि तिनें स्थान पटका- 
विलेले आहे. आणि यापुढें शास्त्रीय भाषा म्हणून 
देखील तिचें महत्व जर्मन भाषिपेक्षांहि जास्त वाढेल 
अशी चिन्हें दिसत आहेत, आज जगांतील पुष्कळसे | 
देश आपल्या येथें इंग्रजीचा प्रचार जास्तीत जास्त | 
व्हावा म्हणून धडपडत आहेत. अशा वेळी हिंडुस्था- 
नांतीळ ज्या शिक्षित वर्गानें दुसरी मातुभाषाच | 
म्हणून ज्या इंग्रजीचा स्वीकार केला आहे तो जर्‌ | 


१ 


१८७ 


छि 


AA NN SDT VECTOR STS 0. 


> 


नंवभारंतं | 


निव्वळ वखरच्या भावनाप्रधानतेमुळें त्या भाषेचा 
त्याग करील तर तें योग्य होणार नाहीं. अथोत्‌ 
आमच्या माध्यामिक व उच्च शिक्षणक्रमांत माध्यम 
म्हणून इंग्रजी वापरळी जात असल्यामुळे तरुणांचे 
चोद्टैक स्वातंत्र्य व प्रगति यांच्या मार्गात फार मोठा 


अडथळा निमाण होत आहे आणणि म्हणून 
वेच्या ऐवजीं त्या व्या ठिकाणच्या मातृ- 
भाषांतून शिक्षण देगें अत्यंत आवश्यक आहे. 


'यांत मुळींच शंका नाहीं. परंतु या वाबर्तात देखील 
अखेरचा निय घेण्यापूर्वी पुष्कळशा अडचणीचा 
विचार करून त्या दूर करणें जरूर आहे. इंग्रजी ही 
परदेशी भाषा आहे एवढ्याच कारणासाठी अभावा- 
त्मक राष्ट्रीयतेच्या आहारी जाऊन जर आपण आज 
तिला प्राप्त झालेल्या स्थानावरून एकदम काहून 
टाकण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्या बोद्वेक. जीव- 
नाची घडी विस्कटून जाइल व त्यायोगें राष्ट्रीय 
त्वाच्या चळवळीचे अतिशय नुकसान होईल. 


हिंडुस्तानी ही राष्ट्रायत्वाला पोषक 

अथात्‌ यापुढें हिंदुस्तानीला समाईक कामकाजी 
भाषेच्या दजीवरून उच्च पदाकडे घेऊन जाण्याचा 
आणि तिला अखिल भारताची समाईक साहित्यिक 
ध शाह्लीय भाषा बनविण्याचा प्रयत्न मात्र आपण 
अवश्य केला पाहिजे, हैं घेडून येण्यासाठी ज्या प्रांतांत 
हिंदुस्तानी भाषा बोलली जाते त्या प्रांतांतील 


` इिदु-मुसलमानांनी वशेषतः संयुक्त राष्ट्रीय- 


त्याचा पुरस्कार करणाऱ्यांनी साहित्यिक 
हिंदी व उदू या दोन्ही भाषा शिकून घेणें जरूर 


आहे. जेव्हां हे. लोक दोन्ही भाषांतील शब्दभांडार 
आत्मसात्‌ करतील तेव्हां जरूरीप्रमाणे जास्तीत 
जास्त लोकांना आपलें म्हणणे समजाऊन देण्यासाठी 
ते या दोन्ही भांडारांतील योग्य 
त्यांचा उपयोग करतील, अज्ञा रें हळू हळं 
ध्यानांत न येईल अशा तान दोनी हर भः 

न न्हा भाषा एक- 
मेकींच्या जवळ येऊ लागती 


व्र लि आगि कर्धी ना कर्धी 
एक होतील अशी शक्यता आहे. आज ज्या लाखो 


हिचा उदुंबर व थोड्याञञा मुसलमानांचा साहि- 
व्यक 'हिंदीवर,' आधिकार आहे त्यांना असें वाटले 
पाहिजे - की, आपण राष्ट्रीय ऐक्याचे संदेशवाहक 
आहोत. आगे आपलें नुसतें अस्तित्व देखील 


य शब्द निवडून 


जातीय दुफळी नाहाँझी करण्यास मदत करीत आहे. 
अशा लोकांची संख्या कमी होतां कामा नये. इत- 
केंच नव्हे तर दिवसेंदिवस ती वाढत गेली पाहिजे. 
ज्या हिंदूंच्या घरांत पिढ्यानुपिढ्या उदू ही मातृ- 
भाषा अथवा ।नेदान साहित्यिक भाषा म्हणून नांदत 
आली आहे, ते वेमनस्याच्या विषारी वातावरणांत 
सांपट्न स्वतः तर उदू लिहणें वाचणे सांडून देत 
आहेतच पण शिवाय आपल्या मुळांबाळांना हिं 
प्रथमपासून उर्दू शिकवीतच नाहीत. ही गोष्ट हिंदु- 
स्तानी राष्ट्रीयत्वाच्या भवितव्याच्या दृष्टीनें सर्वात 
जास्त भयंकर आहे. आपण उदूंचा त्याग करणे 
म्हणजे वस्तुतः हिंदुस्तानी राष्ट्रीयत्वाच्या ध्येया. 
चाच त्याग करणें आणि फुटीर वृत्तीला बळक2ी 
आणणे होय हें या लोकांच्या लक्षांत ताबडतोब 
आलें पहिजे, 


हिंुस्तानीचे मूलभूत स्वरूप 


सध्यां आपण कोणत्याहि एका देशी भाष्रेला 
सबंध हिंदुस्तानची साह्ीत्यिक व शास्त्रीय भाषा 
बनविण्याचा [वचार सांडून दिला पाहिजे आणि 
आज * हिंदुस्तानी ? या नांवाने देशांतील फार 
माठ्या विभागांत जी भाषा बोलली व समजली 
जाते त्या समाइक बोळचालाच्या भाषेलाच राष्ट्र- 
भा स्थान देऊन तेचा प्रचार सर्व देशभर केला 
हज, एवढ्या निर्णयावर यंन पोहोचल्यानंतर 
असा प्रश्न उत्पन्न होतो कीं जिला 
हिंदुस्ताना असें म्हणतात ती ही समाईक भाषा 
आहे तरी काय जोपर्यंत ही भाषा फकत बीळभाषा 
म्हणून आपोआप उगवलेल्या जंगळाप्रमाणे पसरत 
राहिली तोपर्यंत तिच्या हद्दी उरावणें आवश्यकहि 
नव्हतें आणि शक्यहि नव्हते. परंतु आतां पूवर 
सयत्न करून सबंध देशभर तिचा प्रचार करावयाचा 
आहे आणि शाळांतून तिचे. पध्दतशीर, शिक्षण 
चावयाचे आहे. यामुळें एकाद्या बागेप्रमाणें तिच्या 
मर्यादा ठरवुन ,तिला स्वच्छ ब सुशोभित ठेवणें 
आया भाग आहे, हिंदुस्तानीच्या सद्यःस्थर्तांचा 
विचार केल्यास आपल्याला असे ॥ईसून थेईल कीं 
तिचीं रूपें वेगवेगळ्या प्रांतांत, वेगवेगळ्या वर्गात; 
हसत व खेड्यांत एकमेकांहून पुष्कळच भिन्न 


वट्ट 


ss 


समाईक संस्कृतीचा पाया / समाईक भाषा 


आहेत आणि तिच्या हद्दी ठरावैष्यापूर्वी कोणते तरी 
एकरूप मूलभूत स्वरूप आहे अरे धरून चालावें 
लागेल, जे लोक कोणत्याहि प्रकास्चा अभिनिवेश 
मनांत न घरतां वस्ठुस्थितचिं निरीक्षण करतात, ते 
एकमतार्ने असा निय देतात कीं जी भाषा 
बिहारपासून पंजाबपर्यंतच्या खेड्यांतील व शहरांतील 
शिक्षित हिंदु व मुसलमान आपल्या नेहमीच्या 
अनोपच।रिक्र बोलण्यामर््ये वापरतात, तीच समाईक 
भाषेची कसोटी होय, रेडियो व सिनेमावाल्यांनी 
आगि ज्यांना हिंदुस्तानी या समाईक भाषेचा 
उपयोग करावा लागतो अशा इतर सर्व . संस्थांनी 
हाच दृष्टिकोन मान्य केलेला आहे. 

“हिंदी साहित्याच्या इतिहासांत जिछा “खडी 
बोली ? या नांवानें संबोधिलें जातें ती हिंदी- आरै 
भाषाच हिंदुस्तानीर्चे घड होय. या भाषेंत संस्कृत 
मधून अगणित शब्द घेतले गेले आहेत. परंतु आम 
जनतेच्या प्रचारांत येऊन त्यांनीं आपलीं. रूपें 
बदुललीं आदित. हिंदुधर्माशी व तत्त्वज्ञानाशी संबंध 
असलेले संस्कृत शब्द जसेच्या तसेच राहिले आहेत, 
पुष्कळसे अस्बी, फारसी, इंग्रजी व इतर भापांचे 
शब्द आपल्या मूळ अथवा बदललेल्या स्वरूपांत या! 
भाषेत विद्यमान आहेत. हे शब्द नेहर्मीच्या 
वोळण्याचालभ्यांत इतके एकजीव होऊन गेले आहेत 
कॉ ते मूळ कोणत्या भपेतील आहेत 
यात्री सर्वसामान्य लोकांना कल्पना 
देखील येत नाहीं, व्याकरण आणि झब्दभांडार या 
दोन्दी दृष्टींनी पाहिल्यास हिंदुस्तानी ही सरळ व 
सोपी उदू आहे असे दिसून येईल. ज्या हिंदीमध्ये 
' भाषा ? उर्फ ' खडीबोली'चे शब्द त्यांच्या प्रचलित 
रूपांत वापरले जातात ती हिंदी हिंदुस्तानीला इतकी 
जवळची आदे कां हिंदुस्तानी म्हणजे सरळ व सोपी 
हिंदी होय असें देखील म्हणतां येईल, परंतु जिच्या- 
मध्ये खडीबोलींतील शब्दांची प्रचालित खू सोडून 
देऊन त्यां दीं मूळ संस्कृत रूपें वापरलीं जातात अशा 
स्या कृत्रिम भाषेपासून म्हणजेच साहित्यिक हिंदी- 
'पासून हिंदुस्तानी ही फार दूर आहे. प्राचीन छु।ति- 
केल भापांपासून सध्यां अचलित असलेल्या युरोपियन 
भाषा जितक्या दूर आहेत तितकीच ही साहियिक 
हिंदी हिंदुस्तानीपासूंन दूर आहे, 


हिंदुस्थानच्या खख्पासंबंधी हिंदीच्या व उदूंच्यो | 


पाठीराख्यांमर्ध्ये जे उथळ वादाविवाद चाळू असतात 
त्यांत कांहीच अर्थ नाहीं. कारण हिंदुस्तानी ही.एक | 
जिवंत भाषा आहे; तें एक निभेळ सत्य आहे. 
त्या सत्याचें ज्ञान तास्त्रिक काथ्याकूट करून होणार 


नार्ही, त्याचा प्रत्यक्ष अनुभवच घेतला पाहिजे, | 


शास्त्रीय प्रामाणिकपणा आणि प्रत्यक्ष प्रमाण यांच्या 
साहाय्यानें या भाषेची संपूर्ण तपासणी केली पाहिजे, 
तिचा शब्दकोश आणि व्याकरण हीं तयार केली 
पाहिजेत. या बाबतींत इतर देशांतून बोळचालीच्या | 
भाषांचें स्वरूप निश्चित करतांना व पद्धतशीरपणे 
नवीन भाषा बनावेतांना जे सिद्धांत ग्रहीत धरण्यांत 
आले होते तेच सिद्धांत पुढें ठेबून आपण हें स्व 
काथ केळे पाहिजे. मात्र या भाषेमध्ये इतका लवः 
चिक्रपणा असला पाहिजे की संस्कृत, अरबी, फारसी 
वगेरे भाषांतील नव्हे तर सव देशी व परदेशी भाषां- 
तीलहि जे जे नवीन शब्द सवसामान्य जनतेच्या | 
तोंडी वसताल, ते ते सै निःसंक्रोचपणें या भाषेंत 
येऊं दाकतीळ. याचा अर्थ असा कीं हिंदुस्तानीचा 
जो शद्धकोश तयार करण्यांत येईल त्याचे दर वास 
वर्षानी पुनार्निरीक्षण करून त्यांत नवीन नवीन लोक- 
प्रिय व लोकरूढ शब्द समाविष्ट करून घेतले पाहिजेत, 
हिंदुस्तानी बीळ गाया प्रांतांत मातृभाषा म्हणून मुलां- 
च्या वयाच्या सहाव्या वर्षांपासून चौदाव्या वर्षोर्पर्यत 
प्राथामेक शिक्षणाचे माध्यम म्हणून आणि बिगर-- 
हिंदुस्तानी प्रांतांत प्राथमिक शिक्षणाच्या दुसऱ्या 
विभागांत म्हणजे वयाच्या दहाव्या वर्षापासून 
चौदाव्या वर्षापर्यंत दुय्यम भाषा म्हणून ही समाईक 
भाषा शिकविली गेली पाहिजे, 
लिपीचा प्रश्न 

आतां अता प्रश्न उरतो कीं, देशाची समाईक 
भाषा जी हिंदुस्तानी ती कोणत्या लिपींत लिहिली 
जावी १ नागरी, उर्दू व रोमन लिप्यांचा पक्ष घेणारे 
लोक आपापल्या लिपीच्या मोठेपणासंबंधी जे मुद्दे 
मांडतात ते महत्वाचे असतात आणि म्हणून या 
तीन लिप्यांची एकमेकींशी तुलना करून कोणत्याहि 
एका लिपीच्या बाजूनें निक्राल देणे फार 
अवघड आहे यांत शंका नाहीं. तरी देखील यांपासून 


जर कांही प्रत्यक्ष फायदा होण्याची आशा असती - 
his, 3.८९ 


तर हैँ अवघड काम पुर करण्याचा आम्ही प्रयत्न 

केला असता. परंतु. आज: आपल्यामधील राष्ट्रीय 

भावना जातीय भावनांच्या मानार्ने फार दुबळी 
_ आहे आणि आंतरराष्ट्रीय भावना तर अद्यापि 
-उत्पन्नहि झालेली नाही. अशा वेळीं ज्यांना हजारों 
`_वषौपासून. नागरीविषर्यी अथवा तिच्याशी पुष्कळच 
साम्य असलेल्या इतर छिप्यांविपर्यी आपलेपणा 
_____ घाटत आला भाहे, असे सबंध देशांतील हिंदु लोक 
. निव्वळ राष्ट्रोयत्वाखातर आपल्या पूर्वपारिचित 
नागरी लिपीचा त्याग करून उदू लिपीचा स्वीकार 
करतील अथवा ज्या बहुसंख्य मुसलमानांना हजारों 
वर्षोपासून उदृबइल अथवा तिच्याशी साम्य अस- 
लेल्या इतर लिप्यांबद्दढ आपलेपणा वाटत आला 
आहे, ते लोक उर्दू लिपि सोडून देऊन नागरीमथ्यें 
लिहू लागतील अथवा हे दोघेहि आंतरराष्ट्रीयत्वाखा- 
तर आपापल्या छिप्या सोडून देऊन रोमन छिपाचा 
' स्त्रीकार करताल, अशी आशा बाळगणे व्यर्थ आहे. 


Es 


है « 

आग म्हणून हा प्रश्न सोडावेण्याचा फक्त एकच 
व्यवहार्यं मागे झिलक राहतो. तो म्हणजे हिंदु- 
 स्तानी भाषा लिहिण्यासाठी उदू व नागरी या 
दोन्ही छछेप्यांचा स्वकार करणें हा होय, ज्या 
शं __ प्रांतांत हिंदुस्तानी ही मातृभाषा म्हणून प्रचलित 
' आहे त्याठिकाणी प्रत्येक व्यक्तीने दोन्ही लिप्या 
. शिकून व्याव्यात आणि इतर प्रांतांतून दोहोपैकी 
त कोणती तरी एक [लिपि शिकण्याची मुभा “असावी. 


. सास्कृतिक मंडळाची आवश्यकता 
हिंदुस्तानी भाषेच्या मर्यादा निश्चित करून 
व तिला एका पिशिष्ट पातळीवर आणून 
` ला ` यां. नात्याने सबंध देशभर 
प . छोक्रिय बनविण्यासाठी एका राष्ट्रीय ` संस्थेची 
जॅ a न ला आहे. वस्तुतः ही संस्था म्हणजे एक 
£ डी ठा वल अथवा नंशनल अकेंडमी 
रागांत रतीय मि को धा ०३ 
या ।भन्न जाती-ज व्ये 
Bs मोंगल साम्राज्याच्या काळांतील HD 
'  तोच्या उर्ल्यामुरलेल्या भांडवल लाना संस्क- 
0 आई छु । माडवळापैकी जेवढा “भाग 
ह |) पाते या" अछि तने राखून ठेवणे 
i णि. व्यति नावीन्याचा आत्मा ओतणे, तसेंच 


# कै 
A 


५ 


SOUR Yh. ~ 4.७ 


> नवभारत? 


ass. १९७ 


पाश्चात्य संस्कृतीचा जेवढा भाग हिंदुस्तानी संस्क 


करून घेणें हें या संस्थेचें ध्येय असलें पाहिजे. हिंदु" 
स्थानचें साहित्य व कला यांना सवौच्या बाबर्तीत 
समान असलेल्या जीवनांतील सखोल समस्या -व 
विशाळ थ्येयें यांचें प्रतिनिधित्व करावयास लावणे; 
अर्थशास्त्र, समाजशात्त्र, नीतिशास्त्र व व्यवहारशात्र 
यांना सर्वोच्या ब्राबतींत समान असलेल्या परिस्थिती- 
प्रमाणें व कल्मनांप्रमाणें आकार देणें आणि तें सर्व 
करीत असतां इतर देशांचे - अंधानुकरण न करतां 
डोळसपणें निवड करणें वगेरे गोष्टीहि या संस्थेस 
कराव्यात. Fr: 

ज्या ठिकाणीं सर्व धमाची व पंथाची मुळें एकत्र 
शिकत असतात अझा सरकारी शाळांसाठी शिक्षण- 
क्रम तयार करणें हें देखील या नॅशनल अक्रेडमीचें 
काम असले पाहिजे. हा शिक्षणक्रम असा असावा 
कीं ज्यायोगें समाईक हिंदुस्तानी संस्कृतीतील उत्कृष्ट 
तत्त्वांची आणि समाईक मानवी पंस्कृर्तीतील 
उत्तमोत्तम गोष्टींची ओळख मुलांना होईल. या 
शिक्षणामुळे मुलांमध्ये नव्या युगाचा आत्माच 
"अशा जी शास्त्रीय विवेचकबुद आणि लोकशाहीची 
कल्पना हीं उत्पन्न होतील. सारांश निच्यामरध्यें 
जुन्या व नव्या समाईक संस्कृतीतील सर्व तत्त्वांचा 
संवादी संगम झालेला असेल अशा एका नवनि 
हिंदुस्तानी संस्कृतीचा परिघ आंखण्याचें कार्य या 
संस्थेनें केलें पाहिजे आणि मग हा परिघ अधिका- 
धिक विस्तृत करण्याची खटपटहि तिनेच केली 
पाहिजे, | 


जर अशा प्रकास्चाँ संस्था ही सरकारतफ अथवा 
कोणत्यादि राजकीय पक्षातर्फे स्थापन न॑ 
होतां विद्वान्‌ व कलावान्‌ लोकांचें एक 
खासगी मंडळ अशा खरूपांत असेल तरच तीं 
स्वतंत्रपणें व शास्त्रीय प्रामाणिकपणे कार्थ करूँ 
रकेल, या संस्थेच्या कार्यकत्यीना एक मूलभूत सत्य 
मान्य असलें पाहिजे. तें हैं कीं हिंदुस्थानांत संस्क 


तीच्या वेगवेगळ्या वर्तुळाच्या बरोबरीने एक समाईक. | 


वठुळहि वैद्यमान आहे ब या समाईक वळाला 
त बनविणे राष्ट्राच्या सामुदायिक हिताच्या 
'न॑अपारहार्य आहे. या संस्थेत सर्व प्रकारच्या 


9४% 


ण 


तींत खपून जाण्यासारखा असेल तेवढा आत्मसात. | 


न 


समाईक संस्कृतीचा पाया $ समाईक भाषा ME, 


राजकीय विचारांच्या लोकांचा समावेश होऊं शकेल; 
मात्र त्यांनीं दोन अटी मान्य केल्या पाहिजेत. एक 
म्हणजे ते प्रत्यक्ष राजकारणांत भाग घेणारे नसले 
` पाहिजेत आणि दुसरी अशी कीं मतें मिळविण्यासाठी 
आम जनतेंतीळ गेरसमजांना व धार्मिक पक्षपातांना 
पाठिंबा देणारे नसळे पाहिजेत. 
परंतु ही नेशनल अंकेंडेमी सरकारच्या व राजकीय 
पक्षांच्या प्रभावापासून अलिप्त ठेवावयाची याचा 
अर्श तिनें त्यांच्याशी कसल्याहि प्रकास्चा संबंध 
उेबावयाचा नाहीं असा मात्र नव्हे. तिनें त्यांचा 
विश्वास संपादन केला पाहिजे, त्यांच्याकडून बिनदते 
मदत घेतली पाहिजे आणि सांस्कातेक व शैक्षणिक 
प्रश्न सोडाविण्याच्या बाबर्तीत त्यांना निःस्वा थेपर्णे 
सला दिला पाहिजे. अथात्‌ जेव्हां देशांतील "एकूण 
वातावरण निवळेळ, राजकीय प्रश्नांचा कांही तरी 
निश्चित निकाल लागेल, वेगवेगळ्या राजकीय पक्षां- 
मध्ये कामचलाऊ तडजोड होऊन ते सर्वजण मिळून 
एक राष्ट्रीय सरकार बनविताठ तेव्हांच या सर्व गोष्टी 
हाऊ शकतील, हें उघड आहे. एरूहीं आजच्या 
परिस्थितीत राष्ट्रामध्ये एकोपा घडवून आणण्याचा 
प्रयत्न करणारी कोणतीहि संस्था व्यवस्थितपणे 
काम करूं शकणार नाहीं... 


नॅशनल अकेंडेमी केव्हां यशस्वी होईल? 


` आम्ही प्रस्तावनेत असे म्हटलें होतें कीं जेव्हां. 


सांस्कृतिक समन्वयाच्या द्वारें लोकांमध्ये एकमेकां- 
विषयीचा विश्वास, एकदिळी आगि एकोपा यांचें 
वातावरण उत्पन्न झालेलें असेल तेव्हांच देशांतील 
वेगवेगळ्या पक्षांत राजकीय समझोता होऊं शकेल. 
आणि आतां आम्ही असें म्हणत आहों की 
सांस्कृतिक समन्वय होण्यापूर्वी राजकीय तडजोड होणे 
जरूरीचे आहे. वरवर पाहतां असें दिसतं कीं, 
राजकीय प्रश्नाचा निकाळ सांस्कृतिक समस्या सुटण्या- 
` वर अवलंबून आहे आणि सांस्कृतिक समस्या 
सुटणे राजकीय प्रश्नाच्या निकालावर अवलंबून 
आहे, व हेंच तैछुद्ध (०६०३ ) आहे. असें 
वाटतें. परंतु वस्तुस्थिति तशी नाही, आज आपला 
देश ज्या राजकीय व सांस्कातिक गुंतागुंतींत गुरफट- 
लेला आहे ती गुंतागुंत दूर करण्याचा प्रयत्न करीत 


असतां आपल्याला या तीन तीमधून जाणें 


भाग आहे--- 


(१) प्रथम देशांतीछ मोठ्या व महत्वाच्या _ 


राजकीय पक्षांकडून आपण हा सिद्धान्त मान्य करून 
घेतला पाहिजे. कां,. हिंदुस्तानी संस्कृति ही एक ' 
प्रकारची 
असेल. याचा अर्थ असा कीं वेगवेगळ्या प्रांतांच्या 

व जमातींच्या संस्कृतींना आपापल्या क्षेत्रांत विकास | 


करून घेण्याचें संपूर्ण स्वातंत्र्य असेल. कोणत्या तरी | 
एका प्रान्ताची अथवा जमातीची संस्कृति घेऊन ती | 


राष्ट्रीय संस्कृति म्हणून सगळ्या देशावर लादण्याचा 


प्रयत्न केला जाणार नाहीं. वेगवेगळ्या संस्कृतीतील | h- 
he 6 ४ कफ र 
जी त्वे सवे जमातीत व सब प्रांतांत -पूर्वी- | 


पासून खरोखरीच समाईक स्वरूपांत चालत | 
आलेली असतील अथवा जीं तत्वें | 


आनंदानें स्वीकारण्यास सर्वजण तयार असतील त्या | 
तत्त्वांना अथवा त्यांच्या समुदायालाच राष्ट्रीय 
संस्कृति अथवा हिंदुस्तानी संस्काते असे नांव 
देण्यांत येईल. सारांश राष्ट्रीय संस्कृतीविषर्यी निर्णय 
घेतांना कोणत्याहि प्रक्रास्चा पक्षपात न करता 
न्यायाचाचच मार्ग स्वीकारण्यांत येईल आणि तिचा 
प्रचारं व विकास करतांना जुळूम-जबरदस्तीची पद्धत 
न अवलंबितां समजावणीचा व पटवून देण्याचाच 
साग अंगीकारिला जाईल. 


(२) यामुळें वेगवेगळ्या जमातीमधील व 
विशेषतः हिँदुमुसलमानांमधील सांस्कृतिक झगडा 
मिटेल आगि परस्परांविषरयींच्या शंकाकुशंका व 
अविश्वास हीं पुष्कळच कमी होतील. हिंदुस्थानच्या 
घटनात्मक प्रश्नाकडे लोक शुध्द राजकीय व आर्थिक 


धोरणांच्या दृष्टिकोनांतून पाहूं लागतील व या | 


घोरणांमुळें ' त्यांना तात्पुरता का होईना राजकीय 
समेट व ऐक्य घडवून आणणे भाग पडेल, 


(३) हें तात्पुरते ऐक्य घडवून आणल्यानें असें | 


एक वातावरण निर्माण होऊं शकेल कीं ज्या. योग 


वर सुचाविलेली संस्था म्हणजे नंशनल अकडेमी | 
यशस्वीपणे चालूं शकेल व रतच्या द्वारें हळहळ. 


वास्तावेक आणि मजबूत राष्ट्रीय ऐक्याचा पाया 
घातला जाइल, ग 


अ लल 


१७१. 


संघ-संस्काते ( Federal Culture धि... 


ca 


»” 


| 00000 0007 ४३० . 2] 
“है “09:४९ ५५, १०. ० 


स्का ८ १ काह... कल nd Wo dt rid पे क” शक 


आचार्य वि. प्र. लिम ये 


 विनोबाकृत ` ईद्यावास्य-वृत्ति › ¦ संपरीक्षण 


मंत्र ४ ४ ( मंत्रांतील) “देव! शब्दाने शरीरांतील 
र था जवीयः काशद्वारें- री आहेत. वस्तुतः 
जा SN मम जी प्रकाशद्वारे- शानेद्रिये MSE आहेत स्य 
पडी व्येति? हाँ जीँ परस्पर- देव म्हणजे ब्रह्मांडातील “दिव्य? शक्ति होत. 
£ तिष्ठत्‌ तत- धावतोऽन्यानत्योति ' हीं जी पर दे विनोब “इति अविदैवःं । अः 
ए इ आहद ईज्ञोपनिषरदानें ` इत्यादि विनोबा लिहितात. इति आधिदेवतं । अथ 
८ 88 eed Mel, RT अध्यात्मं ? अर्शी दुहेरी वर्णनें उपानषदांतून नेहमीं येत 
जिरविळी असावींत असें दिसून येईल. पण ही त्यने 0 
वितके-सरणी सामान्य तकरेशासत्राला कशी पटवा- असतात. याला धरूनच विनोबांनी हैं विवेचन केलें 
वयाची १ तकंशास्त्राच्या सांच्यांत ती कशी बसवा- आहे. जें पिंडी तें ब्रह्मांडी' ही मराठी म्हण हेंच दर्श- 
वयाची ! त्यासाठी पुढें विवतेवादाची युक्ति विचार पिते. “इंद्र म्हणजे “आत्मा? व त्याचीं साधनें 
के ` le ~¢ ~® hy La ~ 
कांनी शोधून काढिली, असें श्रीशंकराचायानी म्हणजे ' इन्द्रिये, पुढील वाळायांत ' इन्द्रिय ? 
> > ब्द्‌ 6 . 5 
प्रवर्तिलिल्था “ मायावादा !छा उद्देशून विनोबा शब्दाचा हा अर्थ संकुचित झाला आहि. परंतु 
लिहितात- (प्र. २२). “माया ? हा शब्द ऋग्वेदा- ` इन्द्रसंबंधीं जें (सर्व) तें इन्द्रिय! असा अर्थ 
i ह ४, + अ Coy >>) ~ ~ (NI La) 
सारख्या प्राचीन वाक्ययांत अनेकदां अनेक अर्थानी ऋग्वेदांत ।द्सून येतो- “' इन्द्रियो रसः इन्द्रियं 
~ /. ° Ls] [oS ५ ® . . ~ . . (sD 
आलेला आहे, वेदांतील आधार म्हणून शंकराचार्य महिमानं, इ० > इं० छोकं, इं० सोम, इन्द्रियं 
“ इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते ! (ऋ., ६, ४७, नाम, इं० पोस्यं, इं० हवनं,... इ०?? “इन्द्र! 
१८, ) हा मंत्र अवतरतात. परंतु माझ्या मर्ते शब्दाची ्युतत्ति ' इदं द्रष्टा! (ऐ.१, ३, १४) 
पुढील दोन मंत्र जास्त सयाक्तेक व मायावादाच्या । इदं अद 
आधुनिक कल्पनेचे बीजिभूत असे वाटतील; 
४ यत्‌ इन्द्र अदन्‌ प्रथमऽजां अहीनां 


इति? अशी विनोबांनी सुचविली 
आहे. ऐतरेयांतील प्रस्तुत प्रकरणांत “इन्द्र ! 
अहन्‌ परयः शब्दाची “इदं ह? अशीहि व्युत्पात्ते असावी असें 
आव मायना आमिनाः प्र उत मायाः। त्याच उपनिषदांतील पुढील वाक्यावरून दिसतें: 

सात सूर्ये जनयन्‌ द्यां उषसं -“ स एतंमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत 
` तादीत्ना शकु न किल विवित्से ॥ ?? सा एषा विहतिर्नाम द्वाः तदेतन्नांदनं. .. (ऐ. १; 


रं (ऋ. १५३२, ४:) २, १२.), घरील दोनही व्युसत्या . अनित्यः 
१; याच्याहीपेक्षां खालील मंत्र याबाबत जास्त घेत 


SR रक्षेत र या नियमाला घरून सुचविलेल्या दिसतात, 
` माया इंतू.साते याति युद्धानि आहुः Cp np ताचा गव 
\ ` न अद्य शर्जु ननु पुरा विवित्से |?) 00000 Ra rds तना 
झं > उ वत्सं || ३भ्‌-इन्ध्‌' हा धातूहि या शब्दाच्या मुळाशी 
च... (ऋ., १ ०, ५४, २.) 


असावा. बु..उ., ४, २, २ पाहाः-- “इन्धो 


हा ५ 
व » भ्र नार्य ४ 

Bs आ प गं 

की br Nn इेशावास्य-वाच * या ग्रंथाच्या तिसऱ्या मंत्राअखेरपर्यंतच्या भागावरील 
a ता च्या आगस्टच्या अंकांत आळे आहे. या लेखाने ते पूणे झाळे आहे. --का. सं. 
"८. | १९२ . 


~ 


ह वै नाम एप: योऽयं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषः तं वे 
एतं इन्ध सन्तं इन्द्र ¦ इत्याचक्षते परोक्षेणेव परोक्षः 
प्रियाः इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः | ?? 

६ तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति? याच्या अर्था- 
बाबत अनेक घोंटाळे आहेत. कारण, त्यातील “अपः? 
पदाचा अर्थ अनिश्चित आहे. प्रस्तुत मंत्रांत 'त्याच्या- 
च म्हणजे आत्म्याच्याच सत्तेवर ( तास्मिन्‌) सर्वत्र 
गातिसंचार करणार प्राणतत्व ( मातरिश्वा) काम 
( अपः ) करते ( दधाति ), आत्म्याच्या सत्तेवांचून 
लटकें पडतें ? असा त्यांतल्या त्यांत सरळ अथं 
विनोबांनी काढला आहे, परंतु अथववेद(१ १,५,१३) 

८४ अग्नौ सूर्य चन्द्रमसि 
मातरिश्वन्‌ ब्रह्मचारी 
अप्सु सामेधं आ दधाति ॥ ?? 

या मंत्रांतील * माताश्क्षन्‌ ? (सप्तमी) “ दधाति › 
या दोन शब्दांच्या साहचयानें आलेला 'अप्सु' शब्द 
पाहिला म्हणजे “ अपः ! याचा अथ “कम ? करू 
प्याकडे प्रवृत्ति होणार नाहीं 


- मत्र ६ 

' मंडूकप्ाति ? न्यायाने आपण पांचवा मंत्र 
गाळून एकदम सहाव्यावर येऊं, पांचव्या मंत्रांबाबत 
एवढेंच सुचवावयांचें कां, 'तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः? 
यांतील “अस्य? हें वृत्ताच्या दृष्टीने गाळून टाकावयास 
हवें.-मंत्राच्या अथीत “ निरंतर ? हा शब्द मुळांत 
नसतांना जादा घातल्यासारखा- भासती, “ निरंतर ” 
शब्द कां आवश्यक आहे याचा खुलासा याच ठिकाणी 
व्हावयास हवा होता; परंतु येथे न करतां तो पुढील 
मंत्राच्या टिप्पर्णीत केला आहेः “' मागच्याहि 
आणि त्याहि मंत्रांत दशनावर संतोष न मानतां 
अनुदर्शनाची अपेक्षा केली आहे. अनुद॒शन म्हणजे 
सतत दीन. विशिष्ट पवित्र क्षणांत वाज चमकल्या 
सारखें * प्रातिभ-दरीन ? झालें तरी तें पुरेसे नाहीं 
तें एक आश्वासन मात्र आहे. सूर्यप्रकाशासारखे 
सतत दर्शन पाहिजे. तस्च संसारक्षय होईल! . हा 
सूक्ष्म अर्थच्छटा लक्षांत घेण्यासारखी आहे. उपनि 
पदांत “ अनुविन्देत्‌? ' अनुवित्तः ? यांतील “अनु! 
उपसर्गाचा . उपयोग . ' सातत्य? दाखाविण्यकडे 
होतो, हेंहि स्पष्ट होईल. तसेंच गीतेंताहे पुढील 
ठिकाणी ` अनु? उपसर्ग ` सातत्य ?-बोधक घातला 


विनौवाक़त “ईशावास्य-छत्ति ! ¦ संपरीक्षण 


असल्याचें आढळून येईलः- 

४ तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु 

मामचुस्मर युध्य च ॥- ११ गा ८,७७५ 

“४ कर्वि पुराणं अनुशासितार 

अगोरणीयांसमजुस्मरेद्‌ यः ॥ !!- गी. ८, ९. 

८ ३४ इत्येकाक्षरं ब्रह्म 

व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ ॥ '!-गी. ८, १३- 
तसेंच, 

“४ अनन्यचेताः सततं 

यो मां स्मराति नित्यशः ॥ ??-गी, ८, १३ 
या शकांत “स्मराति ” अनुपसृष्ट असला तरी 
अनु 'ची उणीव अथदृष्टया “सततं? आणि 


“नित्यशः? या दोन शब्दांनी चांगलीच भरून . 


काढली आहे. : बुद्धधमनें “अनुस्सति? 
(अनुस्मृति) म्हणजे ` सतत अनुसंधान ” राख- 
प्यास आज्ञापिळ॑ आहे. या मंत्रावरील टप्पर्णीत 
(१) विचारश्टीने (२) उपासनाइर्शनें व (३) 
आचारटष्टीने केलेलें त्रिविध वर्णन विनोबांच्या 
सूक्ष्मग्राही बुध्दीची व साम्यदशनक्षमतेची साक्ष 


पटावितें; तसेंच * आत्मन्‌ ' शब्दाच्या ` 
अथाचे विवेचनहिं चांगले वठलळे आहे. 
या. मंत्रांत * आत्मन्येव? याऐवजी “ आत्मन्नेव ? 


असा पाठभेद आहे. अथीत . कांहीच फरक .नाही. 
कारण ' आत्मन्‌? ही वैदिक सप्तमी विकल्पाने येते. 
या मूळरूपात्मक 'सप्तमी बराबर कित्येकदां “अन्तः? 
हा शब्द वैदिक वाङ्मयांत येता. उपानैषदांत्रहि हा 
प्रकार क्वचित्‌ येती 
“। तस्मात्‌ पराङ्‌ पश्याते 
नान्तरात्मन्‌ । '! ~-कठ;४,१ 
£ मनुष्य बाहेर पाहतो, आपल्या आंत पाहते 
नाहीं? (आत्मन्‌- आत्मानि अन्तः न पश्यति). 
परंतु हा प्रकार असा आहे, हैं पुष्कळाच्या लक्षांत 
आलेलें नाही, ( पाहाः ' शांकरभाष्य- तस्मात्‌ 
पराङ्‌ पराग्ख्पान्‌ अनात्ममूतान्‌ शब्दादीन्‌ पश्यति 
उपलभते उपलब्धा नान्तरात्मन्‌ नान्तरात्मानः 
मित्यर्थः ) 
“ततो न विजुगुप्सते? याचा अर्थं करतांना 
'य्‌ः'ला अनुरूप असे “सः? हैं पद अध्याहृत 
ध्यावें लागतें. “ततः? म्हणजे तस्मात्‌? हैं पद 


१९३ 


. “यः *चें प्रतियोगी मानलें म्हणजे अर्थ निराळा 
॥ होतो. “लोकः? हा ' विजुगुप्सते ! याचा अध्याहृत 
कर्ता घ्यावा लागेल. ' एवंगुणविशिष्ट माणसाला 
लोक कंटाळत नाहींत? “यस्मान्नोद्विजते लोकः? 
ही कसोटी , * लोत्ान्नोद्विजते च यः? ` ह्यापेक्षा 
कठिण आहे. | 


फारच विद्वतताप्रचुर प्रवचन केले आहे. त्यांच्या मतें 
“आत या पूर्ववैदिक धातूचे ' मन्‌? प्रत्य लावून 
झालेले आत्मन्‌” . हें शब्दरूप आहे. ज्ञाने- 


 ्वरातील “ आतला? यांत “आत्‌? हा धातु 
आहे, असे म्हटलें. आहे; तामीळ आदि द्राविड 
आाषांतहि तो अभश्रंशानें प्रकटला आहे अर्से त्यांच 
ट्ट 007009. मै ९ रे 

` म्हणणें. पण त्यांना निणायक प्रमाण देतां आलेले 
नाही. वेदांमध्ये “आत्मना?च्या ऐवजीं “त्मना ? 


“ आत्मान ? ऐवर्जी . त्मने ?, “ त्मने ?, “ त्मनि ! 
किंवा “त्मन्‌? अर्शी रूपें सरास येतात. त्यांवरून 
“त्मन्‌? किंवा “आत्मन्‌? असे एका अर्थाच दोन 
ब्द असावेत असे दिसतें, साहाजिकच “आ? हा 


ह ` उपसगे ठरतो. त्यामुळें “आत्‌ ? धातूची कल्पना 
__ ढांसळते. जर्मन पंडित ऋगेदकोशकार ग्रासमन 
यार्ने वा! हा धातु सुचविला आहे. वा + त्मन्‌ > 
_ वात्मन्‌ = आत्मन्‌ (वू चा लोप होऊन ) म्हणजे 
' मुदांत आत्मन्‌ = वात = प्राण,असा त्यार्ने कसलेला 
' आहे. आटो, अंथेम वगेरे लॅटिन व जर्मन शब्द 
` -आत्मन्‌रशीं संबध्द दिसतात, तथापि या सर्वोचें 


` मूळ काय असावें, हैं अद्याप निश्चयाने कोणासच 
सांगतां आलेलें नाहीं. 
$ मंत्र ८ 

६.७ र 
8 शक्र २ * अकाय ? यांवर टिप्पणी लिहितांना 

' लिहितातः--- “म्यानांतून तलवार खेंचावी 
आत्मतत्वाला 
घे्याने खेचून काढलें म्हणजे 
तेज प्रकट होत असतें ?? 
) जया वेळीं आपण एकाद्या 
तो उतारा म्हणून देतो 
दिलें पाहिजे, त्यांतील 
बंदर करतां कामा नये 
सुज्ञ गवतांतून ज्याप्रमाणें 


उपमांत आपल्या मनच्चात्च 
मुज्ञादिव इघीकाँ? । 


नंवभारतं 


° आत्मन्‌? शब्दाच्या . व्युत्पत्तीबद्दल . विनोबांनी 


38४ 


pi Mh: | 4 
| "९. “508: 07 
WN ॥ A ON RNS 


आंतली बारीक काडी निराळी काढावी अगर सोडं- 
वार्वी त्याप्रमार्ण '--ही उपमा गाळून तीणवर्जी 
तळवार-म्यान ? ही उपमा घालणें हें अप्रशस्त होय, 
वैदिक संस्कृतांतला “परिभूः? याचा अर्थ स्पष्ट | 
होण्याकरतां ऋग्वेदांतील दोन उदाहरणें देतों:- | 
“अभ ये यज्ञं अध्वरं 
विश्वतः परिभूः आसे | १? (१, १, ४.) क्‍ 
“ अभ नेमिः अरान्‌ इव | 
देवान्‌ त्वं परिभूः आसे । ? (५, १३, ५) 
रथचक्राच्या * अर-नेमि ? उपमेनें व 'परिः या | 
उपसगोनं अथ अतिशयच स्पष्ट झाला आहे हें दिसून _ 
येईल | 


“कृविमेनीषी? यांतील * मनीषी ? शब्दाचा अर्थ 
“मनसः ईष्टे इति मनीषी ?--- “जो मनावर सत्ता 
चालवू शकतो. . ..? इत्यादि विनोबांनी केला आहे 
ही तऱ्हा जुनीच आहे. 'मनसः इषिता सर्वज्ञः 
ईश्वरः इत्यर्थः? असें झांकरभाष्य आहें. ' हृदा 
मनीघा मनसाऽभिक्लु्तः? {कठ, ६, ९) या वरील 
माष्यांत आचाय लिहितात- “हृदा हत्स्थया बुद्ध्या । 
मनीषा मनसः संकत्पादिरूपस्य इष्टे नियन्तृत्वेन 
इति मनीदू तया मनीषा आविकल्पयैत््या बध्दा । 
मनसा मननरूपेण सम्यग्दशनेन . ..?? परंतु ऋग्वेदा- 
कडे नजर टाकल्यास आपणांस “ घिन्‌? प्रत्यय . अनेक 
धातूना लावून नामें केल्याचे दिसून येईल. उदा०: 
मनीषिन्‌, ऋजीषिन्‌, पुरीधिन्‌, प्रद्दोषिन्‌, यक्षिन्‌, 
मृक्षिन्‌. ..? इत्यादि,विचार करणारा,जाणता,विद्वान्‌ 
यांखेरीज “मनी पिन्‌ 'चा अथ दुसरा कोणताहि ना 
मनुष्याप्रमाणं, “ मनीषी ' हा शब्द वेदांमध्ये सोम, 
मरुत्‌ इत्यादि देवतांना लावलेला आढळून देतो | 
“थियो मनोता प्रथमो मर्नाषी ? 
--कऋ., ९, ९१, १. 
“ एषः विश्वाबिदू पवते मनीषी ? : ` 
च.) ९७, ५६, 
` “ समुद्रियः अप्सरसः मनीषिणं 
आसीनाः अन्तः आभि सोमं अक्षरन्‌॥ ›? 
ऋ, ९; ७८; ३. 
“ वाशीमन्त ऋहष्टिमंतः मनीषिणः 
स्वायुघा; मरुतः याथन शुभ । ?? 
i 5, ५, ५७, *. 


डे * : 
> HE NS MNS SS 2 RNS 


विनोबाकृत ' इंशावास्य-छत्ति ! + संपरीक्षण 


` मंत्र ९ ते १४ 

या सहा मंत्रांत “ विद्या-अविद्या १, “ संभूति- 
विनाश ? यांसंबंधी विवेचन करणारी दोन त्रिके 
आहेत. शंकराऱचायोर्नी “विद्या? या शब्दाचा 
गोण अर्थ घेऊन ' विद्या-आविद्ये 'च्या साहचर्याची 
उपपत्ति लावून दाखविण्याचा, प्रयत्न केला आहि. 
लोकमान्य टिळकांर्नी ह्या मंत्रांचा * ज्ञानकमसमुच्चय- 
वादा ?च्या सिद्धयथ उपयोग केला आहे. प्रस्तुत 
प्रकरणांत विनोवांनीं या पक्षाचे उत्तम खंडन केले 
आहे. अरविंद घोसांनी ' इईशोपनिषद्‌ ” व * दिव्य 
जीवन ? या आपल्या ग्रंथांत " विद्येनें घोरतर 
अंधकारांत शिरावे लागतें याचे समर्थन करण्याचा 
प्रयत्न केला आहे. ““ कब्पनाशक्ति कितीहि ताणली 
तरी आत्मज्ञानाला “गाढ अंघार ?-- आणि तोहि 
अविद्येहून जणूं आधिक्रच- कसें म्हणतां येईल, हें 
लक्षांत येत नाही? असा आक्षेप विनोबांनी 
उपास्थित केला आहे व ह्याचा परिहार त्यांनीं 
निराळे, समर्पक अर्थ सुचवून केला आहे. “अविद्या 
आणि विद्या, नेणीव आणि जाणीव, हीं दोन्दी 
एकाच वस्तूची निवृत्त (निगेटिव्ह ) व प्रत्त 
(पाझिठिव्ह ) अंगें आहेत. तदनुरूप त्यांचीं फळेंहिं 
निवृत्त आणि प्रवृत्त स्वरूपाची ,दाखाबिली आहेत. 
६ अविद्या म्हणजे, इष्ट अर्थानें, अनाधिकृत अनंत 
ज्ञानें न जोडणे ? व * विद्या म्हणजे, इष्ट अर्थानें, 
आविकृत विशिष्ट ज्ञाने जोडणें '-या अर्थानी दे 
शब्द ईशावास्याचे पारिभाषिक आहेत....... 
५ संमूति-असंसूति किंवा विनाश ? या जोडीतील 
६ विनाश ? शब्द ¦ अविद्ये 'चेहि दोन भाग सुचः 
वितो (१) व्यर्थ भाराभर ज्ञान जोडणें आणि 
(२) जुनें जोडलेले विसरणें, ?? | 


८ अविद्येपासून अपेक्षित लाभ (१ ) बुध्दीवर 
भार नसणे, (२) प्राणशाक्तिसंचय व (३) 
नम्रता हे होत. विध्ेपासून अपेक्षित लाभ बोष्दिक 

न हा होय, बिद्या-अविद्या एकमर्कीच्या 
ताहाथ्यावांचून अकिंचित्कर आहेत. !! 
हीन अविद्या आणि अविद्याहीन विद्या 

! आकिचित्करच नव्हेत, पण अनर्थकारी हि 


ठरणाऱ्या 
जोकर आहेत. म्हणून एकेक्रीचा आश्रय घेणं हा 
रू मण 


भें ष्ट 


“ पण ह्यांपैकी कोणता अंधार घोरतर हें सांगणें 
कठिणच आहे. “भूय इव? मधील “इव? शब्दाने 
हैं सुचविले आहे. तथापि केवळ अविद्या एकपरी 
पुरवली, पण केवळ विद्या नको, असेंच येथे 
म्हटल्यासारखें आहे. कारण, विद्याहदीन आर्वद्येतून 
शानशूत्य जडता निघाली तर अविद्याहीन र्वश्येतून 
प्राणदीनता आणि शिवाय अहंकाराहै निघणार! हा 
परिणाम अधिक भयानक म्हणावासा वाटला. ?? 

हैं विवेचन इतकें स्वतंत्र व नावीन्यपूर्ण आहे 
कीं, त्यांतला मुख्य भाग ' उतरून वाचकांपुढे 
ठेवण्याचा मोह आंवरतां आला नाहीं, तथापि 
विनोबांनाहि “भूय इव?-कां, याचें कोडें चांगले 
उलगडून दाखवितां आलें नाहीं हें त्यांच्या 
“ .. असे येथे म्हटल्यासारखें आहे? व “हा 
परिणाम अधिक भयानक म्हणावासा वाटला? यां 
उद्गारांवरून दिसून येते. 


“ ये नः तत्‌ विचचक्षिरे? या मंत्रांत आत्म-. 
तस्चाला-न्रक्षाला ' तत्‌? म्हटलें आहि. | तत्तवमासे ? 
या महावाक्यांतील आदिपद हच. “तत्‌? म्हणजे 
“पैल वस्तु ?, सर्व दवद्वांपलीकडचें. तेंच जाणावयाचें 
आहे, तेंच गांठावयाचें आहे, त्यांतच “त्बं'चा 
लय करावयाचा आहे. ?? या विवेचनाला थोडी पुष्टि 
व बृहददारण्यकांतील आधार पुढीलप्रमाणें देतां 
येईल--- “ कतम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म 
त्यत्‌ हाते आचक्षते। -बृ, ३, ९, ९. 

“ संभूति-विनाश? या त्रिकांतील “संभूति? म्हणजे 
' सदूवृत्तींचा विकास ' आणि “विनाश! म्हणजे 
` असदूवृत्तींचा निरोध? असा अर्थ करून विनोबा 
यासंबंधी ।छिहितात:--- “ येथील ' संभूति? आणी 
' असंभूति? ह्या शब्दांच्या अथासंबे्धी एकमत 
नाही. आणि ह्यापुढेहि ते होईल अशी फारशी 
आशा करतां येत नाहीं, येथें केलेल्या अथनिश्चिती- 
संबंधी इतकेंच म्हणावयाचें कीं, ती करतांना वैदिक, 
वाङ्मयाची घेतां आली तितकी साक्ष घेतली आहे. !! 

४ विधायक विकरासदृष्टीच्या अभावी केवळ निरो- 


घरूप गनिप्रेधक साधना अंगावर उलट्ते, अशुभ 
वृत्ताचा निरोध म्हणतां म्हणतां त्याच वृत्ती दढा 


लागतात. हा निरोांतलि गाढ अंधार! उलट पक्षी 


oR ह १९५ 


>* 


~ 


ग 
पं 


॥ 
&, 


Fe 


` आहित. विनोबांनी हा 
` नाहीं, यावरून साधार शंका येते की त्यांचीहि श्रद्धा 


` निरोधशन्य केवळ विकासाच्या कसमनेनें जणू ह्या- 
` हूनहि घोर अंधार निमाण होऊं पाहतो. गुणविका 
` साच्या नांवाने मनुष्य न कळत अनेकावेध 


विषयपाझांनी करकचून जखडला जातो 
न्दा बाजुऊडीळ अघारचा हा एक नसुना माज 


 दशविला......तो ज्याचा त्यानेच शोधून पाहिला 
` पाहिजे, तो सर्वै टाळप्यासार्ठीच आत्मज्ञान दवें. ?? 


थे नः तत्‌ विचचक्षिरे? यावर टिप्पणी लिहि- 
तांना विनोबा म्दणतातः--“. . .उपानेप्रदांनीं हि 


` पूर्व-शुरूचा हवाला दैला आहे. ' ब्रिनु गुरु होय 


कि ग्यान १? हाच ह्याचा निष्कर्ष. १? उपानिषदांनी, 


. गातिनें व अलीकडच्या काळांत सर्व संतांनी गुरूचा 


माहिमा गाइला आहे. “आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद?, 


` 'आंचायीदि विद्या विदिता साधिष्ठे प्रापयाति?, 


“स शुरूमेवामिगच्छेत्‌?, ` आश्रयो ज्ञाता कुशला- 
नुशिष्ट; ?, ¦ उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्त्च्व- 


` दाशिनः?, ' आचायापासनं ? व “शुरु [वन कान 


बतावे वाट १ ? इ० वचनें हेच कंठरवानें सांगत 
वेय जास्ती प्रपोचिला 


अञझीच आहे काय १ का त्यांर्नी आजपर्यंतचे रूढ 
मत अंगीकारल्यासारखें केळे आहे १ तें कांददीहि 
असो, स्वप्रयत्न हा खरा व स्वाधीन मार्ग होय, हैं 
निर्विवाद आहे. “देव ? किंवा “परमात्मा ? आपल्या 
हृदयांतच असल्यामुळें “मोहावरण ? बाजूला झालें 
म्हणजे “ तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌, गीति- 


` नेंहि एका ठिकाणी “तत्स्वयं योगसंशिद्धः कालेन 
आत्मनि विन्दाति ? असें'सांगून स्त्रप्रयत्नाची महती 
' वर्णिली आहे 


दाति शुश्रुम’ “श्रुति, स्मरति आगि काति !ही 
डपानेषदांची थोडक्यांत ज्ञानप्रकिया आहे-विनोबा 
हाच भाव निरनिराळ्या तऱ्हेने व्यक्त केला गेला 


` आहेः-- 


6 आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः । श्रोतव्यः 
निदिध्याँ सितव्य: !?--बू, ४,५,६ 
हे विद्यया करोति श्रद्धैया 
डपनिर्षेदा तदेव वीरवत्तरं भवाति । ?? 


४ | | नी 3 १ १ १०, 


` नवभारत 


मन्तव्ये; ` 


& 


४ तद्विदि प्रणिपातेन पारिप्रश्नेन सेवेया ! ?” . ड 
गी: ४७ २४ 
४ आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्याँसरसेन च 
त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्‌ | ' 
-योगसूत्र-व्यासभाष्य ६ 
संत्र १५ 
“ तल पूषन्‌ अपात्रृणु सत्यधम्रीय दृष्टये ?? याचा 
“ हे विश्वपोषक प्रभो, मी सत्यघमाचचा उपासक, 
माझ्या दर्शनासाठी तें तूं उघडें कर ?” असा अर्थ 
विनोबांनी केला आहे, विनोबांच्या काय किंवा 
श्रीसकराचार्योच्या काय ' सत्यधमीय दृष्टये? या 
पदांचा अर्थ बरोबर लक्षांत आलेला दिसत नार्ही. 
शंकराचार्य लिहितात ;--४ सत्यधमीय (१) तव 
सत्यस्य उपासनात्‌ सत्यं धर्मों यस्य मम सो $ हैं 
सत्यधर्मा तस्मै मह्यम्‌। (२) अथवा यथाभूतस्य 
चमस्य अनुष्ठत्रे दष्ट्ये तव सत्यात्मनः उपलब्धये । ?! 
यावरून अर्थ करण्याची अडचण त्यांना जाणव- 
लेली दिसते. “ सत्यधमे; ? हा समास « सत्यं एव 
घर्मः सत्यधर्म: ?? असा सोडाविळा पाहिजे, ' सत्यं ? 
आणि “धर्म? यांची एकरूपता” बृहदारण्यकाँत 
(१, ४, १४) वार्णिली आहे ;:-— 

“ यो वे धर्मः सत्यं चै तत्‌ तस्मात्‌. सत्यं 
वदन्तं आहुः धमे वदति इति धमै वा वदन्तं आहु 
सत्य वदाते शाते। ?'. पाश्चात्य वेयाकरण ज्याला 
' विभर्क्तींचें परस्पराकर्षण ? म्हणतात किंवा आपल्या- 
कडील वेयाकरण “ क्रियाग्रहणं करतैव्यमिति कमणः ` 
सम्प्रदान संज्ञा ? (पातंजल महाभाष्य ) असा ज्याचा 
उलगडा करतात तशा प्रकारची ' सत्यधमीय दृष्टये ? 
ही वैदिक भाषेची लकब आहे. याचा अर्थ * सत्य 
धर्म द्रष्टुं? किंवा ' सत्यधर्मस्य दृष्टये? असा आहे. 
ऋग्वेदांत | तवे १, ' तवे ? इत्यादि “ तुमथो *चा 
उपयोग या दृष्टीनें इवा तितका केलेला आढळतो. 
उदाहरणार्थ ¦ 


(१) “अग्ने हव्याय बोळ्हवे” (१,४५,६ ) 
(२) “ एप स्तोमो महे उग्राय घाहे “ 
(७, २४; ५) 
वह । पितृन्‌ हविषे 
(१०, १६, १२) 


(३) उशन्‌ उशत; आ 


अत्तवे॥ 


१९६ 


4A, १7१८५ ग र)! ni ch 
५ i Fils 
Pe NNR 


५ | आवार्य AT SAN ति BN रीवा Re 
। ... विनोबाकृत * शावास्य-दात्ति! ¦ संपराक्षण | 


(४) £इन्द्रेल वायोः संख्याय कतेवे। ” नमूद केलें आहेः-- 2 20 की 
न ९, ८६, २९ “ यथा इदं i आहरातें' 
(५) “यातं पाराय ? (१, ४६,७ ) एवं ?! या 70002 

~ ९ च्य पक CAS 
(६) इन्द्रो दीघांय चक्षसे । आ सूय रोहयद्‌ ४४ हिरण्मयेन पात्रेण !?- ऋग्वेदांत “हिरण्य ! 
दिवि॥ (१, ७; ३५) शब्द नाना रूप धारण केलेला दिसतो. “हिरण? 
(७) ० विश्वस्मै चक्षसे अंरे !” “हरि”,  “हिरि?, “हरित? ,  “हिरणिनु! , . 
ण पर ` (७, ६६, १४) “हिस्यय”, "हिरण्यशु? इत्यादि: ` लॅटिन | 
(८) आपो हि 8 मयोभुवस्ता न ऊर्जे दघातन। “आरम? या शब्दाशी याचे साम्य मापाशा्नज्ञ | 
३5 महे रणाम चक्षसे !? (१०, ९, १, ) मानतात. माइया मताने “ हिरण्य ' शब्दाचा एक | “२ 
(९) “ अधा यज्ञाय तुबंणे व्यानः” अर्थ ' लोखंड? हा आहे व इंग्रजी “ आयने ! या 
धर (८, १२,३१९ ) शब्दांत मूळ ' हिरण्य च. आहि. जुन्या इंग्रजीत 2! 


4 


(१०) “ पुरा जबुभ्यः आढृदः ?? (८,१,१२) सापडणारा इरेन ' हा शब्द इतर समान भाषांत | 
-' . ` ('ध्वदुर्थी? ऐवजी पंचमी.) सडत नाहीं. “ अवस्‌? हा “लोखंड'- वाचक शब्द _ 
(११) “ मदे. शुल्काय वरुणस्य नु तिपि” ॐ इंग्रजीच्या दुसऱ्या एका "स्वरूपांत “इसेसे?, | 
| ( ७,८२,६. ) ४ इसेन ” असा, डचमर्थ्य “ इझेर' असा व जमनम्रध्ये 
(१२) “अघायः भूम हरिवः परादै ?' (७,१९.७) ` आयसेन ? अझा स्वरूपांत ५ आढळतो.  कहखेदांत i 
(१३) “ अधाकृणोः प्रथिवा सन्दृशे दिवे '' ` “ददिरण्य? जोडून झालेले शब्द अतीच आति 
(२,१३,५) आहितः ` ` हिरण्या रचे काय नाही! 
_ (१४) “ जाधव कतोत्‌ अवपद्‌ः यजत्राः ?' वजन; स्थ, माणे, कलश, ` कणे, केश; गभ, पिन 
(“बठ॒थी? ऐवर्जी ' पंचमी !) (२,२९६) है) पे निर्णिज्‌, नेमि, पक्ष, पर्ण, पाणि, | 
(१५) “यी अकृष्भन्‌ तमसे विपचे” (४,१३.३) पेशस्‌, प्रउग, बाहु, रूप, बन्धुर, वर्ण, व॒तीनि, ` 
(१६) “गोबन्धवः सुजातासः इषे रुजे’? याशी, शम्या, (रेष इंगा, संदृक्‌, स्तूप, इस्त) अह) | | 
(८,२०.९) अभी, स्मश्चु,-- सव कांही आहे. या विस्तृत 
(१७) नि मातरा नयति रेतसे भुजे”. उपयोगावरूनहि त्याचा अर्थ “सोनें ? नसून * लोखंड | 
। ( १, १५५, ३ 9 किंवा पोलाद? असावा. अशी कल्पना घांवते. 
१ यास्काचार्यीनी हा शब्द अनेक रीतीनी निवेचिला. | 
(१८) “न दूताय मह्ये तस्थे एषा अ i क PN टश 
तथा राष्ट्रं गुपितं क्षत्रियस्य। ?' 
(१०,१०९, 
परतु अर्थाच्या दृष्टीन “दृश्ये” याचा अर्थ 
'तुप्रथी? तारखा असला तरी हा प्रयोग ' तुमर्थ सेसेनसे 


। ३) १ द्वियते आयम्यमानं ( दुर्ग- श्ञिल्मिभिः २ है, 
कटक-रुचक-स्वस्तिकादिभावेन विस्तीयमाण) | 
२ हितरमणं भवति , (दुग- दुभिक्षादिषु ) . ब ५० 


असे० ? इत्यादि पाणिनिसूत्रांत (३, ४, ९ ) बसत ३ हियते जनाज्जनं ( विनिमयाचे साधन ) ~ 
नाहीं. "दृशये? असा तुमथी प्रयोग फक्त एका ४ हृदयरमणे भवाति (दुग = तेन हि. ण्हांतन ५ 3 
५ हृयतेवी स्यात्‌ प्रेस्ताकमणः RET 


“तौ अस्मम्यं दृशये सूयोय RN, कन 
पुनर्दातां असु अद्य इह भद्रं? धअथीनित्य: परीक्षित! हैं तच प्रत्यक्षांत कसें अंमलांते 


| (१०, १४, १२) आणीत, ते वरीळ उदाहरणांवरून समजून येत" | 
4 सत्यवमीय दृष्टये? यासारखा ` हुबेहूब प्रयोग यांपैकी कोणतेंहि निवेचन बरोबर नसो; “ सुवण र ५० पे 


«5 तप ° NT) ~ र i 

णात (१,८, १, १ ) आढळ्ययाच ब्ध इतक्या प्राचीनकालीं काय कलना होत्या तै 
9) हये या पंडितानें आपल्या * वैदिक ब्याकरणां'त न्वांगळे '्यानांत येते, . `. 
EE, i BN) 


९ ड री क NN i tA 
TAT १९७ Ri ° 0 24006. ' ऐ 006७, | 
TC Sf जन व Mu ४ 


नवभारत 


५ पूषन्‌ ? ही देवता ऋग्वेदांत * हरवलेली वस्तु? सात्विक भावांत 'वेपथुः आपणांस -माहीत आहे. 
` सांपडवून देणारी आहे. तेव्हां ' हखलेलें ' आत्मतत्त्व त्याच्याशी याचें साम्य दिसतें. तात्पर्य, कवि, होता 
अगर ' सत्यधर्म ? पुनः पाहण्याकरितां त्याची हा “ऋषिः शब्दाचा मूळ अर्थ. त्याचा व्यापक व 


प्राथना या मंत्रांत केली आहे, हैं युक्तच होय. खोल अर्थ पुढील;काळांत झाली व क्रांतदर्शी (कावि) 
“ आ पूषन्‌... आ अज नष्टं यथा पझुं?? हा अर्थ “ऋषि? शब्दाला चिकटला. ' अर्थनित्यः 


ऋ १, २३, १३, पर्राक्षेत › या न्यायाने “ ऋषिदशनात्‌। स्तोमान्‌ 
` “पूषा... अपगून्ह शुदा हितं अविन्दत्‌ ?? ददश इति औपमन्यवः ? ही व्युत्पत्ति निरुक्तकारांनी 
| ¬ ऋः १,२३, १४. ( निरुक्त २,११ ) मान्य केली, व तीच रूढविली, 

४ साक्षात्कृतधमांणः ऋषयः बमभूछुः। ते 
अवरेभ्यः असाक्षाव्कृतधर्मभ्यः उपदेशेन मंत्रान्‌ 


* अप त्यं परिपन्थिनं 
मुषीवाणं हुरश्रितं 


दूरं आधि स्रतेः अज॥ ?? संप्रादः । उपदेञ्याय ग्लायन्तः अवरे बिल्मम्रहणाय 
दू ठे सप्राठुः । 

जाए १,४२,३. इमं अंथ समाम्नासेपुः |? ( निरुक्त १-२० ) 

५ आ ते स्वस्ति इमहे यांतील “ धमो?ला उद्देशून “ ऋषिसंप्रदायो धर्मः ' 


४" आरे अघां उपावसु'' --क., ६,५६,६. असे पतंजाले आपल्या महाभाष्यांत म्हणतो. 
“ पूषेव धीजवनोऽसि सोम?? ---ऋ-. ९,८८,३. {पूषन्‌ एके ? यांताल “ऋषि'चें ¦ निरीक्षण 


४ सोऽस्मान्‌ अभयतमेन नेषत्‌ ˆ करणारा ? असें भाषांतर करून विनोबांनी “ऋषि- 
अप्रयुच्छन्‌ पुर; एतु प्रजानन्‌? दैशेनात्‌? या परंपरागत व्युत्पत्तीवर मान्यतेचा 


“7 ऋ « १०, १७, ५ शिक्का ठोकला आहे. परंतु प्रारंभी दिलेलें तै. आ. 

१५३ व्या टिप्पर्णीतीळ घुढीळ “समस्या? चागली व पाणिनि यांचेच मत ग्राह्य मानावे असें मला 
मांडून, दाखविली आहे :--- वाट्ते. “ऋषू? या धातूचा इंग्रजी “रश? या 
८४ द्सीनासाठीं सत्य आत्मा बनतें, घातूर्शी संबंध मंक्डोनल्डनें आपल्या वैदिक ब्याकरणांत 
प्राथनेसार्टी सत्य ईश्वरं बनतें, दाखवून दिला आहे, तोहिं विचारणीय आहे. या 
आचरणासार्ठी सत्य धर्म बनते, ?? * रश › धातूचे. री? आणि ' फुस? असे आणखी 


मंत्र १६ दोन तुकडे ऑक्सफर्ड इंग्रजी कोशानें पाडले आहेत. 

ऋग्वेद १०, २६, ५ मध्ये {पूषन्‌ ? , "ष्‌ या धातृंत सुद्धां मूळ धातु *ऋ ? हा मानतां 

४ ऋषि! असें म्हटळें आहेः-- येईल. नदीच्या मुळाप्रमाणें * ऋप्री'चें कुळ यापेक्षां 
` “क्षिः सः यः मनुर्हितः खे।लांत शिरून न पाहिलेले बरें, 

विप्रस्य यावयत्सखः । ?? “प्राजापत्य? याचा अर्थ प्रजापतीचा मुलगा 


' ऋषि? शब्दाची व्युत्पत्ति चिन्त्य आहे. असा होईल, ' सर्वोच्च प्रजावत्‌ पालन करणारा ? 
पाणिनि धादुपाठांत (६.७) “ ऋषी गती? असे असा होणार नाही. खुद्द * प्रजापाते ? या ऋग्वे- 
सांगतो. ते. आ. (२.९) मध्ये ( 'तद्‌ यद्‌ एनान्‌ दांतील देवतेची कल्पना पुढील दोनतीन मंत्रांवरून 
त र स्वयंभु अभ्यानपित्‌ तद्‌ ऋषीणां येईल ;-- 

र ड्‌ | ? ¢ क्र्घू १ जीजा ६ >>> NN 
शब्दाची पा Re (१) “जापते न त्वदेतान्यन्यी 
* चा विश्वा जातानि परि ता बभूव । 


वैकल्पिक उल्लेख निरुक्तां 
त (२,११)त केला आहे, SAE 
"विप्र शब्दांत "विष्‌? हा धातु ई व्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु 


र (१ ` त्याचाच ढे वय | या ~ 
__ 'विप (कंप येणें) हा धातु बनला, अंगांत नजय Me की 82070 
का सवी कां h i ४८ क F १ ° १ १ १ ० - री. 
म है लिप. थरकाप सुरो ही कल्पना “ऋषि किंवा (6) नः प्रजा जनय प्र री पति | 
7 7 बडा अहि, अष्ट आजरसाय समन य टी 
जा माज; क्तु अर्यमा । 


। 
“अल कम it 6 


विनोबाकृत “ इंशावास्य-हत्ति › ¦ संपरीक्षण 


*0 


अदुमॅगर्लाः पातिलोकमा विरा 
शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ !! 
=_— ऋ. १०, ८५ 9 ४४. ३ 
(३) “ दिवो धती भुवनस्य प्रजापतिः 
विशांगं द्रापिं प्रति सश्चते कवि$। 
विचक्षुणः प्रथयन्‌, आएणन्‌ 
उरु अजीजनत सविता सुम्नं उक्थ्यं || ?? 
-- ऋ. ४, ५३.२. 
(१६०) व्या टिप्पणीत विनोबा लिहितातः-¬ 
#४ ४ प्राजापत्य ? शब्द | राज्य!-विरोधी उभा 
केला आहे. ईश्वरी राज्याचे स्वरूप त्यानें दर्शविले 
` जातें. अथीत तो धर्मवाचक शब्द आहे.- ते।च 
येथें धर्मीला लावला आहे.?? पण इतकी भानगड 
किंवा धडपड कशाकरितां केली आहे, तें समजणे 
काठिण आहे. * रिपब्लिक'ची कल्पना वेदांमध्ये 
आहे हैं ध्वनित करण्याकरितां हा खटाटोप 
आहे, असे दिसतें. निरनिराळ्या 
राज्यपद्धतींकरितां आपणांस मंत्रपुष्पां'तील 
` साम्राज्य, भौज्यं, स्वाराज्यं, वैराज्यं, पारमैष्ठथं, 
/ राज्य, माहाराजाधिपत्यं › इकडे धांव घेतां. येईल 
अगर छां. २, २४ कडे जातां येईलः--'लोकद्वारं 
अपादृणु पश्येम त्वा. वयं (१) राज्याय (२) 
वैराज्याय ( ३ ) स्वाराज्याय ( ४.) साम्राज्याय । ! 
१६६व्या टिप्पर्णीत * पुरुष ? शब्दाच्या भिन्नः 
भिन्न व्युव्पत्तींची चच करून शेवटी “ ' पुरः 
इष्टे › म्हणजे देहावर सत्ता चालवितो, राज्य करतो 
# म्हणून "पुरुपः असें निवेचन येथें सुचविर्लें जात आहे, 
अथवा सुचवावे, असें मळा वाटतें '? असे विनोबा 
लिहितात. परंतु हैं नि्वंचन बरोबर आहे असें वाटत 
नाही, “मनीषिन्‌? याच्या निर्वेचनाब्राबत माग जो 
प्रकार वर्णिला, तसाच “ पुरुष ? या दाब्दाबाबत हि 
आढळतो. “ मन्‌ 'पासूत ज्याप्रमाणें “मनुष ' हा 
शब्द्‌ त्याचप्रमाणे ' ४ (पुर्‌) ' यापासून * पुरुष * 
शब्द, (सर्व देहास ) मरणारा, भरून उर्णा तो 
: पुरुष १, (स भूमि विश्वतों इृत्वाउत्यतिष्ठत्‌ दर्शा 
गुरू ) हैं * पुरुष !-पूक्तांतील “पुरुष वणन 


चिन्त्य आहे. 'पूर्यते” इति पुरं (शरीरं); 'पूरयति' 
देति पुरुषः, अशी 'पुर! व “पुरुष ? या दोन 


शब्दांची सरळ व्युत्पात्ति दिसते, या दृष्टीनं “ तेन 


`एष पूर्णः ? ही ते, उ; तील? २, ५ ) व्युत्पात्ति 


वस्च्याला जास्त जवळ येते. धातूंना “उप्र! 
प्रत्यय लावून झालेले किती तरी शब्द वेदांत 
आढळतात ! त्यांपैकी कांही पुढें देतोः-- ( १ ) 
पुरुष किंवा पूरु ( २ ) मनुष ( ३ ) अरुष (४) 
तरुष (५) अश्ुष (६) नहुष. ननिरुक्‍तांत 
(२, ३) पुढीलप्रमाणें व्युत्पत्ति दिळी आहेः 
पुरुषः (१) पुरिषादः (२) धुरिदायः (३) पूरः 


यतवो, पूरयति अन्तः इति अन्तरपुरुषममिप्रेत्य. | 


तिसऱ्या व वर मला स्वतःला मान्य असलेल्या 
व्युत्पत्तीला आधार म्हणून यास्काचायानीं श्वेताश्वतर 
उपनिषदांतील ( ३, ९ ) मंत्र दिला आहेः 
“ यस्मात्परं नापरमस्ति किंचिद्‌ 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति किंचिद्‌ | 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः 
तेन इदं पूर्ण पुरुषेण सबेम्‌ ”॥ 
निधम्डुकारांनी (२, ३) ' मनुष्यनामां 'मर्घ्ये 
इतरांबरोबर “ (१ ) मनुष्याः... (९ ) नहुपः .„ 
(२०) पूरवः ” यांचें पारेगगन केले आहे, हें 
लक्षांत घेण्यासारखे आहे. “ पुरः कुषन्‌? या 
‹ उणादिसूत्रा'ने पाणिनीनें पुरुष? शब्दाची 


व्युत्पात्ति साधली आहे. * प्र_ अँग्रगमने ' पुरुषः । ` 


१६८ वी टिप्पणी : | सोऽहम्‌? हा जप कीं 


अनुभव ? या प्रश्नाचे उत्तर “ मनुष्य * साधक? | 


आहे का “* सिद्ध ? आहे १? यावर अवलंबून, 


आहे. साधनाला इतके महत्व आहे की ' सांध्य 


आणि साधन ? यांत उपानैषदांत ऐक्य कल्पिळे 
आहे:-— 

५ तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति” ` 

_ (ते. उ. ३, ३.) 

हाच भाव ' स्थितप्रज्ञ ' प्रकरणाच्या प्रस्तावनेत 
श्रीशंकराचायानी सुंदर भार्षेत व्यक्त केला आहि$- 

४ सर्वत्रेव हि अध्याव्मशास्रे कृतार्थलक्षणानि 
याती तान्येव साधनानि उपदिशन्ते यत्नसाध्यत्वात्‌, 
यानि यव्नसाध्यानि साधनानि लक्षणानि च भवन्ति 


तानि । ”' 
मंत्र १७ 
: शरीरांतील तीं तीं तते त्यांच्या त्यांच्या मूळ 


१९५६ 


BN 
र 200४३ ह 
ia ॥ 


देवतांत,लीनः होवोत !? (टिप्पणी १७३ पाहा. ) 
` बृहदास्प्यकांतील पुढील उतारा (३, २, १३ ) 
_ वरील सिद्धान्त पटवून देईल ¦. 
' ` “याशवस्क्य इति होवाच यत्रास्य पुरुषस्य 
` मतस्य (१) अग्नि वागप्येति (२ ) वातं प्राणः 
. (३) चक्चुरादित्यं (४) मनश्चन्द्रं (५) दिशः श्रो 
- (६) एथिवीं शरीर (७) आकाश आत्मा (८) 
ओषधीलोमानि (९) वनस्पतीन्‌ केशाः (१०) 
अप्सु लोहिते च रेतश्र निधीयते क्वाये तदा पुरुषो 
. भवाति-... कर्म हेव... पुण्यो वै पुष्येन कर्मणा 
__ भवाति पापः पापेन।”” हा जो 'अप्ययाश्चा 
क्रम देला. आहे, तोच क्रम * उत्पत्ती 'चा पुरुष- 
` सूक्तांत (ऋ, १०, ९० ) थोड्या फरकाने दिलेला 
आढळून येईल :-- ; ! 
. (ञ्चा १३ व १४) 
ग] चंद्रमाः मनसः जातः - 
५४५ “ सुयेः चक्षोः अजायतः 


५4४ 


4002, “द्यौः शीर्ष्णः समवेत 

१682. ४! “ अन्तरिक्षं नाभ्याः आसीत्‌ ' 
Be: ४ मूमिः पदभ्याम्‌ 

0 १७ ` दि; भ्रोत्रांत्‌ 

१ £ इन्द्रश्च आमिश्र सुखात्‌ 


“ वायु; प्राणात्‌ अजायत | ?? 
` - आनिल ? ऋग्वेदांत नार्ही. अनळहि नाहीं, * अनू ? 
म्हणजे श्वासोच्छ्वास करणें, हा धातु “अप्‌? ध्र! व 
"सम्‌? या उपसर्गांसह अगर या उपसर्गाविना जलेला 
`. आढळतो, 
` _ ` वायूशिवाय श्वासोच्छ्वास करणारे एकले एक 
` जह होते >! आनीत अवातं स्वधया तदेकं ?? 
Re (5.१ ०,१ २९,२ ), हा धातु ढेंटिन 'आनेमा?, 
 आनेमरु यांत समान आढळतो, 
१७५ व्या टिप्पणीत विनोबा म्हणतातः- 
' ` संस्कृतामध्ये धमनः, 'अशन! इत्यादि क्रिया- 
` वाचक नामें बनावैतांना जो “अन? प्रत्यय जोडला 
जातो ती ह्या “अन्‌? घातूर्चेच रूप आहे, असें मी 
EE याचा वाचक बनला, . .!? 
अनः आदि अनेक प्रेव्ययांचें मूळ शोधणें हें जरा 
ल काम आहे. “अन! प्रत्यय लावून ज्या- 


i AN 


षः 


0 Calis RE की 4 Vy, ‘ses ties SP NPN ४! ३: आहा. आहा. ब 
र्यी 

धन किक नवभारत) 
| १८. न 


` अपस, रक्षस्‌. 


ET 


प्रमाणें 'क्रिया“नामें अगर . 'कतृ?-नामें होतात! 
त्याप्रमाणें व अगदीं थेट तशीच, इतर “अना?, 
'आने?, अस्‌? इत्यादि. प्रत्यय लावूनहि होतातः-- 

(१) “अन?-क्रिया? वाचक ; भोजन, सादन; 
करण, हवन, भुवन, बुजन. 

“कतृवाचक : करण, सादन, संगमन, तुरण, 

(२) 'अना?--जरणा, योषणा) व॒धना 

(३) 'आनिः--'क्रियाः्वाचक व 'कत'वाचक : 
अराणि, वतनि, चर्षणि, रुस्क्षाणि, t+ 

(४) 'अस्‌ः--'क्रियाश्वाच्चक च 'कतृ'वाचकः 

(५) “आ'--क्रिया/वाचक ¦ निंदा, जिगीषा, . 
गमया, अश्वया, 

(६) “इ -क्रिया'वाचक्र व 'कठः-वाच्चक : कृषि, 
आजि, चक्रि, छुचि, पाणि, आक्षे, आस्थि, दावि. 

(७) 'इस!--क्रिया” वाचक; अचिस्‌ ,ज्योतिस्‌ , 
आमिष्‌, बर्हिष्‌, 

` वरीलप्रमा्णेंच * उ, उन, उस्‌, ऊ, क, त, प, 

उ) छ व्व, न+ थ) न, ना, नि, नु, म, मंन्‌, मि; 
मी, यु; र, रि, रु, व, वन्‌, स, स्नु,, . .! इत्याद 
मत्यय लावून 'क्रिया-नामें व 'कतू” नामे सिद्ध होतात, 
तात्पर्य, “अन? प्रत्ययासंबधाध्ये विनोबांचें वचन 
अथवा नवीनसा वाटणारा शोध भाषाशास्त्र व्‌ 
व्याकरणशास्र यांना धरून नाही. 

१७६ व्या टिप्पर्णीत 'अमृतम्‌'चे विवेचन कर- 
तांना विनोबा लिहितातः-- ''मरणरहितता हैं चैत- 


` त्याचें लक्षणच आहे, सर्व मरून जें उरते. तेंच ˆ 


चेतन्य, ” चैतन्य तत्व । अमृत? आहे व 
शरीर 'भस्मान्त? . म्हणजे मरल आद 
याला उपीदूबलक अर्शी वचनें छांदोग्यांतून . देतां 
येण्यासारखी आहेत:--- “ जाविपितं बाव किल इदं 
प्रियते न जीवो म्रियते ? (छां, ६ १.0) 
“मधवन्‌ मर्त्य वा इदं शरीरं आत्तं मृत्युना तदस्य 
जतस्य अशरीरस्य आत्मनोऽ घिष्ठानम्‌ १ 
(छां, ८, १ २; ६१.) 


ता 02 वी व १७९ नी या टिप्पप्यॉत 
अथेद भस्मान्तं शरीरं ? यावर सुंदर विवेचन केलें 
आहे: «४ शरीराचे भस्म होणार? हा भाव ज्ञानदेवांनी 
* विपार्ये आगी पडे) तरी भस्म होऊानि उंडे॥ 


। 
| 
| 


पिनोबाकृत 


असा व्यक्त केला आहे. आपण शार्रीाराला “भस्म! 
किंवा | विभूति? लावतों त्याचा हेतु माझ्या मतें 
“शरीराचे भस्म होणार? याचें सतत स्मरण 
ठेवण्याचा असावा. शरीर ज्याप्रमाणे मरणार, 
तसेंच जीणेहि होणार याचीहि जाणीव श्रुतिमाउली 
आपणांस अनेक ठिकार्णी करून देतेः- 
| ५ पूलिक्नीः इत्‌ युवतयो भवन्ति ?? 
र) ( पलिक्नी-( पलित )- केस पांढरे झालेली ) 

~त ५, २, 

ह. | ५ मिनाति श्रियं जरिमा तनूनां ?? 
pS -क्र. १, १७९, १. 


¦ अंगार? आणि ` भस्म? यांचा एकत्र उल्लेख 
छां. ५, २४, १ या ठिकाणी आला आहेः 

स य इदमविद्वान्‌ अभिहोत्रं जुहोति यथा 
अंगारान्‌ अपोह्य भस्मनि जुहुयात्‌ तादुक्‌ तत्‌ 


स्यात्‌। ??, साह्चर्यानें ` ' भस्मा'लाच आपण 
‹ अंगारा ? म्हणतों व शरीरावर ' अंगारा ? अथवा 
“निखारा? ठेवण्याच्या - तयारीऐेवर्जी आपण 


“भस्मच लावून समाधान. मानतों, “भस्मन्‌? 
शब्दांत “भस्‌? धातु आहे. “भस? (खाणें) 
यावरून “ भस्मन्‌? (१ ) अग्नीने आपल्या दांतांनीं 
खाणें म्ह. जाळून टाकणें व (२) वाऱ्याने खाऊन 
टाकणें म्हणजे उडवून लावणें असे दोन अर्थ 
ऋग्वेदांत आढळून येतात! 

“ अग्निह नाम घाये दन्‌ अपस्तमः 

सं यो वना युवते भस्मना दता।'' 
(१०, ११५, २) 

“४ क्राळन्‌ नः ख्मे आ सुवः ॥ 
| सं भस्मना वायुना वेविदानः। ' 
पर OS) 
१८३ वी टिप्पणी: “ संकल्पराहत भाव तीच 
पदोपदी सांगत आहे. 


साधना '? हेच गीताहि 

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः '? 
. (४,१९), “न ह्सन्यस्तसकल्पो योगी भवति 
 केश्न? (गी, ६, २), “सवै संकल्यसंन्यासी योगा- 
स्ढस्तदोच्यते’ (गी,, ६, ४) व ' संकल्पप्रमवान्‌ 


i कामान्‌ त्यक्त्वा सवीनरेषतः ? (गी., ६,२४) 


` )८९ वी टिप्पणीः “क्रतो स्मर ङतं 
00 प्पणी क्रतं 


- आढळतो. जर्मन  रिश्थुम्‌ 


२० ; 44S 


स्मर? या चरणाची  दिरुक्ति. ईश्वरस्मरणाचें 
अन्तकारळी अगत्य दशेविण्यासाठी आहे. हें 
सबळ म्हणून मानावे, पाहिजे तर; परंतु खरें 
२१३ व्या टिप्पणींत दिलें. आहे. ही हि 
उपनिपत्समांक्तिदशैकच आहे. पुढील प्रार्थनेचा 
हा मागाहून जोडलेला स्पष्ट दिसतो व तो कब्बेदांतून 
(१,१८९, १ ) जशाचा तसा घेतला आहे. 
मंत्र १८५ | १ 
“रायि ? (पुछिंगी) हा शब्द “राज देणें? ` 
घातूपासून बनलेला आहे. हा इतर भाषांतून 


लॅटिन “रेस्‌? यांचा मूळ अर्थ “संपत्ति? “; 
मत्ता? इत्यादि आहे. अग्नीला ऋग्वेदांत | रायि 
रयीणां? असें म्हटळें आहे. *रयी'ची क 
साधारणतः त्या शब्दाला लावलेल्या पुढील विशेषणा 
वरून येण्यासारखी आहेः “ अश्वावत्‌, गोमत्‌, 
दमूनस्‌ , दिव्य, द्युमत्‌, पार्थिव, पुत्रिन्‌, प्रजावत्‌; 
यशस्‌ , वसुमत्‌, वीरवत्‌, शतिन्‌ ,सभावत्‌ , सुक्षत्र, 
सुपेशस्‌ २. . .' रयी'वासून निधाळेली कांही नामें पुढें 
दिलीं आहेतः 
_ “४ राथेदा,रयिंतम, रयिवत , रयिविद्‌, रयिवृध्‌ 
रयिस्थान ”? इ. “ आमच्या कुणबाऊ मराठीतील 
५ लई? (म्हणजे पुष्कळ, फार) ह्या शब्दाला 
वैदिक ' स्यीस्चा आधार आहे” ही “लक 
व्युत्पात्ति चिन्त्य आहे. 'रयिर व “छई' या दो 
टोंकांमधळे दुवे दाखविण्याचा प्रयत्न केला 
कुलकर्णी यांनीं आपल्या कोशांत “अपभ्रेश- 
आतिशय इत्यर्थ लोकोक्तो ( हेमचंद्र) येवढाच | 
उललेख केला आहे, हेमचंद्राच्यामागें जाण्याचा | 
प्रयत्न केलेला नाहीं. “रेवा म्हणचे नमेदा आनंद | 

देणारी आनंदमयी”, “शेवा तु नर्मदा! असे अमरू _ 
कौश म्हणतो, क्षीरस्वामीने ' रेव एवगतो ' अशी 
व्युत्पत्ति दिली आहे, तीच विनोबांच्या व्युत्सत्तीपेक्षा 
अधिक ग्राह्य वाटते, ' २ वाहणे, वाहविर्णे' या 
ऋग्वेदांतील धातूचा त्याला आधार आहे. उ: 
४ यो हत्वाऽहै अरिणात्‌ सप्त सिन्धून्‌” (क. ` 
१२,३). तात्पर्य, “रवि; शब्दाचा मूळ अर्थ 
असला तरी ' आध्यात्मिक संपात्ति? असाहि 
अर्थ करतां येईल, हा भाव विनोबांनी . 


क क)... ५७५५४५७७७७ 
~ लि { त्र “ ड़ है 


तर 
न iy 


टिप्पर्णीत फास्च जोरदार व समर्पक रीर्ताने व्यक्त 
केला आहे. 

८ ६ रे ? शब्द जणू घनाविरोधी म्हणून उभा केला 
आहे. जीवनाचे साध्य रे आहे, धन नव्हे, असे 
सुचवावयाचें आहे. योग्य मागान संपादिल्यास घनहि 
आनंदाचे एक साधन होऊं शकेल, पण अकमेण्य- 
तेन॑ आणि लुटारू वृत्तीने घन संपादर्ण म्हणजे 
सामाजिक आणि आध्यात्मिक आनंदाचा पायाच 
उखड्टून टाकणें होय, असलें धन म्हणजे धन नव्हे, 
तें निघन आहे. !! तुकारामाचा “ जोडी।नियां धन 
उत्तम वेव्हारें | उदास विचारें वेंच करी ? हा अभंग, 
गांधींची * विश्वस्त ( ट्रस्टी )-कल्पना, अरविंदांनी 
आपल्या “माताजी ? या पुस्तकांत व्यक्त केलेली 
: चांगल्या माणसांनी सावेजनिक कल्याणाकरिता 
धनशक्तीचा .वापर करावा ही मतप्रणाली १ _ या 
सोचा निष्कं वरीलप्रमाणेच आहे. 

२०२व्या टिप्पणीत विनोबा लिहितात+--- 
४ ४ अस्मान्‌? ही सामुदाथेक प्राथना आहे. 
मागच्या दोन मंत्रांतील एकवचनी प्रयोग येथ एक- 
दम बहुवचनांत पालटतो, तो ध्यान खेचून धेणारा 
आहि.,५०. ० « एकमेकां साह्य करूं | अवर्धे धरूं 
सुपंथ ” असा हा सामुदाथेक साधनेचा सुपंथ 
आहे. '? यांत ध्यान खेंचून घेप्यासारखें कांही आहे, 

` असे मला वाटत नाहीं, कारण हा अठरावा मंत्र 
ऋग्वेदांतून जशाचा तसा उचळूनं मार्गाल प्रकरणाला 
ठिगळासारखा जोडला आहे. ऋग्वेंदाच्या पहिल्या 
मंडळांतील १८९ व्या सूक्तांतील हा पहिला मंत्र 
आहे. या सूक्तांत पुढें सर्वत्र बहुंवचनीन प्रयोग 
` आहेः-- ` 
« (२)“ अगन त्वं पारय नव्यः अस्मान्‌ !? 

(३) “ अभे त्वं अस्मत्‌ युयोधि अमीवाः’? 

(४) “ पाहि नः अभे पायुमिरजलैः ?? 

(५) प मा नः अग्ने अवसुजः अधांय !? 

(८) “ अवोचाम निवचनानि अस्मिन्‌ 

'मानस्य सूनुः सहसाने अग्नौ । 
चय सह ऋषिभिः सनेम 
विद्याम इपं इजनं जीरदानुम्‌ ॥ 
२०५ व्या टिप्पणीत ' युयोधि अस्मत्‌ जुहु- 
र” राण एनः? यांतील “युयोधि! . पदाचा विचार 


नवभारत . 


केला आहे. “ “यु? म्हणजे दूर करणें,ह्या धातूचे हैं 
रूप मानलें जातें. पण ' युध्‌? म्हणजे लढणें ह्या 
धातूर्चेहि असें रूप होण्याला वैदिक व्याकरणाची 
अडचण राहणार नाहीं. म्हणून दोन्ही अर्थ एकत्रित 
करून * पिटाळून लावणे? असा ह्याचा अ 
करणे योग्य आहे. साधकाने पापाशी निरंतर 
ईश्वरस्मरणपूवेक लढत राहिलें पाहिजे हें ह्या प्रार्थनेचे 
तात्पर्य आहे. “तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर 
युध्य च |! +गी., ८,७. 
५ रात्रिदिवस आम्हां युद्धाचा प्रसंग, 
अंतर्बाह्य जग आणि मन ॥-_ तुकाराम ?? 
हैं सवे विवेचन व्याकरणदृष्ट्या साफ चुकीचे 
आहि. तात्यर्यारथांबद्दळ मतभेद नाहीं, परंतु शब्दाथो- 
बद्दल खास आहे. ऋग्वेदांत * युध ? घातूर्ची ' द्वित्व ' 
झालेलीं फक्त पुढील रूपें आहेत :-- “ युयोध, 
युयुधुः, युयुधाते, यवीयुध्‌ , अयुयुत्सन्‌ , युयुत्सन्‌ * 
यांत * युयोधि ! असे रूप कोर्ठेच नाही. म्हणून 
' युयोधि ? हैँ “यु? घधातूर्चेच ( पृथक्‌ कृ) रूप 
मानलें पाहजे; त्याशिवाय गत्यंतर नार्ही. 
ऋग्वेदांतील वरील ऋचेशिवाय. पुढील तीन 
ऋन्चांत ' युयोधि! हें रूप आलें आहे-- 
(१) “ स बोधि सूरिमघवा 
वसुपते वसुदावन्‌ 
युयोधि अस्मद्‌ द्वेषांसि ॥ ? 
: ( २ 9 ६ ) ¥. ) 
(२) “ स त्वमस्मदप द्विपो 
युयोधि जातवेदः 
अदेवीरमे अरातीः ।। ?? 
। (८, १५, ३०) 
(३) “ अभे त्वं अस्मत्‌ युयोधि अमीवाः '' 
७१,०८९, २.) 
मूळ पाठ 


शेवटी ' मूळपाठां 'तील कांही लेखनप्रमाद 


दाखवून व कांही सुधारणा सूचवून हें कल्सनेबाहैर 
लांबलेले परीक्षण पुरे करतों;-- 


मं, १ (१.) “ईशा वास्यं २? ( पाठमेंद ) 
, (२) “भुञ्जीथा? (विसर्ग नको) 
म. २ ( ३ ) ५ लोका 99 ( As ) 


२०२ 


हा us HM purine ¢ / परीक्ष 00000). CN lg 
विनौवाकृत “ ईशावास्य-षटति'संपरीक्ण | 


सं, ४ (४) “ जवीयो ?? ( “ जवीयः ?? पर्दे पाडून वाचन करण्याचें कारण नाहीं, ) 
ha ` ऐवर्जी ) (१२) “तत्‌ ते पश्यामि’ “याथातथ्यतोर | 
. मं. ६ (५) आत्मन्नेव’? (पाः भे.) प्रमाणें गाळूनच टाकावे; ठेवावयारचेच 
6 “म. ६ (६) वि चिवित्साते (0) असल्यास कंसांत घालार्वे. : 
मं. ७ (७)।“ झोक?! (विसरे नको) MLSS !, 
मं. ८ (८) “ याथातथ्यतः ?? हैँ पद मागे प्रारंभी सुचाविल्याप्रमाणें केळ दोषदर्शन किंवा शि. 
सुचविल्याप्रमाणें गाळूनच टाकावे; ठेवावयाचे पांडित्यप्रदर्श हा या लेखामागील हेतु नसून | 
असल्यास ( कंसांत घाळून ) “ याथातश्यतो ? असें कोणत्याहि पुस्तकाचे कतून परीक्षण व्हावें व त्या | 
लिहावें, ग्रंथाच्या अध्ययनास मदत व्हावी, हाच हेतु आहें. 
म. ९ व १२.(९) “तमो? (तमः? ऐवर्जा) शवर्टी पुनः एकदां बिनोबांना धन्यवाद देऊन व 
मं. १३ (१०) “ संभवाद्‌ ? (“संभवात्‌ ऐवर्जी) उपानिपदांबरील वाङ्मयांत त्यांनी अशीच भर 
मं, १६ (११) “ एके 7 (* एक-तहेप ऐवजीं टाकावी अशी विनाति करून लेखणी आंवरती घेतों, 


£ 


| 


मद्रास प्रांतांत संपूर्ण मद्यपानवदी 
| २ ऑक्टोबर १९४८ हा दिवस मद्रास प्रांतांत एक अत्यंत संस्मरणीय दिवस म्हणून गणली 
जाईल, त्या दिवसापर्यंत मद्रासमधील एकंदर २४ जिल्ह्यांपैकी १ ६ जिल्ह्यांतून कायद्यानें मद्यपानबँदी होती. 
ऑक्टोबर पासून राहिलेल्या आठडहि जिल्ह्यांतून कायद्यानें दारूबंदी झाली असून सबंध मद्रास प्रांत | 
कायद्याने निवृत्तमद्य झाला आहे. या दारूबेंदीमुळें मद्रास प्रांताचे १७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न कमी झालें | 
- असून त्याउळे व इतर कारणांमुळे येणारी तूट सरकार विक्रीकर व करमणुकीचा कर यांत वाढ करून भरून 
काढणार आहि. दारूब्रंदीमुळे येणारी तूट भरून काढावयास मध्यवर्ती सरकार का्हीढि आर्थिक मदत करूं 
दाकणार नाहीं अर्से जाहीर झाळे आहे. मद्रासच्या पांच कोट लोकसंख्येपैकी शौकडा १० ते १२ लोकांना | | 
दारू पिण्याची संवय असावी. कायद्यानें झालेल्या मद्मपानत्रंदीमुळें दारूबाज लोक “भूमिगत? गुप्त साधर्नांचा 9 
अवलंब करून बेकायदा दारू काढून गुत्ते चालविप्याचा संभव आहे. ते शोधून काढून कायद्याची अंमल- 
बजावणी करण्याकस्तां अधिक्र पोलिसी बंदोबस्त व व्याकरतां आधिक खर्चहि करावा लोगेळ, सोळा जिल्ह्यां- | 
तून मद्यपानबंदी सुरू असतांना ब्रेकायदा दारू काढण्याची दरमहा सरासरी ५००० व चोरून दारू 
पिण्याची दरमहा सरासरी १०० अर्शी प्रकरणें उघडकीस आलीं आहेत. यावरून मऱ्रपानबंदी खऱ्या अर्थी | 
यशस्वी व्हावयास लोकमत अविक जाएत व शहाणे होणें व त्यायोगें दाख्बाजांचा हृदयपालट होणें जरूर आहे हं | 
` उघड आहे.-दारूबंदीच्या कायद्याबरोबर मद्रास सरकारनें दूघदुभतें, गूछ-कारखाने व इतर विधायक घरगुती चंदे 
यांसारखे कार्यक्रम जनतेपुढे ठेवळे आहेत, दार्व* होणारा पैशाचा अपव्यय वाचला असून लोकांनी सुमारे 
७० कोट रुपयांची बचत केली असल्याचे बचत-योजनां ( 88११28 9९०९ )-वरून दिसून आले आहे. 
` या मद्यपानबंदाबद्दळ सरकारला विशेष कोणाकडून दुवा मिळाला असेल त्र खेडयांपाडयांतून, तेथील धर | 
` पानेणीकट्टन, घरधन्यांना आणि जवानांना आतां दारू बंद झाल्यामुळें खेडथांताल कुढनादून अधिकाधिक | 
स्हसोख्य व समाधान नांदतांना दिसून येत आहेत. 


$$ 
की ने. ७ | २०३ 


की ककव SANTIS EST SD NPY, Adit is 


Rl अल 


श्री. वा. मु. लिमये 


वसाहतीचे स्वराज्यच पत्करावे काय 0 


“May Isaya word about that 
goal of Dominion Status as it has 
commonly been described, or as I 
prefer to describe it, a free and equ- 
al partnership in the British Comm- 
on-wealth? Itis not, as is so often 
implied, when Dominion Status. is 
contrasted with full independence, 
an inferior or dependent Status. 
The status in the Commonwealth 
of the Dominions—or of this coun- 
try for that matter,— for our Status 
is the same, though not perhaps our 
stature—is, indeed, superior to that 
of nations that perforce stand 
alone ”—L. 8. Amery, I4th Aug 40. 

“ We hope that the new inde: 

pendent India may choose to be a 
member of the British Commonweal- 
th. We hope, in any event, that you 
will remain in close and friendly 
association with our people. But 
these are matters for your own free 
choice. "—Paragraph 24 of Cabinet 
Mission's Proposals. 


तेव्हां आणि आतां 
लाहोरच्या सुविख्यात आघिप्रेशनांत राष्ट्रसमेनें 
आपलें ध्येय संपूर्ण स्वातंत्र्य ( Complete Inde- 
Pend९१०९) असल्याचें जाहीर केक. हप्त्याहप्त्यानें 
हिंदुस्थानला स्वयंशासनाचे अधिकार बहांछ करावयाचे 
. अर्स आपले धोरण ब्रिटिश सरकारनें १९१९ च्या 
--धटनाकोयद्याच्या प्रास्ताविक उद्देशकथना (Pream- 
॥।०) मध्यें नमूद केळें होतें, १९३५ च्या घटना- 
कायद्यांत हा मांग गाळला होता. ८ ऑगस्ट 
१९४० ला लॉड छिनूलिथगो यांनी जे महत्त्वपूर्ण 


निवेदन केले त्यांत वेस्टमिन्स्टरच्या प्रकारचें | 
हतीचें स्वराज्य हिंदुस्थानला मिल्ठेल असे म्हटलें 
होतें. वर उद्धत केलेले अमेरींचे उद्‌गार त्या 
निवेदनास अनुलक्षून आहेत व वसाहतराज्याच्या 
वेशिष्ट्याचा त्यांत उल्लेख आलेला आहे. अमेरीचे 
बरील उद्‌गार उद्धृत करून डा. पद्टामे 
सीतारामय्य्रांर्नी आंपल्य Sixty years of Congress 
या पुस्तिकेत वसाहतीचा दर्जा हिंदुस्थानवर लादला 
जाणार असल्यानें अॅमेरींच्या उद्गारांतील आशयांत 
कांही तथ्य नाहीं असे सार्थपणें म्हटलें आहे. आतां 
मात्र पारोस्थाति पालटली आहे. त्निमंत्रि-योजनेचा 
२४ वा परिच्छेद आतां अशी परिस्थिति राहिलेली 
नाहीं हैं दशविण्यासाठीं दिला आहे, त्रिमात्रे योजना 
सोडून देणें भाग पडळ असलें, तरी वसाहतीत राहावं 
की वसाहत सोडन जावें हें ठरविण्याचा आपला 
अधिकार अब्राधित राहिला आहे ब पाndian 
Independence 40 चा अंमळ सुरू झाल्यावर 
सत्तासंक्रमणाचा तह ब्रिटिशांशी करण्याची कांर्दी 
आवश्यकता उरलेली नाही.त्यामुळे आपणांला पमिळ” 
णाऱ्या स्वातंत्र्यावर तहामर्ध्ये घातल्या जाणाऱया 
शर्तीमुळें आक्रमण होऊन प्रत्यक्षांत आपली अवस्था 
इजिप्प्रमाणं होईल अशी जी भीति उदूभवला 
होती ती आतां राहिलेली नाही. अथात. आपण 
स्वातंत्र्य पुकारून ब्रिटनर्शी तह करण्याचें ठरविले 
तर त्या तहाचें स्वरूप आपल्याला मोठें फायदेशीर 
असे राहील असें समजणे मात्र चुकीचें आहे. 
फाळणीमुळे नेसर्गिक अशा संरक्षक सरहद्दीना आपण 
मुकलो व अफाट दयाला साजेल असे आर्मारहिं 


. आपल्याजवळ नाही. हिदी आरमांराचा विकार 


झालेला नसल्याचें कारण म्हणजे ज्या राष्ट्राचे आप” 


२०४ 


। 
| 
न 
| 


६ है 


णांवर वर्चस्व होतें ते राष्ट्र  समुद्रस्वामिनी ' असे 
मानलें जात होते. आतां आपण संरक्षणाच्या दृष्टीने 
पेचात सांपडलेले आहोत; उत्पादनोपयीगी वस्तूःची 
( Capital ४००१ची ) आपणांजवळ मोठी वाण 
आहे व आपली गंगाजळी ब्रिटिशांच्या हातांत आहे, 
ह्या गोष्टी विचारांत घेतल्या कीं, स्वतंत्र झाल्यावर 
कायद्याच्या दृष्टीनी आपली अवस्था कोणत्याहि 
रीतीची असली, तरी दुबळा पक्ष अशी आपली 
अवस्था असल्यास ब्रिटनशी करावयाच्या तहात 
आपणांला कमावण्यापेक्षां गामावण्याचीच पाळी 
येण्याचा संभव आहे. 
वसाहतींना स्वतंत्र राज्यांचा द्जो 
ब्रिटन आपणांवर वसाहतीर्चे स्वराज्य लादू 
पाहत होतें तेव्हांची गोष्ट निराळी होती वं आतांची 
गोष्ट निराळी आहि. वसाहतीत राहणें न राहणें हा 
आपल्या खुषीचा प्रश्न आहे. घटन।शास्तराच्या दृष्टीनें 
पाहिलें तर आज आपणांत जो वसाहतीचा दजा 
पराप्त ज्ञाला आहे, त्या दजाचीं अर्शी कांही वैशिष्ट्ये 
आहेत. वसाहर्ताचा फुटून निघण्याचा आधिकार हा 
इतर ठिकाणी (पाकिस्तान सोडून) वादाविषय बनलेला 
आहे. आपणांला तो अधिकार मिळालेला आहे. 
ईनडाची राज्यघटना ब्रिटिश पाळैमेटच्या कायद्या- 
यांचून बदलली जाणार नाहीं व ऑस्ट्रेलियाला 
आपल्या घटनेच्या पहिल्या आठ कलमात ब्रिटिश 
पौर्डसेटच्या अनुमेतीवांचून फरक करतां येतील 
किंवा नाही याविषयी घटनापडितांत तीव्र मतभेद 
, आहेत. आपली राज्यप्रटना बनविण्याचे व बदळः 
ण्याचे आपणाला संपूण अधिकार आहित. तेव्हां 
वसाहत म्हणूतहि "आपले स्वातेत्य या देशांपेक्षां 
अधिक आहि व घेस्टमिन्स्टरच्या स्वराज्याहून 
श्रेठ्ठ आहे. 
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या आत्म- 
चरित्रांत वसाहतीचे स्वराज्य व स्वातंन्य यांमधील 
फरक नवी राज्यव्यवहासद्वाति (New administra 
प) व्‌ नवी शासनसंस्था (New ४४७९) अशा 
शब्दांत वर्णन केला आहे. त्या वेळच्या ग यया 
परिस्थितीत फेर आहे, वसाहतींना आज स्वतंत्र 
rel दुजी (३४९००0) प्राप्त झाला आहि असे 
यनी तिविशारद मानतात, स्वतंत्र रीत्या करार 


वसाहतीचें स्वराज्यच पत्करावे काय १ 


शो, 


मदार करण्याचे अधिकार त्यांना असल्यामुळें आज 


त्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यक्तिमत्व प्रात झाले आहे. 
ब्रिटिश वसाहतींचे मिळून एक अस Composite 
3६४७ ही कलना आज कोणीच पुरस्कारीत नाहीं 
वसाहतीची लवचिक ( Flexib]०) कल्पना 
हिंदुस्थान हैं. एक प्रजासत्ताक राष्ट्र होणार अस- 
ल्याने वसाहतीचा दर्जा पत्करणे विसंगत ठरणार 
नाहीं काय १ हा नेहमीच | विचारला जाणारा प्रश्न 
आहे. कारण वसाहती या राजमुकुट।वरीळ निष्टेन 
जोडल्या गेलेल्या ( united bya common aller 
ginnce to the 07057 ) अशा आहित. सदर प्रक्षा- 
विषयी घटनाशात्रद्श्या एक महत्त्वाचा असा मुद्दा 
प्रस्तुत लेखकानें The Limes of India मध्य State 
५७ R०७० नांवाच्या पत्रांत उपस्थित केला { 
होता. तें पत्र पाहिळें ( Leading letter) छापलेले 
असल्यानें पुःकळांच्या पाहण्यात आलें असेल. 
आजची काँही देशी संस्थानें व संस्थानसंघराज्यें भारः 
तीय संघराज्याची घटक म्हणून राहणार आहतः ` 
अशा रीतीनें भारतीय संघराज्याच्या कांही घटकांचे 
प्रमुख म्हणून राजे व राजप्रमुल शिछक राहणार 
आहेत. यांचे अस्तित्व जर संघराज्याच्या प्रजासत्ताक 
स्वरूपाला विसंगत असे मानलें जात .नाहीं; तर राज- 
सुकुटाच्या अस्तित्वाने तरी या स्वरूपाला बाघ काँ 
यावा १ वसाहतीची कल्पना लवाचिक ( flexible) 
असल्यानें प्रजासत्ताक राष्ट्रहि वसाहतींच्या संघां-( 7. 
Commonwealth of Nations )-मध्ये पच्ून जाणें 
शक्य आहि. श्री. गोपाळखामी अय्यंगार यांनी 
आपल्या एका भाषणांत 4: कं. Keith यांच एक 
वाक्य सांगितळें होते. त्याचा आशय असा होता 
कीं, ब्रिटिश कॉमनवेल्थमध्यें जर प्रजासत्ताक राद 
पचे - शकणार नसेल तर कॉमनवेल्थ टिकणार नाही. 
आयलेंडच्या पावलावर पाऊल आपण आपल्या 
नव्या राज्यघटनेत टाकलेंच आहे. गन्हर्नर-जनरल 
आपल्या नव्या राज्यघटनेत नाही व राजनिष्ठेची 
शपथ पण नार्ही, आयलडप्रमाणेंच आपण राजसुकु- 
टाशी नाममात्र संबंध (nominal link with the 
G०० ) ठेवण्यास काय हरकत आहे १ व्यक्ति 
म्हणून राजाचा वसाहर्तीशी संबेध तो काय येणारं १ 
खरें म्हणजे राजाचे मर्दये संस्था म्हणूनच आहि. 


२०५ 


i 


> PNT 


इंग्लंडचा आणि वसाहतींचा राजा एकच असला 
तरी त्याला बहुब्यक्तिमच्च (?]प'9] on ) 
असल्यानें हिंदुस्थानावैषर्यी त्याच्या दजा हिंदुस्थानचा. 
राजा ( The Crown of India ) असा राहील. 
असे असल्यामुळें स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपल्या दजीस 
बाघ येत नाहीं, 


ब॒साहतीलाहि स्वतंत्र धोरण आंखतां येईल 


वसाइतचि स्वराज्य पत्करल्यास आपण अग्लो- - 


अमोरकन गटाच्या आहारी जाऊं व मग जागतिक 
युद्धांत आपण तटस्थ राहूं शकणार नाही असें 
म्हटलें जातें, आज आपला दजी वसाहतीचा असला 
तरी यूनोंत आपण स्वतंत्र धोरण आंखीत आहाच 
की नाही! इंग्लंड युद्धांत पडलें कीं, वसाहती कांही 
आपोआप (५० £१७६०) युध्यमान राष्ट्रं ( ७९।।।६९* 
rent nat]ons ) होत नाहीत. वसाहतींना स्वतंत्र- 
रीत्या युद्ध पुकाराबें लागतें, आयळेड गेल्या युद्धांत 
तटस्थ हीते. आपण वाटल्यास तटस्थ राहूं शकतो, 
“अणुगील' व 'कास्मक रेज!नीं खेळल्या जावया- 
च्या युद्धांत कुणाला तटस्थता राखतां येईल, याचा 
विचार करतां दोन उत्तरें सुचतात. एक तर हीं अल्ले 
ज्याजवळ आहेत ते राष्ट्र व दुसरे म्हणजे अशी 
शल्लात्लें नसलेलें व प्रत्यक्ष रणक्षेत्रापासून या अञ्नांचा 
उपद्रव होणार नाही इतक्या दूर अंतरावर असलेलें. 
तटस्थता ही नुसती मर्जीची गोष्ट नाहीं याचें 
विस्मरण होऊं देतां कामा नये, 
दक्षिण आफ्रिका व आस्ट्रेलिया या वसाहती 
आहेत व त्या वणभेदाचें राजक/रण करतात, तेव्हां 
वसाहतींत राहण्यात काय स्वारस्य, हा एक लोक- 
प्रिय आक्षेप आहे. परंतु बसाहूतीत राहूनाहे आपण 
* शठं परति शाठ्यं "च धोरण ठेवू शकतो.१९ ३५ च्या 
कायद्यांत सुद्धां “शठं प्रति शाख्बंः-( ७६7०१ ). 
नी तरतूद आहे, आपणांस जेव्हां वसाहतीचा द्जी 
मिळून आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळाळा नव्हता तेव्हा 
वरील तरतूद 'मीठा विनोद? ( १६७०९ ) या 
नांवानें उपह्दासाथैषय बनविणे रास्त झालें अस, 
आज मात्र आपल्या नव्या राज्यघटनेत अशी तरतूद 
करतां येणें शक्‍य आहे व ती उपयोजितां येणे पण 
दक्स आहि. धर हि 
आज आपण, राजानिष्ठेची शपथ गाळणे, गव्हनेर-- 


नवभारत 


जनरलची जागा रद्द करणें या गोष्टींबरोबर परराष्ट्रां- 
तील आपल्या वाकिलांच्या विश्वासपत्रां-(Cःedentn- « 
।9)तर संघराज्याच्या अध्यक्षाचीच सही असावी 
असं ठरवावे प्रस्तुत लेखकान he Sunday News 
of Indis मध्य “ Our Draft constitutions: 
Additions, Alterations and Modifications, 
नांवाचा एक लेख लिहून आपल्या घटनेच्या ४१ व्या 
कलमाला चीनच्या राज्यघटनेचे ३६ वे कलम 
जोडन खालीलप्रमाणें तरतूद करावी असें सुचविले 
होतें, “There shall be a President of India, 
The President, being the head of the State 
shall represent the Indian Union in foreign 
relation8,?? 'डाठं प्रति शाठ्यं?ची तरतूद पण करावी. 
वाटल्यास प्रजासत्ताक ( ॥९०}।।० ) हा शब्द सुद्धां 
गाळावा. परंतु वसाहतसघ सोडून इंग्ळंडशी।तह करूं 
नये. We, the People of India (आम्दी हिंदुस्था- 
नचे प्रजाजन ) हे आपल्या घटनेच्या उद्देशकथनांतील 
शब्द जनतेचा सावभौम दर्जी सुचवितातःच. वाटल्यास 
सार्वभौम असल्याचें एकादे कलम घटनेत घालावें, 
दहा वर्ष ब्रिटनशीं संबंध तोडूं नयेत 

- समजा, आजच्या सरकारनें वसाहतीचा दजीच 
पत्करला तर निवडणुकीत प्रातिपक्ष त्यांच्यावर हल्ला 
करतील व आजच्या सरकारला धूळ चारतील, 
तेव्हां काय करावें, हा प्रश्न पण विचारांत घ्यावयास 
दवा प्रथमत: असें म्हणे भाग आहे कीं निवडणूक 
जिंकण्यापेक्षां राष्ट्हिताची हृष्टि बाळगणें हँच जास्त 
श्रेयस्कर आहे. आणि घटनात्मक तरतूद करून 
१० वर्षेपर्यंत ब्रिटनशी असलेले घटनात्मक संबंध 
तोडतां येणार नाहीत व ही मुदत संपल्यावर 
आपोआप ते तुटतील असें कलम घटनेत घालतां 
येणार आहेच. अमेरिकन राज्यघटनेत १८०८ 
सालपर्यत पाहिल्या आर्टिकलच्या ९ व्या कलमाच्या 
पाहिल्या व चवथ्या वाक्यभागा-( ०१७६० ) मध्ये, 


कोणताहि फरक करतां येणार नाही. अशी एक 


परतूद होती हें मी वाचकांच्या नजरेस आणूं. 
इच्छितो, तेव्हां सव दृष्टीनी विचार करतां पुढील- 
प्रमाणे. एक कलम करून व तें घटनेत घालून 
ब्रिटनर्शी असलेले संबंध तोड़ूं नयेत असें मला वाटतें. 

[ पान २०८ पहा ] 


२०६ 


स्व प्रां नो! स्व घ्नां नो! 
जाति; भृङ्गगावतेनी 


स्वप्तांनो ! स्वप्रांनो ! 
केव्हांची तुमच्यास्तव 
हृदयाची बेस खुली- 


सोसाटत वाऱ्यापरि 
गजेत कथि जळदांसम 
लाजत-सुरकत अथवा 
नवतीच्या कालेकांपरि 
अन्तरि निःशङ्क रिघ! ! 
-तडितेहुन उज्ज्वल अन्‌ 
कोमल सखि-वचनापरि 
घुमबा हो चिर-खुन्द्र . 
तुमचे ललकार तिथे ! 
स्तम्भावर स्फटिकांच्या 
पसरा छत नालांचे ! 
नजरेच्या किमयेने 
काञ्चनमय भूवरंती . 
रेखा मधु रङ्गाबलि 
अनुपम लावण्याच्या ! 
आता अवधे वैभव 

दावा निज चतुराई- 
आणि रचा हृदयीं मम 
अद्भुत नव मयनगरी he 
-मधुर खुबासिक तुमचं 
द्रवळतां श्वास तिथे 
निश्चसुं द्या ओशाळुन 
उद्धत पुष्पाकांना | 


-विसरुनिया ` मी-एण ' मग 
होइन मी अन्तसुँख 


विहरत अन्‌ राहिन त्या 
मय-नगरीमार्धे सन्तत- 
पाहुनि तेथिल वैभव 
होइल मज सुख आभेनव 
श्री अनुपम तेथिल अन्‌ 
निवविल माझे डोळे ! 
स्वप्रांनो ! सख्यांनो ! 
लाभेलच आणि तिथे 
मजलागीं तुमची नित 
प्रेमळ सुखकर सोबत- 
राहिल कां कांहीं मग- | 
हथोला अन्तपार ? 


_ होतिल दृढबंध खुले 


स्फुरतिल जय-मंत्र नवे 
गातिल निःशङ्क गळे | 
ऐलतिरी-पैलतिरी 
खालीं-वर, चौबाजुंस 
स्थूलांतुन, सूक्ष्मांतुन 
सुन्दरता, प्रेमळता, 
अभिनवता, खुखमयता, 
विक्रम, वैभव यांचे 
पिकतिल निमिषांत मळे ! 


जगतांतिल सूज्ञ परी ` 
म्हणतिल मज उपहांखुन 
“ हा वेडा ! स्वभाळू ! 
आणिक व्यवहाराचे 
पाठहि बघातिल द्याया. 
काय परी सख्यांनो ! 


नवभारत 


मजला त्यांचा केवा ? 
त्यांचा तो सूज्षपणा 
होवो लखलाभ तयां ! 
त्यांचे ते व्यवहाराहि 
देवो त्यां सुख सन्तत ! 
प्रियतर त्याहुन शतदां 
मज माझी मयनगरी. 


वसाहतीचे स्वराज्यच पत्करावे काय ? . 


. खाल दिलेलें कलम लेखकाने आपल्या 466- 
tions, Alterations and Modifications या 


लेखांत “py गोते \ 
मुद्दाम तयार करून घातलें होतें-- 


® Notwithstanding anything con- 
tained in this constitution, it will 
not be competent for the federal 
legislatures to pass a Bill amending 
India's position vis-a-vis the British 
Commonwealth of Nations until a 
period of ten years bas elapsed since 
the promulgation of this constitu- 
tion, and after the termination of 
the said period India shall cease to 
be a member of the British Common- 


“या तर या स्वप्तांनो ! 
रम्य रचा हृदयीं मम 
अद्भुत नव मयनगरी. 
या, या प्रिय सखयांनो, 
केव्हांचि तुमच्यास्तव 
हृदयाची वेस खली ! 


~ कृष्ण बलवन्त निकुम्ब 


( पान २०६ वरून पुढें चाळू ) 


wealth, and the continuance of 

this status after the expiration of . 
this period shall be treated as if it 

Is constitutional amendment and 

will have to satisfy all the formali- 

ties mentioned in article 304 of this 

constitution, India’s continuation of 
the membership of the Bri tish Com- 

monwealth of Nations does not 

abridge or curtail India’s right to 

adopt the most stringent measures 

of reciprocity known to Internatio- 
nal Law in dealing with the sister 
states of the Commonwealth," 


२०८ 


आधुनिक शास्त्रीय शोधांच्या पूर्वी शरीरातील 
घडामोडीची नीट कल्पना नसल्यामुळें, मिताहार व 
व्यायामार्ने शक्य तितकी प्रकाति संभाळावी इतकीच 
आरोग्यशास्त्राची मयोदा असून, कांही रोग झाला 
म्हणजे तो बरा करण्यासाठी मुख्यतः औषधांवर भर 
असे. शरीरशास्त्राच्या अज्ञानामुळे रोगांचचीं कारणें व 
.स्वरूप यांचीहि नीट कल्पना नव्हती; यामुळें 
पुष्कळ रोगांवर ओप्रधानी गुण न येऊन 
अनेक रोग असाध्य समजले गेले, 
पण आधुनिक शोधांमुळे शरीरांतील सव इंंद्रे- 
यांच्या कार्यासंब्रंधी बरीच माहिती झाल्यामुळें, 
तिच्या आधारें आरोग्यरक्षण बरेंच सोपें झार्ले 
आहे; आणि अन्न, पाणी व व्यायाम यांत होणाऱ्या 
चुकांमुळे अनेक इंद्रियांचे काम कमी होऊन, प्रक्वाति 
अशक्त होणे हाच सवे रोगांचा मूळ पाया आहे 
हैं समजल्यामुळे, या चुका सुधारल्यानं सव कार्य 
सुंरळित होऊन, प्रक्काते सशक्त होते व सर्व रोग बरे 
होतात असेहि अनुभवाने सिद्ध झालं आहे. तरीहि 
औषधें तयार करून विकणें या धंद्याची भलतीच 
वाढ झाल्यामुळें, खरें आरोग्यशास्त्र व त्यावर आधा- 
रेली उपचारपद्धति यांचा प्रसार होणें आति काठेण 
झालें आहे. लोकांना खरें आरोग्य इवे असें ते 
म्हणतात, पण त्यासाठी एक तास नियमानें व्यायाम 


करण्याची हि पुष्कळांची तयारी नसते, मग सार्धे व 
थोडें अन्न खाऊन राहण्यास कोण तयार होईल ! 
परंतु निसगाच्या नियमांप्रमाणे ऑषधांची आधुनिक 
वाढच त्या पद्धतींची अशात्रीयता दाखवुन तिच्या 
दासास कारण होईल व आज ना उद्यां नवीन पिढीस 
आरोम्यञ्ान्लाचे महत्व कळून, ते नियम रोजच्या 
EE. पाळले जातील अशी आशा वाटते, 


२०९ क... 


शरीराच्या मुख्य गरजा:- | “ty 

(१) प्राणवायु--शरीरांतील प्रत्येक इंद्रिय | 
सूक्ष्मपर्ण जिवत पेशीचे बनलेले, आहे व त्यांचें | 
जावन व काय त्यांना मेळणाऱ्या प्राणवायु ब 
अन्न यांवर अवलंबून आहे. म्हणून श्वासाच्या द्वारे | 
शरीरांत जितका प्राणवायु जाईल त्या प्रमाणांत सर्व | 
इंद्वियांकड्लन काम होतें... यामुळें कोणाचंहिं वजन | 
वाढवितांना दॉरध्वसनानें छातीचा घेर व हालचाली | 
वाढवून शरीरास अधिक प्राणवायु मिळेल -अशी | 
काळजी घेतली पाहिजे व त्याबरोबर हातां-पायांना | 
पुरेसा व्यायाम देऊन, त्यांची शाक्ते वाढवली 
पाहिजे. जंतुझास्त्राचः एक शोध असा आहे 
शरीराची ' व्हायटाळिटी ' ऊर्फ जोम चांगला : 
तर दार्रीरांत कोणत्याही जंतूंची वाढ होत है. 
पण हा जोम ऊफ प्रातेकारशाक्ति कशावर अवलंबून | 
आहे हैं जतुशास्तरांत किंवा शारीरशास्तरांत सांगितलें | 
नाहीं. थोडा विचार केला तर असे दिसतें कीं ही. 
शाक्ते खऱ्या आरोग्यावर अवलंबून आहे व हें 
आरोग्य अन्न, पाणी व व्यायाम यांच्या योग्य 
प्रमाणावर अवलंबून आहे. शरीराची काम करण्याची । 
क्ते प्राणवायूच्या प्रमाणांत असल्यामुळें प्रतिकार | 
शक्तीहि त्याच प्रमाणांत असते. - 

थंड देशांत शारीरिक हालचाल करून अंगांत | 
उष्णता ठेवावी लागते व त्यामुळें साहजिक दी _ 
श्वसन होऊन, लहानपणापासून छातीचा धेर व 
हालचाल अधिक होते. हिंदुस्थानांतील उष्ण हवे" 
मुळें लद्दानपणापासून शारीरिक श्रम कमी करण्या | 
कडे कल असतो, यामुळें छातीची वाढ कॅम _ 
होऊन, मुलांचे वजन व शाक्ते नीट वाढत नाही. _ 
म्हणून हिंडत्याफिरत्या मुलांकडून द] 


पॉ 


Cdl नवभारत 


व्यायाम करवुन, हातांपायांचे व्यायामहि पुरेसे करवून 
घेणें फार महत्त्वार्चे आहे. 


(२) पाणीः-शरारांतील सर्व पेशींना प्राणवायु 


व अन्न मिळण्यासाठी खक्‍तामिसरण नीट झालें 


` पाहिजे हैं उघड आहे. पण हें खताभिसरण कसे 


होतें हें साधारण माणसाच्या लक्षांत येत नाहीं, 


` म्हणून पुढील गोष्टी ध्यानांत ठेवून, १-२ तासांच्या 


अंतरानें १ ते १॥ पाव पाणी प्याले पाहिजे, 


. हृदयांतून धमन्यांत रक्‍त जातें; त्यांतून तें सूक्षम- 


पाणी बाहेर जातें, याप्रमाणे 


¢ तितके पाणी दिवसांतून 
_ आरोग्यासाठी जरूर 


ः _ पाणी पिण्यात येते. 
| द तासांनी पाणी 


Fi 
A pce SN AN है ८ 


वाहिन्यांत जातें व दुसर्‍या वाहिन्यांतून हृदयांत 
परत येऊन, फुप्फुसांत जातें. तेथे रक्‍तांतील कार्ब- 
न-डाय ऑक्साइड वायु बाहेर जाऊन, प्राणवायु 
. शोषला जातो व तें रक्त पुनः हृदयांत येऊन धम- 
न्यांत जातें. हें रक्‍तवाहेन्यांतील रक्‍ताभिसरण झाले. 
'पण प्रत्येक इंद्रियांतील सूक्ष्म पेशीस प्राणवायु व अन्न 
मिळण्यासाठी सूक्ष्म वाहिन्यांतून रक्तांतील कांहीं 
पाणी बाहेर झिरपून, समै पेशींच्या सभोंवर फिरते व 
त्या वेळी पेशी त्यांतील प्राणवायु व अन्न घेऊन, 


` आपलें कार्य करतात. त्यापासून जे पदाथ होतात ते 
- या पाण्यांत येतात व हैं पाणी निराळ्या वाहिन्यांतून - 


हृदयांत परत येतें. यास रक्तांतील पाण्याचं अभिसरण 
म्हणतात व प्रत्येक इंद्रियाच्या कार्याच्या दृष्टीने हैं 
अभिसरण महत्त्वाचें आहे हृदयाचे काय व श्वास 
चाळूं राहण्यासाठी धमन्यांतील अभिसरण चालूं 
राहणें अवश्य आहि. यामुळें ते चाळूं राहून, रक्ता- 
तील जितके पाणी बाहेर जाऊं शकेल, तितकच 
पाणी सूक्ष्म वाहिन्यांतून बाहेर झिरपते शिवाय दर 


 श्वासास हवेच्या सुकेपणाच्या व उष्णतेच्या प्रमाणांत 


काही पाणी हवेत शोषले जातें, आणि त्याचच प्रमा- 
णांत कारी पाणी कातर्डीतून हवेत शोषलें जातें, 
तसेंच पेशीनी टाकलेला कांही मळ व शर्रारास नको 
असलेले क्षार मूत्रावाटें बाहेर टाकण्यासाठी कांही 


न रोज सुमार ३ ते ३॥ 
दोर पाणी शरीरांतून बाहेर जात असते व म्हणून 


५-६ वेळां मिळून पिणे 

असतं. दिवसभरात पुरेसे 
म्हणजे तहान लागून वरचेवर 
पण लहानपणी मुलांना १-१॥ 
दिल्याशिवाय पुरेसं पाणी पिण्याची 


शारीरिक श्रम झाले 


संवय लागत नाहीं, यामुळे खाण्यांच्या वेळीं लाळ नं 
सुटून, अर्धवट चावलेलें अन्न पाण्याबरोबर किंवा 
पातळ कालवणावरोबर गिळण्याची संवय लागते. 
म्हणून मुळांचे आरोग्य राहून, नीट वाढ होण्यासाठीं 
पाहिल्या वर्षापासून वरचेवर थोडे पाणी पिण्याची 
संवय लावली पाहिजे. तसेच प्राथमिक व दुय्यम 
शाळांतून सवे मुलांना निदान ३ वेळां पाणी 
पिण्यास सांगितलें पाहिजे, आजपर्यंत आरोग्याकडे 
पूण दुलेक्ष झाल्यामुळे, पाणी कमी पडण्यामुळेंच 
मुलांची ब मोठ्या माणसांचीहि प्राति अशक्त होत 
जाते ही महत्वाची गोष्ट कोणाच्या लक्षांत आली नाहीं; 
म्हणून प्राथमिक शाळांपासून कॉलेजांपर्यत पाणी 
पिण्याची सोय नांवालाच केलेली असत, 
गेल्या ३०-३५ वर्षोपासून शारीरव आरोग्य-शास्तर 
शाळांतून शिकविर्ले जातें व मुळांची शारीरिक 


तपासणी केळी जाते. पण शरीराच्या . स्चने- 
वरून शरीराच्या गरजांचा बिचार करून 
त्या नीट कंशा भागवाव्यात याचा कोणी 


विचारच केला नाहीं, याच्या मुळाशी अर्शी कल्पना 
असते कीं, खाण्याच्या बाबतींत शेंकडों वषापासून 
पडलेली रूढि हितकारक आहें व तहान लाग्ला 
म्हणजे प्रत्येकजण पाणी पितीच. अशा कल्पनांमुळेंच 
शारीरशास्त्राचे सवे आधुनिक शोध पुस्तकांतच राहून; 
दर पिढीस मनुष्याचा र्‍हास होत आहे, म्हणून या 
जुन्या कल्पना सोडून अन्न, पाणी व व्यायाम या” 
बाबतीत लहानपणापासून योग्य संवयी लावल्या 
पाहिजेत, ` 


(३) शारीरिक श्रम--आरोग्याच्या दर्टीतें | 


ही गोष्ट सर्बीत महत्त्वाची आहे. कारण शारीरिक 
श्रमाच्या प्रमाणांत शरीरांतील सवे कार्ये चालतात. 
हात, पाय, पाठ, पोट -इत्यादि भागांत असलेले 
स्नायू मिळून शरीरांतील बराच मोठा भाग असती 
व त्यांना सशक्त ठेवण्यासाठीच इतर सर्वै दद्य 
आहेत. पुरेसे श्रम केल्याने श्वसन अधिक होऊन; 
पुरेसा प्राणवायु मिळतो; तहान लागून पुरेसे पाणी 
पिण्यांत येते; रक्तांत आलेलें अन्न पेशींच्या उपयीर्गी 


पड्न, नवीन अन्न शोषलें जातें; ब पेशींनी टाकलेले . 


पदार्थ मळ-मूत्रांवाटें बाहेर टाकले जातात. श्रम“ 
मुळेच स्नायूंचे घटक वाहून, ते मोठे व सशर्त 


SHAWN s 


ts तक 


> 


आरोग्यञ्ञात्राचीं मूलतत्त्वे 


होतात व त्याच प्रमाणांत इतर इंद्रियांची वाढ होते. 
म्हणून मुळांची योग्य वाढ होण्यासाठी व मोग्यांचे 
आरोग्य व शाक्ते राहण्यासाठी या गोष्टींत काळजी 
घेतली तरी पुरें होतें. यामुळेंच शेतकरी व कामकरी 
लोकांचे आरोग्य इतरांपेक्षा आविक असतें व त्यामुळे 
ते दीर्घायु होतात. आधुनिक सुशिक्षित लोकांपैकी 
जे थोडे लोक दीधायुषी झाले आहेत ते नियमित 
फिरण्याच्या संवयीमुळेंच झाले आहेत, व ज्यांनी 
तिकडे डुलेक्ष केळें ते अल्पायुषी झाले, म्हणून हिंडते 
फिरतें शरीर हैं सूत्र लक्षांत ठेवून शक्‍य तितके 
हातांपायांर्चें काम करीत असार्वे. म्हणजे प्रकृति- 
बिघडण्याचा संभव कमी असतो. 


आरोग्याच्या दृष्टीनं शारीरिक श्रमाचे तीन प्रकार 
होतातः--(१) घंद्यांतीछ काम, (२) करमणुकी- 
साठी मेंदानी खेळ व (३) या दोहोंत न हाळणाऱ्या 
रनायूस व्यायाम देण्यासाठीं घरचे व्यायाम, लहान 
मुलांस व विद्यार्थ्यास पहिलें काम नसतें, म्हणून दुस- 
प्या दोन्ही प्रकारच्या ब्यायामांची त्यांस विशेष जरूर 
असते. विद्यार्थ्यांची मानसिक व बौद्धिक वाढ होण्या- 
साठी शारीरिक आरोग्याची विशेष जरूर असते व 
त्यासाठीं शारीरिक श्रमाची गरज असते ही गोष्ट 
अलीकडे  शिक्षणशात्रञांच्या लक्षांत आल्यामुळे सवे 
शाळांतून कवाईत करवली जाते. पण हे व्यायाम 
शरीरशासत्राचा नीट विचार करून बसवले नरुल्या- 
मुळें व त्यांचे जोडीस मुलांस पुरेस पाणी पिण्याची 
संवय नसल्यामुळें सध्यां शाळांतून होणाऱ्या कवायती- 
मुळें मुलांचे आरोग्य व शक्ति वाढण्यास मदत होत 
नाही, म्हणून सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांनीं पुढील मह- 
सवाचे व्यायाम रोजच्या कवायतीत घाळून व शिवाय 
मुलांस इतर व्यायाम करण्यास सांगून त्यांचे आरोग्य, 
वजन व शाक्ति योग्य प्रमाणांत आणण्याची काळजी 
घ्यावी. 

(४) आरोग्यासाठी व्यायामः-- (१) दीधः 
बसन: --दोन्ही हात समोर ताठ करून श्वास घेतांना 
हळूहळू बाजुळा न्यावेत व श्वास सोडतांना समोर 
आणावेत. श्वास शक्य तितका आधिक घ्यावा व 
डेतांना तोंडाने फुंकून शक्य तितकी हवा बाहेर 
चे ५-७ श्वास ध्यावेत, नंतर हात बाजुला 

हन श्वास घेतांना बाजूनें डोक्यावर न्यावेत व 


ने. ६ 


स 


= 
$ 


२१५. fe 


मुठी व दड शाक्य तोंवर सारखे घट्ट दावात्रेत, व 
स्नायू दुखू लागले म्हणजे थोडा वेळ [ढिले सोडून 
पुनः घट्ट दाबावेत. असे ३ (ते ५ वेळां करावें. 
यामुळें थोड्या वेळांत हातांच्या स्नायूस पूर्ण 
व्यायाम मिळून, त्यांची झाक्ति वाढत. (३) 
गुडधे न वांकवतां, पुर्दे  वांकून दोन्ही हातां 
मध्ये डोकें ठेवून, तळहात पायाजवळ जमिनीस 
लावावेत, नंतर डोकें व पाठ शक्य तितकी मागें 
वांकवावी. असे ४-५ वेळां पुढें व मार्गे वांकावें 
( ४ ) डोकें व धड एकदा एका बाजूस ब नेतर 
दुसऱ्या बाजूस वांकवार्वे, उजवीकडे वांकतांना डावी 
मूठ डाव्या काखेजवळ आणावी व काखेपासून कंबरे- ' 
पर्यत ताण पडावा. डावीकडे वांकतांना उजवी मूठ 
उजव्या काखेत आणावी व उजवीकडे ताण पडावा, 
(५) जमिनीवर निजून, दोन्ही पाय ताठ उचलावेत. 
व त्या वेळीं श्वास घ्यावा. नंतर पाय डोक्याच्या 
मागें जामनीबर टेकवाबेत व पुनः मागें ' आणून, 
ताठ खालीं न्यावेत व त्या वेळी पुनः श्वास व्यावा, 
हा व्यायाम शाळेंत कस्वर्ण झक्थ होणार नार्ही, 
म्ह्णून घ करण्यास सांगावे, घरीं स्नानाचे आधीं 
वरील सव ब्यायाम ५-७ मिनिटांत करून थंड 
पाण्यानें स्नान करण्याची सर्वार्नी संवय ठेवावी, 
म्हणजे आरोग्यास बरीच मदत होईल, 

बाहेरील व्यायामांत पोहण्याचा व्यायाम बिशेष 
आरोग्यकारक आहे व प्रत्येक शहरांत म्यानिसिपालि- 
ह्यांनी पोहण्यासाठी ,तलावांची किंवा पायऱ्याच्या 
विहिरींची सोय करणें लोकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने 
फायदेशीर होईल, जेथे अशा सोयी असतील तेथे 
शिक्षकांनी मुलांस पोहण्यास शिकवून, त्याची आवेड 
लावली पाहिजे, शारीरिक श्रभाच्या आधीं व नतर 
'थोड्या वेळाने भरपूर पाणी प्यावे, मुद्रण राशाच्या 
व्यायामासाठी झोपाळ्याची सोय #४न, तो व्यायाम, 


करबावा, / 
ns करी आही, म्हणून सूत्ररूपाने 
विशेष चचां करणें शक्य/ 5१ 


ES १. इन 
मुख्य तत्वांचा उछेख #१ रह: 


सोडतांना खालीं आणावेत. असें ५-७-श्रांस घ्यावेत. 
(२ )दोन्ही मुठी घट्ट दाबून, खांद्याजवळ आणून, | 


दोन्ही दडहि घट्ट दाबावेत व दाधि श्वसन चाळू ठेबून | 


~ 


. (१ ) शरी रघटकांतं मुख्य द्रव्य ' प्रोटीन ? असते; 
स्कांतील अन्नांतहि मुख्य भाग प्रोटीन असतो; 
पाचक रसांची मुख्य शक्ति प्रोटीन पच्चवण्यारचा 
' असते. म्हणून शरीराचें मुख्य अन्न प्रोटीनयुक्त 


दाणे, तीळ इत्यादि पदाथ, कडधान्यं व डाळी, 
'गहूं, सका, बाजरी, ज्वारी व तांदूळ-या क्रमानें 
प्रोटीनचें उतरते प्रमाण असतें, प्रोटीन आधिक अस- 
लेले पदाथ थोडे खाऊन, शाक्त राहते व त्यामुळें 
` पोटहि हलके राहून, पचन नीट होतें, म्हणून प्रोटीन 
'आषिक असलेले पदाथ रोजच्या अन्नांत विशेष 
असावेत. 


| (२) कर्ची अंडी पाण्याबरोबर रक्तांत जातांत 
म्हणून सुलांत व अशक्त माणसास (तापांतहि) 
' रोज ३-४ देल्यानें शाक्त वाढते 

(३) घान्यांतील प्रोटीनपेक्षां प्राणिज प्रोटीन 
' शरीरास आधिक मानवते व तें लवकर पचून, 
आरोग्य राहते. म्हणून अंडी व दूध आरोग्यकारक 


FE अन्नआहे ०, 

i (४) एका वेळी आधिक खाण्यापेक्षा ४-५ 
है _ वेळां थोडें थोडें खाण्याने तें आधिक पचतें व थोड्या 
र, 


खचात आरोग्य व शक्ति राहते, एका वेळीं बरच 
' निरनिराळे पदार्थ खाण्याऐवजी २-३ पदार्थ 
' सखाण्यार्नहि ते आधिक चांगले पचतात. 


` (५) घान्याद्दाराचे पदार्थ चावून खातां येतील 
` असे शक्‍य तितके सुकरे असावेत. म्हणजे लाळेंत 
मिसळून जाईल तितकेच अन्न खाण्यांत येतें, लाळ 
नाट सुटण्यासाठी जेवणाचे आर्धी अधां तास पाणी 
प्यार्वे नंतर १-१॥ तासाने प्यावे 
(६) मेहनतीच्या प्रमाणांत शरीरांत साखरेचा 
उपयोग होतो. म्हणून गोड पदार्थ भात व कंद 
शक्य तो कमी खावेत व मुलांच्या दुधांत साखर 
घालूं नये 
(७ ) फळभाज्या व पालेभाज्या यांत अन्नांश 
. फार थोडा असल्यामुळे त्या कमी खाव्यात. व्हिटे 
 _ मिन्स उर्फ जीवनसत्वे यांसाठी लिंबू , संत्री, केळी 
१ आंवले, मोड, आलेळें छान्य, कोथिंबीर ब पाले 
माजी बाहून चटणी, असे" पदार्थ खावेत. कांदा, 
झळा, गाजर, कांकडी, इत्या, दे पदार्थाची कोशिंबीर 


२१९ 


नवभारत 


` पदार्थ असले पाहिजेत. अंडी, मासे, दूध, तेल्युक्त . 


रोजच्या खाण्यांत असावी. 
(८) मीठ, तिखट, मसाले व तळलेले पदारथ 
कमी खावेत, 


(६) आरोग्याच्या इष्टीने लिव्हरचे महत्त्व-- 

पोटांत उजव्या बाजुस “लिल्हर ? (यकृत) 
नांवाचें मोठें इंद्रिय आहे. पचलेले अन्न र्क्तांत 
गेलें म्हणजे तें लिब्हरमध्यें तपासळें जाऊन, त्यांतील 
प्रोटीन, थोडी साखर व चरबी शरीराच्या गरजे- 
प्रमाणें फिरत्या रक्तांत जातें. कांही साखर छि 
पेशींत सांठवली जाते व नको असलेले पदाथ 
पित्ताच्या रूपाने आंतड्यांत टाकले जातात. प्रमाणा 
बाहेर साखर आल्यास लिव्हरमध्यें व इतर भागांत | 
चरबाचें रूपांत ती सांठवली जाते; यामुळें लिव्ह | 
मधील रक्तांतील पाण्याचे अभिसरण कमी होऊन | 
पित्ताचे रूपानें नको असलेले पदार्थ टाकण्याचे काम 
कर्मा होतें, व शरीरांतील सवे भागांत पेशींनी टाकः 
लेले पदाथ व क्षार हळूहळू सांचू लागतात. त्यामुळ 
रक्ताभिसरणास आधिक अडथळा होतो, व हळहळ 
सवे इंद्रियांची कार्थे कमी होऊं लागतात. हें दाररीर 
अशक्त होण्याचें मूळ कारण व हाच सर्व रोगांचा 
मूळ पाया आहे. याचे जोडीस पाणी कमी पिणे व 
श्रम कमी करणें यांची भर पडली म्हणजे सूक्ष्म 
वाहिन्यांतून कमी पाणी बाहेर जातें व तव्यामुळेहि 
प्रत्येक इंद्रियांतीछ कांही पेशींना प्राणवायु व अन्न 
न मिळून त्यांचें काय कमी होतें, शरीर आधिक 
अशक्त होत जातें. 

(3) रोगांचे मूळ स्वरूप-- सर्व निसतगों: 
पचारपद्धतींचें म्हणणें असें आहे कीं, सर्व 
रोगांचे मूळ कारण शरीरांतील पेशींनी टाक 
लेला मळ सर्व भागांत सांचणें हैं असल्यामुळें, मूळ 
रोग एकच; आणि या मळाचा त्रास असह्य झाला | 
म्हणजे शरीर हा मळ बाहेर टाकूं लागते; शरीराच्या | 
यो प्रतिकारास रोग म्हणून त्यांची लक्षणें दाबणे 
हैँ निसगाच्या उलट आहे. म्हणून लक्षणांस मद्व | 
न दतां, सांचलेला मळ लवकर बाहेर जाण्यास | 
मदत करणें हा सवे रोग बरे करण्याचा उपाय | 
आहे. शरीराची रचना जेव्हां नीट समजली 
नव्ह्ता त्या वेळी अशा मोघम दाब्दांत रोगाच्या. मूठ . | 
कारणाचा उल्लेख करणें योग्य होतें, पण दारीराचा 


~ 


रचना समजल्यावर आरोग्यासाठीं काय केलें पाहिजे 
व कां केळे पाहिजे हैं जस समजतें, तसेंच अन्न, पाणी 
व ब्यायाम या तीन गोष्टींत चुका झाल्याने त्याचा 
आंतील इंद्रियावर काय परिणाम होतो होहि स्पष्टः 
पणें समजतें. त्यामुळें योग्य उपचारांची दिशाहि 
समजतें, पूर्वी ओष्रधोपचारांनीं बरे न झालेले कित्येक 
रोगा काटिस्नान, मातीच्या किंवा ओल्या पाण्याच्या 
पट्टया, साधें अन्न व घुरेसें पाणी अशा उपायांनी बरे 
होत होते; तरीहि कोणत्याहि ।निसगोपचासद्धतीर्ने 
सर्व रोग बरे होत नसल्यामुळे, तिला लोकमान्यता. 
व सरकारमान्यता मिळाली नार्ही, पण आतां रोगां- 
चीं कारणें व स्वरूप स्पष्टपणें समजल्यामुळे आरो. 
ग्याच्या नियमांच्या आधारें सवे रोगांवर * शास्त्रीय ? 
उपचार करून आतांपर्यंत असाध्य समजलेले रोगहि 
बरे करणें शक्य व सोपें झाले आहे, आणि सध्यां 
चाळू असलेली देशी व परदेशी ओप्रधपद्धाते कशी 
अशास्त्रीय आहे हैं सिद्ध करणें शक्य झालें आहे. 
माझ्या पद्धतीनें गेल्या ३५ वर्षात कित्येक क्षय व 
महारोगाचे रोगीहि बरे झाले असल्यामुळे ही पढ्धाते 
अनुभवाच्या कसोटीला उतरली आहे. तसँच रोग 
बरा झाल्यावर. आरोग्य राखण्यासाठी काय केलें 
पाहिजे हेंहि या पद्धतींत समजत असल्यामुळे 
लोकांस आपलें आरोग्य थोड्या श्रमानें ठेवतां येतें. 
. म्हणून ज्यांना खरें आरोग्य हवें असेल त्यांनीं 
खाण्यांत थोडा संयम करून पाणी पुरथ पिऊन व 
घरचे व्यायाम करून स्वतः निरोगी राहावें व 
इतरांस उदाहरण घाळून द्यावें. 
ओऔषधांनीं रोग कां बरा होत नाहीं ? 
वर म्हटल्याप्रमाणे अन्नांत साखर जास्त झाल्यामुळे, 
पाणी कमी प्याल्यामुळें व सर्वै भागांस नीट व्यायाम 
नं मिळाल्यामुळे (१) आधीं छिव्हरम्ध्ये साखर व 
चरी सांचून शरीरांतील कांही मळ पित्ताच्या रूपानें 
टाक्याचे काम कमी होऊन सर्व शरीरांत मळ 
साचतो; (२) पाण्याचे आभिसरणं कमी होऊन; 
बऱ्याच पेशींना वायु ब अन्न मिळत नाही व त्यांचे 
कार्य कमी होतं व शरीर अशक्त होत जातें; (३) 
पेजलेल्या मळाचा मेंदूस त्रास होऊं लागून बरे 
a ह नाही; (४) मळाच्या त्रासामुळे हृदयाची 
है बरीच वाढते व ती वाढल्यामुळे त्याची 


२१३ 


शक्ति कमी हातें आगे (५) कि | 
हालचाल कमी होऊन शार्रारांत प्राणवायुद्दि कमी | | 


होतात त्यावर कितीहि औषर्षे घेतलीं तरी त्याचा 
उपयोग न होण्याचे कारण औषधांनी श्वास मोठा होऊन 
शरीरास वायु आधिक मिळत नार्ही. तहान लागत | 
नाही म्हणून पाणी अधिक पिण्यांत येत च हि 
त्यामुळें पाण्याचे आभिसरण वाढत नाही. मळाचा | 
त्रास कमी होत, नार्ही तोपर्यंत हृदयाची गति कमी | 
होत नाहीं व खाणें चाळ असल्यामुळें लिव्ह्रमर्ध्ये 
सांचलेली साखर व चरबी कमी. होण्यास संधिच | 
मिळत नाहीं. औषधोपचाराची व्यर्थता प्राचीन र 
काळापासून प्रत्यक्ष दिसत असून व आधुनिक | 
शोधांनीं त्याचीं कारणें वरपरमार्णे स्पष्ट केली असतां | 
पाश्चात्य पद्धतीच्या डॉक्ट्शंनी आपलीच पद्धाते _ 
शास्रीय म्हणून मुळांपासून मरणाऱ्या रोग्यांपर्यत | 
सीस इंजेक्सनें देत सुटावे यांत त्यांच्या विचारू टू 
शक्तीचा किती ऱ्हास झाला आहे तें दिसते. | 
जंतुशास्त्राचे सिद्धान्तः शरीर अशक्त होऊन | 
प्रतिकार-शक्ति कमी झाल्याखेरीज शरीरांत कोण- 
त्यादि जंतूंची वाढ होत नाहीं, व जंतुरोगाची लक्षणे है 
कोणत्याहि भागांत जंतू असल्यामुळे होत . नसून, * 
त्यांनी टाकलेल्या विषामुळे होत असतात असें जंतु- | ् 
शास्राचे दोन मुख्य सिद्धान्त आहेत. त्यांच्या आधारे 
जंतुरोगावर उपचार करायचा झाल्यास त्यांचे विषारी | 
पदार्थं लवकर शरीराबाहेर जाण्यासाठी पाणी भरपूर _ 
पिऊन मळमुत्रावाटें ते लवकर बाहेर जाण्यास मद | 
केली पाहिजे व शरीरांतील जंतू मारण्यासाठी शरी | 
राची शक्ति वाढवली पाहिजे. पण पाश्चात्य डोकखा | 
रांची विचारशक्तिच कमी झाल्यामुळें त्यांनी शारी” | 
शासतराच्या शोधांबरोबर हेहि शोध एकीकडे ठेवून, | 
आपली स्व शक्ति नवीं नवीं जंतुमारक ओषर्धे तयार | 
करण्यांत खर्च केली आहे. त्यामुळें वरील कारणामुळे 
इतर औषधांप्रमाणें या औषधांचाहि उपयोग हीत _ 


नाहीं. म्हणून लोकांनी रोगार्ची मूळ कारणें लक्षात _ 
उपाय करून आधा. _ 


घेऊन तीं दूर करण्याचें पुढील 
आपलें आरोग्य व शक्ति सुप्रारवी व त्यांच्या. | 
जोडीस एकादे जंतुमारक औप्रध घेऊन जवू लवकर | 
मरतात, की काय तें पहावें. i 


00270. ४ 


` सब रोगांवर साधारण उपेचारः--अन्न,पाणी 
च व्यायाम यांत झालेल्या चुकांमुळे रोगाच्या सुरुवा- 
दीस स इंद्रियांची काय स्थाति असते हें लक्षांत 
` घेऊन, त्या स्थितींत शरीराच्या गरजा भागवणे व 
हळूहळू सवे इंद्रियांची कार्ये वाढवून शरीराची शक्ति 
` वाढवणे हीच शास्त्रशुद्ध उपचारपद्धति होय. हे 
उपचार दिसण्यांत साध असले तरी वरील माहिती- 
वरून तेच खरे परिमाणकारक होतील ही खात्री ठेवून 
हैं उपचार करावेत, म्हणजे गुण , आल्याशिवाय 
राहत नार्ही, झारिरांत सांचलेला मळ बाहेर जाण्यास 
तो फिरत्या रक्तांत यावा लागतो व त्यामुळे त्याचा 
मेंदूस व हृदयास थोडे दिवस त्रास होतो, पण मळ 
बाहेर गेल्या खेरीज रोग बरा होणं शक्य नाहं हैं 
लक्षांत ठेवुन पूर्वीच्या चुकांचे प्रायश्चित्त म्हणून हा 
त्रोस थोडे दिवस सहन करण्याची तयारी पाहिजे; 
म्हणजे ५-६ ददित्रसांनंतर मळाचें प्रमाण कमी 
होऊन, त्रास कमी होतो. शरीराच्या नेहमीच्या 
गरजा भागवण्यांसाठी वर सांगितल्याप्रमाणें दीर्ध- 
श्वसन, दर तासास १ ते १॥ पाव पाणी पिणं व 
हातपाय हालवून स्नायूंस व्यायाम देणे.हैं केलेच 
पाहिजे. हिंडत्या फिरत्या रोग्यांनी थंड पाण्यानें स्नान 
करण्यास हरकत नाही. रोग्याच्या [स्थितीचा विचार 
करून रोजच्या वागण्यांत मुख्य बदल करायचा तो 
अन्नासंबंधी असतो. तसेच तापांत व हृदय अशक्त 
असल्यास रोग्यास पूर्ण निजवून ठेवून, सब उपचार 
करणें जरूर असतें. सांचलेला मळ कमी झाला 
म्हणजे तापहि जातो व हृदयाची वाढलेली गातिहि 
कमी होते. मोठ्या माणसाच्या हृदयाची स्वाभाविक 
गति मिनिटास ६० असते, मळाच्या त्रासाने ही 
९० किंवा १०० चे वरहि जाते व त्यामुळें अशक्त 
झाळेलें हृदय पूर्ण निजून राहण्याने आपल्या शक्ती- 
प्रमाणे विश्रांति घेऊन, हळू काम करतें, यामुळें 
कित्येक वेळां त्याची गति ५० किंवा ४० पर्यताहि 
कमी येते. पण अशा वेळीं घावरण्याचें मुळींच 
कारण नाहीं. सव उपचार नीट चाळू ठेवले म्हणजे 
'हृदयान्ची गाते स्वाभाविक ६० वर येते. 


4 ` ~ [a ९७ 
लघनाच महत्त्व+-+- लिव्हरमध्ये साखर व चरबी 
सांचून त्याचे पित्त टाकण्याचे काम कमी होणें हें 
रोगाचे मूळ असल्यामुळें व पचलेले अन्न शरीरांत 


क 


नवभारत. 


जाण्याचा मारी लिव्हरमधून असल्यामुळें, सांचलेली 
साखर व चरबी उपयोगांत येऊन कमी होईपर्यंत 
रोग्यास कोणतेहि अन्न देणे म्हणजे रोगास मदत करणें 
व इतर उपचारांचा फायदा न होऊं देणें होय. म्हणून 
प्रत्येक रोग्यास कांही दिवस लंघन देणें जरूर असते. 
कित्येक रोग्यांस लंघन न देतां कर्ची अडी ब ताक देऊन- 
हि बरें करतां येते, पण व्यास जास्त काळ लागती 
व तितके दिवस कड़क पथ्य करणें पुष्कळांस जड जातें. 
म्हणून सुरुत्रातीस कांहीं दिवस पूर्ण लेघन देणें आधिक 
फायदेशीर होतें. लिब्हरकडून पित्ताच्या ख्पार्ने मळ 
टाकण्याचे काम लवकर होण्यासाठी रूंघनांत दुसऱ्या 
दिवसापासून १-२ पदवसांआड १-१॥ चमचा 
सोनामुखीची भुकी द्यावी, तसेच थोडं ओर्ले किवा 
सुके खोबरे खाण्यानेंहि भुंकेचे सामाधान होऊन पित्त 
लवकर निघतें, लंघनांत तोंड कडवट होऊन, पाणी 
पिणेंहि नको वाटतें; म्हणून १ -२ लिबांच्चा रस पाण्यांत 
पिळून किंवा चाखून घेण्यास हरकत नार्ही. सांच: 
लेली. साखर कमी होण्यासाठी मुख्यतः साखर बंद 
करणें ब हातांपायांची हालचाल करणें जरूर असतें, 
निजून राहिलेल्या रोग्यानेंहिं मधून मधून दीधे श्वसन 
व हवातांपायांचे व्यायाम केळे पाहिजेत. तसेंच त्यानें 
किंवा दुसऱ्याने सवे अग "चोळून, रगड्न ओल्या 
फडक्याने १-२ वेळां पुसणेंहि फायदेशीर असतें. 
विशेष अशक्त रोग्यास व जास्त दिवस ताप असल्यास 
तिसऱ्या दिवसापासून २ ते ४ कची अडी पाण्याबरोबर 
देण्यास हरकत नाहीं, अंडीं व खोबरे दिल्यामुळे 
पुष्कळ वेळां वजन कमी न होतां, लिव्हर व इतर 
इद्रियांचीं कार्ये वाढून, प्रक्षाते निरोगी होते. म्हणून 
कोर्णीहि लंघनास भिण्याचें कारण नार्ही. मोठ्या व 
सुशिक्षित रोग्यांनीं सर्व गोष्टी समजून आपल्यास 
शक्‍य तितकें व शाक्य त्या प्रकास्चें ळ॑घन करावें. 
रोग पूर्ण बरा होईपर्यंत एक मोठें लंघन " करप्यपिक्ष| 
कांही दिवस लंघन करून, त्यांत कमी झालेलें वजन 
साध्या अन्नावर मरून काढावें व नंतर पुनः लंघन 
करावें. याप्रमाणें प्रत्येक माणसाने आपलें शरीर 
निरोगी करणें ब तसे ठेवणें आपल्या हाती आहि दें 
लक्षांत ठेवून वरादिलेल्या आरोग्याच्या व उपचाराच्या 
तत्त्वांप्रमार्ण वागून निरोगी व्हावें. म्हणजे थोड्याच 
काळांत थोड्या संयमानें व श्रमानें निरागी व सशर्त 


२११४ 


आरोग्यक्षाखाची मूलतत्वे. | 


राहणे सोपें व कमी खचीचें आहे हैं व्यास अनुभवा- _ 


' में कळून येईल, लंघनांत आपोआप शौचास होत 
नाहीं म्हणून राजं संध्याकाळी २-३ पिंट पाण्याचा 
एनिमा घेऊन पोट साफ करावे म्हणजे रात्रीं झोप 
वरी येते. 

माझा बफे लावण्याचा उपचार--- 
पूर्वी सांगितळेल्या कारणांमुळे सर्व रोगांत ायू 
व कातडी यांतील पाण्याचे अभिसरण कमी होते व 
आंतील कांही इंद्रियांत अधिक रक्त जमर्ते, यामुळें 
कातडीचे जिवंतपणाचे तेज कर्मी होतें, वरील मृत 
कातडीचे थर वाढतात व ती काळसर होते. यामुळे 
कातडीचे अनेक रोग होतात व कितीहि मलमे 
लावली तरी ते बरे होत नाहीत, कातडीतील अभि- 
सरण वाढण्यासाठी सर्व कातडीस तिसऱ्या प्रहरी 
(मोठ्या माणसास) १-१॥ पौंड बर्फ हळहळ 
न्वोळून लावण्याचा उपचार १९१३ पासून मी सुरू 
केला ब प्रत्येक रोग्यास त्यापासून तात्कालिक व 
कायमचा फायदा होतो असा माझा अनुभव आहे. 
तीव्र वेदना तात्काल बंद करण्यास, दम्याचा झटका 
थांबवण्यास, न्युमोनिआंत फुप्फुसांत सांचलेलें रक्त 
कमी करण्यास, तापाचा जोर व ग्लानी कमी 
करण्यास, उन्हामुळे व श्रमामुळे आलेला थकवा 
जाण्यास, कातडीच्या सर्व रोगांत व मुळांच्या देवी, 
गोवर व डांग्या खोकला या घातक समजलेल्या 
रोगांत बर्फासारखा दुसरा उपचार नार्ही. या बाह्य शं 
उपायाबरांबर भरपूर पार्णी पाजणे, पोट साफ 
होण्यासाठी एनिमा व सोनामुखी देणे व गरज 
असल्यास शरक्तीसाठी कच्ची अंडी देणें हैं उपाय 
मुख्य आहेतच. कांही दिवस सारखा ताप असल्यास 
दिवसांतून २ वेळां बर्फ लावण्यास हरकत नार्ही. 

ढंघनांतहिं रोज बर्फ लावण्याने हुशारी वाट्ते व 
कातर्डात सांचलेला मळ लवकर जाण्यास मदत होते * 
ब मिळत नसेळ तेर्थे थंड पाण्याच्या पिपात बर ॥ 
हात, प्राय ब पोट यांवर ओल्या १ ठेवणे या 
उपायांनी कातर्डीतीळ अभिसरण वाढवावे, 


शुद्ध पाण्याचा उपाय-<शसरांत साचलेला 
मळ ब क्षार रक्तांतीळ पाण्यांत विखकन रित 
रक्तात येण्यासाठी साध्या पाण्यापेक्षा वाफेचे थ 
पाणी ( डिस्टिल्ड पाणी) पिण्यास देणे फार फायदे- 


शीर असतें, पावसाळ्यांत पावसाचें पाणी जमवून 


पिणहि फायदा करते, अलीकडे मोटरीसाठी पुष्कळ | 
ठिकाणीं डिस्टिल्ड पाण्याच्या बाटल्या मिळतात | 


व असें पाणी करण्यास लागणारे डबे ' टीनवाळे 
तयार करून देतात. कापडाच्या गिरण्यांतून अनेक 
ठिकाणीं वाफ थंड होऊन झालेलें पाणी नळ्यांचूल 
बाहेर जातें व तेथील अधिकार्‍यांकडून तें रोग्यांस 
पिण्यासाठी मिळू शकते, लहान मुळांत सांच” 
लेल्या मळाचें प्रमाण कभी असतें, तरीहि त्यांच्या 
अशक्तपणामुळें देवी, गॉवर व डांग्या खोकला हे 


लागट जंतुरोग त्यांना लवकर होतात. मुलांच्या या ` | 


व इतर रोगांतहि शुद्ध पाण्यानें आर्ता विषारी 
पदार्थ लवकर बाहेर जाऊन ५-६ दिवसांत मुलें 
बरी होतात. म्हणून मुलांच्या या रागांत तरी त्यांना 
शुद्ध पाणी देणें व वर सांगितल्याप्रमार्णे राज बफ 
लावणें हे उपाय सवै लोकांनीं प्रचारांत आणावेत 


आरोग्यासाठी ळ॑घनः- साघारणपर्णे एका वेळीं . 
थोडें खाणे, दिवसांतून ५-६ वेळां साफ लघवी 
होईल इतकें पाणी पिणें। दीथे श्वसन व सकाळ 
संध्यांकाळ किरणें इतक्या उपायांनी आरोग्य, वजन 
व शक्ति कायम राहते. पण नकळत होणाऱ्या चुकां- 
मुळें किंवा अन्नपाण्यांताळ क्षार शर्ररांत सांचल्यासुळं 
'लिब्हस्चे व इतर इंद्रियांचे काम कमी होऊन शरी- 
रातं मळ व क्षार थोड्या प्रमाणांत सांचतो, हें प्रमाण 
वाहून कांही त्रासाची लक्षणें होण्याच्या. आधीच 
आपल्या -फुरसतीप्रमाणे विशेषतः उन्हाळ्यांत १-९ 
व्॒रीनी ५-६ दिवसांचे फक्त पाण्यावर लंघन कर- 
्यानें प्रकाते इतकी साफ राहते कीं, ५-६ मैल 
चालणें,किंबा १ ०-१५ मेळ सायकलने जाणें मुळींच 


श्रमाचें वाटत नाही, व सणावारी थोडे जास्त | 


खाण्याने पोट जड वाटत नार्ही. यामुळें इतर कांही 
शेग होण्याची भीति वाटत नार्ही, म्हणून लंधना'चा 
उपयोग फक्त रोग बरा करण्यासाठी न करतां आरोग्या 
राखण्यासाठी करणें, हा सवे रोग कमी करण्याचा 
राजमार्ग आहे. लहान मुलांसहि पावसाळ्यांत पाक 
साचें पाणी देऊन, २-४ दिवस २-२ अर्डी व थोडे 
खोबर खाण्यास देऊन, त्यांचे [लिव्हर अधिक कार्ये 
क्षम करावें. म्हणजे त्यांची प्रकृति हवा, पाणी व 
खाणे यांत थोडा बदल झाल्यामुळे वस्वेवर बिघड- 


२१५७ 


HT ९ 
७ क ५ 


के 


2 
तज, 


श्र 5 


क” 


3 


हं 
र 


को 
| 
` 


“i 
(9 र 
A 


> 


णार नाहीं, व त्यांची योग्य वाढ होणें सोपें होईल, 
मुलांची स्वाभाविक वाढः-- निरोगी मुलांचे 
पहिल्या वर्षांच्या रोवटीं १८ ते २० पोंड वजन व 
२८ ते ३० इंच उंची असते. पुढें दर वर्षी ४ ते ६ 
पौंड वजन. आणे २-३ इंच उंची वाढते. म्हणून 
१८ ते २० वर्षांपर्यत-स्वाभाविक वजन समजण्यास 
वयाची चौपट करून २० मिळवावेत. ऊंची समज- 

` प्यास वयाची दुप्पट करून ३० मिळवावेत, १८ ते 
२२ पर्यत उंची न वाढतां, खाण्याच्या व श्रमाच्या 
प्रमाणांत फक्त वजन वाढतें. मोठ्या माणसाचे 


' उंचीच्या मानानें ५ फुटांस १०० पोंड व त्या वरील 
` दर इंचास ४ ते ६ पोंड असें वजन असावें. उंच 


व बाराक माणसाचे वजन या मानानें बरेंच कमी 
असते.पण माझ्या पद्धतीनें अन्न पाणी व व्यायाम 'यांत 


` काळजी घेतली तर कमी असलेले वजन वाढतें. . 


तसच चरबी अथवा वात वाढल्यामुळे ज्यांचे वजन 
फार असतें, त्यांनी शुद्ध पाण्यावर लघन केल्यास व 
पुढेंहि नियमित अन्न, मिठाचे व मसाल्याचे पदाथ 
कमी असें पथ्य करून, शुद्ध पाणी चाळू ठेवल्यास, 
` लंघनांत कमी, झालेलें वजन वाढत नार्ही, गेल्या 
- वर्षी ३३८ पांड वजन असलेल्या एका रइस्थानें 
याप्रमाणें मधून मधून लंघन करून व शुद्ध पाणी 


' वजन वाढवार्वे व पुरे हि 


_ नवभारत 


चाळू ठेवून, ९ महिन्यांत २२ पर्यंत वजन आणलें, 
व वषीत २-३ वेळां लंघन करून व पावसाचें 
पाणी किंवा शुद्द पाणी .पिऊन तो आपलें वजन 
अधिक वाढू देत नाहीं, 

क्षय व महारोग यांवर प्रतिबंधंक उपाय म्हणजे 
आरोग्यशात्रातचा- प्रसार हाच होय, या रोगांचे 
जतू योग्य वाढ न झालेल्या अशक्त मुलांचे पोटांत 
जाऊन, तेथून पोटांतील गाठीत जातात व मुलांची 
जेव्हां जेव्हां प्रकृति बिघडते तेव्हां त्यांची वाढ होते. 
याप्रमाणें कांही वर्म वाढ झाल्यावर त्या रोगाची 
लक्षणें दिसू लागतात. क्षयाचें पाहिळें लक्षण वजन न 
वाढणे व दुसरं लक्षण लहानसहान रोगांनी वजन 
कमी होऊन तें लवकर न वाढणे. म्हणून अशक्त, 
वाढ खुंटळेल्या, वजन कमी असणाऱ्या मुलांस पूर्वा 
सांगितलेले उपाय करून, त्यांचे वजन स्वाभाविक 
मयोर्देत आणलें पाहिजे व पुढें त्यांची योग्य वाढ 
होईल अशी काळजी घेतली. पाहिजे. विशेषतः मे 
महिन्याच्या सुर्टीत पूर्ण विश्रांति, थोडें लंघन ब नंतर 
सार्धे अन्न-पाणी व व्यायाम यांवर प्रकृति सुधारून 
रे ते नीट वाढेल अशी 
काळजी घ्यावी. 


——— +- 


~ 


नोव्हेंबरमध्ये दिसलेला धूमकेतु-- 


नोव्हेंबरमर्ध्ये महाराष्ट्रांत व मद्रासमध्ये जो घूमकेतु दिसला, त्याबाबत खगोलशास्रज्ञांना मोठें 


१ कुतृहूल उत्पन्न झालें आहे. नोव्हेंबर १२ च्या सुमारास आपल्या महान्‌ दुर्वि 
` कन केलें त्याविषयी कांहीं उद्बोधक माहिती खाली दिली आहे— 


बदळत आहे, हा धूमकेतु पृथ्वीपासून सुमारें ' अडीच प्रकाशवर्ष ! 
शाचा गति १,८६,००० मैल धरली तर या धूमकेतूच्या कायाला 
' दुर्बिणीशिवाय चन्द्र जेवढा मोठां आपल्या डोळ्याला दिसतो, 
* त्यामधून निळसर, हिरवट, गुलाबी असा प्रकाश बाहेर पडतांना 
आहे. हा घूमकेतु सेकंदास ५९५ मेळ अशा वेगानें 
सूयाभांवती फिरतांना ज्या वेगानें जात आहे, त्या वेगाच्या 


; | च एक असून, ठराविक अवधीनतर दिसणारा असा आहे. 
हवाच घूमकेतु बहुतेक पुन्हां २००३ सालीं डिसेंबरव्या आरंभीं 


या धूमकेतूचा आकार सारखा ब 
अंतरावर आहे; म्हणजे दर सेकंदाला प्रका 
'परथ्वीपर्यंत पोहचायला २॥ वर्षे लागतील 
तेवढा हा धूमकेतु दुर्बिणीतून दिसतो 
दिसतो. या धूमकेतूचा व्यास ३४ दशलक्ष मैल 
आकाशांत भ्रमण करीत आहे; म्हणजे पृथ्वी 
दसपट हा वेग आहे, हा धूमकेतु सर्यमालेपैकी 


९१६ 


Qn $ ° i 
वणी लावून त्यांनी जें अवलो- 


दिसेल, 
“हिंदु 'वरून (१४-११-४८) 


 “नवभारत?च्या ऑगस्ट १९४८ च्या अंकांत 

पृष्ठ ७५ वर पूज्य आचार्य व्रिनोबांच्या दिलो येथे 

` . २१--४-४८ रोजी महावीर-जयन्तीनिमित्त केले- 

` च्या भाप्रणांतील कांही भागाचा उतारा “सेवक ' 
वरून छापला आहे, तो उतारा असा आहे:— 

८ लहानपणीं. आमचें शिक्षण सुरूं झाले तेव्हाची 
मला आउठत्रण आहे की, अ, आ, क, ख; आदि 
वणे शिकविण्यापूर्वी विद्याथ्यीना “श्रीगणेशाय नमः”, 
° ॐ नमः सिद्वम्‌? हें शिकविले जाई. मी महा 
राष्ट्रांताळ गोष्ट सांगत आहे. इथं कसे शिकविले 
जातें तें मळा ठाऊक नार्ही. त्यांत ' श्रीगणेशाय 
नमः ? हैं शिष्यांच्या धमीला अनुलक्षून ठेविले आहे. 
कारण, हिंदु धमीत पाहिला नमस्कार गणेशाला केला 
जातो. * 3 नमः सिध्दम्‌? हें जैन घमोला अनु- 
लक्षून ठेविलें आहि. तो जैन गुरूचा शिका आहे. 
परंतु जैन गुरु इतके नम्र होते की " 3# नमः 


सिद्धम्‌ ?ला त्यांनी ' श्रीगणेशाय नमः 'च्या नंतर 


स्थान दिलें. जैनांनी आपल्यासाठी खतंत्र अधिकारहि 
मागितले नाहीत. ते आपल्याला केवळ सुधारक 
मानीत होते. हीच त्यांची विशेषता, '' 


अहतांना पढिलै अभिवादन 
पूज्य विनोबांच्या संपूर्ण भाषणाचा वृत्तान्त मळा 
पाहावयाळा मिळालेला नाहीं, पण बेळ उतारा 
बरून विचार करतां असे शीत धरे दिसते कीं, 
' जुन्या काळी ' श्रीगणेशाय नमः। 3” नमः सिद्वम्‌ ? 
अशी जीं मुळाक्षरे शिकाविण्याला प्रारंभ करावयाची 
kr पद्धत प्रचारांत होती, ती प्रथम जैन गुरुंनी सुरू 
चेली च त्या वेळी त्यांचे आद्य शिष्य हिंदु हीते. 
| य हे गुरु होते असें मानण्याचे कारण, / ९” नमः 
° हा जैन गुरूंचा शिक्का होता असें 


ते अईतांना प्रथम अभिवादन करतात. 


२१७ 


fh! 
RIT), 


ॐनमः सिम्‌ 


a 


म्हणतात. पण या विधानाला त्यांनीं ऐतिहासिक | 
आधार दिला असतां तर बरें झाले. असतें. मीहि. 
माझ्या अस्ममतीप्रमागे जैन वाढ्ययाचा थोडा' 

अभ्यास केला आहे, तथापि “3% नमः सिद्धम? | 
हा जैन गुरूंचा शिक्का असल्याचें मला तरी आढ 


कून आलें नाहीं. जेन घमींयांमध्यें पांच पूज्य व्यक्तीना | 


किंवा व्यक्तींच्या गटाला (याला ते पंचपरमेष्ठी असे. 
म्हणतात) नमस्कार करणें पुण्यप्रद व संकटपरिहारक _ 
मानलें जाते. ते नमस्कार खालील ठराविक रोब्दांनी 
करण्याची प्रथा रूढ आहि-- “| 
| नमो अरिद्देताणं a 

नमो सिष्दाणं ^ 

नमो आयरियाणं 

` नमी उवज्झायाणे ` 

gp नमी GE साहूणं 
म्हणजे अर्हतांना किंवा जैन तर्थिकरांना नमस्क्रा 


असो, सिद्धांना नमस्कार असो, आचार्याना किंवा की य 
धर्ममुरूना नमस्कार असो, उपाध्यायांना नमर 
असो, जगांतीळ सव साधूंना नमस्क्रार असो. ह, >, 
जर जैन गुरूंनी ' श्रीगणेशाय नमः , ७” नमः 40 
सिद्वम्‌? असें मुळाक्षरांच्या सुस्वातीछा म्हणावयाचा | 


° 


प्रघात पाडला असतां तर अहतांना प्रथम नमस्कार 
करावयाचें सोडून, दुसर्‍या क्रमाच्या सिद्धांना | 
नमस्कार करण्याची प्रथा यांनीं प्रचारांत आणली | ; 8 
असेल हैं संमवनीय वाटत नाहीं, अह्तापेक्षां सिड | शि 
म्हणजे पूर्णावस्थेला पोछे जीव हे वरच्यापायरीवर | 
आहित असें जैन मानतात हहे खरे पण अहेतांच्या | 
द्वारा सिद्धावस्थेला जाणें शक्‍य होत असल्यामुळे ते | 


RN (4.43 AA a 
'« ॥ ५ ak se VE FU १९0५ Ns 


नेवभारंतं : 


' सिद्धं नमः › हें बुद्धधर्मीय 

` हुसर कारण असे कीं, दाक्षिण हिंदुस्थानांतील जैन- 
मताचा अभ्यास ज्यांनी केलेला आहे त्या श्री. बी, 
शेषगिरि राव यांच्या ' दाक्षिण हिन्ढुस्थानांतील जैन- 
मताचा अभ्यास? या पुस्तकांतील एका विधानावरू- 
नहि ¦ ३ नमः सिद्ध ?शीं सारखवट असलेल्या 
* सिद्ध नमः ?चा संबंधजैनांशीं न पोंचतां बुद्धधर्मी- 
यांशी पॉचतो. ते म्हणतात, “ तेलगु लोक आपल्या 
वर्णमाेच्या प्रारंभीं “3 नमः शिवाय सिद्धं नमः ! 
असे ठराविक शब्द म्हणतात, या ठराविक शब्दांतील 
उत्तर भाग ( सिढं नमः ) हा निश्चितपणे बुद्धधर्मी- 
यांचा आहे. त्यांचे शेजारी कलिंग देशांतील 
ओरिया लोक हे माझ्या माहितीप्रमाणे * सिद्धिरस्तु 
असे ठराविक शब्द ( वर्णमालेच्या प्रारंभीं) म्हणतात. 
मला असें आढळतें, कीं जैनांनी दिलेल्या दानाच्या 
विषयीं केरेल्या लेखाच्या शेवटी (' सिद्धिरस्दु ? ) हे 
ठराविक शब्द येतात. ??' याच पुस्तकाच्या ८० 
व्या पानावर “सिद्ध नमः ?? हैं बुद्धाचे आहे या 
मताचा त्यांनी पुनरुच्चार केला आहे. त्याचवरोबर 
त्यांनीं आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ जर ऐविहा- 
सिंक वाळायीन आधार [दिके असते तर अधिक बरे 
` झाले असतें. 

क्त Ure ३ 

“(सिद्ध)” म्हणजे हिंदूंची मुळाक्षर 

था दोन कारणांवरून “ 3% नमः सिद्वम्‌ 'शी 
जैन गुरूचा संबंध” असणे शक्य नाहीं असें म्हटलें 
असतां तें पटेल असें वाटतें. तथापि श्री, राव 
यांच्या मतावरून “ 3£ नमः सिड शी बुद्धधमीय 


ग. From ° Studies in South Indian Jainism ° 


Ramaswami Ayyangar. Part II—Andh 
“ The Telugu people use the 
nning of their varna mala; 
bours, the Oriyas of Kalinga, 
formula, ग. find, closes a Jain grant, ” 

2. “The formula, which ex 
the formula that expresses 
Namah ° or amo N. 
larly of South wide or 
Mauryan and North Jndian, ” 


3, * Ganes’a” by Alice G 
was the name given to the Hind sl 


igin 5 wh ile Bud 


"ण. 04 of Part I 


Tesses S’atavahana cu 
Chalukya cultur, 


dhism 
—D. 80 of Part IT, 08०7० 0 


London, 936,. « 
Phabet for a long ti 


गुरूचा संबंध पोचतो असें कुणाला वाटण्याचा 
संभव आहे. शिवाय आपल्या वर्णमालेच्या प्रारंभीं 
विद्यादाता म्हणून श्रीगणेशाला नमस्कार केल्यावर 
“ 3% नम; सिद्ध ? असे कां म्हटलें जात असे हा 


प्रश रहातोच, आऑछिस गेटी या विदुर्पाने 
लिहिलेलें “गणेश” हें सुंदर पुस्तक वाचीत 


असतांना या प्रश्नाचे उत्तर सहजगत्या सांपडलें, या 
पुस्तकाच्या पा, ४ वर डो. प्रबरोधचंद्र बागची या 
बंगाली विद्वानांनी लेखिकेला धाडलेल्या पत्रांतला 
उतारा दिला आहे, त्यांत ते म्हणतात, कीं प्रार्चान 
भारतवर्षांत फार पूर्वीपासून हिंदूंच्या मुळाक्षरांना 
: [सद्ध ? असें नांव होते. “३” नमः सेड? मध्यें 
याच “सिद्ध? छा नमस्कार केला आहे असे मला 
वाटते. आतां “श्रीगणेशाय नमः? यांत संस्कृत 


व्याकरणाच्या सर्वसामान्य नियमाप्रमाणे. ज्याला 
नमस्कार करावयाचा त्या श्रीगणेशाची चत॒र्थी 


विभाक्ति केली आहे. त्याच नियमाने * सिद्ध ची 
चतुर्थी कां नाही, असें कोणी म्हणेल, “करोमि ? 
या क्रियापदाचा इथें अध्याहार मानला तर ' [सिद्धं ! 
या द्वितीया विभक्तीची उपपात्ति लागूं झाकेल. 
Gp) ~ ~ उपप ~ a ...१/.. ज्हेन ba 
सड या द्वितीयेची उपपात्ति निराळ्या तऱ्हे 
होण्यासारखी असेल तर संस्कृत वैयाकरणांनी ती 
दाखवून दिल्यास बरें होईल, 


वर श्री. बी, शेषगिरि राव यांच्या पुस्तकांतून 
दिलेल्या उताऱ्यांताहि, तेळगु वर्णमालेच्या प्रारंभी 
* 3 नमः शिवाय, सेड नम; ? असे म्हटल जात 
असल्याचा जो उल्लेख आहे त्यांतहि “शिवाय नमः? 


५ Madras, .I922, Part IT—By M.S. 


at the begir 
their neigh’ 
use the Astu’, ‘This 


culture best is ‘ Siddham Namah ” 
8 best is “ N. 


: र mM Namah S’ivaya डातताचा 
Arayanaya °. S’aivism and Naraya पह 


nism are said to be particu” 
by ‘ Siddham Namah / 78 


In ancient India,‘ Siddham | 
me P,4,. “ 


| 


२१८ 


~ Sa 


4 


अशी “शिव ? शब्दाची चतुर्थी होत असतांना, 
नमः'च्या योगानें “सिद्ध ? अशी द्वितीयाच झाली 
आहे हेहि या ठिकाणीं लक्षांत घेणं जरूर आहे. 
मुंबईच्या विल्सन कॉलेजांतीर पंडित भार्गव- 

शास्त्री जोशी, व्याकरणाचार्य, यांर्ना “३% नमः. 
सिद्ध? ची उपपात्ति निराळ्या तऱ्हे" सुचविली आहे. 
-  3% नमः सिध्द ?र्ची “3 नमः ? आणि £ सिध्द ? 
„अशीं पदें पाडार्वात असें ते सुचवितात. “3 ! हॅ 
ब्रह्मवाचक अव्यय आहे. ब्रह्माला नमंस्कार असा * 3८ 
नमः शचा अर्थ; अव्यय असल्यानें “ ७ 'ची 

चतुर्थी विभक्ति होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही 
“ विद्धं ? हैं मांगल्यसूचक अव्यय मानावें असेंहि 
सुचवून “सिद्धे शब्दाथसंबन्धे ? याचेवर भाष्य करः 
तांना । सिद्व? शब्द माङ्गल्यसचक असल्याचें 
महाभाष्यकार पतंजाछे मुनींनी मानलें असल्याचा ते 
दाखला देतात. 


४ ओनामासाधं ?? 
लहान मुलांना “ ३४ नमः सिद्ध ? [शिकविताना 
त्याचें * ओनामासीघं ? असें सोपें रूप होत असे 
हैं महाराष्ट्रांतल्या पुष्कळांना परिचयाचे आहे. संयुक्त- 
प्रांतांत मोडीसारखी “ मीडिया ? लिपि शिकवितांना 
सुरुवातीला “ रामसती, सुरसती, ओनामासीघं ? 
म्हणजे रामसीता, सुरसारित्‌ ( गंगा ), 3 नमः 
।थिद्वं-असें शिकावितात असें रुइया कॉलेजातील प्रा. 
जैन म्हणाले, महाराष्ट्र व संयुक्त प्रांत या दोन्ही 
प्रांतांत ' ओनामासीघं ? हैं एकच रूप पाहून मौज 
वाटते. 
आतां शाळांतून शिक्षण देतांना लहान मुलांना 
- नी पूर्वी ज्य हेने 
मुळाक्षरे २५-३० वषांपूवी तीं ज्या तः 


th 
९१ 


लहान भूल म्हणजे एंक स्वतंत्र अ 


तारा दिसायला किती लहान, टांचणीच्या टोकाएवढा 


ध्यात्मिक शक्ति आहे, हैं आपण लक्षांत ठेवले पाहिजे 


शिकवीत त्या तऱ्हेने शिकाविलीं जात नाहींत 
वर्णमालेच्या आरंभीं “ श्रीरणिशाय। नमः, ७ॐ नम 
सिद्ध ? असे नमस्कारहि केले जात नाहींत हें* 
असले तरी या साध्या विषयांतला खरा 
` पूणपर्णे शोधूनः काढण्याकडे विद्वानांनी लक्ष | 
- पाहिजे. The Alphabet, a key to १ 
history of mankind, by David Diringer हे , 
जगांतील वर्णमालांचा; उद्गम व - विकास यांवरील 
संशोधनपूवक लिहिलेलें पुस्तक नुकतेच पहाण्यात | 
आढ. त्यांत गुप्त-लिपीवरून सिद्वमातूकालिपीच्या | 
द्वारा देवनागरी लिपि इ. स, सहारेच्या सुमारास | 
।नेघाली अशा आशयाचे विधान आढळतें. त्या | 
संद्धमातृका गळपाच्या स्मरणार्थ “3४ नमः सिद्द? | 
म्हणण्याची प्रथा पडली कीं काय याचाहि विद्वानांनी | 
विचार करावा. `. + 


करून त्याक्रडे आपलें लक्ष वेधल्याबद्दद आपण र 
त्यांचे आभार मानले पाहिजेत. “3 नमः सिड? हें | 
मूळ जेनांचें असो वा बोढांचें अथवा हिंदूंचे. खऱ्या 


वाटेल, श्री, डॉ. प्रबोधचेद्र बागची यांच्या वर | 
लिहिलेल्या मतानें कांहीसा उलगडा होतो पणं | 


बाबत धाडलेल्या पत्राचे उत्तर यावयाला काँही | 
महिन्यांचा कालाबाधे लागणार असल्यानें मला | 
उपलब्ध असलेली माहिती विद्वानांच्या विचारार्थ | 
येथें मांडळी आहे 


प्रकाशाचा एक ठिपका दिसतो, पण वस्तुतः तो 


स्वतंत्र विशाल तेजोगोल आहे. त्याचप्रमाणें. लहान मूल सकदेशनी जरी मानवजाताचा इवलासा 


दिसत असले, तरी त्यामध्ये आलयाचें साम्राज्यवैभव सामावून राहिलें आहे 
--डॉ. मेरिआ मांटेसोरी (मुंबई. २९-१०-१९४८) 


९१९ 


अंश 


"७ 


ग Rs. 
भें, ७ 


OY 


श्री, काका कालेलकर (अनुवादक : श्री. पां. ग. देशपांडे ) 


गांधीयुगाचा प्रेरक प्रतिनिधि 


| [ श्री, रविशंकर व्यास ऊफ रविशंकर महाराज हे गांधीजींच्या प्रमावळींताळ एक थोर दर्जाचे 
छोकसेवक आहेत» पाटणवाडिया नांवाच्या मागासलेल्या व गुन्हेगार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जातींत 
त्यांनीं आपल्या आदर्श जीवनाने व सेवापरायणतेनें एक प्रकारची क्रान्तिच घडवून आणळी आहे. श्री. 
बंबलभाई महेतांनीं त्यांचें एक विस्तृत चरित्र लिहिलें असून तें थोडयाच 'दिवसांत “कमल प्रकाशन मंदिर 
अंमदाबांद मार्फत प्रसिद्ध होईल. त्या ग्रंथास श्री. काकासाहेब कालेलकर यांनीं लिहिलेली प्रस्तावना खालीं 


' दिली आहे, --अनुवांदक ] 


श्री. रावेशकर व्यास यांची जेव्हां अगंदी प्रथम 
भेट झाली त्या वेळीं त्यांचा पोशाख, त्यांची घोंगडी 
व त्यांचा बसण्याची पद्धत पाहून हा कोणी एकादा 
गांवढळ निरक्षर कार्यकर्ता असाबा अशी छाप 
माझ्या मनावर पडली, त्या वेळीं मला कोणी त्यांची 
ओळख करून दिली नाही, हें एकपरी चांगलेच 
झालें. दुसऱ्या क्षणींच कळून आलें कीं, 'हा खेडवळ 
मनुष्य शरीरानें जसा निरोगी आहे तसा मनानेंहि 
निरोगी आहे, त्यांच्या अगी असामान्य नम्रता होती. 
परंतु त्या नम्रतेच्या मिं स्वतःविषयी कोणत्याहि 
प्रकास्चा अविश्वास दिसत नव्हता. 


“ रविशंकर महाराजांचा शोध ! 

त्यांच्याशी बोलणें सुरू झाले तेव्हां मला दिसून 
आर्छ की, शुद्ध जिज्ञासेर्ने प्रेरित होऊन ते जे प्रश्न 
विचारीत होते, त्या प्रश्नांच्या मागें उच्च दर्जाची 
संस्कारितां व सामान्य लोकांपार्शी असते त्यापेक्षां पुष्कळ 
उपयुक्त आणि, विपुल माहिती आहे. आर्यसमाजाऱचे 
संस्कार है तर तत्काळ दिसून येतच; परंतु कित्येक 
आयंसमाजी लोकांमध्ये ज्या प्रकारचा सनातनी 
कट्टर “ समाजी 'पणा असतो त्यापासून ते मुक्‍त होते. 
मी त्यांना म्दणालों कीं, "सनातनी वात्ते न सोडन 
दिलेले लोक जेव्हां आर्यसमाजी बनतात तेव्हां ते 
वेदाचा अर्थ करतांना सायणाचार्याच्या ऐवजीं 
ऋषि द्यानंदांना प्रमाण मानतात, एवढेच. परंतु 


२२० 


अंधानुयायित! व कट्टरपणा दोहॉचा सारखाच 
असतो. एक जण “ धर्मसिंधू!छा व (किंवा ) 
रूढि-स्मृतीला मानतो तर दुसरा * सत्यार्थ प्रकाशा”- 
ला मानतो, परंतु आंधळ्या अनुसरणाच्या बाबतींत 
दोघेहि सारखेच सनातनी असतात. तुमच्यात 
असला सतातनीपणा मला दिसत नाहीं, तुम्ही 
अगर्दी ताजे ( जिवंत ) दिसतां,?? 

अशा रीतीनें रविशंकर महाराजांचा शोध 
माझ्यापुरता मीं स्वतःच लावला, या गोष्टीला आज़ 
पाव झतकाहून जास्त काळ लोटला आहे. इतक्या 
वर्षांत सी अनेक वार, अनेक प्रसंगीं रविशंकर महा- 
राजांच्या परिच्रयांत आलों आहें. आणि मला असँ 
दिसून आरे आहे कीं, बुद्धीचा, हृदयाचा आ 
जीवनद्ष्टीचा त्यांचा ताजेपणा ( जिवंतपणा ) पू 
होता तसाच कायम राहिला आहे; इतकेच नव्हे 
तर कांहीसा वाढलेला आहे. निःस्प्रहता बाळगून 
देखील स्वी्शी समभाव ब माधुय ठेवून वागण्याच्या 
कलेत तर गांधीजींनंतर त्यांचाच नंबर लागैल 
त्यांच्याशी तासन्‌-तास बोलत बसा, व वर्षोलुवर् 
त्यांच्या कामाचे निरीक्षण करा, त्यांच्या मनांत 
कोणाहि विषयीं कटुता किंवा झा्रुत्य असल्याचे 


दिसून येणार नाहीं. 


जेव्हां जव्हां याचे कारण शोधण्याचा प्रयत्न मीं 
केला आहे, तेव्हां तेव्हां मळा तरी त्यांच्या या 


क 
~ a 


a 


® 


गांधीयुगाचा प्रेरक प्रतिनिषि 


सिद्धीच्या मुळाशी त्यांचा निलॉमीपणा, अपरिग्रह व 
अनासक्ति हाच दिसून आली आहेत. आणि 
लोकांना जरी आश्चर्य वाटलें, तरी मळा असें 
निश्चित वाटतें कीं, त्यांच्या या गोड स्वभावाच्या 
मुळाशी त्यांचें साधें, कष्टसाहिष्णु कणखर जावनच 
आहे, ज्या लोकांचा कणखरपणा जबरदस्तीनं 
कमावलेला असतो व नाट पचलेला नसतो;. असे 
लोक स्वतःची कदर. व्हावी म्हणून देखील इतर 
श्चिथेल व मवाळ मनाच्या लोकांशी कडकपणा 
दाखवतात. परंतु ज्यांनी शीतल त्याग साधला 
आहे, पचवला आहे, काबाड कष्ट करतांना ज्यांना 
आनंदाचें भरते येते, व परिश्रमी जीवन ज्यांना 
कष्टासारखें वाटत नार्ही, असे लोक त्याच न्चारित्य- 
सिद्धांच्या कारणानें, केवळ वर वर नव्हे, तर 
अगदी अन्तःकरणाच्या खोलांतून इतरांशी वागतांना 
गोडपणा बाळगू शकतात; दाखवू शकतात. 


सेवावृत्तीच्या बुडाशी वात्सल्यभावना 
कित्येक आध्यात्मिक साधनेचे उपासक फारच 
कोमल स्वरानें बौळतात, प्रत्येक बांबतीकडे उदार 
ृष्टानें पाहण्याचा आग्रह बाळगतात, परंतु ते राकट 
च खऱ्या वस्ठास्थितीला श्िवतच नार्ही 
मग एकाद्या भांडेणांत पडून दबलिल्यांचा प्रत्यक्ष 
कैबार घरे तर दूरच राहिलें. रविशकर अशा कोर्टी 
तीळ नव्हत, त्यांचा पुण्यप्रकोप जागत होऊ शकतो. 
गरिबांच्या मदतीला त्यांना धांवून जातां येते, भांडण 
आपल्या अंगावर घेऊं शकतात. परंतु त्यांची उच्च 
भूमिकां लेचींपेची नव्हे तर भरीव व भक्कम असून 
स्वतःच्या अनासक्तीच्या द्वाराच ते सवांच्या आदरास 
पात्र होतात, दूर राहून स्वतःच्या कातडीस बाँचवणें 
म्हणजे कांही अनासक्ति नव्हे; परंठु स्वतःच्या 
स्वार्थीवर निखारा ठेवून इुजेनांच्या विषयीहि समः 
भाव अंगी बाणवणें ही खरी अनासक्ति होय हैं ते 
जाणतात. आणि गारेबांस न्याय मिळवून देण्यासाठी 
आणि त्यांच्यावरील संकट निवारण्यासाठी न्यायनिष्ठेन 
प्रेरित होण्याच्याएवरजी प्रेम, बेडमावना, आणि 
सानव्याविषयाच्या निठ्ठेनेंच ते समाजसेवेच्या कार्यास 
ख का आहेत, अथवा असे म्हणणें जास्त 
वेष [क की,मातेच्या ठिकाणी स्वतःच्या अपत्य 
, जे निःसीम वात्सल्य वसत असते तैच 


गुन्हेगार गणल्या जाणाऱ्या व समाजास उपद्रवकारक 
म्हणून ठरलेल्या दुर्दैवी जातींची सेवा करण्यास 
त्यांना प्रेरणा देते, 


सेवा करण्याची ही बृत्ति घेऊनच ते जन्मास 


आले असावेत असें वाटते, पण ती सेवा करण्याची 
विवेकपूर्ण कुशलता त्यांना अनुभवानेंच प्राप्त झालेली 
आहे. या बाबतीतील त्यांचें आत्मपरीक्षण इतकें 
उग्र आहें कीं, सेवाभावांत परोपक्राखबुद्धीचें मिश्रण 
झाल्यानें सेवाभाव मलिन होऊं शकतो हेंहि त्यांच्या 
लक्षांत आलेले आहे. 
अंतर्मुख जागरूकता 
त्यांची तच््यानेष्ठा व सेवाभाव पाहून सत्तेचे 
प्रतिनिधि असे सरकारी अंमलदार लोक त्यांची कदर 
करूं लागले, त्यांच्या सूचनांना मान देऊन गरि- 
बांना न्यायाची, त्याच माणे पैशाची व सुखसोर्यीची 
मदत करूं लागले, महाराज या कामांत ओढले 
गेले, बाहवळेच म्हणाना; परंतु त्यांच्या अंतमुख 
जागरूकपणाला यांत असलिले दोष पारखण्यास उशीर 
लागला नाहीं. चार्तरयिसंगठनाच्या दृष्टीनं तात्कालिक 
मदतीचे काम हें संकटनिवारणार्चे पांगळें साधन आहे. 
हैं त्यांनी पाहून घेतलें आणि त्यांना त्याची प्रतीति 
होतांच त्यांनीं ती गोष्ट जाहीसपर्णे सांगितली, परंतु 
संकटनिवारणा्ें काम सोडून देण्याइतका आध्या- ` 
त्मिक आंधळेपणा त्यांच्या ठिकाणी नाहीं, संकटः 
निवारणाचे . महत्व संकटनिवारणापुर्तेच आहे, 
त्याहून त्याची जास्त किंमत नाहीं एवढें त्यांनी 
पाहून घेतळें आहे. आणि गरिबांचें दुःखनिवारण 
करण्यासाठी स्वराज्य सरकारची मदत घेण्यास ते 
तयार झाले तरी सत्य आणि सत्ता या दोहॉचा मेळ 
बसणें शक्य नाहीं, एवढी गोष्ट तर त्यांच्या मनांत 
पूर्ण बिंबलेली आहे. कणखरपणाच्या जीवनाच्या 
कारणानें टिकून राहिलेली जागरूकता हेंच त्यांचे 
मुख्य भाँडवल आहि. आणि त्यामुळेंच ते एक उच्च 
बोटीचे सेवक व साधक होऊं शकले आदित. 
अशिक्षित मानणे चूक 
त्यांना संस्कृत किंवा इंग्रजी जरी येत नसले, 
तरी त्यांना कोणी अशिक्षित मानलें तर ती मोठी 
चूक होईल, मानवी, मनाचे व जीवनाचं एथक्करण 
करण्याची कला उ्यानें कमावला आहे. आणि 


२२१ 


राज 


DT ROO HAT 


नवभारत | 


सैवेप्रात्य्थ ती ज्यास वापरतां येते त्याला कर्धीहि 
` अझिक्षित म्हणताच येत नार्ही, 

` रविशेकर जी गांवढळ भाषा बोलतात ती 
त्यांनी कमावलेली आहे. त्यांच्या प्रत्येक 
वाक्यांतून त्यांची शब्दसंपात्ते इश्टिगोचर होते. 


. इतवेल्च नव्ह तर त्यांना शब्दाच्या शक्तीची चांगली 
` जाणीव आहे ही गोष्टहि उघडकीस येते, जेथें 


सत्यनिष्ठा व जीवननिष्ठा असतील तेथें विचारशुद्ि 
आणि भाषाशाद्धे या आपोआपच वाढीस लागाव- 
' याच्या, मनुष्यस्वभावाचें व सामाजिक पारिस्थितीचे 


` -इतके गभीर ज्ञान ज्याला आहे त्याच्या भाषेंत ब 
शेत मार्दव आणि तेजस्विता हीं दोन्ही 
` यावयाचीच, 


. आदशेपालनासाठी जो संयम कमवावा लागतो 


` वःव्यावहारिक दृष्टया सर्वी गमवार्वे लागतें. याचा 


अनुभव ज्याला आहे त्याच्या मनांत, जर अभिमाना नें 
शिरकाव. केला नाही तर, सामान्य माणसाच्या 
शिथिलतेविषयी अनुकेपा उत्पन्न व्हावयाचीच+ 


मानवधमपालनाचा खरा मागे 

` रविशंकर महाराज यांच्याविषयी आतांपर्यंत 
गुजरातीत चार पुस्तके प्रसिद्ध झाली आहेत. त्या 
पेकी त्यांच्या पूर्वचरित्राची संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत 
पुस्तकाचे लेखक श्री, बबलभाई महेता यांनीच 
लिहिलिल्या “महाराज थया पहेलां? ( महाराज होण्या- 
पूर्वी ) या पुस्तकांत दिलेली. आहे. श्री. झवेस्चंद 
मेघाणी. यांनीं (लिहिलिल्यो ' माणसाइना दीवा ? 
( माणुसकीचे दीप ) या पुस्तकांत महाराजांच्या 


' ब्यक्तित्वाची व कार्याची यथार्थ कल्पना करून 


देण्याचा समर्थ प्रयत्न केलेला आहे. त्या पुस्तकास 
विश्वसाहित्यांत स्थान मिळेल असे जै मी त्याच्या प्रस्ता- 
वनेत म्हटळें आहे त्यांत तिळमात्र अतिशयोक्ति नाही. 
याची 'तीन कारणें आहेत. आदिवासियांप्रमा णे 
पाटणवाडियासारर्या गुन्हेगार मानल्या जाणाऱ्या 
जार्ताच्याकडे मानवजातीचे समभावयुकत लक्ष 
क आहे. हें एक कारण होय, दुसर॑. कारण 


= म्हणजे आपल्या पुढीछ विषयाचे महत्व बरोबर 


ह... 


ओळखून घेऊन त्याला योग्य शब्दांत रुजू करणारी 
झवेर्चंद मेघाणी यांची परिपक्व शैली होय. आणि. 
तिसरें व मुख्य कारण असँ कीं गांधीर्जाच्याकट्टन 
प्रेरणा घेऊन व घाडग्यासारख्या सज्जन पोलसि- 
अमलदारापासून गुन्हेगार जातीच्या अंतःकरणाची 
पकड घेण्याची शाक्ष्त प्रासत करून राविशंकर 
महाराज यांनी .जी उज्ज्वल मानवसेवा केली 
आहे तिला जोड मिळणें अशक्यप्राय, आणि 
या मार्गनेंच गुन्हेगार जातीच्या प्रश्नाचा 
निकाळ जगाला लावावा लगणार आहे. रावैशंकर) 
महाराजांनीं केवळ हिंदुस्थानपुर्देचच नव्हे, तर आजच्या 
समस्त. दुनेयेपुढें एक उदात्त आद मांडलेला आहे 


- व त्याचा स्वीकार करण्यास आजर्चे जग हळूहळू का 


होईना तयार होत चाललें आहे. 


वेगवेगळ्या जातींच्या मध्यें बंधुत्वाची भावना 
स्थापन करावयाची असेल व्‌ युगानुयुगे हार्डीमांसी 
खिळलेले सामाजिक दोष आणि चुकीचे आदश दूर 
करावयाचे असतील, तर कठोर न्यायनिष्ेपक्षां प्रेमळ 
बंडुमावना व मातृसहज क्षमावत्तीच कमावली पाहिजे. 
असें केले तरच माणसांमाणसांत, जातीजातीत, 
जमातीजमार्तीत आणणे राष्ट्राराष्ट्रांत -भ्रातृमावना 
किंवा कौटुंबिक भाव स्थापन हाऊ शकेल. सत्य 
आणि अहिंसा यांच्या द्वारा जो मानवधर्म स्थापन 
करण्यासाठीं गांधीजींनी अंजन्म व आमरण शिकस्त 
केली त्याच मानवधमाचें पालन करण्याचा खरा मार्ग 
राविशेकर महाराज यांनी अजमावून पाहिला आहे, 


एका सेवावीरानें दुसऱ्या सेवाबीराजे 
| लिहिलेले चरित्र 
“ माणसाईना दावा ? या पुस्तकांत पाटणवाडिया 
जातीची परिस्थिति आणि पिच्या मनोरचनेच्या 
भूमिकेवर महाराजांचे चरित्र कसे उठावदार दिसून 
तें मध्ययुगीन सोराष्ट्राच्या बहारवाटिया% 
युगाचे आधुनिक चारण श्री. झवेस्चंद मेघाणी यांनीं 
फारच सुंदर तर्‍हेनें दाखवले आहे. परंतु रावशंकर 
महाराज यांचें जीवनकार्य समजण्यासाठी तेवढें पुरे 


नव्हतें. गांधीयुगांत राष्ट्रीय महासभेने स्वराज्यप्राप्ती- 


ज़ 
चहाखटिया म्हणजे राज्याच्या अन्यायाचा प्रातेकार करण्यासाठीं बंड पुकारून त्याच्याशी सामना 


करीत राहतो तो. 


२९२ 


> “roe 


गांधीयुगाचा 


प्रीत्यर्थे जी उग्र चळवळ सुरू केली आए समस्त 
देशाने गांधीजीच्या प्रेरणेने जे सांस्कृतिक जातीचें 
कार्य केलें, त्या नकाशांत गुजरातच्या सार्वजानिक 
जीवनांत रविशंकर महाराजांचे स्थान कोठें 
आहे तें दाखवणारे महाराजांचे एक व्यवास्थित' 
व समग्र जीवनचरित्र लिहिण्याची जरूर होताच- 
हैं कार्य रावैशंकर महाराजांसारख्याच मागासलेल्या 
व आशिक्षित जमातीच्या सेवेस वाहून घेतलेल्या 
बबलमाईच्या हातून झाळें ही मोठ्या संतीषार्चा 
गोष्ट आहे. गांधीजींच्या सौराष्ट्रांतूनच जुगतरामभाई- 
सारखे किंवा वबलभाईसारखे भूमिजन-सेवक आप- 
ल्याला लाभले आहेत. त्यांच्यासारख्यांच्या हातून 
राविदांकरसारख्या गांधीयुगाच्या आर्य प्रतिनिधीचे 
चरित्र लिहिलें जावें व तेंहि सोराष्ट्राचे साहिव्यस्वामी 
श्री. मेधाणी यांच्या लिखाणापेक्षां कमी प्रतीचें वटू 
नये, यामुळें कोणाला आनंद वाटणार नाहीं १ एक 
सेवावीर दुसऱ्या सेवावीराची जेव्हां कदर करतो 
तेव्हां तो भाषेच्या बाबतींत संयमशील असावयाचाच. 
असा संयम या चरित्रांत वाक्योवाक्यीं दिसून येतो, 
आणि म्हणूनच हें समग्र निवेदन समर्पक, पारेणाम- 


हिंदचा उगवता तारा 
गेल्या कांही आठवड्यांत लांब अंतरावरून 
लाभली, देशांतल्या देशांत राहून तेथील बदलतं 
गेल्यानंतर इतर राष्ट्रांना आपला बदललेला देश 
त्या लांबच्या अंतरावरून क्षितिजावर बराच 


जगावर टाकणारा असा हिंदचा उगवता तारा दिसला, 
आपुरुकाच्या दृष्टीनें बघत ७सल्याचें मळा आढळले. जगाचा 


हिट 3 के ३० व. १६. Bb SANT; NN, क 
४2) kl शि (2४१४. र) de RG A 


प्रेरक पतिनिव ˆ 


कारी बनलेळें आहे. 


येथें आणखी एक गोष्ट सांगणें जरूरीचे आहे. 
संभाषणचठुर . रविशंकर महाराज यांच्यापासूनच | 


माहिती मिळवून वर सांगितलेली चाराहि पुस्तके | 


लिहिण्यांत आलेली आहित. म्हणून चर्त्रिकारांना 


जें श्रेय आपण देतों त्यांतील अमुक अंश चरित्रः | 


नायकाच्या खार्तीच जमा करावा लागेल, 


गरघीयुगाच्या साहित्यांत ` एक मोलाची: भर | 
टाकल्याबद्दद आपण व्रबलभाईचें आभिनंदन 


करावयास पाहिजे, पाटणवाडेया जातीताल नवयुवक 
वल्लभाविद्यालयासारख्या संस्थेतून जेव्हां नवे 
संस्कार प्राप्त करतील आणि स्वतःच्या जातींवरील 
मध्ययुर्गान कात टाकून देतील, तेव्हां त्यांच्या मनांत 
स्वतःच्या. जातीचे उध्दारक जे श्री राविशंकर महा- 
राज त्यांच्या विषयीं असाधारण कृतज्ञताभाव उत्सन्न 
होऊन ते या जीवनचीरत्राची रामायण, महाभारत | 
किंवा बायबलाइतकी कदर करतील, परत जगांतलि 
इतर लोक आजपासून या पुस्तकाचे एक प्रेरणादार्या 
अंथ म्हणून स्वागत करतील. 


आपल्या या प्रिय देशाकडे पाहण्याची मळा संधि 


गी परिस्थाति नीट आकलन करतां येत नाहीं; परंदु बाहेर 
कसा दिसला व दिसतो हैं मला अजमावितां आलें. 
'उंच आलेला आणि आपला शांत सोज्ज्वळ 


प्रकाश | 
जगांतील राष्ट्र या ताऱ्याकडे सहकार्याच्या व 
इतिहास घडविण्याच्या दृष्टीने हिंदुस्थान 


पती उपयुक्त ठरेल हैं आपणां सर्वावर अवलंबून आहे. 


4 र । : 
i हज 


पं. जवाहरलाल नेहरू ( 


घटनासामितीपुढें केलेल्या भाषणांतून, ८) ) ।४८) 


२२३ 


Ey 


आचार्य स. ज. भागवत 


महाराष्ट्रीय संतमंडळाचें ऐतिहासिक कार्य 


“महाराष्ट्रीय संतमडळाचें ऐतिहासिक कार्य! या 
पुस्तकाचा महाराष्ट्रीय वाचकांना पारिचय करून 
देतांना$ मला खरोखरच आनंद वाटत आहे. या 
पुस्तकाचे लेखक तरुण असून ते मूलतः कृषि- 
शात्राचे आधुनिक पद्धतीनें शिकलेले पदवीधर 
आहेत. राजकाणांत' रायवाद या नांवानें जो पंथ 
महाराष्ट्रात ओळखला जातो त्या पंथाचा त्यानीं 
आतांपर्यंत थोडाफार प्रचार केलेल आहे. तथापि 


त्यांची स्वाभाविक प्रव्ात्ति सांस्कृतिक विचारांच्या. 


अभ्यासकाला आविक अनुकूल असल्यामुळें त्यांनीं 
कृषिकर्म अथवा राजकारण यांच्यापेक्षां सांस्कृतिक 
अध्ययनांत-च आपली बरीच झाक्ति वेंचलेली दिसते. 
संस्कृतीच्या अभ्यासांतहि त्यांची एक विशिष्ट राष्ट 
आहि. संस्कृतीचा अभ्यास करण्याच्या रूढ पध्दतीत 
तात्विक अथवा आध्यात्मिक दष्टीलाच निरतिशय 
महत्त्व दिलेलें आढळतें, परंतु अलीकडे संस्कृतीच्या 
अभ्यासाची भौतिक आणि ऐतिहासिक पद्धति पुढें 


` येऊं लागली आहे. त्यांतहि, समाजाच्या भौतिक 


अंगावर म्हणजेच समाजांतील आर्थिक हितसंबंघावर 
सांस्कृतिक विचार अवलंबून असतात, ही माक्स 
प्रणीत दृष्टि प्रधान धरून जगांतील मानवांच्या 
साऱ्या हवाळ्चार्ळचे स्वरूप उलगडून दाखविण्याचा 
प्रयत्न करणारे लेखक ।पुढें येत आहेत. प्रस्तुत 
पुस्तकाचे लेखक श्री. बा. र. सुंठणकर यांनीं 
आपल्या पुस्तकांत हाच दृष्टि वापरलेली आहे 
यामुळें या पुस्तकांतील विवेचन बरच उद्बोधक 
झाळें आहे असं मला वाटतें. स्वाभाविकच हें विवे 


चन कित्येक ठिकाणीं वाद्ग्रस्तदि झालेले आहे. 
यांतील सारी मीमांसा निर्विवादपणे सर्वमान्य होणार 
नाही हेहि उघड आहे, तरी देखील या पुस्तकाचं 
महत्व 'कमी होत नार्ही, महाराष्ट्रांतील संतांच्या 
ऐतिहासिक कार्याविषयी आतांपर्यंत अनेक विद्वानांनी 
व विचारवतांनीं ज्या बिविध मीमांसा प्रसिद्ध केल्या 
आहेत त्यांत या पुस्तकाने महत्त्वाची भर टाकली 
आहि असें माझे मत आहे. विरोधी विचारमंथनांतून-च 
सत्याचे दशन होत असतें म्हणून स्वतंत्र विचाराला 
महत्व देण्याची आवश्यकता आहे. या दृष्टनिंच 
मला या पुस्तकांविप्रयी उत्साह वाटतो. 


अन्तःप्रेरणा आणि वाह्य परिस्थिति यांच्या 
संघर्षातून मानवसंस्कृतीचा उद्य 
संस्कृतीचा अभ्यास म्हणजे मानवजीवनाच्या 
विकासाचा अभ्यास होय, हा अभ्यास करितांना 
मानवाच्या अंतःप्रदृत्ती आणि त्याची बाह्य परि- 
स्थाते यांचा सारखाच विचार केला- पाहिजे, अंतः 
प्रदति आणि बाह्य परिस्थिति यांचा परस्पर 
सबंध काय आहे याचा उलगडा करण्याची देखील 
तितकीच आवश्यकता आहे. संस्कृतीच्या अभ्यासकांत 
जे निरनिराळे पंथ निमाण झाले आहेत त्यांचें कारण 
असे दिसते की, मानवाची अन्तःस्कूर्ति आणि 
त्याची बाह्य परिस्थिति यांतील संबंध निर्विवाद 
होत नाहीत; आणि यांत कांही आश्रहि नाही 
जीवनाच्या मूलभूत अन्तःप्रेरणा स्वयंभू क्रिती आणि 
बाह्य परिस्थितीने त्यांना वळण देण्यास घेतलेला 
माग किती याचा निर्णय करणें वाटतें तितकें सोर्प 


# प्रस्ठुत लेख हा श्री, बा, रं, सुंठणकर यांच्या ' महारा ट्रीय संतमंडळाचें ऐतिहाख्रिक कार्य ' या 


आयामी पुस्तकाची प्रस्तावना आहे. --का, सं. 


२२४ 


ह 


महाराष्ट्रीय 


माही, त्या निर्णयासाठी तठस्थपणानें जीवनाच्या 
अन्तर्बाह्य अवस्थांचा सूक्ष्म ब तपशीलवार इतिहास 
शोधावा लागेल, हा इतिहास देखील आधीं तटस्थ- 
पणानें संकलित करावा लागेल आणि नंतर त्याचें 
संशोधन करून कांही नियम हातीं लागतात की 
काय तें पाहतां येइल, जगाच्या आजच्या ज्ञान- 
सामग्रींत आणखी पुष्कळच भर पडल्याशिवाय असे 
नियम निश्चितपणे आपल्या हाती आळे आहेत असें 
म्हणतां येणार नाहीं.. इतकेंच काय पण 
आपली ज्ञानसामग्री आपेण कितीहि वाढविली 
तरी भौतिक शास्ररांप्रमा्णे सामाजिक शास्त्रांचे 
म्हणजेच संस्कृतिविक्राशाचे निर्दोष व बिनच्ञक 


_ नियम माणसाच्या बुद्धीला आकलन करतां येतील 


असेंहि मला वाटत नाही. कारण भौतिक शा्त्ांच्या 
अभ्यासाची तर्काधिष्ठित व वस्तुनिष्ठ असलेली पद्धति 
समाजशास्त्राच्या अभ्यासात पूर्णपणे लावतां येणे 
शाक्य नाहीं, समाजशास्त्राच्या अभ्यासांत माणसच्या 
मूळ प्रेरणांचीच चिकित्सा करण्याचा प्रसंग येते! 
आणि या प्रेरणा स्वयंभू आहेत कीं परप्रेरित आहेत, 
व्यक्तिनिष्ठ आहेत की समाजनिर्मित आहेत याचें 
उत्तर काढावयाचे असतें, म्हणून या अभ्यासात 
शुद्ध वस्तुनिष्ठ द्वाति निर्माण करणें कठिण आहे. 
नेहमींच या. अभ्यासांत आ्मनिष्ठतेचा थोडाफार 
दोष मिसळलेला राहणारच अशी माझी समजूत 
असल्यामुळे मानवी मनाच्या भौतिक मीमांसोविषयीं 


- माझा उत्साह उद्दाम आणि आंधळा नाही, या- 


मुळेच मार्क्सवादी इतिहासमीमांसा मी वेदवाक्या- 
प्रमाणें मानण्यास तयार नार्ही, तथापि त्या. 
मीमांसेपासून मी. पुष्कळच . . शिकलो 
आहे हें सांगण्यास मला संक्रोच वाटत नाहीं, आणि 
माझे असेंहि मत झाळें आहे की, आध्यात्मिक 
संस्काराखाळी शतकानुशतके शुद्द पडलेल्या ' 
भारतीय बुद्धीला मार्क्सच्या इतिहासमीमांसेपासून 
पुष्कळच शिकतां येण्यासारखे आहे. माणसाच्या 
अंतःप्रवृत्ती आणि त्याची बाह्य परिस्थिति यांचा 
हमीं संघर्ष येतो आगे त्या संघषव माणसानी 
शाने आणि त्याची व्यवहार्य ध्येये जन्म पावतात. 
हा मले सामाजिक मूल्यांचा प्रादुभाव होतो, आणि 
आपण ज्याछा मानवसंस्कृति म्हणून म्हणतो ता 


संतमंडळाचें ऐतिहासिक कार्य 


जन्म पावते. ही संकाते कधींच सनातन असूं 


कक 


VN शि.) 
~ 


Ei 


शकणार नाहीं. तिच्यांत परिवर्तन होत राहणास्च, 


केल्यास असें दिसून येतें कीं कांहीं वेळां अंतेःप्रेरणांचा 
जोर वाढल्यामुळें बाह्य पारास्थाते गोण झाली आहे 
कांही वेळां असेंहि दिसून येतें की बाह्य परिस्थितींत | 
क्रांतिकारक बदल झाल्यामुळें अंतःप्रेरणांचें स्वरूपाहि 


आणि बाह्य पारीस्थाति यांपैकी एकाच अंगावर जोर 
देऊ ° ० ~ 2. 
न सर्वेकाळच्या सास्कृतिक स्वरूपांचा उलगडा 


करूं पाहणे सत्याला घरून नाहीं. ती सांप्रदायिक्ता 


झाली, विचारांचे संप्रदाय बनले म्हणजे सत्य- 
शोधनाची दृष्टि मंदावते अथवा नष्टहि होते; 
आणि सत्यापेक्षां संप्रदायच प्रधान ठरतात, 
मग हे संप्रदाय आध्यात्मिक असोत किंवा 
भौतिक असोत ! असे संप्रदाय मानवविकासाळा 
अत्यंत विघातक ठरलेले आहेत. या दृष्टीनं पाहतां 
श्री. सुंठणकर यांच्या विचारांवर भोतिकवादाची 


छाप विशेष आहे. असें दिसून येईल. आरंभीच्या | 
दोन-तीन प्रकरणांत तर ही छाप इतकी पडलेली 


आहे कीं, भारतीय अथवा महाराष्ट्रीय इतिहासाचे 
युरोपच्या इतिहासाशी एकरूपत्व दाखविण्याचे 
प्रयत्न सांप्रदायिक आग्रहांतन निर्माण झालेले 

दिसतात, पण लेखकालाहि या कृत्रिमतेचची 
झालेली दिसते. कारण पुढचे विवेचन बरेचसे 


स्वाभाविक झालेले. आहे, या पुस्तकाबद्दळ मळा 


आनंद वाटण्याचे हेंहि एक कारण आहि. 
शेतीचा क्रान्तिकारक शोध 
_ व अध्यात्माचा उद्य 
मानवाच्या विक्रासांत भौतिक दृष्ट्या बोला- | 
वयाचें झाले तर आतांपर्यंत तीनच मोठ्या कान्त्या 
झाल्या आहेत. पहिली क्रान्ति मानवशर्रार निमोण 
करणारी क्रान्ति होय. या वेळी पश्ुप्रमाणे चार 
पायांवर आपलें शरीर तोळून धरण्याऐवजी तें दोन 
पायांवर उभे करण्याचा प्रय्न यशस्वी 
झाळा आणि येथेच मानवाची मूर्ति सिद्ध झाली. 
या शारीरिक क्रांतीचा मानवाच्या मनावरहि क्रांति- 


कारक परिणाम झाल्याशिवाय राहिला नाही. त्याचें 


बुद्धिसाम्यं आणि आवनासामर्थ्य विशेष बिकसित 


२२५ 


is 
t 
a 


"0४५ 


पाल्ट्रनगेलें आहे. असें असल्यामुळें अंतःप्रज्गत्ति | 


४५ 


जाणीव 


५ |. । 


५ 


Cd 


# 9 


५" 


Ei 
sh 


द ब र 
WY 


) “क 


Rd al 
४६ rN 


` झालें, त्यां सामथ्योच्या द्वारा त्याचें भौतिक जीव- 
_ नहि बदलें. आणि त्याच्या मानासिक जावनांताहि 


मोठें परिवर्तन घडून आलें, हा द्विपाद पशु बरा- 
चसा सुसंस्कृत झालेला आदिमानव म्हणून ओळ- 


` खला जातो. या आदिमानवाची संस्कृति बहुतेक 


जगभर सामान्यतः सारखीच असलेली आढळते, 
'रानटी, मटक्या,- शिकारी, टोळ्यांनी राहणाऱ्या या 
माणसांची जीवनपद्धति अम्नीचा आणि शेतीचा शोध 
छागल्यानंतर आमूलाग्र बदळून गेली. मानवजीवनां- 
तीळ ही दुसरी क्रांति होय. या क्रांतीमुळे भटक्या 
मानव स्थिरावला आणि त्याच्या हुदयांताल भाव- 
नांचा फार मोळ्या प्रमाणावर विकास घडन आला. 


` जगाचा गेल्या आठदहा हजार वषाचा जो मानवेतिहास 


आपणाला सध्यां उपलब्ध झाला आहे तो या दुसऱ्या 
क्रांतीतील मानवर्जीवनाचा इतिहास होय, या साऱ्या 
ऐतिहासिक काळांत प्रथ्वीच्या पाठीवर निरनिराळ्या 
डिकार्णी मानवी समूहांची जी जीवनपद्धाते निर्माण 
झाली त्या पद्धतीतहि सामान्यतः सारखेपणा आढळून 
येतो. आफ्रिकेतील नाईल नदीच्या खोऱ्यातील मिसरी 
अथवा इाजिष्शियन संस्कृति, चीनमधील पिवळ्या 


_ नदीच्या खोऱ्यांतील चिनी संकाते, मध्यपूर्वेतील 


असीरियन, बाबिलोनियन इत्यादि संस्कृती पकवा 
सिन्धूच्या खोऱ्यांतीछ वेदपूर्वे संस्काति-या पुराण्या 
संस्कृता किवा त्यानतरच्या भारतीय, ग्रीक इत्यादि 
प्राचीन संस्कृती अथवा एछिरिस्ती, इस्लामी इत्यादि 
अलीकडच्या संस्कृती-या सर्व संस्कृतींमध्ये कितीहि 
भेद भासले तर्री स्थूळ मानानें त्या सर्वाच्या बुडाशी 
कांही ठराविक समाजहाष्टि वावरत असलेली आढळून 
येते, या सर्व संस्कृतींचा तुलनात्मक ˆ अभ्यास केला 
असतां असे दिसून येतें की, या सवामध्यें कांही ठराविक 
प्रश्नांचा उकळ करण्याची सतत धडपड चाळलेली 
होती. त्या घडपडीचें स्वरूप देखील बहुतेक ठिकाणीं 
सारखेच होते आगि त्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीचे 
यश आणि अपयश हीं देखील बहुतांशी समानच 
होतीं, झ्ेतीच्या क्रांतिकारक शोधानें मानवापुढें जे 
प्रश्न उपास्थित केळे त्यांचे स्वरूप समजून घेण्यांत आणि 
ते प्रश्न सोडविण्याचे मार्ग चोखाळण्यांत या ` साऱ्या 
संस्कृतींचा काळ खर्ची पडलेला आहे, दोन पायांवर 
उर्भे राहण्याची किमया साधल्यानंतर मानवामध्ये 


२२६ 


i ATL > "क. 


` नवभारत 


जीवनशक्तीचा अभूतपूर्व आविर्भाव होण्याला प्रारंभ 
झाला, हात आणि डोळे यांच्या संयुक्‍त व्यापारामुळे 
माणसाचें ज्ञान, सामर्थ्यं आणि भावना यांच्या 
विकासाला मोठा बहर आला. शेतांच्या शोधानंतर 
तर माणसाच्या या तीनहि शक्तींचा अनावर आवि" 
ष्कार झाला, त्यांतहि शेताच्या शोधाबुळें मानवाच्या. 
अंतःकरणांत प्रेमभावना इतकी उद्दामपणे उसळून 
आली कीं, तिला व्यवहार्य-अब्यवहार्य हा भेदादि 


आवर घाळू शकला नाहीं. शर्ररधारणेच्या कष्टकारक - 


उद्योगांतच पशूची जीवनशाकित अडकून पडलेली 
असते. द्विपाद मानवामध्ये ही जीवनशाक्ति प्रथम 
उन्मुक्त झाली. तथापि अन्नासाठी जोपर्यंत शिकारी” 
वर अवलंबून रहावे लागत होतें तोपर्यत मानवा 
लाहि या जीत्रनशक्तीच्या अनंततेंचें भान येऊं 
शकले नार्ही. पण शेतीच्या शोधाने जेव्हां मानवाच्या 
अन्नाचा प्रश्न सुटला त्या वेळीं मात्र मानवां- 
तील ही आतांपर्यंत दडपून पडलेली जीवनशक्ति 
उफाळून बाहेर पडली, आणि आपण आपल्या देहा- 
इतके मर्यादित नसून विश्वाहूनाहि व्यापक आहेंत 
असा त्याला प्रथम साक्षात्कार झाला. या साक्षात्का- 
रांतील आनंद आणि उन्माद हीच व्यक्तिगत 
जावनोस्या दृष्टीने प्राप्त होऊं शकणारी परमोच्च 
अवस्था होय असा त्याचा निर्णय झाला, हेंच मान- 
वाचें अध्यात्म होय आणि हेच मानबजीवनांतील 
अंतिम मूल्य आहे, हैं आजहि सर्वमान्य होण्यास 
हरकत नाही, या आध्यात्मिक मूल्याची घोषणा 
आजपर्यंतच्या सवे संस्कृतींत सतत घुमत आलेली 
आपणाला आढळेल. 


चातुवण्यंपद्धतीविरुद्ध संन्यासवादाचें बंड 

पण दुःखाची गोष्ट अक्षी की, या मूल्याची प्रात 
कोणत्याहि संस्कृतीतील सर्व. समाजाला. कर्धीहिं 
झालेली नाही, शेतीच्या. शोधाबरोबर माणूस रिथरा- 
वला, जगण्याचा प्रश्न सोपा. झाल्यामुळे. त्याच्या 
जीवनांत सुखलोळ्पताहि वाढत गेली आणि त्याचा 
समाज संख्येनेंहि. अपार विस्तारला. भावनेच्या 
उत्कर्षाप्रमार्णेच ज्ञान सत्ता, संपाति यांच्या मागे 
लागण्याच्या वासनाहि वाढू. लागल्या आणि अन्ना” 
त्पादनाचे कष्ट दुसऱ्यावर टाकून आपल्या या. वासना 


तृप्त करून घेण्याकडे माणसांची प्रवृत्ति बळावत गेली, | 


5. 


शर ही उत्तेजित 


ह 


महाराष्ट्रीय 


यामुळें समाजांत अन्नासाठी राबणारा व जीवनाला 
उपयोगी असणाऱ्या इतर वस्तू शरीरकशानें निर्माण 
करणारा असा एंक मोठा वर्ग आणि त्या वावर अव- 
लैबून राहून आपले अन्नवत्जाचे भौतिक प्रश्न सोडवून 
घेणारा एक अल्पसंख्य वर्ग अशी समाजाची विभा: 
गणी झाली. यालाच आपल्याकडच्या भाषेंत चाुर्वर्णय 
म्हणतात. हैं चातुर्य जगांतील सवे संस्कृर्ताद थोड्या- 
फार फरकाने आजपर्यंत चालत आलेले आहे. हैं चाठ- 
ष्य शूद्रांच्या गुलामगिरविर उभारले आहे ही गोष्ट 
मार्क्स वाचल्याने समजते. या गुलामगिरीविरुद् ज्यांना 
ज्यांना बंड करावेंसें वाटलें त्यांनीं त्यांनीं या चाङ 


- उप्यीविरुद्ध आपला आवाज उठविलेला आहे. चातु- 


` करू इच्छीत नाही. वे 


९. t 


वण्यात ज्द्गातिञ्चद्रांना शुळामांचें स्थान असूत 
ैवर्णिकांना प्रभुत्व दिलेलें आढळतें. आणि हा 
झगडा अंती जमिनीच्या मालकी हक्कावर उभारलेला 
आहे हैं कबूल करावें लागतें. यामुळें आतांपर्यंतच्या 
संस्कृति गुलामगिरीविरुद्ध बंड पुकारणाऱ्या अध्यात्म- 
वाद्यांना या मालकी हक्कांविरुढ बंड करावें लागलें. या 
बंडाचे नांव संन्यास. देहाच्या बंधनांतून बाहेर 
पट्टे इच्छिणारा अध्यात्मवादी राज्याचा संन्यास 
करितो. कारण त्यांत विलास आणि हिंसा ही भर- 
लेलीं असतात. त्या दोनहि गोष्टी त्याच्या आध्या- 
स्मिक प्रेरणेशी विसंगत असल्याचें त्याला आढळून 
येते. अध्यात्मवादी हा मनानें समाजवादी असतो. 
पण सामाजिक जाविनांतील विषमता त्याला दूर 
करितां यत नसल्यामुळें तो आपल्या प्रामाणिक- 
पणाच्या रक्षणासाठी विषम समाजसंस्थेचा त्याग 
करतो. विवाह हेंच समाजसंस्येचें मूलस्वरूप आहि. 
विवाहांतूनच आणि विवाहासाठींच इतर स 
अन्याय्य संस्था जन्म पावतात. अध्यात्मवादी पुरुष 
था विवाहसंस्थेच्या दोषमूलक जविनाचा स्त्रीकार 
वाहिक जीवनाचा त्याग हैं 
संन्यासाचें मुख्य स्वरूप आहि. भौतिक सुखांच्या 
वासना शेवटी समाजांत विषमता आणि दुःख 
निर्माण करण्यास कारणीभूत होत असल्यामुळे अध्या- 
त्मवादी या सर्व वासनांच्या विरुद्ध होतो. विप्रय- 
ह चा त्याग हें संन्यासाचें मुख्य तर्वशान आहे. 

बाह्य विश्वानें आकृष्ट केल्यामुळे वासना 
होतात तें बाह्य विश्वच अध्यात्मजीवनाच्या 


J 


PF 000, A SEN NSN 


संतमंडळाचे ऐतिहासिक यी 


iG} 5 
। 


दृष्टाने मिथ्या ठरेपर्यंत वासनांवर | विजयि 
मिळविणे अशक्य असल्यामुळें हॅ सर्व 
बाह्य विश्वच मिथ्या आहे आणि या विश्वांतून 


झालेली जीवनशाक्ति आपल्याच पविलासामर्ध्ये मग्न | 


असतांना प्राप्त होणारें आत्मघुख हीच एकमेव सदू 
वस्तु आहे हा संन्यासांतील शेवटचा साक्षात्कार 
होय. बहुजनसमाजाच्या आर्थिक दास्यावर 
उभारलेल्या 'चावुवर्ण्यपद्धतार्वरुध्द अध्यात्मवाद्ाँनीं 
पुरस्कारिलेलें संन्यासवादाचें बंड हैं मूलतः सामाजिक 
विषमतेविरुध्द निमाण झालेले आहे. तथापि या 
मार्गाचा संपूर्ण आ।णे प्रामाणिकपणें स्वीकार करू 
ण्याची शक्ति समाजांतलि सब व्यक्तींना कर्धीच 
येण्यासारखी नसल्यामुळें या मागार्ने सामाजिक समता 
निमाणे होऊं शकली नाहीं. इतकेच नव्हे तर या 
मार्गाची भयानक विकाते देखील झाली. यामुळें 
शेतीचा शोध लागल्यापासून वाफेचा शोध लागे- 
पर्वतच्या काळांत जगातील बहुतेक सवे मानव- 
समाजांत चातुर्वर्ण्य पद्धतिचसामाजिक दट्ट्या प्रमावी 
राहिली आहे. शेतकरी संस्कृतीत भावनांची वाढ 
मोठ्या प्रमाणांत झाली आणि पोटापाण्याचा प्रश्न 
बराचसा सुटल्यामुळे मानवाची बुध्दि शाखे, कला, 
नीति, अध्यात्म इत्यादिकांच्या शोधांत रमली. परंतु 
वाढत्या लोकसंख्येमुळे अन्नाचा प्रश्षहि 
हळूहळू ब्रिकट होत गेला आणि सांस्कातैक जीवनार्ची 
मधुर फळें मूठभर उच्चवर्णीयांच्या हातीच पडलीं. 
या दीर्य कालांत भौतिक शास्त्रांचे ज्ञान फारसे 
वाढले नादीं. उत्पादनाचा वेग वार्ढेल अशी शक्ति 
मानवाच्या हाती आलीं नार्ही आणि उच्चवणी- 
यांची भौतिक सोय झाल्यामुळें त्यांनीं आपल्या सबै 
बुद्विशक्तीचा व फुरसतीचा विनियोग शाब्दिक 
शास्र निर्माण करण्यांत आणि आपलें महत्त्व टिक- 
विण्याच्या योज॑ना व कल्पना तयार करण्यांत केला, 
बहुजनसमाज अन्नासाठी कष्टत राहिला, त्याच्या 


बुद्धीवर फारसे संस्कार झालेच नाहींत. आतिश्रमामुळे 


चुद्ावर पं 
त्याची बुध्दि स्वाभाविकच जड हत गेली आणि 
त्यापुळें त्या वगीळाहि सामाजिक सुस्थात प्रात 


नाहीं, मानवजीवना- 


करून घेण्याची शकत लाभली | 
जी दुसरी क्रान्ति 


च्या विकासांत शेतीच्या शोधामुळे 
झाली तिचें हें स्वरूप आहे. 


२२७ 


१000208779: ... 
७ जप 


2; 


भारत 


` आधुनिक काळी वाष्पशर्क्ताच्या शोधापासूत 


` मानवी इतिहासांतील ।तिसरी क्रान्ति सुरू झालेली 
` आहे, 


या तिसऱ्या क्रान्तीच्या कोलाहलांतऱच 
सध्याचें सारें जग सांपडले आहे. या तिसऱ्या क्रांतीचे 


प्रमुख स्वरूप म्हणजे भौतिक ज्ञानाचा विकास हें 


होय. या ज्ञानाच्या साह्यानें मानवाला भौतिक 


` गरजांवर पुरेसा विजय मिळवून सामाजिक समतेवर 


. आधघारहेली नवी मानवसंस्काते निर्माण करण्याची 


सांधे लाभलेली आहे. दुसऱ्या क्रांतीच्या प्रारंभापासून 
मानवात निमाण झालेले भावसाम्यं या तिसऱ्या 
क्रातीतील भौतिक सामथ्याशी जोडलें गेलें, तर 
अथक शाषणांतून सवर्स्वी मुक्त झालेली आणि 
अध्यात्माची सवं मूल्ये समाजांतील प्रत्येक व्यक्तीला 
उपलब्ध करून देणारी अशी एकवगे समाजरचना 
जन्मास येऊं शकेल. या नवसमाजस्चनेच्या कार्यासाठी 
प्रेम आणि ज्ञान यांचीं सारखीच गरज आहि. 


वादकाचे जड परपरा टिकविण्याचे धारण 

भारतीय संस्कृतीचा आतांपर्यंतचा इतिहासहि 
वरील विवेचनाछा अपवाद नाहीं. वेदिक आर्य 
आपल्या वसाहती वाढवीत होते त्या वेळी स्वाभा- 
विकच त्यांची इत्ति आनंदी आणि उत्साही 
होती. तथापि त्यांचें ज्या ज्या लोकांशीं 
झगडे झाले ते लोक आधीच या भूमीत 
स्थिर झालेले होते आगि त्यांच्यांत संन्यास- 


` मागचे अनेंक लोक वावरत होते. वेदिक आयोची 


साम्राज्ये झाल्यानंतर त्यांतील विषमतेला बिहून 
गेलेल्या लोकांना स्वाभाविकच या वैदिकेतर संन्या- 
साचे आकर्षण वाटले असले पाहजे. वेदिक 
आर्यांची विजिगीषु द्राति वेदिकेतर संन्यासवादाशी 
झुंजत होती. त्या झु्जीत त्यांना शेवर्टी पराभवच 
स्वीकारावा लागला, कारण वोदिक आयातन संन्या- 
साचे विचार ।चेम।ण झाछे, वेदिक आयात ब्राह्मण 


आगी क्षत्रिय या वणानाच प्राधान्य असलेलें दिसते, 
ब्राह्मणाचे महच्च त्याच्या यज्ञसंस्थेमुळे होतें. क्षात्रि- 
याचें वैभव त्याच्या राज्यसंस्थेमुळें त्याला मिळालेले 
होतें. या दोन्ही संस्थांनी परस्पर सहकार्य करून 
आपलें उभयतांचं महत्त्व राखलं होतें. पुढे आत्म- 
ज्ञानाचा आणि. संन्यासाचा महिमा वाहू लागल्या- 


7 


बरोबर या वणानीं देखील त्या नव्या गोष्टींचा 
स्वीकार केला. अशा रीतीनें वेदिक आयोनी आपली 
संस्काते प्रभावी केळी. गौतम बुद्ध आणि महावीर 
यांनी या वैदिक संस्कृतीला अतिशय 
जोराचा धक्का दिला, आणि वेदिक परंपरि- 
विरुद्ध सामान्य जनतेत फार मोठें बंड उमें केले 
या बंडाला वेश्य वर्णानें देखील मोठा पाठिंबा दिला, 
यानंतर कित्येक शतकें वैदिक आणि अवोदिक विचा” 
रांचें व आचारांचें सतत युद्ध चाळू राहिले 
तथापि या युद्धांत पुन्हां चातुर्व्य पद्धि 
विजय झाला, आणि वेदिक संस्कृतीच्या ब्राह्मण 
क्षाेयांनी आपले नेतृत्व हिन्ढुस्थानांतील सर्व समा” 
जाला मान्य करावयास लावलें. वेश्यांची झाकत या 
देशांत कर्धीच वाहू शकली नाहीं आणि श्द्भातिः 
शूद्रांना बंड करण्याचें स्फुरण देखील झालें नार्ही” 


- वेश्य-शूद्र दुबल झाल्यामुळे न्चातुवेण्यातील विषम- 


तेची पकड अधिक दुढ होत गेली. नवीन स्वतंत्र 
वचार संपूणपण लोपला. बुद्धकाळापासून भारतीय 
समाजाच्या अवनतावस्थेला प्रारंभ झाल्याचें स्पष्ट 
दिसतें. पण त्याची जबाबदारी बुद्धावर किंवा महा- 
वारावर ढकळण्यातची आमच्या विचाखंतांची प्रथा 
मळा सान्य नाहीं. बुद्ध आणि महावीर यांनी निर्माण 
केलेले सामाजिक प्रश्न वौदेक बुद्विमंतांना 
आकलन झाले नाहीत आणि 
सामाजिक अराजकतेला भिऊन त्यांसी जड परंपरा 
टिकविण्याचे जे आंघळे प्रयत्न चचाळाविळे त्यामुळें 
। भारताय समाजाचा सामथ्याबिनादा झाला असे 
मझ मत झाळें आहे. त्या वेळची भौतिक ज्ञानाची 
मर्यादा लक्षांत घेतली म्हणजे चातुबर््यपद्धाति चालू 
राहिळी यांत कांही आश्चर्य नाहीं असें दिसून येईल. 
परतु भातिक ज्ञानासाठी कित्येक शतके युरोपांत 
जा पूवतयारा चाळली होती तिचा आपल्या दाति 


[सांत जो अभाव दिसून येतो, तो अत्यत आश्चर्य 
कारक आहे. आणि याचें कारण उघड आहे; 
युरोपीय लोकांत बुद्विप्रामाण्य आणि व्याक्तेस्वातंत्र्य 
या दोन सिद्धान्तांची जोपासना अत्यंत कडवेपणानें 
चाद्विमतांनी चाळू ठेवली होती, हिंदुस्थानांत बुद 
काळानंतर बुद्धिप्रामाण्य।ऐवजी दान्दप्रामाण्याल- | 


२२८ 


tod IF... Ad 


वेदप्रामाण्याला महत्त्व प्राप्त झाले आणिं व्यक्ति- 


` स्वातंत्र्याऐवजी सामाजिक परंपरेला श्रेष्ठत्व दिके गेले. 


Sn 


न्त्क 


भक्तिसंप्रदायाचें भावसामर्थ्य 


बुद्धानंतर सामान्य जनतेच्या जाणतीची मोठी चळ- 


-वळ म्हणजे हिन्दुस्तानभर मध्ययुगीन संतांनी चाल- 
वेळेला भक्तिमांगीची चळवळ होय. शेतकरी संस्क- 
तीच्या काळांत भौतिक ज्ञानाची वाढ फारशी झालेली 
नसल्यामुळें जीवनशक्तीची सारी वाढ भावनेच्या दिशे 

नच झालेली आढळते, संन्यासवाद,च्ना बुडाशी जसे हैँ 


भावसामर्थ्यं भरून राहिलेले आढळतें, व्याचप्रमार्ण | 


संतांच्या भकितिसंप्रदायाच्या मुळाशी देखील हेच 
भावसाम्यं भरून राहिलेले आहे. फरक एवढाच 
कीं संन्यासाचा मार्ग सवीना सुलम नाहीं कारण तो 
भावनेतून जन्मला असला तरीं त्याचीं साधन बुाडे- 
प्रधान आहेत. याच्या उलट भाक्तिमांग हा संपूण 
भावनेनेच सिद्ध झालेला असतो, हा भेद सोडला 
तर सामाजिक दृष्ट्या संन्यासाप्रमाणेंच भक्ति ही 
देखील 'चातुर्वण्यातील विपमतेविरुद्ध झगडणारी 
प्रद्मतति आहे. उत्तर हिन्ुस्थानांत बौद्ध आणि जैन 
धर्माच्या हल्ल्यांनी वेदिक धर्म खिळखिळा झाल्या- 
मळे त्याचें तेथील तेज लोपले. त्यानंतर वैदिक 
संस्कृतीचा प्रभाव दाक्षिणेत वाढू लागला. सस्कृत 
भाषा बुद्धवकाळापासूनच पंडितांची भाषा बनून 
राहिली हती. बुद्ध-महावीरांनी प्राकृत भाष॑तच 
आपला उपदेश केला होता. पण पुढ त्यांच्या 
धर्माचे साहदित्यहि संस्कृतांत होऊ लागल. यामुळें 
बहुजन समाजापासून ते धर्मेहि दूर गेले. बुद्धकाळाच्या 
आसपास उत्तरेत भागवत धर्म बराच पसरलेला होता, ` 
त्यानें वैदिक विचारांशी समन्वय साधून आपले 

त्व वाढविले होतें, दक्षिणेंतहि शेव-वेष्णव मतें 
वाढं लागलीं होती...या सार्‍या पाश्चभूमीवर मध्यः 
युगीन संतांची भर्किमागाचा चळवळ उभारला 
गढी. लोकमापिचे आविष्ठान धरून ही चळवळ 
फोफावली. सांसारिक दुःखांना वदवून गेलेल्या जन 
तेला मानसिक विसांवा देण्याच कार्य या चळवळी 
केले, या चळवळीतहि दोन पंथ दिसून येतात न्य 
संपूर्ण वेदविरोधी असलेला आढळती Fe 
पेतन्य, दादू इत्यादि मंडळींचा भक्तिमार्ग वादक 
परप्रेा न जुमानणारा आहे, याच्या उलट उके 


२९९ 


णारा भाक्तिसप्रदाय होय. यांत संन्यासाला महत्त्व 
होतें ही गोष्ट देखील लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे. | 
पण वारकरी संप्रदायांतील संत हे वेदाविरोधी नब्हते. | 
आगि त्यांनीं चातुर्वण्योतीले आचारधर्महि कर्धी | 
अव्हेरिळे नाहींत. फक्त मुर्ताचा माग नामस्मर- | 
णाच्या द्वारा आचांडाळ सव समाजाला त्यांनी | 
मोकळा केला आगी संन्यासाचा आग्रह घरला नाहा. 

प्रस्तुत पुस्तकांत महाराष्ट्रांतील ज्या संतांच्या 
ऐतिहासिक कायाचे समालोचन करण्यांत आलें आहे, 
तें प्राधान्थेंकरून वारकरी पंथाचे आहे. रामदासांचे 
यं या संतांच्या कायाला मारक झालेलें आहे 
असा विवेचनाचा निष्कपे आहे. वारकरी संतांनी 
महाराष्ट्रांतील बहुजनसमाजाचें मन सुसंस्कृत केलें 
आणि त्याची संघटना करून उच्चवर्णयांच्या 
सांस्कातिक दास्यांतून त्या समाजाची सुकततां केळी 
हां पुस्तकाचा मुख्य सिद्धांत आहे. मात्र या 
-चळवर्ळातून जें महाराष्ट्राचे राज्य निमाण झाले 
तें शेवर्टी उच्चवर्णीयांनी आपल्या दितसंबंघासाठी | 
रावावेलें आणि त्यामुळें बह्ुजनसमाजाला पुन्हां. | 
दास्यांतच खितपत पडावें लागळें. या आपर्त्तीदत | 
बाहेर पडण्याचे सामर्थ्यं वारकरी संतांच्या चळवळी 
तून निर्माण होऊं शकर्ले नाही हें देखील या पुस्तः 
कांत शेवटी कबूल केलेले आहे. याचां अर्थ 

महाराष्ट्रांत मराठेशाद्दाच्या अतापयंत च्चातुवण्यपद्ध- 
तीचेंच वर्चस्व ` टिकून राहिलें. असा होतो, हा 
महाराष्ट्राच्याच नव्हे पण साऱ्या भारताय संस्कृतीच्या 
इतिहासाचा निष्कर्षे आहे 


संतांचे समाजशास्त्र शंकराचायाच्यापेक्षां 
अधिक पुरोगामी 
जीवनविकासाळा भौतिक परिस्थितीची अनु- 
कूछता आवश्यक असली, तरी अन्तःप्रेरणा प्रभावी 
असल्याशिवाय जीवनविकासे सिद्ध द्दोत नाहीं, पशूँ: 


झालेला विकास हा देखील अत गत 


» 
क 
क 


तून मानत्रांत रे 
्चेतत्यशक्ताच्या अखंड क्रियाशीलतेचाच पारिणाम | 

नवदर्शन निर्माण झाल्यानंतर 
समजला पाहजे 


फंसी 


` नवभारत 


त्याला उपयुक्त असा नेवंदेहहि तयार होणें शक्य 
होते. पण दशनाचाच अभाव असेल तर देहाची 
निर्मित अशक्यच होईल. शिकारी मानवांतून 
शेतकरी मानवाची निर्मिति झाली. त्यापूर्वी देर्खाल 
_ अश्या एका नवदशनाची निर्मिति झाली असली 
पाहिजे. शेतकरी अवस्थेतून जेव्हां संन्यासवादी 
अध्यात्माची निर्मिति झाली त्या वेळीं त्या अध्यात्म- 
दर्दीनाला नवा समाजदेह मिळवून देण्याची धडपड 
निर्माण व्हावी हैं अगर्दी क्रमप्राप्तच होतें. बोद्ध- 
` जैनांच्या यज्ञविरोधी संन्यासदशनाला वैदिकांनी 
आपल्या परंपरेत सामावून घेतल्यानंतर त्या दरश- 
नाला अनुरूप असा नवा समाजदेह निर्माण करण्या- 
चा प्रयत्न वैदिक परंपरेतील ब्राह्मण करूं शकले 
नाहीत, उलट सामाजिक बंधनें त्यांनीं पूर्वीपक्षांहि 
आधिक कडक केलीं, पूर्वी वर्णातराची रुरंहा चाळू 
असलेली प्रथा बंद करून जातिसंस्था रूढ 
केली. पुनर्विवाह, मिश्रविवाह अघ्यं ठरावेले. 
सहभोजनादि अन्नव्यवहार आणि परदेशगमन यांना 
बंदी केली आणि अध्यात्मविद्रेचा आधिकार्राहि वैदिकां- 
पुरता मयीदित केला. वेदाचा अधिकार पूर्वी निदान 
अवर्णिकांना तरी होता; आतां क्षत्रिय, वैद्य आणि 
ब्राह्मण स्त्रिया यांनाहि तो उरला नाही; कारण ते 
वर्ग संस्कारभ्रष्ट होत गेले. केवळ श्रोत्रिय ब्राह्मणां- 
नाच ब्रहमाविद्रचा आधिकार राहिला. आद्य झकरा- 
चायाँच्या सुमारास जी नवंवैदिक धर्म हिंदुस्थानांत 
िर्माण झाला त्याचें असे भ्रष्ट स्वरूप झालें होतें, 
पाश्चात्य ग्रंथकार याला ब्राह्माणिझम्‌ म्हणतात. त्यांत 
कांही चूक आहे असे मला वाटत नाही, आद्य 
शंकराचार्य अद्वैताचें तत्वज्ञान कितीहि क्रांतिकारक 
असलें तरी त्यांचें समाजशात्त्र संपूर्णपणे प्रातेगामी 
होतें यांत शका नाही. कारण ब्रह्म ही ओपानिषद 
वस्तु असल्यामुळे वेदाचा अधिकार नसलेल्या कोणाहि 


माणसाला त्याची प्राप्ति दोणं शक्य नाही हैं त्यांचें 


, मत प्रासदःच आहे. व्यवहारांत ब्राह्मणाळाच संन्या- 


साचा अधिकार म्हणजे मोक्षाचा अधिकार अरी 
झकराचार्याच्री भूमिका ठरते. ही भूमिका अवेदि- 
कांच्या भूमिकेशी तुळून पाहिली असतां संकुचित 
आणे अहंकारी आहे हैं कबूल केलें पाहिजे. वेदिक 


समाजशास्त्राचा आगे आध्यारमिक. म॒क्तीचा शकरा” 


भारतीय संतांनीं तोडून टाकला ही गोष्ट भारतीय 
समाजशास्त्राच्या इतिहासांत अत्यंत महत्त्वाची आहे. 
या संतांनीं मुक्तीसाठी वेदाधिकाराःची आवस्यकता 
ठेवली नाहीं. नामस्मरणाने चित्तादि होते व चित्तः 
झाद्वि झाल्याने आक्ज्ञानाची प्रातिः होते. दीं 
मोक्षावस्था होय असें -संतांच सांगणें असे. वैदिक 
काच्या जागी नामस्मरणाची स्थापना हा संतांचा 
क्रान्तिकारक शोध होय. मात्र तो नाममंत्र सुकत 
झालेल्या संतांकडूनच घेतला असतां साधकाला 
चित्तशुद्विकारक होतो असें संतांनी ठरविले, य 
वैदिक मार्गातील ब्राह्मणाचे महत्त्व या संतमागौत 
गुरूला प्राप्त झालें. सथापि हा गुरु जातिद्श्या 
पारखावयाचा नसून आत्मानुभवदृष्टया पारखावयाचा 
असल्यामुळें संतांच्या गुरुपूजेंत जातिभावनेला स्थान 
नाहीं. या दृष्टीर्ने संतांचा साधनमागे हा शंकराचा 
यांच्याच साधनमार्गीरक्षां अधिक लछोकद्ाही स्वरूपाचा 
म्हणावा लागतो. आणि याच अर्थानें संतांचें समाज” 
शासत्र शंकराचार्याच्या समाजशास्त्रांपेक्षां आधिक 
पुरोगामी ठरते, 


चातुवेण्याच्या समाजशास्त्राची मगरमिठीं 

. परंतु हैं पुरोगामित्व अध्यात्ममार्गापुरतेंच मर्याः 
दित झाछेलें आढळतें. इतर सामाजिक बाबतींत ते 
प्रतिगामीच राहिलें. यांचें कारण या संतांना सामा- 
जिक क्रांतीची दृष्टिच नव्हती, ते फक्त आध्यात्मिक 
विचारातच रंगलेले होते. आणि यामुळें चात॒वे- 
प्यौच्या भ्रष्ट आवृत्तीलाच त्यांचा न कळत पाठिंबा 
मिळाला. या पाठिंब्याच्या जोरावर सामाजिक 
विषमता तशीच जाव धरून राहिली आणि मरा- 
ठ्यांचें राज्य निर्माण झाल्याबरोबर चातुव॑र्ण्याच्या 
समाजशास्तराप्रमाणे तें प्रथम ब्राह्मण- क्षत्रियांच्याःच 
गौरवाला कारणीभूत झारले, या गौखामुळें त्यांचे 
वर्चस्व वाढलें, महाराष्ट्रांत शिवाजीनंतर प्रभावी 
क्षत्रियवर्गहि पुढें न आल्यामुळें ती राज्यसत्ता देखील 
महाराष्ट्रांतील कर्तबगार ब्राह्मणांच्याच हातीं गेली 
आणि ब्राह्मणांचे श्रेष्ठत्व वज्स्लेप झाले, संतांनी 
केलेली पारमार्थिक विचारातील क्रांति. सामाजिक 


२३२. 


है 


. Ca 
चायौनीं जोडून दिलेला हा संबंध नंतरच्या सवे . 


महाराष्ट्रीय संतमंडळार्चे ऐतिहासिक कार्थ ` 


क्रांतीत परिणत न झाल्यामुळे महाराष्ट्राचा सवीगीण 
विकास होऊं शकला नार्ही. 

महाराष्ट्रांत बोद्ध, जैन, लिंगायत, महानुभाव 
इत्यादि अवैदिक पंथांनी चालविलेला प्रचार 
यशस्वी झाला नाहीं याचें कारणहि समाजांतील प्रमुख 
घटकांवर चातुर्व्याच्या समाजशास्त्राची बौव्दिक पकड 
होती हेंच आहे. वारकरी संतांनी संन्यासम। र्ग सोडला 
व भक्तिमार्गाचा प्रचार केला ही गोष्ट खरी. पण 
मक्तिमार्गाचा प्रसार करतांना जातिबंधनाचे पादा 
तोडण्याची अवश्थकता त्यांना भासली नार्ही, ही 
गोष्ट आधिक महच्याची अहि. अवैदिकांचा संन्यास 
हा या दृष्टर्नि अधिक पुरोगामी आणि क्रांतिकारक होता 
असें माझें मत आहि. हैं क्रांति कारकत्व वारकरी संतांना 
उमगलें नाहीं. शंकराचार्यांना ज्याप्रमाणें अद्वैता- 
साठीं सामाजिक नवदेह निर्माण करण्याची आवश्य- 
कता भासली नाहीं, त्याचप्रमार्णे ज्ञनिश्वरांनाहि मक्ति- 
सुखाच्या आस्वादासाठीं नवा सामाजिक देह तयार 
केला पाहिजे याची जाणीव झाली नाही. ज्ञानेश्वरांचा 
समाजशात्रांतीठ हा कचेपणाच समजला पाहिजे. 
इकराचार्याचा नवा ब्राह्मणधर्म आणि ज्ञानेश्वरादि- 
कांचा नवा माकिपेथ हे दोन्दीहि मारी नव्या समाज: 


शास्त्राला जन्म देऊं शकले नाहीत ही गोष्ट मोकळे- 


पणानें कबूल केली पाहिजे. वारकरी संप्रदायाबद्दळ 
राजवाड्यांनी जे कठोर उद्‌गार काढले आहित ते 
वे लागते. 


एका अर्थानें बरोबर आहेत असेच म्हण 
लोकमान्य टिळकांनी आपल्या गीतारहस्यांत भक्तिः 
गी संन्यासमागीतच. 


मार्गी संतांना झंकराचायाच्या बल 
गोंवलें आहे तें देरा सामाजिक कर्मयोगाच्या दृष्टीने 


बरोबर आहि, असेच रदसून राजवाड्यांनी 
संतांच्या पारमार्थिक कायीसंबंधीं गौरवाचे उद्‌गार 


काढलेले आहित" 


वारकरी संतांच्य 
पारमार्थिक दृष्ट्या विशेष भेद 
तो सामाजिक दृष्टींत आहे. ग 

योनी पुरस्कारिलेल्या नवब्राह्मणधर्माचे महारात 
मखर पुरस्कते होते. वैदिक पद तय”. हुक 


नाहीं, जी * 
रामदास हें श्चा” 


विशेष प्रकारचा आहे. चांठुरवण्यीतील आचार 
विचारांचे पालन करण्यांत ते अत्यंत दक्ष होते. 
चाठु्-व्यवस्थमागील समाजदर्शन त्यांनी आदर्श 
म्हणून मान्य केलें होते या आदर्शाची महाराष्ट्रांत 
प्रस्थापना करणें हैं त्यांनी आपलें जीवितकार्य मानले 
होते. त्यासार्ठी सर्व प्रकारची संघटना करण्याचें कार्य 
त्यांनीं हाती घेतलें. त्यासाठीं प्रथम आद ब्राह्मण 
निर्माण केले पाहिजेत असे त्यांनी ठरविले 
त्यांचा दासबोध यासाठीच निर्माण झाला आहे. 
त्यांच्या मठांतील कडक शिस्त यासाठीच योजि- 
छेली होती. अशा आद ब्राह्मणांनी आदश 
क्षत्रियांशी सहकार्यं करून महाराष्ट्रांत बुडालेला 
महाराष्ट्रधर्म पुन्हां प्रस्थापित करावा हैं त्यांचें महान्‌, 
स्वप्न होते. वारकरी संतांपे्षां रामदासांचे हें वैशिष्ट्य 
स्पष्ट दिसणारे आहे. आणखी एका बाबर्वीत राम- 
दासांच वेगळेपण स्पष्ट केले पाहिजे. रामदास संत 
होते, म्हणजे नामस्मरणाने साक्त मिळते हें तच 
मान्य करणारे होते हैं खरे; पण संत असूनहि ते. 
उत्कट चावुर्वण्याभिमानी होते. - यामुळें त्यांनी 
गुरु तो सकळांसि ब्राह्मण १ या तत्त्वाचा आग्रह 
घरला होता. आणि ब्राह्मणाने नीच . जाताचा गुरू 
करतां कामा नये असा त्यांचा कटाक्ष होता. यामुळें 
संतांच्या पारमार्थिक जावनांतहिं जातिबंधनांना जें 
गौणत्व लाभलेले होते ते रामदासांच्या पारमार्थिक 
जीवनांतहि सांपडत नार्ही. त्यांतहि ब्राह्मण- 
जातीचा गौर आढळतो. गुणांचें ब्राह्मणत्व आणि 
जातीचें ब्राह्मणत्व यांचा रामदासांत अभेद मानलेला 
आहे. यांचा सामाजिक परिणाम प्रतिगामी 
होणें अपरिहार्य आहे. व तसा तो महाराष्ट्रांत 
झालेला आहे. प्रस्ठुत पुस्तकांत रामदासांच्या 
कायीचें मूल्यमापन करतांना रामदासांना थोडा 
अन्याय झाला आहे. रामदास ब्राह्मणांचे राज्य करूं 


पहात होते असें म्हणतां येणार नाहीं, वैयक्तिक _ 


खार्थ रामदासांच्या दिकवणुर्कात नाहीं. तथापि 
त्यांचा चातुवैप्यीच्या आदर्शावरील विश्वास हा 
कितीहि प्रामाणिक असला, तरी त्याचे सामाजिक 
दुष्परिणाम त्यांना दिसू. शकले नाहींत, यामुळे 


त्यांच्या आदे कल्पना त्यांच्या ग्रंथांत व त्यांच्या 


डोक्यांतच राहिल्या, व्यावहारिक ध्या त्या कल्पः 


२३१ 


_ नाँचा परिणाम सांमाजिक विष्रमता हृढावण्यांतच 
झाला अर्से म्हणार्वे लागेल. वारकर्री संतांचा आगे 
_ रामदासांचा चात॒व॑ष्यांवर सारखाच विश्वास असल्या- 
` मुळे तत्वतः दोघांचे समाजशास्त्र एकच होतें. पण 
संतांच्या कार्ळी महाराष्ट्र राजकीय दृष्ट्या परतंत्र 
पा झाला होता आणि रामदासांच्या वेळी मः 
` राष्ट्राचं स्वतंत्र राज्य उदय पावलें होतें. या 
` फरकामुळे आणि कांडी अंशीं प्रकृतिगत भेदां- 
मुळें सतांच्या व रामदासांच्या उपदेशांत वेगवेगळ्या 
भय "गाष्टींवर कमी-अधिक भर दिलेला आढळतो 
ज्ञानेश्वर हे रामदासांच्या काळी असते, तर त्यांनीं राम 
` दासांपेक्षां आधिक्र क्रांतिकारक उपदेश केला असता 
' असेमला वाटत नार्ही. ज्ञानेश्वर-एकनाथांत सुप्त 
. असलेलें ब्राह्मणगौरव रामदासांत प्रकट झालें येवढेच. 


> 

. सामाजिक समता हैं प्रधान मूल्य 

> ' आत्मसाक्षात्कार आणि सामाजिक. रुमता यांचा 
. परस्पर संबंध काय आहे हा एक अत्यंत विचारणीय 
प्र्न आहे. आत्मसाक्षात्कारी पुरुष करील ती नीति 
आणि सांगेल तो धर्म अशी एक अध्यात्मवादी 
विचारकांची रढ. श्रद्धा आहे. आत्मसाक्षात्कारी 
लोकांच्या जीवनाचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यानंतर 


if 
है. 

हु 

fr 


नवभारत. 


ही श्रद्धा काल्पानिेक आहे असा माझा निर्णय झाला 
आहे. आत्मसाक्षात्कारी पुरुष व्यक्तिशः निरहंकारा 
आणणे नेमॅम झालेले आढळतात यांत शंका नार्ही 

परतु सामाजिक बाबतीत सवाचे विचार सारखेच 
असत नार्दीत. त्याबाबतीत त्यांची बुड पूर्वै 
संस्कारानुसास्च काम करीत राहते, अथवा 
त्यांची विशिष्ट प्रकृति आत्मसाक्षात्कारानंतरहिं 
पारशी बदललेली आढळत नाही. आणि म्हणूनच 
आत्मसाक्षात्कारी मंडळीत परस्परविरोधी सामाजः 
शात्रांचे पुरस्कते आढळून येतात. यामुळें आत्म 
साक्षात्कार हे जीवनाचे एकमे मूल्य मानणें धोक्याचे 
होईल. आत्मसाक्षात्काराब्ररोबरच सामाजिक समतेची 
तळमळ हैं देखील जीवनाचें मूल्य म्हणून स्वतंत्रपर्ण 
मान्य करण्यात आलें पा।हजे असें माझें मत झाले 
आहे हीं दोनहि मूल्ये सारखीच महत्तवार्ची मानल्या- 
शिवाय 'मिचारांतील गोधळ नाहीसा होणार नाहीं. 
माझें स्वतःचं मत तर असें झालें आहे कीं, सामाजिक 
विकासाच्या दृष्टीनें समता हैं प्रधान मल्य समजलें 
पाहजे. या मूल्याची आराधना करीत असतांना 
जेव्हां आत्मसाक्षात्कार होईल व्या वेळीं तो व्यक्तीला 
आणि समाजाला एकाच वेळीं कृतार्थ करूं दाकेल. 


गांधीजींच्या नेतृत्वाखाळी बनलेला गेल्या तीस वर्षांचा इतिहास अत्यंत नाट्यपूर्ण असा आहे 


स्वतः गांधीर्जामध्ये नाट्याचें सारसवस् संक्षपार्ने केंद्रित झालें होतें. जसे त्यांचें जीवन संयमाने, कलामयतेने' 
आणणि काव्यसोंदर्यानें नटलेले. होतें, तसेच त्यांचें मरणहि 


प. जवाहरलाल नेहरू (लंडन २२-१०-१९४८) 


Wr TN २३३; 


|) 


मा, द्‌ राळ चै द्र 


| साहित्यिकाचें त च्चज्ञान | 


साहित्यिकाला तत्त्वज्ञान असते काय £ ` असलेच 
पाहिजे कां १ नसल्यास साहित्यास कमीपणा येईल 
काय १ अतात्विक साहित्य म्हणजे तरी काय 
. आणि साहित्यांत तत्त्व्ञान असल्यास तें त्याला 
अधीन ठेविते कीं, तें त्याला अधीन असतें १ किंवा 
असा कांही प्रकार नसून हे दोन्ही शिवशक्तीप्रमाणें 
द्वैतांत अद्वैत साधतात १ हें सृष्टितत्व आहे तरी 
काय १--हे आणि असलेच कांहीं प्रश्न साहित्य- 
तत्वविचार करीत असतांना उदूभूत झाल्याशिवाय 
रहात नाहीत, आणि त्याला उत्तर देण्याची टाळा- 


टाळी करण्यांत अर्थ नाही आगि तें अवश्यहि नाहीं, . 


तत्त्वज्ञान हे साहित्याचे संजीवन 

पाहिली गोष्ट ही कीं, साहित्यांतर्ले तत्त्वज्ञान हं 
त्याचें अंगभूत असतें. तें साहित्याला पडु मानून 
आपलें पशुपातित्तर गाजवीत नाहीं. असें न झाल्यास 
हा पशु-पशुपतित्वाचा पाश साहित्यास गळफांसहि 
होऊं शकतो. आणि हा गळफांस चुकावेण्याच्या 
गडबडीत साहित्य मतधर्माची अथवा राजनीतीची 
बटीक बनते. आणि हैं साहित्याचें चारित्र्य त्याच्या 
आत्महत्येहून खडतर असतें, तें साहित्याला ताप: 
दायक होतें. आगि हा ताप. जर साहित्यास तपा 
प्रमाणें .फलदायक “करतां आला नाहीं तर साहित्य 
रोगिष्ट बनतें-मरतुकर्डे बनते" आणि या धक्क्याच्या 
मामल्यांत तें मरूनहिं जाते. परंतु हैं मेलेले मढे 
जिवंतपणावर मात करण्याकरितां “ ममी ”- 
(Mu5)च्या वेशात थाहून पितरांच्या ऐटीत मिरवू 
पहाते. साहित्याची ही दुर्दशा व्हावयाची नसल्यास 
त्याने आपल्या अंतर्गत संजीवनानें आपल्याला 
नवीन तर केळें पाहिजेच; एवढेंच नव्हे तर आपल्या 
रूपनार्वान्याहूनाहे वरचढ असा आत्माविष्कारहि 
केला पाहिजे, 


i; #4 २३ दे्‌ / न क 
PRR, CET NT 


साहित्य विश्वोत्पत्तीइतकं अजब. - 
साहित्य शब्दानें जड आहे पण अर्थानें अमर 
आहे. आणि साहित्यांतील शब्दाथीची ही जोडी 
आपल्या दांपत्याच्या समरसतेने नित्य नवी अशी 
सृष्टि निर्माण करते. पण जसें दांपत्यजीवनाचें | 
सामरस्य लम्नासारझ्या शरीरसंबंधांतहि गृहीत घरछें | 
जाऊन जीवन जुलमाचा रामराम वनते, आणि | 
कामाच्या होळीत प्रेमाचीहि राख होते, त्याप्रमाणें | 9 
शब्दजनित विकत्मः आणि वितर्क यांनी विचारांत | 
प्रलय माजतो, आणि अर्थाचा अनर्थ होऊन शाब्दा ०00 
च्या जाळ्यांत व्यर्थ वाऱ्याशिवाय कांहीच “-दुसरे० 
सांपडत नाहीं! , 0000000.) 
पण साहित्यिक शब्द जातिवंत सामरस्य तून | 
निष्पन्न झालेला असतो. अर्थ म्हणजेच शब्द. शब्द | 
म्हणजेच अर्थ, कुत्रा म्हणजे क, उ, व र वं आओ 
या स्वख्यंजनांचा संघात नसून तो आपल्या. ज्ञानः | 
चक्षूसमोर कुँत्रा या शब्दांत गर्भित असलेल्या अथाची 
आकृति वा चित्र उमें करूं शकतो. कोणी म्हणतील 
हैं मराठी भाषेचे रूढिसामर्था आहे. कारण कांही 
असो; अशा अर्थसंपन्न झाब्दांनींच भरलेल्या कोण- 
त्याहि भाषेंत हें नांवरूपाँचें जोडपे आपले भाव- | 
साम्राज्य प्रस्थापित करूं शककर्ते, या साच्या तंत्वांतहि | 
पुष्कळच ज्ञान भरलें आहे. शब्द नांवागणिक | 
कातिआङृताचे तरंग उठवीत चित्तांत भावमंथन करे | 
शकतो, ही साधी घटना ` विश्वोत्पत्तीइतकीच अजब ` | 
आहि. आपल्या शर्नेद्रियांवर क्षणोक्षणी येऊन आदः | 
ळणाशि अनत रूपें शब्दाच्या शूत्यांतून सूक्ष्म देह. 
निमीण करून घेऊन, आपल्या भावनेच्या प्रांतांत | 
शिरून शब्दगतीच्या छैदाबरोबर चित्ताच्या आनंदा- | 
पर्यंत जाऊं शकतात. हा त्यांचा व्याप पाहिल्यास 
विश्वातील ही अणुघटना कोणत्याहि महत्वाच्या घटः | 


4, 


नवभारत॑ 


नेहूंन आपल्या अंतःसारांत यत्किंचित कमी नाहीं 
असे दिसून येते. सिंधूच्या बिंदूंत अछोल-कल्लोल 
दिसणें अवश्य असल्यास आपली दृष्टिहि सूक्ष्मदराक 
बनली पाहिजे, त्याचप्रमाणं साहित्यांतील मात्रांच्या 
ल्युगुरूच्या गर्तीतील स्वरितोदात्तांच्या चलनवलमनां- 
तीळ संवेदनांन्चे सुख भोगण्यास हृदय संस्कारसंपन्न 
असावें लागतें, तेव्हां त्याच्या लक्षांत येत की, शब्दां- 
तून भावना प्रगट होते, त्याप्रमाणें भावनेतून शब्द 
प्रगट होतात. अदस्य जगांतून, वेज्ञानिकाच्या श.स्राय 
तराजुहून अत्यंत पूक्ष्म अंशा बिनतारी यंत्रा 
वरून सदैव संदेश चालूच असतात; त्यांतील कांही 
एकेकांच्या हृदयकेंद्राकडे आकर्षित होऊन त्या 
'स्पशीच्या चरक्यांत उत्पन्न झालेल्या विर्जेत चित्राची 
सृष्टि निर्माण होते, आणि ती आपल्या जिवाला 
बून सुक्या बोलांतूनच रंजवू लागते. या 
रंजनांतूनच भावाथसंपन्न, रूपवान्‌ आणि ठृत्यशील 


असे शब्द येतात आणि अशा वेळीं आलेल्या - 


उद्गाराला आपण काव्य म्हणतों. 
शब्दाथ हे ' ऋचमिथुन ! 

श्रीवाल्मीकि कवीला अशाच एका बाह्याहीपित 
घक्कथानें आपल्या एका अतर्गत अनादि भावाचा 
स्फोट करावा लागला, क्रोचवधाची ही घटना एका 
अर्थी अत्यंत सामान्य होय. आजहि हजारों लोक 
मोहांत असलेल्या प्राण्यांची शिकार करतात व 
आपली अत्यंत साधी भूक मागाबेतांत, परंतु 
साहित्यिक मनाला ही साधी घटना विश्वप्रळयाचची 
. प्रतीक बनते. विश्वाची उभारणी करूं. पाहणाऱ्या 

भावाचा संदेश ती घटना व्याच मनांतून प्रकट 
कराविते. क्षणभर आपण अशी कल्पना करूं कीं, हैं 
क्रोंच-मिथुन शब्दाय-मिथुनच॒ आहेत. आणे 
त्यांच्यांतीळ एकमेकांकडील स्वाभाविक, ओढ जो 
भाव ध्वनित करते तो तर विश्वोत्पत्तीच्या ऊर्मीचा 
उगमच आहे, हा स्पर्धे ज्या हृदयाला होऊं शकतो 
तें हृदय विषयनिरपेक्ष, आनंदाचे प्रतीक बनते आणि 
सृष्टीच्या आनंदाला सहकारी होतें. याउलट कांही 
बेरड मनें अर्शीहि असू शकतात कीं, त्यांच्या विषय- 
सापेक्ष प्रयोजक दृष्टीला शब्दार्थाचें हैं परस्पर गोजा- 


रणे वेगळ्याच अर्थाने उपयुक्त वाढून त्यांनी 
एकमेकांपासून झोडून फोडून वेगळें करण्यांत दिकत 
तर वाटतच नाही, उलट आपल्या या विचा 
शिताफीब्रद्वळ स्वाभाविक धन्यता वाटते. हां 

साहित्यांतील सह-भावनेच्याच नव्हे, तर कोणत्याहि 
सह-जीवनाच्या भावनेस संहारक आहि. हृदयाचे 
काव्य न्यायाच्या तर्कटांत शिरून बुद्धीच्या रा 
ग्रामांत हृदयाचा चूर होऊं शकतो तो असा! 
कालिदासाला वागर्थांत पावेती-परमेश्वर्‌ Bs 
आपल्याला वरील उदाहरणाप्रमाणें शब्दार्थ देदि ९% 


- क्रॉंच-मिथुनःच आहे असें दिसेल. 


ईश्वराचाहि इश्वर ! य 

राम-सीता या दांपत्याचा बिघाड करून न 
रावण आपली अनिव्रैथ विष्रयवासना तृत * क 
पहात आहे त्यांत श्रीवाल्मीकीच्या आर्ण दृष्टीला $ 
विश्वसंहाराच बीज दिसळें व तसल्या संहारकाचा 


४ त्र बता 
संहार करणारा राम घ्मप्रतिष्ठापनिचा EE 
वाटतो. आपण ब्दार्थ-दांपत्याचें 4 


पोळखं ं णे अर्थ केवळ 
ओळखू, तर शब्दाचा मंत्र बनेल आण | णि 
मानसिक आकृति न राहतां सुष्टिरूप दीदी. द 
अशा संत्रवार्णीतूनःच नवी सृष्टि निर्माण हात. 
म्हणून तर श्रीसमर्थ रामदास म्हणूं शकतात 
जे अनंत ब्रह्मांडे घडी । लीलाविनोर्देचि मोडी । 
आपण आदिपुरुणी दडी । मारूनि राहे ॥ । 
जे लावप्यस्वरूपाची शोभा। जे परत्रह्मसूयाची प्रभ 
जे शाब्दी वदोनी उभा । संसार नाशी ॥ 
जे ब्रह्मादिकांची जननी । हरिहर जेपासुनी । 
सृष्टिस्चना लोक ।तिन्ह्दी । विस्तार जयेचा ॥ 

जे योगियांचे ध्यानीं । जे साधकाचे चिंतर्नी । 

जे भिद्बांचे अंतःकरणं । समाधिर्मे ॥ 


> 


ज बढ्धिं। 
नाना धिद्या-कळा-सोंदूध | नाना विश्व याची 3 
जे सूकम वस्तूची शुध्दि । ज्ञप्ति मात्र ॥ , प्या 
असे सांगून श्रारामदास शेवर्टी सी“ . ह 


/ 


विसरत नाहीत-- ५; 
या वचनाचा आभिप्राव । अनुभवी जाणती |! 


ती शब्द-शक्ति सरस्वती ही ईश्वराचा दिं 
आहे म्हणे ! 


र 


ST 


रेड ` 


बाऱ्याची लहरि खुले 
त्यांतचि नवदृष्टि फु. 
त्या स्पर्श हृदय सुळे . 
हो, हो, आकाश झुले ! 
डोळ्यांनी रंगाविले 
शबासांनीं जत्य दिले, 
नांवाला जणुं नटले, 
--काव्य जाहल ! 


त्याचे ते वज़बोल. 
रुक्ष हृदी रुतति खोल 
निद्य जीभ जाळुनि 
फोला 

डुःखावारि नाचते 
दूर्पित शिर ठेचते ! 


भू 


कलांचे स्वरूप 

मी तरी जीवनाप्र 
होणाऱ्या चिजा आहित अर्स 
ढग असतील ते देवसत्राढा 
महती वाढवून डोळ्याआड हो 
सामग्री आणि सुप्त शाक त्यांचा 


]दैसणारी कलात्मक दे्ि ही जीवना 


प्रा. द. रा. 


माणें कलाहि आनंदांत उगम 
झव समजतो. आणि या दोन्ह 


आडव्या येणाऱ्या राक्षसी छाये प 
तात, अशा कल्पनेने आणि धीर्न मी कलासमुदायाकंडे पहातो. « « के 


[चा अभ्यास आणी याचं 
ला रूप देऊन सजविणारा विश्वमायाच 
चेन्द्रे, सुंबई मराठी साहित्यसंघासमोरीळ भाषणांतून ( 


कवन 


श्र _--गोल दृष्टी माप तं, 
५ ~ 
स्वगे-नरका व्यापते ! 


आंतड्याशीं बोलते ed i 
सौख्य-साथें डोलते १४ 
छ की... 


प्रेम-प्रेमीं रंगते ! 
जीव मोहळ लुंबळें, 


काव्य गीती इंबले ! Bt 
गीतलहरी उधळती वी 
तारकाही खिदळती ! 
भूवरी ऋतु खळला 


सूर्य चन्द्रा भाळला ! 
जीव जीवे भारला . 

रसगुणें तो हारला; . कः 
सर्वओतप्रोतती  ' ने 
एकमेकी ओतती ! 


SIAR" a 


_ 04. 5 क 


ही 
PP 
-६ टू VIE 


FS 


dred 


[eS 
४03 0 की 
>> 


कक 


I 


पावून आनंदानें विस्तारून आनंदांतव विलीन | 
ही प्रांन्तांत जे कां्दी तरंगत येणारे सुख-दुःखांचे | 
प्रमाणें आपल्या तात्पुरत्या बिरोधानें सत्रीचीच | 


> >. 
९टै-- .- 


सिद्धि, त्यांची नियोजना या संबीतून अनुस्यूतपर्ण 


च आहे. 


. र टू १. ९९ 
PEE ~, 4 


२४-७- ४८ ) 


२३५ 


श्री. ह. कृ. मोहनी 


। कॉँग्रेसची अध्यक्षीय निवडणूक 


त्रिपुरी काँग्रेस च्या वेळी 

ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेर कॉंग्रेससंस्थेच्या 
अध्यक्षपदासाठी जी निवडणूक झाली ती कॉंग्रेस- 
संस्थेच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्वाची आहे. गेली 
कित्येक वर्ष कच्रितच एकाद्या वेळी कॉँग्रेसच्या 
अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढविली गेली आहे. 
त्रिपुरी काँग्रेसच्या वेळी कै, श्रीसुमापरचंद्र बोस व 
श्री. पद्टामि सीतारामय्या ह्यांमध्ये निवडणुर्कानें 
- अध्यक्षपद ठरविले गेळें असलें, तरी व्या वेळीं कग्रेस- 
च्या पुढील राजकीय धोरणाबद्दळचा प्रश्न गंभीर 
स्वरूपाचा होता, असे मानण्यास. जागा होती. 
प्रांतिक स्वायत्तता मिळाल्यानंतर मध्यवती सत्तेसाठी 
किंवा स्वराज्यासाठी ताबडतोब लढा द्यावा कों, 


राजकारणाचे गाडे आस्ते कदम चालवून लढ्यासाठी 
अनुकूल संधीची वाट पद्दात बसावें असा त्या वेळी 
प्रभ उत्पन्न क्षाला होता, श्रासुभाषचंद्र लढा 
देण्यास उत्सुक असले, तर बांग कमिटीचे इतर 
'गांधीमतानुयायी सदस्य गांधीजीच्या एकमेव 
व्यक्तिमत्तेवर निभर राहून राजकारण चालवणारे 
होते. ह्यामुळे श्रीसुमाष बोस यांचें राजकीय 
धोरण कॉंग्रेसमध्ये प्रमावी व्हावयाचे, कीं महात्मा- 
जींच्या अशैनुसार कॉंग्रेसची नौका हाकारावयाची 
असा पेंच राजकीय पुढाऱयांमध्ये निमाण झालेला 
होता. त्या वेळीं राजकारणांचा हा प्रश्न अत्यंत 
महत्वाचा होता, आणि पुढील दहा बघराच्या 
राजकारणी घटनांमुळे, आपल्या देशांतील ध पर- 
देशांतील लष्करी घडामोडी अनुभवल्यानंतर हा 
सामान्य व उपेक्षणीय प्रभ होता असें आतां कोणी 
म्हणूं शकणार नाहीं, ' 

दहा वषीपूवीच्या राजकारणाची ज्यांना आठवण 


आहे त्यांस हेहि स्मरत असेल कीं, गांधी-सेवा-संघ 
ही हिंदुस्थानव्यापी संघटना देखलि “सुभा बोस 
विरुद्ध पट्टाभि सीतारामय्या ? ह्या राजकारणांत 
पक्षमेदामुळे बहुतांशी अंतर्धान पावली. गांधी-सैवा- 
संघ हा विधायक कार्यकर्त्याचा, नेतिक गुणांचें संगो- 
पन करणारा गांधी-मतानुसारी संघ असल्यामुळे तो 
राजकारणांतील पक्षभेदाच्या अतीत असा ih 
राहिला पाहिजे अशी संघाचे अध्यक्ष श्री. किद्दोर- 
लालजी सश्रूत्राला, महात्मा गांधी व संघांतील 
अधिकारी सदस्य यांची नौतिक धारणा होती. आणि 
अध्यक्षपदासाठी उभे राहिलेल्या दोन उमेदवारांच्या 
मताभिन्नतेबुळें व एकदम उपास्थित झालेल्या अशा 
पक्षमेदामुळें हा मोठा संघ देखील गांधीजींनी 
विसजन करून टाकला ! 


निवडणुकीमागील भिन्न विचारछरा 

मागच्या महिन्यांत काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी 
जी निवडणूक झाली व जे मतांचे आंकडे प्रांतांनि” 
हाय प्रासेद्ध झाले, तिच्यावरून कोग्रिसमध्यें देशा- 
पुढील निरनिराळ्या राजकीय धोरणांचा प्रश्न उप- 
स्थित झाला आहि असें म्हणतां येण्यासारखे नादी, 
महाराष्ट्रामध्ये मतें देण्याऱ्या काँग्रेस समासदांत श्री: 
पुरुषोत्तमदास टंडन ह्यांची विशेष वैयाक्तिक माहिती 
असेल, त्यांचे व्यक्तिमत्त्व, ध्येय-धोरण, त्यांच्या राजः 
काय आझाआकांक्षा, ह्यांबद्दल चिकित्सायुक्त शान 


- मतें देणाऱ्या लोकांस असेल असें दिसून येत नाहीं; 


श्री, पद्धाभि सीतारामय्या ह्यांचे नांव वाकैग कमिटीच्या 
सदस्यांमध्ये अनेक वर्ष झळकत राहिलेले असल्या- 
मुळें, ते राजकारण _ जाणणाऱ्या लोकांच्या कार्ना- 
वरून अनेक वँ गेलेलें आहे, एवढाच फरक अध्यक्ष- 


२३६ 


i प. “जला.” आयला आ य. आ 


| 


ही 


पदासाठीं उभे राहिलेल्या ह्या दोन उमेदवार व्यक्ती- 
मध्ये आहे असें सामान्यॅकरून म्हणतां. येते. महा- 
राष्ट्रांतील काँग्रेसच्या मतदारांचाच फक्त ही मनोवात्त 
आहे असें नाहीं. बहुतेक सव प्रांतांमंधून मतदारांची 
हीच मनोभावना असावी असं अनुमान करतां 
येण्यासारखे आहे. आणि म्हणून अध्यक्षपदाची ही 
निवडणूक पुढील राजकारणाच्या दृष्टीने कांही खळवळ 
उत्पन्न करणारी आहे असें म्हणतां येत नाहीं. 

राजकारणाच्या -विचारप्रवाहाच्या दृष्टीने जरी 
ह्या निवडणुकीमध्ये विशेष सारस्य. नसलें, तरी 
कॉग्रेससंस्थेच्या स्थैर्याच्या, हढते ( 80१8707 )च्या, 
एकजिनसीपणाच्या, स्थातिस्थापकतेच्या दृष्टीनं ही 
निवडणूक महत्त्वाची आहि असें म्हणतां येण्यासारखे 
आहि. ह्या निवडणुक्रीमध्यें हिंदी-हिन्दुस्तानी, धार्मिक 
राज्य व धमातीत राज्य, भाषावार प्रॉंतस्चना, 
पाकिस्तानाविरुद्ध आक्रमक व्रात्ति, उत्तर-दाक्षेण ह्यां- 
मधील मिन्नभाव, ह्या निरनिराळ्या -विचारांच्या 
किंवा भावनांच्या छटा थोड्याबहुत अंशाने मिश्रित 
झालेल्या नसतील असें नाहीं. हे निरनिराळे विचार 
जरी मतें देणाऱ्या लोकांच्या 
हृदयांत डोकावत असले तरी व्या अस्फुट विचारांस 
कांही निश्चित राजकीय उपपत्तीर्चे किंवा मता- 
(१600८५) चें स्वरूप प्राप्त झालेले दिसून आलेले 
नाहीं हें स्पष्ट आहे. अध्यक्षपदासाठी . उमे राहि- 
छेल्या उमेदवारांनी आपलें मतंवैरिष्टय दर्शविणारी 
पत्रें काढछेळी नव्हतीं. मतें देणाऱ्यांनीं देखील 
कांही ठराविक राजकीय ध्येयधो रणाँची किंवा 
उपपत्तींची चिकित्सा करून मतें दिलेलीं आहेत असं 
म्हणवत नाहीं, 


कांग्रेसचे आतांपयतचे स्वरूप 

, तथापि ह्या निवडणुकीमुळे व त्यावरून दिद्गशित 
झालेल्या मतदानामुळें कांग्रेस संस्थेचा दबदबा, 
7 उत्तरोत्तर कंमी होईल असा र्ग 


वजन, इभ्रत हा | अ 
दिसू. लागला आहे. आण म्हणूनच ही घटना 
काँग्रेसच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहि. 


काँग्रेस ही हिंदुस्थानव्यापी अवाढव्य अशा राजकीय 
संघटना असली, तरी दौ काळ चाललेल्या एकाच्या 
सुसंघटित राजकीय पक्षाची ( Political Party) 
शिस्त, स्थैर्य, बांवेसूदपणा, परंपरा काँग्रेसमध्ये 


काँग्रेसची अध्यक्षीय निवडणूक 


उत्मन्न झालेली नाहीं, स्वराज्य प्राप्त होण्याच्या पूर्वी 
काँग्रेस ही आंदोलन (५०४०००० ) उत्पन्न करणारी, 
चळवळ करणारी (42६००३ ) अशी एक 
संघटना होती. ती शिस्तबाज सुसूत्र घट्ट वीण अस | 
लेली (४०-६०६, ) अशी ˆ राजकीय संस्था 
( Institaton ) नव्हती. त्याचप्रमाणें काग्रेस हा एक 
सुसंघटित राजकीय पक्ष (£०६६०३! 72879 ) आहे, 
अशीहि काँग्रेसची वाढ झालेली नव्हती. दीर्घकाल 
एका धोरणाने काये करणाऱ्या राजकीय पक्षामध्ये | 
परंपरागत घट्ट अशी सूत्रबद्धता साहजिकच निर्माण 
होते. अनेक वर्षे चाललेल्या राजकीय संस्थेमध्ये 
विशिष्ट बांघेसूदपणा निर्माण झालेला असतो. पक्ष 
किंवा संस्था ह्या दोन्ही दृष्टीची कसोटी कॉँग्रेसला 
लाविल्यास कॉंग्रेसचा उणेपणाच प्रत्ययास येतो. 
एका विशिष्ट दिशेनें. स्वराज्य मिळविण्यासाठी 
आंदोलन करणारी, सेल बंधनांना समासदार्शी 
संबंधित झालेली अशी _ हिंदुस्थानब्यापी 
संघटना म्हणजे कॉँग्रेस असें कॉंग्रेसचे स्वरूप 
आतांपर्यंत म्हणजे स्वराज्यप्रात्तीपर्यत होतें, 
स्वराज्यप्रांसी नंतर काँग्रेस ह्या संस्थेचे पारवर्तन होण 
अपरिहार्यच आहे. काँग्रेसमधील कांही. आधिकारी 
लोक स्वराज्यप्राप्तीनंतर कॉँग्रेसचे -विसजन करावें 
असा सूर काह लागले, तिवडणूक लढविणांरा 
बलाढ्य राजकीय पक्ष म्हणून कॉंग्रेसचे रूपान्तर 
करावें, असे काँग्रेसमधील अनेकाँस वाहू. लागलें. ` 


कॉग्रेसच्या भवितव्याबदलची समस्या 

महात्मा गांधीजीनी आपल्या मृत्यूपूर्वी काँग्रेस 
हा लोकसेवक, नैतिक सत्याग्रही संघ व्हावा अशी | 
योजना केली ' होतीन ह्या गांधीर्जींच्या योजनेचा विचार 
करून शेवर्टी काँगरस्रष्ठींनी कॉग्रेसमध्ये गांधीजींच्या 
लोकसेवकसंघाचें. वैशिष्टय अंतभूत करून आणि 
राजकीय पक्षाचीहि उपयुक्तता काँग्रेसमध्ये रहावी 
असा हेतु घरून काँग्रेसचें सद्यःस्थितीत लोकोपयोगी 
राजकीय कार्य चाळ, ठेवण्यासाठी तिला त्यांच्या 
मताने व्यवहार्य असँ स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केलो. 
काँग्रेस कार्यकर्त्यांची कार्यक्षमता वाढावी म्हणून 
विधायक कायीबद्दलचें एक प्रातैज्ञापत्रक काँग्रेस 
कार्यकत्याकडून भरून ध्यावें असाहि उपक्रम चुक 
ताच कॉंग्रेसने तुरू केला, काँग्रेस ही संस्था नष्ट न 


२३ 


ग्री ५” 


il orth 


करतां; तिच्यांत देशकालवतेमान जाणून राजकीय 
पक्ष, जनसेवार्संघ व गांघीमतप्रणाली यांचें मिश्रण 
करून लोकोपयोगी परिवर्तन घडवून आणावें अशी 
सवे योजना काँग्रेसघुरीणांनी आंखली. 

कॉग्रेसमध्ये गांधीवादी विचारसरणीचे जे थोडे 
निष्ठावान्‌ लोक आहेत, त्यांना काँग्रेस ही संघटना 
` गांघीमतानुसारी बनवावयाची आहे. गांधीजींचा 


_ राजकारणाबद्दळचा एक विशिष्ट, अनन्यसाधारण, 
` क्षुण्ण ठराविक राजकारणापलीकडील, असा अपूर्व 


दृष्टिकोन होता. हिंदुस्थानास स्वराज्य प्राप्त झाल्या- 
नंतर हा दृष्टिकोन नेहमीच्या मामुली राजकारणांत 
कसा उमटवावयाचा ही बिकट समस्या गांधी- 
विचाराच्या निष्ठावान्‌ लोकांच्या पुढें आहे; गांधीजी 
हयात असतांना या दृष्टिकोनाची जबाबदारी त्यांच्या 
वैलक्षप्यपूर्ण, असामान्य अशा व्यक्तित्वावर अवले- 
बून होती; परतु त्यांच्या मृत्यूनतर गेल्या एका 
' पिढाच्या गांधाप्रणीत राजकारणास नवीन परिस्थितीत 


. केशी दिशा लावावयाची हा अत्यत कठीण असा 


प्रभ होऊन बसलेला आहे. जे थोडे निष्ठावान्‌ 
गांधीवादी लोक राष्ट्रांत आहेत त्यांच्या मनांत या 
बाबतीत विचारमंथन चाळूं आहे. 


निवडणूक लढविण्यास परिस्थिति प्रतिकूल 

एकंदर्रीत कॉग्रेसचे आंदोलनात्मक स्वरूप सध्यां 
राहूं शकत नाहीं हें स्पष्ट आहे. काँग्रेसचा एक मोठा 
सुसंघाटेत राजकीय पक्ष (2४9) बनवावयाचा 
असल्यास 'त्य।छाहि कांही कालावधीची गरज आहे, 
कॉंग्रेसळा लोकसेवासंघाचें स्वरूप द्यावयाचें असल्यास 
तीदि कांही सोपी गोष्ट नाहीं. आणि कॉंग्रेसला 
गांधीवादी संघटना बनवायची असल्यास तीहि कांही 
कमी दुष्कर अशी घटना आहे असें म्हणतां येणार 
नाही, अशा प्रकारचें कोणतेंहि परिवर्तन लवकर 
घटून येणार नाहीं, अशा परिस्थितींत ज्यांनी हिंदु- 
स्थानी राजकारणाची धुरा गेलीं अनेक वर्ष खांद्या 
बर बाळगली, त्यांनी पुढील राजकारणहष्टया एक- 
तानति, ` थीमेपणानें, एकमेकांबरोबर सहकायीची 
पराकाष्टा करून कॉंग्रेसचे तारू हाकारळें पाहिजे, 
आणि म्हणूनच असें वाटतें कीं, वार्कैग कमिटीने 
स्वतःपासून सुरुवात करून, रागदेष-अहंकारमिश्रित 
अशी लोकझाहाच्या निवडणुकीची चक्रें कॉग्रेससंघटने- 


क ६ {34 क. ॥०.. बी. त 
६ AN | Vd, 09 Wad : क 7 
४५,०८५ 


: नवभारत 


मध्ये सद्यःस्थितीत तरी निदान फिरू देतां कामां 
नयेत. हिंदुस्थानांतील लोकशाही कोरी करकरीत 
नवीन अशी मांगल्यकारक वस्तु आहे. तिला हांता- 
ळण्याची कला मोठमोठ्या लोकांच्या देखील अंगांत 
भिनलेली आहे असे म्हणतां येणार नाहीं, लोक- 
शाहीवांचून तर हिंदुस्थानचा तरणोपाय नाहीं. 
हिंदुस्थानसारख्या अवाढव्य देशांत जातिभेद, प्रांत" 
भेद, धर्ममेद, वर्गमेद, वंशभेद, संस्कृतिभेद हे निर 
निराळ्या रूपानें धुडघूस घालीत आहेत. सर्व 
देशाची तयारी व तपश्चर्या नसतांना स्वराज्याचे 
संपूर्ण अधिकार एकदम प्राप्त झाल्यामुळें अधिकार- 
लालसेचे पिशाच हिंदुस्थानभर थैमान घाळूं लागलें 
आहे. हिंदुस्थानच्या स्वराज्याच्या भोवतालचे सध्यां- 
चें वातावरण नीतिमत्तेस, ध्येयवादास, सात्त्विक मनोः 
इर्तास, देशप्रेमविषयक उन्नतिकारक सदूगुणांस मदत 
करणारें नाही, 


कॉग्रेस हीच एक राजकीय संघटना देशभर 
प्रभुत्व गाजविणारी आहे, दुसरे राजकीय पक्ष किंवा 
संघटना ह्या दुबेळ आहेत किंवा बाल्यावस्थेत आहेत; 
शिवाय त्या संघटना किंवा पक्ष देशाच्या तयारीची 
किंवा संस्कृतीच्या पायरीची पर्वा न करतां परंपरा 
सोडून अव्यवहारी, अनैतिहापिक राजकीय 
विचारसरणीची कास, उतावीळ मनोवृत्तीच्या 
अर्धान होऊन, धरतांनाहि आढळतात, अशा 
पारास्थतीत कॉँग्रेसची वाढ इष्ट दिशेने होणे 
असंत जरूरीचे आहे आणि म्हणूनच. कॉग्रेस- 
मधील श्रेष्ठींनी अध्यक्षपदाची अशी निवडणूक होऊं 
देण्याने कोणत्याहि तऱ्हेने कॉग्रेसच्या इभ्रतींत भर 
घातली आहे, असें म्हणतां येत नाहीं, कॉंग्रेसच्या 
अध्यक्षपदाचा मान, एक विचाराने कोणत्या तरी 
अधिकारी व्यक्तीस काग्रेसश्रेटीनी, आपळे शकय 
तितके आधिक सहकार्य देऊन, द्यावयास पाहिजे 
होता. अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढविण्याचा 
पायंडा कॉम्नेसनें घालावा अञ्ची कॉग्रेसची आजची 
पारोश्थाति नाहीं. अशी निवडणूक सुखानें व 
खेळाडूपणा-( SP0rtsman$॥/? )नें. होऊं + देण्या- 
इतकी लोकशाहीची वाढ कॉंग्रेससंस्थेत देखील 


झालेली नाहीं, काँग्रेसचा पाया राजकीय पक्ष या 


दृष्टीनं, गांधीवादी संघटनेच्या दृष्टीनं किंवा जनसेवा- 


२३८ 


- 
क 


न 
| 


न 


है, 


त ~| ९ NES 3% YF 
R ॥५ gr १0४५४ मै.) १६५: 
काँग्रेसची अध्यक्षीय निवडणूक | 
; Le i 
स्त अंशा लोकसेवासंघाच्या दृष्टीनें अद्याप सद्यःस्थितीत स्वताच्या व देशाच्या व्र 
पुरा भरलेला नाहीं. कॉंग्रेसमध्ये सामील कुऱ्हाड पाडून घेण्याइतके आत्मनाशार्चे कृत्य आहे. | 


झालेले सहत्तावाधे स्वार्थररायण लोक पुढीळ 
निवडणुकीचे . एंक प्रभावी सांधन याच दृष्टीनें 
केवळ काँग्रेसकडे ;पहात आहेत. स्वतःच्या मह्या” 
कांक्षेच्या पूतीसाठी कॉग्रेसचा फायदा ते घेऊं पहात 
आहेत. खरी लोकशाही अद्याप जनतेमध्ये रुजाव- 
याची आहे. वाग कमिटीसारख्या उच्च कॉँग्रेस 
संस्थांनी देखील लोकशांहींतील निवडणुकीद्वारा 
लोकशाहीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेऊनच हिंदुस्थानांतील 
लोकशाहीत सुधारणा घट्टन येईल असें मानणें वस्तु- 
स्थितीस सोडून होईल असे प्रस्तुत लेखकास वाटतें, 
ससर्त, अनुभवी व वजनदार अशा कांगरेसमर्धाल 
छोकाग्रणीनीं स्वतःच्या आचचरणामर्ध्य सहंकायाची 
पराकाष्ठा करून, महत्त्वाकांक्षेच्या आहारी जाणाऱ्या 
[निवडणुकी शक्य तोंवर टाळून, हळूहळू लोकशाहीची 
तसें काँग्रेससारख्या संस्थेत व कॉग्रेसच्या अनुकरः 
णानें इतर संस्थांमध्ये रूढ केलीं पाहिजेत. असें न 
झाल्यास आमची लोकशाही हें झंझावातात सांपडलेले 
वं कोठें तरी भरकटत जाणारे एंक तारू राहीछ व 
बाल्यावस्थेत असलेल्या  . राज्यसंस्थेसहि. अशा 
डळमळीत लोकञ्चाहीमुळें घोका उत्पन्न झाल्याशिवाय 
राहाणार नार्ही. हा धोका टाळणें हें विचारी कोंग्रेस 
सभासदाचे कर्तव्य ` आहे. -काँग्रेत भ्रेष्ठींचें तर नि 
परमकर्तव्य.ठरते. | 
सिठानें मीठपणा सोडला तर ! 

सध्याचे राज्यकारभाराचे प्रश्न इतके विकट, गुता- 
गुंतीचे व सर्व लक्ष वेधून टाकणारे आहेत कीं; 
राज्यकारभार करणाऱ्या कॉग्रेसश्रेष्ठीस काँग्रेससंस्थे- 
मध्यें सुधारणा घडवून आणण्यास ऊरतत नाही, त्या 
संस्थेची निर्वेधपर्णे वाढ करण्याचा उद्योग करण्या- 
इतका विसांवा त्यांना मिळू शकत नाही असा 
युक्तिवाद निरुपयोगी व घातक आहे, राज्यकारभार 


करणाऱ्या काँग्रेसच्या जबाबदार लोकाग्रर्णीची 
मिळालेली 


शक्ति, सामर्थ्य व वैभव कॉंग्रेससंस्थेपासून च | 
आहेत, हें त्यांनीं विसरून चालावयाचे नाहीं. अधि- 
कारपदावर आरूढ झाल्यामुळे व 
गर्दामुळें त्यांनीं काँग्रेससंघटनांची उपेक्षा 


tid 
ग ५ २३५, 
& }' | ng | RS \ ति sl NN ; | “शौ ७ य ts हि i N, र ' हि 
AK ' ह* २१४१५८५५७४. BS AE ५) ५५ 


परंतु कोणत्याहि संस्थांचे सामर्थ्य व्यक्तीच्या साम्‌ 
थ्यापेक्षां आधिक असतें व त्से तें असप्यांतच . समाः ९ 
जाची शक्ति व वाढ अंतभूत झालेली असते, याचे | 
बाळकडू आमच्या देशांतील मोठमोठ्या वजनदार | 
पुढाऱ्यांसहे मिळारेले नाहीं. | व्यक्तिनिष्ठतेचच 
वळण हिंदुसमाजास पिढ्यानुपिढ्या मिळालेले आहे. | ` 
व्यक्तिनिछतेच अहंकारमय वळण ` कमी होऊन 
संस्थांवरील निष्ठा व संस्थांची शिस्त, संस्थांमर्ध्ये 
आत्मविसर्जन. करण्याची शक्ति, आणि साविक | 
सामर्थ्य हे गुण व्यक्तीमध्ये खराज्यप्रात्तीनंतर तसः | $ 
झपाट्याने वृद्धिंगत झाले पाहिजेत. खेळीमेळीने, 
रागद्वेपाच्या आहारी न जातां, व्यक्तिगत महत्वा- | 
कांक्षा, असूया व मत्सर यांना थारा न देतां, छोक- 
सेवेवस्च दृष्टि केंद्रित करून; निवडणुकी लढविण्यास 
आम्हांमधील रथीमहारथी देखील शिकलेले नाहींत, | 
अशा. अवस्थेत काँग्रेससारख्या राजकारणड्डमा 
एकमेव अशा वजनदार संस्थमर्ध्ये अध्यक्षपदासाठी 
इप निवडणूक लढविणें योग्य ठरू शकत नाही; 
कारण आज कॉम्रेसश्रेन्‍्ीनीं इतरांस खऱ्या छोक- | 
शाहीचे घडे देण्याची निकडीची गरज 'आहि. ` 
त्यांनीच स्वतः निवडणुकी लढवून राजकारण कछ . 
बित करण्यास आरंभ केल्यास सिठानेंच माठपणा | 
सोडण्यासारखें आहे! XH 
काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या प्रस्तुत निवडणुकीने ४ F 
काँग्रेस ही आतां अवनतीच्याच घसरणीवर लागणारं | 
कीं काय अझी सकारण भीते निर्माण झाली आहे. 
अद्यापहि काँग्रेसच्या तारवाची ही गळती थांबवता 
येणार नाही असें नाहीं, कॉँग्रेसचे भवितव्य वेमवः 
झाली व्हावें अशी इच्छा ज्यांस आहे ते अशीच 
अपेक्षा करतील की, कॉग्रेस या संस्थेमध्ये विशिषतः | - 
कॉंग्रेससंस्थेतील वजनदार लोकाग्रणीमध्यें एकः | 
जिनसीपणा, सहकार्य, तात्त्विक निष्ठा व निरहंकार | 
बाते ह्याचीच जोपासना झाली पाहिजे, हे गुण ही 
जबाबदार लोकांमध्यें वाढीस न लागल्यात काँग्रेस | 
संस्थेचे व पर्यायानें देशाचे ते दुर्दैव ठरणार आदे ह 
दुःखार्ने म्हणावें लागेल ७. 


>> 33 


कल्ला कीड 


RT >> वे क क ६ 


ह कट अर 


प्रा. देवदत्त अ. दाभोलकर 


प्राचीचें प्रश्नचिन्ह : जपान 


"आजवर कोणत्याहि भूकंपाने मिळाला नसेल 
असा जबरदस्त धक्का ओगस्ट १९४५ मध्यें जपान- 
ला मिळाला, त्यापूर्वी दोन' हजार बप्रीत परकी- 
यांच्या हातचा पराभव म्हणून तो कसा जपानी 
राष्ट्राला मोहात नव्हता, याः युद्वांतदहि जपानचा. 
असा आकस्मिक अनपेक्षित पराभव होईल अशी 
कोणाची कल्पना नव्हती, परंतु अणु-अस्त्रापुढें दोन 
आठवड्यांच्या अवर्धीत जपानला दाती तृण धरून 
श्न खालीं ठेवावें लागले, विजिगीपु, युयुत्सु, 
मानधन जपानी राष्ट्राच्या अंतःकरणावर केवढा 
आघात झाला असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. 
परंतु तरीहि ज्या शिस्तीत 'जपाननें आपला पराभव 


स्वीकारला ती शिस्त त्याच्या शत्रंना।ि कौतुकास्पदच 
वाटली. 


आज जमनाच्या प्रश्नाकडे सर्व जगाचे डोळे 


छायून राहिलेले आहेत. जर्मनीचे चार तुकडे करून 
ते चोकर्डीत वांटण्यांत आल्याकारणानें जनी 
साहाजिकच राशिया-अमेरिकेमधील युद्धोत्तर संघर्षा- 
चे प्रमुख केंद्र बनला. जपानवरीछ अधिकार 
अमेरिकेने प्रामुख्यानें किंबहुना सवीशाने आपल्याच 
हाती. ठेवला, आतिपूर्बमंडठ (Far astern 
Commission ) व्‌ मित्रसामिति ( 4०१ Council) 
जया दोन समित्यांवर इंग्लंड, रशिया, चीन, ओस्ट्े- 
लिय।, हिंदुस्थान, आदि राष्ट्रांचे प्रतिनिधी आहेत 
ही गोष्ट खरी, व महत्त्वाच्या गोष्टींत या सामित्यांचा 
सल्ला घेण्यांत व मानण्यांत यावा अशी संघटनेची 
अपेक्षा आहे हेंहि पण खरें, परंतु प्रत्यक्षांत मात्र 
मित्रसामेतीचा अध्यक्ष, अमेरिकन प्रातेनिधि, प्रशासक 
जनरल मॅक्‌आथर याचीच सत्ता जपानी राजकारणांत 
अप्रतिहत चाळू आहे. ती तशीच किती दिवस चाळू 
राहील हेंहि आज निश्चित नाहीं. 


या अमेरिकन वर्चस्वाला इतर राष्ट्रांची व 
अर्थातच विशेषत; रशियाची संमति नाहीं. जपानशी 
करावयाचा युद्धोत्तर अंतिम तह याच कारणानें 
लांबणीवर पडत आला आहे व तसा तह होतांना 
याच मतभेदामुळे जपान .हा रशिया व: अमेरिका 
यांच्या संघाचे स्थान होणार ही गोष्ट निश्चित 
आहि. याच दृष्टीनं जपानी प्रश्नाचे स्वरूप समजावून 
घेण जरूरीचे आहे, 

जपानच्या प्रश्नाचे आपल्या सोयीसाठी आंप- 


yt) 
व्याला दोन विभाग करतां येती--(१ ) अंतंगत 


प्रश्न (२) आंतरराष्ट्रीय प्रश्न, अन्तर्गत प्रश्नांत, 
जपानमध्ये लोकशाही स्थापन हाऊ शकेल काय! 
हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांत युद्धी- 
ततर जपानला द्यावयाच्या सवलती--, हा महत्त्वाचा 
भाग आहे. ; 


जपानमध्ये लोकशाहीचा प्रयोग 

जपानमध्ये लोकशाही स्थापन करणें हॅ आपले 
ध्येय असल्याचें अमेरिकेने घोषित केलें. त्यानंतर 
अलीकडे जपानमध्ये लोकशाही जवळजवळ स्थापन 
झाल्यासारखीच आहे अशीहि पण घोषणा जनरल 
मेंक्‌आर्थरनें करून टाकली आहे. पहिल्या महायुद्धा- 
नंतर. जमनीमध्यें स्थापन झालेल्या लोकश्चाहच्यिा 
धिंडवड्यांचा इतिहास अद्याप जुना झालेला नार्ही” 
अशा परिस्थितीत जपानमर्घाल ळोकशाहीच्या यशः 
स्वितेविषयीं ` जगाला शंका वाटावी हैं. अगर्दी 
साहजिक आहे. अमेरिकन आदेशानुसार जपानी 
जनतेनं आपल्या नेहमीच्या शिस्तबद्ध रतिनिं 
लोकशाहीच्या प्रयोगाला सुरुवात मात्र केली आहे. शा 

३ मे १९४७ रोजीं जपानच्या विधिमंडळाने 
स्वीकारलेली जपानची नवी राज्यघटना अंमलांत 
आळी. अमेरिकन व ब्रिटिश राज्यघटनांची छाप 


२४०. 


= 


प्राचौचे प्रश्नचिन्ह ¦ जपान 


अथातच या राज्यघटनेवर पडलेली आहे. या 
राज्यघटनेप्रमाणें राजाचे सर्व श्यासनाधिकार काढून 
घेण्यांत आले. उमराव-सभा नष्ट करण्यांत आली. 
विधिमंडळाच्या दोन्ही णहांतील सभासद लीकः 
नियुक्त असावेत असें ठरलें. स्रियांना मतदानाचा 
हक्क देण्यांत आला व नागरिक-हकांचा मसुदाहि 
पण मान्य करण्यांत आळा. एकादा कायदा राज्यः 
घर्टनंतीळ तत्त्वाच्या बिरुद्ध असल्यास तो २ 
ठराविण्याचा आधिकार सवोच्च न्यायालयाला देण्यांत 
आलेला आहे. TY 
मंत्रिमंडळ हें विधिमंडळाने निवडावयाच आहे. 


- ¬ सेंणृत्याहि पूर्वींच्या लष्करी वा आरमारी आधिः 


काऱ्याला मंत्री होतां येणार नार्ही, असा निर्बंध 
घालण्यांत आलेला आहे. “ कायमचा ' शल्लतन्यास 
जाहीर करण्यांत आलेला असून सावैत्रिक लष्कर 
भरतीला घटनेप्रमाणे बंदी करण्यांत आलेली आहे. 
` आम्ही जपानी लोक, अमेरिकेच्या ' हातांतील 
बाहुली, आपली राज्यघटना अशी ठरवितो - कीं,? 
अझीच जपानी यज्यघटनेची सुरुवात असावयास 
हवी होती, अशी टीका एका अमेरिकन र्टाका- 
काराने केली आहे ! ती सार्थ नाहीं असे कोण 
म्हणेळ १ परंतु कोणत्याहि राष्ट्राला अशा पारिस्थितीत 
दुसरें तरी काय करतां आलें असतें १ 

निवडणुकीत ७२ टक्के मतदारांनी मतदान केले, 
नवीन तंत्राने राज्यकारभार सुरू झाला. जपानमध्ये 
लोकशादी खरोखरीच रुजली काय £ या प्रभाचा 
विचार करतांना इतर कांही गोष्टी आपण लक्षांत 
घेणे जरूर आहि. र 

युद्धपूर्व जपानमध्ये लोकशाहीला विघातक अशा 
तीन शक्ती होत्या, (१) राजो (२) झाइबत्छ किंवा 
'अष्टधनिक' हा आठ धनाढ्य कुटुंबांचा वग (३) 
हष्कर. यांपैकीं राजाचें अमयाद स्तोम जपानमध्ये 
माजलें होते, जपानी माणसाच्या अंतःकरणांत देवा- 
इतकेच किंबहुना आधिकच उच्च स्थान जपानच्या 
राजाला मिळत असतें. रामा व राजानेष्ठा हा 
जपानी लोकांचा जी होता. सवे जपानच्या 
भावसामर्थ्याचे केंद्रस्थान राजा हैं होतें. अटनिः 
कांच्या हातांत राष्ट्राची अर्थव्यवस्था होती. त्यांच्या 


भांडवलावरच जपानचे बहुतांश उद्योगधंदे चाललेले 


होते, १९३० नंतर लष्कराने या अष्टधानकांची 
सत्ता कमी केली ही गोष्ट खरी. परंतु तरीहि . त्यांना 
पूर्णपणें डावलणें लष्करी हुकूमद्याहीलाहि शक्य 
झालें नाहीं, मांच्युरिआवरील आक्रमणानंतर लष्क- 
राचा राजकारणावरील पगडा उत्तरोत्तर वाढतच 
होता. आणि .लष्कर व लोकशाही यांचें किती 
सख्य असतें हैं वेगळें सांगण्याचे कारण नाहीं, 
युद्धोत्तर जपानमध्ये या तीनहि शर्क्तीना तडाखा 
बरसला, एक उपयुक्त बाहुळे म्हणून राजाला राज्यपद 
नष्ट न करतां राहूं देण्यांत आलें, परंतु त्याचे सव 
अधिकार नाहीसेःझाले. “ मी ईश्वरी अंश नाहीं? अश्शी 
कबुली त्याला जपानी जनतेसमोर आपल्या मुंखानें 


वदावी लागली, जपानी उद्योगधंद्यांवर टाकलेल्या * 


युद्धोत्तर कडक नियंत्रणांनी धानिकवगाच्या सत्तेचे 
मूळच बरेचसे उखडल्यासारखें झालें. लष्करी संघटना 
तर पूर्णपणे नाहींशी करण्यांत ,आली- जपानी, लोकः 
शाहीच्या मागीतलि तीन अडथळे तर असे दूर झाले, 

परंतु लोकशाही कोणावर लादतां येत नाही हेच 
सत्य कदाचित्‌ इतिहास आपल्याला पुन्हां शिकवु 
पहात असेल. जपानची अंतःम्रदात्ते लोकशाद्दीला अनु- 
कूल नाहीं असें अनेक विचाखंतांना वाटतें, जेत्यांनीं 
लादलेली राज्यघटना कोणतेहि राष्ट्र हार्दिक उत्साहाने 
राबबूं पाहील ही गोष्ट शक्य नाहीं. “ सुराज्यापेक्षां 
स्वराज्य श्रेंड आहे ? हीच पराभूत राष्ट्राची साह- 
जिक भावना राहणार. आणि जपानमध्ये सुराज्य 
तरी नांदेल असें कोणी सांगा £ जपानच्या मह 


तत्वाच्या उद्योगधंद्यांवर घाला पडलेला आहे. जपानचे 
साम्राज्य हिरावून घेण्यांत आलेलें आहे. तेथून सुमारे - - 


एक कोटी जपान्यांची सक्तीनें परत जपानळा खा- 
नगी करण्यांत आलेली आहे. उत्पादन कमी व 
लोकसंख्या आधिक अझा परिस्थितीत जनतेचे राह- 
णीचे मान हैं खालीं .जाणास्च व अशा आर्थिक 
दुखस्थेतच हुकूमशाही झपाव्याने फोफावूं शकते. 
जपानमध्ये असा प्रसंग येणार नाहीं अशी खाही 


कोण देऊं शकेल ! 
आंतरराष्ट्रीय राजकारणांतील पवित्रे 


राशिया-अमेरिकेची दुही. हैं आज एक. जपानचे 
आशास्थान आहे. या आंतरराष्ट्रीय संघषीतून च 
ज्ञपानळा हवी असलेली संधि कदाचित्‌ मिळेल, था 


३४१ 


' नैवर्भारत 


दैष्टानें आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा विचार करावयास 
पाहिजे, डबकी fi 
` युद्धाच्या पूर्वी निरनिराळ्या कारणांनी निरनिराळ्या 
` राष्ट्रांना जपानची भीति वा असूया वाटत. असे, 
एक नजीकचे साम्राज्यवादी लष्करी राष्ट्र म्हणून 
राशियाला जागरूक राहर्ण भाग होतें. मांच्याश्यांत 
. राशियन वर्चस्वाला मुख्यत्वे जपानचीच अटक होती. 
चीन तर प्रत्यक्ष जपानच्या आक्रमणाखालींच सांप- 
डला होता. आस्ट्रेलिया, न्यू झलंड वगरे राष्ट्रांना 
` ` युद्धकालीन जपानी आक्रमणाची भाति होती. ब्रिट- 
. नच्या पूर्वेकडील साम्राज्याला जपानच्या वाढत्या 
` सामर्थ्यापासून धोका होता, अमेरिकेचे . हित- 
` ` संबंध चीनमध्ये गुंतलेले होते. अमेरिका व ब्रिटन या 
` दोनाहे राष्ट्रांना जपानची जागतिक व्यापारक्षेत्रांतील 
 चढाओढहि पण जाणवू लागलेली होती, जपानला 
पायबंद घालणें सर्वाच्याच दर्टाने जरूरीचे होतें. 


नोहेंबर १९४३च्या कैरो जाहीरनाम्याप्रमाणे 


`= जपानविषर्यी खालील धोरण जाहीर करण्यांत आलें--- 
. (१) जपानचे सर्व साम्राज्य हिरावून घेण्यांत थेईल 
(२) चीनचा माग चीनला परत करण्यांत येईल. 
- (३) कोरिआला यथाकाल स्वातंत्र्य देण्यांत येईल, 
' कोणताहि मुळूख आपल्या वर्चस्वाखाली आणण्याची 
__ मित्रराष्ट्रांची इच्छा नाही, अशी पुस्तीहि पण या 
.  जाहीरनाम्याला लावण्यांत आली, याल्टा येथील 
भेटीच्या वेळीं पुढील अर्टीवर जपानविरुद्ध युद्ध 
पुकारण्याचें कबूल केले--(१ ) मंगोलियांत कोणीहि 
हस्तक्षेप करूं नये. (२) साखालीन बेटांचा 
'दाक्षिणाध व आसपासची बेटें राशियाला मिळावीत 
( उत्तराधे रशियाच्या आर्धीच ताब्यांत होता.) 
` (३) क्यूराइल बेटें रशियाला देण्यांत यावीत. 

८ ऑगस्ट १९४५ रोर्जी रशियाने जपानविरुद्ध 
युद्ध पुकारले त्याच दिवशी दुसरा अँटम बाँब 
जपानवर टाकण्यांत आला, जपान शरण येईपर्यंत 
उत्तर कोरिया रशियाने व्यापून टाकला, दक्षिण 
कोरिया अमेरिकेने आपल्या ताब्यांत घेतला. जगैनी-. 
प्रमार्णेच तेयाहि त्या दोन विभागांत निरानेराळी 
राज्यव्यवस्था सुरू झाली, 

आज जपानच्या आंतरराष्ट्रीय प्रश्नाला या सर्व 

` शुंतागुंतीतून घाट काढावयाची आहे. जपानचे 


Vy Nd 


[af 


लष्करी सामर्थ्य पूर्णपणें खची केळें पाहिजे याविषयी 
सवै राष्ट्रांचे एकमत आहे. लष्करी दृष्टीने महत्त्वाचे 


' नोकाबेधन, नौकानयन यांसारखे उद्योगधंदे देखील 


नाहींसे करण्यांत येत आहित. कोणत्याहि परिस्थितींत 
आपल्या बळावर निदान एक शतक तरी जपानला 
बर डोकें काढतां येणार नाही, असेंच निरीक्षकांचे 
मत आहे, परंतु जपानला अन्य कोणी मदत केली 
तर! ही मदत चीन बा ऑस्ट्रेलिया करतील ही 
गोष्ट |अशक्य आहे, जपानमध्ये कम्युनिस्ट-क्रांति 
होईपर्यंत जपानचें बळ बाहू देण्यांत रश्ियालाहि 
धोकाच आहे. तेव्हां जपानी प्रश्नाकडे आंजं केवळ 
अमेरिकाच सहानभूतीनं पाहाणे शाक्य आहे. यां 
सहानुभूतीचा उगम अर्थातच रशियांवरील आवि- 
ार्सात सांपडतो, अमेरिकेपुढे पडलेला पेंच कांहीसा 
गंमतीदारच आहे. 


अमेरिकेपुढीछ पर्याय खालीलप्रमाणँ आहेत-+ 
(१) आपली फोज निरंतर ठेबून कारभार हाकंणे- 
परंतु याला आंतरराष्ट्रीय विरोध होईल ब कालांतराने 
जपानी प्रतिकार व द्वेपदि पण वाढेल, या द्वेषामुळेंच 
कदाचित्‌ जपानी जनता रशियाकडे ओढली जाईल. 
(२) जपानला पुन्हां सामथ्यैसंपक्न करणॅ-परंतु हा 
भस्मासुर आपल्यावरच उलटणार नाहीं याची 
खात्री कोण देईल १ (३) जपान स्वतंत्र परंतु 
लष्करी दृष्टया ननि्वेल ठेवणें- . या परिस्थितींत 
रशियाचे . जपानवर आक्रमण सर्पें 
होईल. या तीनहि योजनांमध्ये अमेरिकेच्या दृष्टीने 
असे धोके आहेत, गेल्या निवडणुकांत. प्रातानाधि- 
सभे-( House of Representatives )-मर्ध्ये ४६६ 
सभासदांपैकी ९२ सोशालिस्ट ब फक्त पाचच 
कम्युनिस्ट निवडून आले ही गोष्ट खरी, परं 
जपानमध्ये निर्वात पोकळी निर्माण केल्यास कम्युनिस्ट 
क्रांतितंत्राच्या झंझांत जपान सांपडावयास कितीसा 
वेळ लागेल १ 

या दष्टीनेच जपानच्या अंतर्गत प्रश्नाकडे अमेरि- 
केला पाहिलें पाहिजे. जपानच्या साम्राज्याची व आजू. 
बाजुच्या बेटांची व्यवस्था . लावतांनाहि अमेर्किपुर्ट 
हीच राशियाविषर्यीची साशंकता उभी राहील, 
कोरियामध्ये आजच दोघांचींहि तोंडे रवर 
दिशिला फिरहेलीं दिसतात, राशियाचा नाद सांडून 


२४२ ; ४2२. 4 


४ 


अक्र MS राकेक कक इििआआआआ आप 


“< 5 


प्राचीचे प्रश्नचिन्ह : जपान 


कोश्याच्या आपल्या ताव्यांतील विभागा- चीनवरील वचंस्वाला आळा म्हणून अमेरिकेला जपा- | 
च्या व्यवस्थेस अमेरिका लागलेली आहि, नें महत्व आहे. अमेरिकेचे चीनमध्ये हितसंबंध, ग्र 
जपानवरील प्रत्यक्ष वचस्व कालान्तरानें दूर केले आहेतच. शिवाय खुद्द जपान रशियाच्या हाती | 
तरी अप्रत्यक्ष नियत्रण राहावे म्हणून आजुबाजुची जाऊ न देणे हीहि अमेरिकेच्या दृष्टीनें अत्यंत मह॑ | 


ज्यूकू बेटांतील ओकिनारासारखीं महश्वार्ची ठाणी HY Te केचे RN 
क त्वाची गोष्ट आहे. याचं दृष्टीनं अमेरिकेचे पूर्वेकडील 


अमेरिका आपल्या . ताब्यांत ठेवील असें दिसतें. नं त ४ 
साखालीन व क्यूराईल बेटे मात्र रशियाला देण्यात ९जकारणाताळ पवित्रे पडत राहतील व आज ना | 


वांचून गत्यंतर दिसत नाहीं. उद्यां जपानचा प्रश्नहि ज्वालाग्राही स्वरूप धारण | 
रशियावर पूर्वेकडून दहशत म्हणून व रशियाच्या केल्याखेरीज राहाणार नाहीं, + 06% 

४ 

चलनाविषयींची एक अभिनव सूचना (self-depreciating currency ) ‘ह 


चलन हैं आपल्या व्यवहारोपयोगी वस्तूच्या विनिमयाचें माध्यम आहे. चलनाला स्वतंत्र असे 

अस्तित्व नाहीं. तेव्हां विनिमयाला पुरेसे तेवढेंच चलन चाळू असलें पाहिजे, चलन वाजवीपेक्षा आधिक 
झालें आणि त्याचे सांडे साठ लागले तर तेवढें चलन निरुपयोगी आहे; एवढेंच नव्हे तर तें सुरळीत 
आर्थिक व्यवहाराला अपायकारकहि आहे. शिवाय जें चाळू (००८६००४) असेल तेंच चलन म्हणावयाचे ! 
खाजगी तिजोरीत अथवा सावेजानिक बॅकेत डांबून राहिलें तर तें चलन कसले ! 

` धनाचा संचय व पैशाचा संचय हा आधिकाधिक उत्पादनाला उपयुक्त आहे हें खरें] परतु तो. | तु 
व्यवहारांत गुंतंला असेल तेव्हांच; एरवी नाहीं. परंतु व्याजाच्या आमिषामुळे संचयाकडे प्रवृत्ति वाई... 
लागली आहे. पूर्वी किंमतींत न उतरणाऱ्या अशा सोनें-चांदीसारख्या मोल्यवान धातूंच्या देवपेवीशीच | 
“व्याजाःच्या संस्थेचा संबंध होता. परंतु आतां इतर कागदाप्रमाणें झिजणाऱ्या व फाटणाऱ्या जं 
चलनाशीहि व्याज ह्या संस्थेचा संबंध जडला आहे. व्याजाच्या आमिषामुळें चळनाकरितां काढलेले 
चलन गोठून पहं लागळें आहे; कारण त्यामुळेंच फायदा आधिक मिळतो. मोटारगाडी तबेल्यांत ठेवल्यासुळेंच | 
ती जास्त लाभदायी ठरण्यासारखें हें झारे ! ( आणि पेट्रोलच्या काळ्या बाजारानें#तर्से झालेंहि ! ) परंतु हें 
सारें कृत्रिम आहे. 280 ५ 
र संपत्तीचे इतर प्रकार जसे कालानुक्रमानें किंमर्तीत कमी उतरतात (जसें इमारती, मशिनरी, र 
कापड, धान्य, वाहन इ. ), त्याचप्रमाणें नार्णी व कागदी चळनें हींदि कालानुक्रमे आपोआप किंमतीत | 
` कमी भरण्याची सोय झाली पाहिजे, १ जानेवारीचा शिका असलेली नोट ३१ डिसेंबरला, १६ आण्यांपेक्षां| | 
कमी किंमतीची ठरली पाहिजे, दहा वषीपूर्वीच्याहि नोटा जर आज “नवीन 'च राहिल्या तर त्या | 
अनावश्यक होत्या व म्हणून आर्थिक जीवनाला अपायकारक होत्या असा त्याचा अर्थ आहे, १९४८ | 
सालच्या १ रु. च्या नोटीची किंमत १९४९ साठीं १५ आणे झाली, १९५० सालीं १४ आणे झाली, | 
तर चळनाच्या सांठयाला तसेंच चलनवाढीला आळा बसेल, छपाविलेल्या नोटा बाहेर काढण्याची कोशीस _ 
सरकार करीत आहे; त्यालाहि ही योजना उपकारक ठरण्यासारखी आहे. १४५४४. 
श्री, किशोरलालजी मश्रूवाला [ हरिजन, ३१ ऑक्टोबर १९४८ बरून सारांदाख्पाने ] ` | 


श्‌ 
hd 


i 


२४३ 


न. १० । ह). १.४; 
१: ननः १७४३ कक #! ी. "१ को “ i A, + 
|` & 2° 5; HN. A | OTS SON 00 


Mr or 


प्रां रा. ना. पुसांळकर 


रीडस डायजैस्टच्या मे १९४८च्या अंकांत 
Medical kickbacks can be ended या नांवा- 
चा विचारप्रवर्तक व पूर्ण माहितीचा लेख आलेला 
आहे. डॉक्टरी धंदा समाजाला अत्यंत आवश्यक 
आहे. वेद्यकशास्राच्या प्रगतीबरोबर 'तज्जञा "ची 
संख्या वाढली आहे. अमेरिकेंत वैद्यकीय धंदा 
करणाऱ्या व्यावसायिकांना निरनिराळ्या उपशाखेंदीळ 
व्यावसायिकांकडून कमिशन देण्याची प्रथा इतकी 
वाहू. छागछी कीं, त्यामुळें वैद्यकीय उपचार करून 
घ्यावयास गेलेल्या रोग्यास -येणारे खर्चाचे बिल 
असह्य होऊं लागलें व यांतून मांगे कसा काढावा 
याबद्दल. प्रयत्न सुरू झाले, त्याची माहिती या 
लेखांत आहे. 
अमेरिकेंतील एक उदाहरण 

वैद्यकीय सल्ागाराकडे गेल्यावर त्यानें दांत, 
डोळे, रक्त, मलमूत्र, अस्थि याप्रमाणें प्रत्येक 
'विषयांतीळ तज्ज्ञ तपासनिसाकडे जाऊन प्रत्येकाचा 
रिपोर्ट घेतल्यानंतर अखेर सल्लागार रोगनिदान 
करीत व नंतर औओपधीयोजना, याप्रमाणें प्रत्येक 
रोग्यास करावें लागें. निरनिराळ्या विषयांचे तज्ज्ञ 
तपासनीस त्यांच्याकडे रोगी गिर्‍हाईक पाठविल्याबद्दल 
त्योना मिळणाऱ्या तपासंणी-फमिधून त्यांच्याकडे 
सद्र गिऱ्हाईक पाठविणाऱ्या डॉक्टरास रोखीने 
रिब्रेट देत, या खिबेटचें उत्पन्न प्रत्येक डॉक्टरचे 
फार मोठें असे ब हा बोजा रोग्यावस्च पडे, सल्ला: 
गार डॉक्टर आपली स्वतःची फी वेगळी धेत असे. 
या प्रकारामुळे समाजांत असंतोष उत्पन्न होऊं लागला, 
ेद्यकीय उपचार ही बाब प्रत्येकाला आवश्यक 
असल्यानें व दिवसेदिवस फार खर्चाची होऊं लाग- 
ल्यानें त्यांतून माग कसा काढतां येईल याचा विचार 


९ 


'वेद्यकीय साहाय्य स्वल्पमोली हवें 


~ 


रास अँजोलिस येथील बेटर बिझिनेस ब्यूरो (०४६० 
Business Bureau ) या संस्थेन करावयाच ठरू 
विळे. त्यांना प्रथम यश मिळार्ले नाही. समाजांतील 
वजनदार व प्रमुख . डॉक्टरांनी त्यांच्या प्रयत्नाशी 
सहकार्यं करण्याचें नाकारले, िनाश्रम मिळणार 
रिबेट्चे उत्पन्न कोणी स्वखुषीने सोडण्यास कबूल 
होईनात. तोच प्रयत्न त्यांनीं किरणांच्या लॅत्रोरेटरीज्‌ 
व इतर उपांगांच्या चिकित्सकांकडे केले व त्यांनीं 
रिबेट देऊं नये अशी विनेति करून पाहेळे. पण 
व्याचाहि उपयोग झाला नाही. तथापि त्यांनी 
आपल्या प्रयत्नांची चिकाटी सोडली नाही. अखेर त्यां- 
च्या प्रयत्नाला यश आलें. लॉस एंजेलिस येथीळ भोडे- 
कळ कोन्सिलनें ता. १ फेन्स्वारी १९४८ ला असा 
ठराव केला कीं, सदर कोन्सिलच्यां स्थळसीमेंतील 
कोणाहि सभासदाने रित्रेय घेऊ नये व जर कोणी 
रिबेट धेटल्याचे आढळून येईल तर त्याला मेडिकल 
कोन्सिळच्या मेंबरशिपमधून काढून दाकण्यांत येईल. 
याचा इष्ट तोच परिणाम झाला. लेबोरेटरीजच्या 
फी शेंकडा पन्नास टक्यांनी व कांही बाबतींत 
आधिक उतरल्या व त्याचा फायदां सामान्य जनतेला 
झाला, 


अद्याप सबंध ए. &. ॥, मध्ये ही सुधारणा 
झालेली नाही, पण ती वाट चालूं. लागली आहे 
व लॉकर सबंध देशभर या सुधारणेचा पुरस्कार 
यशस्वीपणे होईल, 
इंग्लंडमधील ' राष्ट्रीय आरोग्य-बिमा ! 
इंग्लंडमध्यें गेल्या वर्षी पार्लमेंटमध्ये याच विषया- 
वर एक बिल आलें होतें. त्याचा हेतु: प्रत्येक 


डॉक्टरने समाजांतील प्रत्येक रोगपीडेत व्यक्तीस . 


विनामूल्य उपचार केला पाहिजे व त्याच्या श्रमाबद्दल 


वैद्यकीय साहाय्य स्वल्पमोली हवें 


सरकार त्यांना श्रम-वेतन देईल, सदर सुधारणेविरुद्ध 
इंग्लंडमधील डेक्टरवरगात फार खळबळ माजली. पण 
अखेर राष्ट्रीय आशेग्य-विमा ( National Health 
Insu27९९ ) म्हणून सदर योजना-कायदा मजूर 
झालेला आहे. त्याप्रमाणें इंग्लंड देशांत वेद्यकीय 
उच्चार विनामूल्य प्रत्येकास मिळण्याची सोय झाली 
आहे व त्याचा खच सस्कार देणार आहे. 


इग्लंड-अमेरिकेसारख्या संपन्न व पुढारलेल्या 
देशांत देखील जी बाब सामान्य माणसास डोईजड 
झाली म्हणून सुधारत आहे व सुधारला आह, त्या दृष्टाने 
इकडे आमच्या सरकारनेंहि विचार कला पाहूज 
आज सर्वसामान्यपणे पाहिले, तर सामान्य जनतवर 
हा मार असह्य.होत आहे व झालेला आहे. वेशा]नक 
शोध व त्याचा फायदा प्रत्येकास मिळालाच पाहज, 
व्यांत गरीब-श्रीमंत हा भेद नसावा, श्रीमताचा 
जीव हा गरीबांच्या जीवापेक्षां आंधक मालाचा 
असती अस कोणीहि म्हणणार नाहा, तव्हा 
आमच्या स्वतंत्र भारतांत वेद्यकांय उपचार हा सव 
समाजाला विनामूल्य मिळावयास हवा. त्यांत जात, 
धर्म, गरीब-श्रीमंत हे मेद नकात. खुद्द इशत 
शेल्या वर्षी असे प्रकार घडव्याचें प्रसिद्ध झालं आहे 
कीं, सावजनिक दवाखान्यात देखील आसन्नमरण अशा 
पघाती रोग्यास “जातीच्या ' कारणावरून प्रवेश 
मिळाला . नाहीं, अशी गॉष्ट घुनः स्वतंत्र 
राष्ट्रांत यापुढ घडण अगर घडण्याची शकयता राहण 
राष्ट्रीय जीवनाच्या दृष्टीने धोक्याचे वाटत 


खासगी रीतीनें धंदा करून व्यवसाय करणाऱ्या 
वकील, इंजिनियर इत्यादि व्यावसावैकाँवर कायद्यान 
बंधने आहित. पण डोक्टरी व्यवसाय करणारांवर त्या 
णांत बंधने नाहींत,वाकळाचचा फा कायद्याने ठरविली 
तोच प्रकार इंजिनियरबाबत आहि व ह्या 
व्यवसायी लोकांचा समाजांत शैकर्डा पाच ते दहा 
येतो. पण डाक्टरांचा मात्र शकडा 


टक्‍के छोकाशी सबंध 
९९ टक्के समाजाशा संबंध येत असल्यान त्यांच्यावर 


की ब औषधांचे दर कायद्यान अद्याप ठराविले 


नाहींत. त्यामुळे आज या बाबीमध्ये चढश्रे्णानें 
ढ़ होत आहे ब॒ समाजाला फार चिंता . उत्पन्न 
झाली आहे व होत आहे hd 
हडुस्थानात आशचा करण 
ता.५ ऑक्टोबर १९४८ हा दिन फार महत्त्वाचा 
आहे. या दिवां हिंदुस्थानचे गव्हनर-जनरल चक्रवर्ती 
राजगोपालाचारी यांनां उद्योगधंद्यांतील नोकरांच्या 
वेद्यर्काय साहाय्यासाठी ( Employees State 
Insurance Corporation) नांवाच्या एका 
संस्थेचे उद्घाटन केले, या संस्थचा उद्देश कोळशाच्या 
खाणी, विजेचे कारखाने, कापड व लोखंड या 
घंद्यांतील नोकरांना यापुढें विनामूल्य वद्यकोय . उपः 
चार देण्याचा आहे. या संस्थेने तूत आरंमिलेल्या 
कायाचा फायदा सुमार २० त २५ लक्ष कामगा- 
रांना मिळेल. ही संस्था म्हणजे आशा करण हाय, 


मध्यमवर्गाय समाजाला अशा कांहा तरी उपा- 
यांना तांतंडीन साहाय्य व संरक्षण आमच्या सरका- 
रानें दिले पाहिजे . मध्यमवर्गोय. पांढरपदा ह सव 
धमाचे, सव जातीचे व सवत्र आहेत. त्यांचा उत्पन्न 
मयादित आहेत. सध्यांच्या भयंकर महागाइच्या राहणा- 
च्या कालांत जर त्यांना वद्यकोय उपचाराबाबत 
ताबडतोब सरकारी साहाय्य मिळेल, तर सरकारची 
वेतनवाढ ब महागाई भत्ता या साहाय्याहून आधे 
उपयुक्त व महत्त्वाचें साहाय्य होईल आज सामान्यतः 
मासिक प्राप्ति १००-१२५२. असलेल्या चार माण- 
साच्या कुटुंबांत वेद्य्काय उपचारासाठी नदान दरमहा 
२० ते २५ रुपये खच होतात. त्याला कारण राह- 
ण्याच्या जागेची कमतरता, अन्नांत सकसपणा नसण 
दूधतुपाचें दुर्भिक्ष व इतर बाबतींत जावन कश्मय 
झालेले -याम॒ळें सर्वसामान्य आरोग्य फार खालावलेलं 
आहे व त्यामुळे हा भयंकर खच त्याला करावा 
गतो. तेव्हां आमचे प्रांतिक व मध्यवात सरकार 
या दिशेनें केव्हां सुधारणा करत त्याकडे इतर 
असंख्य मध्यमवर्गायांप्रमाण आम्हा आशन पहात 
आह्दात. 


७>>>>>>>>>->-> 


२४५ 


श्र 


TF" SNE पं 23 १ 


क 


Bn) 2५०० "TFET 
ह... i Oi edt ५ 23 02 0 ७०० ४४७० x = MP 


आखिल-भारतीय प्राच्यविद्यापरिषद्‌ , दरभंगा. 


अखिलभारतीय प्राच्यविद्यापरिप्रदेचे पाहिले 


अधिवेशन पुरणे येथे १९१७ सालीं झालें, त्यानंतर. 


दर दोन वानीं परिषदेची अधिवेशर्न हिंदुस्थानांतील 
निरनिराळ्या भागांतून भरत आलीं, यंदा परिप्रदेच 
१४ वें अधिवेशन दरभंगा येथ ओक्टोबर १५ ते 
१८ भरलें होते, परिषदेचे उद्घाटन दरभंग्याच्या 


` महाराजांनी केले, दरमंग्याचिच मूळचे रहाणारे हुं 


x ®» 


` माहेरा आलों आहोंत अशा प्रकारची ( 


बनारस हिंदु युनिव्हर्तियचे व्हाइस-चेन्सेलर श्री. 
अमरनाथ झा हे स्वागताध्यक्ष असून, डाका विश्व 
विद्यालयाचे माजी व्हाइस-चैन्सेलर डो. रमेशचंद्र 
मजुमदार है परिषदेचे अध्यक्ष होते. परिषदेचे वेद, 
संस्कृत साहित्य, धर्म, तत्त्वज्ञान; भारतीय, द्राविड, 
इराणी संस्कृती इत्यादि विभाग पाडले होते. त्या- 
बरोबरच हिंदी व मेथिली असे देशभाषांचेहि विभाग 
होते. दरभंगा किंवा मिथिला हैं संस्कृत विद्येनचें एक 
माहेरघर समजलें जात असल्यामुळे परिषदेवरोबरच 
पंडितसंमेलनदि भरविंलें असून, 'त्याचेहि निरनिराळे 
द्शेन-वार विभाग होते. पारिषदेला हिंदुस्थानांतील 
प्रांताप्रांतांतून सुमारें ३०० प्रातिनिधी उपास्थित होते. 
याच सुमारास हिंदुस्थानांत आलेले फ्रेंच प्राच्य- 
विद्यापांडित प्रो, लइ रनु ( 0 ) हेहि परिषदेस 
हजर होते. A 
द्रभंग्याचे आकर्षण 

.. दरभम्याबद्दल आधीपासूनच प्रातिनिधंच्या मनांत 


एक प्रकास्चें आकषण होतें, हल्लींच्या दरभंगा या 


नांवाबद्दल अनेक व्युत्पत्ती देतात ; दुआर आ बंग = 
बंगालचे द्वार, किंवा 'दारुभंग? लांकडें, झाडें तोडून 
बसावैलेलें किंवा दरभंगखिन नांवाचा एक मुसल- 
मान सरदार होऊन गेला त्यांच्यावरून नांव पडलें 
असावें असें म्हणतात. परंतु दरभंगा म्हणजे प्राचीन 
मिथिला, आपल्या प्राचीन संस्कृतीच्या जणूं आपण 
Nostalgia ) 


भावना तेर्थे जमलेल्यांची होती. येथेच पुण्यश्लोक वैदेह 
जनक होऊन गेला. जनकपुर नांवाचें गांव दरमंग्या 
जवळच आहे. साहाजिकच प्रमुख वक्त्यांनी आप- 
स्या भाषणांत त्या पुण्यछोकाची आठवण करून 
व्या जीवन्मुक्त महाभागाच्या ' अनन्तं बत मे वित्त 
यस्य मे नास्ति ।कैंचन । मिथिलायां प्रदीप्तायां न में 
किंचन दह्मते | ! या वचनाचा उल्लेख करून 
श्रोत्यांच्या भावना पुलकित केल्या. त्याचप्रमाणे 
जनकतनयेच्या वास्तव्यामुळे हा प्रदेश साहाजिकच 
` जनकतनयास्नानपुण्योदक ” आणि | रघुपतिपदैः 
अंकित? असावा अशी श्रोत्यांची भावना असल्यास 
नवळ नाहीं. येथेच उपनिषत्काळीं जनकाच्या 
वादसभ। जिंकणारा ब्राहमष्ठ याज्ञवल्क्य होऊन 
गेला, येथून जवळच असलेल्या वैशाली या 
गांवी भगवान्‌ बुद्धाचे कांहीं काळ वास्तव्य होते. 
थच न्यायदशनकार गौतम झाला. सुप्रसिद्ध मैथिः 
लीय भक्त-कवि विद्यापति ह्याची हीच भूमिः 
« “या सर्व पावित्र. स्मृतीनी प्रतिनिधींची मने भरून 
गेलीं होतीं. याशिवाय. आणखी एक आकषण 
परिषदेच्या योजकांनी निर्माण केळे होते. नेपाळ 
ची सरहद्द दरभंग्यालाच लागून आहे. नेपाळप्रधील 
सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथ याचेंहि द्दीन घेण्याची संधि - 
प्रतिनिर्धीना मिळेछ असें आधी जाहीर केरे होते, 
परंतु नेपाळ दरबारनें ही परवानगी नाकारल्यामुळे 
प्रतिनिर्धीची निराशा झाली, फक्त भांडारकर प्राच्य- 
विद्या-संशोधन-मंदिराच्या 'महाभारता*च मुख्य संपादक 
डॉ. बेलवलकर ब त्यांचे कांही सहकारी यांना मात्र 
नेपाळच्या राजधानीत असलेल्या शांतिपवीच्या हस्त- 
लिखित पोथीचे छायाचित्र घेण्याकरिता नेपाळांत 
जाण्याची परवानगी मिळून ते त्याप्रमाणें जाऊन आले. 
“या प्राचीन संस्कृतीच्या आकर्षणाबरोबर दरभ॑ग्याचे 
किंवा उत्तर बिहास्वें सृष्टिस्वरूपहि सुंदर व आकर्षक 


२४६ 


DP” औि 3S bli 


अखिलभारतीय प्राच्यविद्यापरिषद्‌ , 03002 00 


होते, तें पाहून आपल्या हिंदभूमीच्या “ सुजला 
सुफला; सस्यश्यामला ? या सुप्रसिद्ध विशेषणांची 
सार्थता पटल्याशिवाय राहिली नाहीं. परंतु पावसाळा 
नुकताच संपून गेल्यामुळें हवा मात्र आल्हाददायक 
नव्हती, खूप उकडत होतें. त्यामुळें 'मलयजश्ीतला? 
या विशेषणाची मात्र विरोधारने आठवण होत 
होती. 
ग्राच्यविद्यापंडितांपुढील कतेव्य 

हिंदुस्थान स्वतंत्र झाल्यानंतस्वें परिषदेचे हे पाहिले 
अधिवेशन. त्यामुळे बहुतेक सवे अध्यक्षांच्या भाषणां- 
तून भारत स्वतंत्र झाल्याबद्दलचा आनंद, त्याचवरोबर 
महात्मा गांधींच्या अमानुष परिस्थितींत. घडलेल्या 
मृत्यूबद्दल दुःख-ह्या भावना प्रकट होणे अपरिहार्यच 
होते. आपल्या स्वतंत्र हिंदुस्थानचें स्वातंत्य टिकविणे, 
आपणांपुढील असलेले प्रश्न सोडवून आपल्या देशास 
बलाढ्य करणें या कामी आपणां प्राच्यविद्यापंडे- 
तांना काय करतां येईल याचे विचार जमलेल्या 
बिद्वन्मंडळींच्या मनांत येणें स्वाभाविक हवते, परिः 
पदेचे अध्यक्ष डो. रमेशचंद्र मजुमदार यांनी आपल्या 
अध्यक्षीय भाषणांत प्रामुख्यानें याच प्रश्नाचे दिग्द” 


दीन केलें, ते म्हणाले, “स्वामी विवेकानंदांची अशी 


श्रद्धा होती कीं, हिंदी संस्कृतीत प्रकट झालेल्या 
वेदान्तदहीनानेंच मानवजातीचा उदार होईल. ही 
श्रद्धा उद्धोपून सांगतांना विवेकानंद असेहि सांगत 
असत कीं, हिंदुस्थान स्वतंत्र झाल्याशिवाय, स्वतंत्र 
होऊन ही आपली वेदान्ते त्याने आपल्या जीवनांत 
आचरून दाखविल्यांरिवाय, जगांत त्यांचा स्वीकार 
व प्रसार होणार नाही- ती वेळ आतां आली आहे. 
आपल्या प्राचीन संस्कृतीतील उदात्त तच्चांचें संशोधन 
करून आपली प्राचीन संस्काते म्हणजे पुराणवस्तु- 
संग्रहांतील एक मनोरंजक कुतूहलजनक चीज नघून ती 
एक उदात्त जीवनपद्वति आहे हें पटविण्याचा आपण 
प्राच्यविद्यपंडितांनी उच्चारानें व कृतीने प्रयत्न केला 
पाहिजे. आधुनिके वैज्ञानिक संस्कृतील उत्तमोत्तम 
गोष्टी स्वीकारून, आपल्या रक्तांत असलेल्या प्राचीन 
संस्कृतीच्या मूलभूत तत्वांप्रमाणं आपण आपल्या 
वैयाक्तिक व सामाजिक जीवनाची पुनर्घटना केली 
पाहिजे, आपल्या प्राचीन संस्कृतीमध्ये कोणतीं उदात्त 
तरले दिसून येतात | माझ्या दृष्टीने पहिलें तत्त्वे 


२४७ 


ON NEARER 7: 


rt 
Lh 


: 
है 


म्हणजे घर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष या चारहि. 
पुरुषार्थार्चे परस्परांच्या अविरोधानें पालन हें होय. दे. 
चारहि पुरुषार्थ जीवनांत सारख्याच महत्वाचे आहेत. 
माणसाची भौतिक गरज ही आध्यात्मिक गरजइतकीच 
प्रभावी आहे. हे चारही पुरुषार्थ समबल मानून जीव- | 
नांत समतोलपणा राखूनच जीवन सफल होऊं शकते, | 


-आपल्या प्राचीन संस्कृतीचे दुसरे मूलभूत तशव | 


म्हणजे ख कतैब्याची जाणीव. माणसाला व समाजाला | 
जसे हक्क असतात ठर्शी कतेव्येंहि असतात. केवळ | 
हक्कांवर भर देऊन कतेव्यांत कसूर होण्याचा संभव | f 


असतो. अर्थात्‌ एकाचं कर्तव्य तें दुसऱ्याचा हक | 
असतें (उदा० राजानें जे प्रजेकरितां कतेव्य 
म्हणून करावयाचे तें प्रजेच्या हाचे असतें), | 
हें खरें, तरी पण त्याच गोष्टीकडे हक म्हणून न | 
पहातां कर्तव्य म्हणून पहाण्यात आपल्या संस्कृती- | 
चा एक विशिष्ट दृष्टिकोन आहे.- आपल्या प्राचीन 

संस्कृतींत दिसून येणारी तिसरी गोष्ट म्हणजे परमतः 

सहिष्णुता व व्यक्तीना असलेल विचारस्वातंत्र्य, ` 
सेश्वर दर्ईनाबरेबर निक्ष दर्शनेंहि धम्य मानली. 
जात असत. अशोकाची सर्व घमौबद्दरुची औदाय- 
भावना सुविख्यात आहे. इकडे दोन सेन्यांमधील | 
सौनेक एकमेकांच्च्या जिवावर उठून प्राणपणाने | 
लढत असतांना, जवळच शेतांतील शेतकरी खुशाल ; 
आपापछें शेतीचें काम करीत असल्याचा आपला | 
अनुभव एका प्राचीन ग्रीक वाकेळारने नमूद करून 
उेबला आहे--या आपल्या प्राचीन संस्कृतीच्या | 
उदात्त तस्वांना मालिन्य येऊन आपली अवनति 
झाली हैं खरें आहे. जातिभेदांचा बुजबुजाट, अस्पु- . 
इयतेचा कलंक, स्त्रियांची मागासलेली व परवश | 
स्थाति, खानपाननिपरधादि - आचारधमीचे प्राबल्य- के 
ह्या गोष्टी आपल्या अवनतीची धडधडीत साक्ष आहेत. | 
पृथ्वी सूयीभोवतीं फिरत आहे. हा सिद्धान्त सांगण्या- र न 
बहूछ जर युरोपमध्ये गालिलिओला शिक्षा झाली, तर. 
आमच्याकडे तीच सिद्धान्त प्रतिपादन करणारा 
किंवा ईश्वर न मानणारा नास्तिक हा धार्मिक म्हणून | ; 
गणला जात असे. पण त्यानेच जर अभक्यमक्षण 
केलें, समुद्रपर्यटन केलें तर तो घर्मश्रष्टे समजला _ 
जाई! हा केवढा ` विरोधाभास! मन न 


क. न 
dk) 


नवभारत 


बुद्धि स्वतंत्र होती पण शरीर मात्र हजारों 
बंघनांरनीं, इुंखलांनीं जखडले होतें... . ! !- महात्मा 
गांधी आपल्या प्राचीन संस्कृतीतील उदात्त 
तत्त्वांचे मूर्तिमंत आदश होते. त्यांनीं ती तसे 
आपल्या जीवनांत आचरून दाखवून युद्धश्नान्त 
आणि श्रान्त जगाला तरणोपायाऱचा. एक माग दाख- 
वून दिला आहे.- एका थोर पुरुषानें म्हटल्याप्रमाणें, 
“The world must choose between the Atom 
Bomb and Gandhiji? जगापुढे दोन गोष्टी आहेत : 
एक अणु-बॉब, दुसरी गांधीजी, जग यांपैकी कशाची 
[निवड करणार यावर मानवजातीचे भवितव्य आवः 
लबून आहे. आपल्या प्राचीन संस्कृर्तीताल मूलभूत 
ते किती चैतन्यपूर्ण ( ११००/०.) आहेत, त्यांचा 
प्रभाव जगाच्या भवितव्यावर कसा हाऊ शकेल. 
याचें स्पष्ट दिल्वदशन आपणांस म, गांधीच्या उदाहरणा- 
वरून होऊं शकते, !? 


हिंदुस्थानची राष्ट्रभाषा 

` . पाशेदेचे अध्यक्ष, स्वागताध्यक्ष व दुसरे अनेक 
वक्ते यांनीं ज्याचा प्रामुख्याने उल्लेख केला असा 
एक प्रश्न म्हणजे हिंदुस्थानची राष्ट्रभाषा कोणती 
असावी हा होय. या बाबतींत परिषदेने - शेवटी 
विचारपूर्वक निणय देऊन असा ठराव केला कीं, 


हिंदुस्थानची राष्ट्रभाषा हिंदी, व लिपि देवनागरी: 


असाची, परंतु हा बुद्धिनिष्ठ समतील र्भर्णय 
घेण्यापूर्वी परिपर्देत कांहीं मजेदार असे भिन्न विचार- 
प्रवा दिसून आले, अधिवेशनाच्या एका दिवशी 
याच विषयावर एक वादचक्री (४/००5० ) 
भरविण्यांत आली. त्यांत विरोधी पक्षांना 
आपापली मतें मोठ्या आवेशाने 
व वक्तृत्वपूर्ण रीतीनें मांडली. संस्कृत ही आपली 
राष्ट्रभाषा असावी या पक्षाने आपल्या बाजुच्या 
मंडनाथे युक्तिवाद करतांना निरनिराळ्या थोर 
ग्रहस्थांनी निरनिराळ्या प्रसंगी प्रकट केलेल्या अनुकूल 
` मतांचा आधार दिला. प्राच्यविविद्यापरिषदेन माजी 
अध्यक्ष सुप्रासिद प्राच्यविद्यापाडित प्रो, एफ्‌. डब्ल्यू. 
ठामस, बंगालचे हीचे गन्हनर डो. कैलासनाथ 
काटजू यांनी संस्कृत हीच हिंदुस्थानची राष्ट्रभाषा 
` असावी असे आपले मत अन्यत्र मोळ्या हिरिर्राने 
मांडलेले आहे. त्याचां.आधार वक्त्यांनी दिला. मद्रास 


हायकोटीचे मुख्य न्यायाधीश श्री. रडी यांनां देखील 
याच मताचे जोराचें मंडन केलेलें सुप्रासिद्ध : आहे. 
श्री, र्ड यांनीं म्हटलें आहे, “ आपल्या भारतभू- 
मीची सवे संस्क्राति संस्कृत वाझायांत भरून राहिली 
आहे. हिंदुस्थानच्या मूलभूत ऐक्याची भावना जर 
आपणांस निर्माण करावयाःची असेल, तर त्याकरिता 
सर्वाच्या अंतरंगांत शिरायचा खोल माग म्हणजे 
संस्कृतांच अध्ययन हा होय, वार्ल्माकीची एकादी पंक्ति, 
कालिदासाची एकादी उपमा, उपनिषदांतील एकादे 
उदात्त वचन जरी आपल्या नुसतें कानांवरून गेळे तरी 
आपल्या हृदयाचें तंतू छेडले जातात. भूतकाळाविपर्यी- 
च्या - आपल्या अंतःकरणांतील हजारों स्मृती जागत 
होतात ! आज जरी वरपांगीं आपणांत विस्कळितपणा 
व फाटाफूट [दसत असली तरी आपण या भूतकालीन 
स्मृतींच्या समान स्निग्ध बंधनांनी बांधले गेलों आहोत!” 
या सर्व मतांचा वादःचक्रींतील संस्कृताच्या केवाऱ्यांनीं 
उल्लेख केला. कांहीनी व्याकरणाच्या दृष्टीने संस्कृत 
ही भाषा सोपी व सुगम करावी असे प्रातैपादिलें. 
अर्थात्‌ संस्कृताच्या कैवाऱ्यांच्या युक्तिवादांत भाव- 
नेचाच भर जास्ती दिसून येत होता. बुद्धिनिष्ठ आणि 
व्यवहारी अशा हिंदीनिष्ठ प्रतिपक्षीयांनी ते सहज 
खोडून काढले असल्यास नवल नाही. एका वक्त्याने 
उत्तर देतांना म्हटलें कीं, * संस्कृत ही स्तोत्र-भाषा 


, आहे, ती राष्ट्रभाषा कधीहि होऊं शकणार नार्ही. 


ती जर सुगम, सोपी व सर्वजनसुलभ करावयाची 
तर त्यांत काय लाभ १ संस्कृत ही संस्कृत म्हणून 
रहावी, तिची हानि होऊं नये म्हणूनच ती राष्ट्रभाषा 
करू नये. ' प्रा. अळतेकर यांनी कांही खडखडीत 
युक्तेवाद मांडले, ते म्हणाले, “ राष्ट्रभाषा ही 
सवे जनांना समजणारी व व्यवहारोपयोगी अक्षी भाषा 
असावयास पाहिजे. समुद्रगुप्त आणि चब्द्रगुप्त हे 
वेदावद्येचे मोठे चहाते; परंतु त्यांनी आपले शिला-- 
लेख कांही वैदिक भाषेंत कोरवून. घेतले 
नाहीत १ चासरची भाप्रा कितीहि. लोकप्रिय 
असेल, पण ती कांहीं इंग्लंडची राष्ट्रभाषा होऊं 
शकत नाहीं | आपल्या प्राचीन भाषेबद्दल आपणांल। 
जरी खूप आदर असला, तरी आधुनिक काळी 
बहुजनसमाजाळा जी भाषा सुलभ तीच राष्ट्रभाषा 
होऊं शकेल, हैँ आपण लक्षांत ठेविळें पाहिजे, ??- 


२४८८ .: 


अखिलभारतीय प्राच्यविद्यापरिषद्‌ , दरभंगा 


सुप्रसिद्ध भाषाशास्त्रज्ञ डॉ. सुनीतिकुमार चतरजी 
यांचीं गमत झाली. ते स्वतः पारिषदेला हजर होते. 
डॉ. चतरजी यांनीं पूर्वी तिरुपती येथील पारिषदेचे 
अध्यक्ष असतांना ' संस्कृत हीच राष्ट्रभाषा होऊं 
शकेल * असे मत मांडळे होतें. पण नुकतेच त्यांचे 
मतपरिवर्तन होऊन परिषदेच्या कौन्सिलमध्ये हिंदी 
ही राष्ट्रभाषा असावी या ठरावाला त्यांनीं पाठिंबा 
दिला होता, हें लोकांना कळलें होतें. त्यामुळे या 
वादचक्रीमध्यें दोन्हींहि परस्परविरुद्ध पक्ष आपल्या 
मतांच्या मंडनार्थ व दुसऱ्याच्या खंडनार्थ त्यांचा 
उपयोग करूं लागळे, शेवर्टी चतरजीना पुढें येऊन 
खुलासा करावा लागला, ते म्हणाले, “ डॉ. जैकिल 
आणि मि. हाइड यांसारखी माझी स्थिति झाली आहि. 
माझें एक ध्येयवादी मन सांगते कीं, संस्कृत ही 
राष्ट्रभाषा असावी. दुसरें व्यवहास्वादी मन सांगू 
लागळें आहे कीं दी ही राष्ट्रभाषा असावी ! अर्थ 
त्यजाते पंडितः ? या न्यायार्ने मी हिंदीला मान्यता 
देऊं इच्छितो. नाहीं तरी, संस्कृत ही दरीच्या देशी- 
भाषांच्या मधून जिवंत आहेच. * वर दिलेल्या निर- 
निराळ्या विचारप्रवाहांवरून तम्ल म्हणविणाऱ्या 
पेडितांमध्याहे वस्तुनिष्ठ व्यवहार्य विचाखवाहावरोबर 
भावनाप्रधान अव्यवहार्य विचारप्रवाहही कसे असूं 
शकतात हें दिसून येतें. 
प्राचीन साहित्या '-( C85०5 )चा अभ्यास 
संस्कृत ही राष्ट्रभाषा जरी नसली तरी त्यांतील 
“प्राचीन साहदित्या-(. 08४०8 )-चा अभ्यास 
विद्यार्थांच्या. अभ्यासक्रमांत समाविष्ट व्हावयास 


_ पाहिजे याची परिषदेला जाणीव दिसून आलो. 


४ प्राचीन साहित्या 'च्या अभ्यासाचे (६९ study 
of the classics ज ) किती महत्त्व आहे याविषर्यी 
स्वागताध्यक्ष श्री, अमरनाथ झा यांनी आपल्या 
भाषणांत अतिशय मार्मिक, सुंदर आणि काव्यमय 
वर्णन केलें, ते म्हणाले, " भौतिक शाल्नाचा 
अभ्यास मी गौण लेखीत नाही. तो अत्यंत मह- 
सार्या आहे यात शंकाच नाही परंठ ली 
केवळ भर देण्याची प्रत्त बळावू 

नाहीं, प्रो. टायनबी यांनी आपल्या 
० ६७ (श! > या मयात म्हट्यापरमा्ण 
( These gadgets for harnessing the physr 


cal forces of non-human nature have Jeft 
human nature unchanged ), विज्ञाननिमिंतर 
अनेक बळ'्त्यांमुळें मनुष्याला निसगांवर प्रभुत्व मिळालें 
असलें तरी मनुष्यस्वभावांत बदल घडून आलेला 
नाहीं. आपल्या अध्ययनाचे, अभ्यासाचे मध्यवर्ती 
लक्ष्य मानव, त्याचा स्वभाव; त्यांचीं ध्येयं, त्याची 
अंतःसुष्टि हें असलें पाहिजे. या गोष्टिकिडे आपलें 


- लक्ष केंद्रित करावयास ' प्राचीन साहित्या 'च॑ आप- 


णांस अत्यंत मोठे साहाय्य होणार आहे. या प्राचीन 
साहित्यामधून आपणांस सात्त्विक संतापोचे, 
चैयाचे, शांतीचे, नम्रतेचे, आविनाशी सोन्द्याचे किती 


दिव्य आदी दिसून येतात! आणि है आदश अशा | 


हृदयंगम भाषेंत वार्णिलेले आहेत कीं, इतक्या दीं 
कालानेतरहि ते वाचून आपल्या हृदयांत त्यांचे पड 
साद उमटतात. विशेषतः या जगांत वागार्वे कसे, 
जगावे कसें, आणि उदात्त ध्येयाकरितां मरावें कसें, हं 
आपणांस त्यावरून कळून येतं. “प्राचीन साहित्यां'त 
दिसून येणारे निरनिराळे व्यक्तिविशेष बापितल्यास 
छिसरोनें आपल्या मुलाला लिहिलेल्या पत्रांतीछ एका 
वाक्याची आठवण होते ४ ( ४०० ३९ ६०९ (० 
visit men who are supremely men ) “तुळा 
अझीं माणसें भेटतील कीं, ज्यांचा प्रमुख विशेष 
म्हणजे तीं माणसें आहेत ! ? कोणतेहि “प्राचीन 
साहित्य! ध्या. त्याचें जर आपण खरोखरी अवगाहन 
केलें तर आपणांला खरें शिक्षण, मिळेळ, ऑर्नाल्डने 
म्हटल्याप्रमाणे “ आपली श्रद्धा अधिक शुद्ध पावन 
होईल, आपलीं अंतःकरणें निर्मळ होतील, उजळतील, 
आपणांस सत्याच्या ध्स्वतान्यावें दर्शन होईल 
आणि आपल्या ध्येयावर आपली दृष्टि स्थिर होईल.” 
[ ‘the rigorous teachers will purge our 
faith and trim our fire, show Us the white 
star of Truth, and there bid us 2976, and 
there aspire ° ] ” 
मध्यवती सशोधन-संस्था 

परिषदेने केलेल्या ठरावांपैकी आणखी एक उल्ले- 
खनीय ठराव म्हणजे हिंदुस्थानांत एक मध्यवर्ती 
प्राच्यविद्या -संशोधन-संस्था ( Institute of 
Indological Research ) मध्यवती सरकारने 
काढावी अशांबद्दल्चा होता. अशा मध्यवती संशो- 


० 2४% 


4) 


hie Sees 7 


धनसंस्थेमार्फंत भारतांतीलच नंव्हे तर ईजिप्त, इराण 
चीन, जावा, सुमात्रा, सिलोन वगेरे भारतसंबध्द 
देशांतील भाषा, इतिहास; कला, साहित्य इत्यादि 
गोष्टींचा अभ्यास होऊन हिंदी संस्कृतीचा खऱ्या 
व्यापक अथी प्रचार होण्यास मदत होईल. यासंबंधी 


` परिषदेसमोर हिंदुस्थानच्या पुराणवस्तुसंशोधनखात्या- 


चे प्रमुख ( Director-General ) श्री, चक्रवर्ती 
यांचे एक भाषण झालें, त्याचा उललेख करणें उचित 
होईल. हिंदुस्थानामध्ये या पुराणवस्तु-संशोधन-विष- 
याची किती भयंकर अनास्था आहे, याचें वर्णन 


करतांना त्यांनी ग्रेट ब्रिटनचे उदाहरण देऊन सांगि-- 


तळे की, १९४७ साळी ब्रिटिश सरकारने नेमलेल्या 
स्कारबरो कमिटीने, ' प्राच्य देशाशी आपले जे संबंध 
बदलत आहेत ते लक्षांत घेऊन प्राच्य देशांतील 
समाजाचें ज्ञान आधिक करून घेण्याकरितां, त्यांच्या- 
मध्ये आधेक सदिच्छा निर्माण करण्याकरितां ? प्राच्य 
विद्यांचें अध्ययन व अध्यापन आधिक जोमाने व 
` सुसंघटित रीतीने चाळू ठेवण्याबद्दळ ।शिफारस केली, 


& घर्म-विजय ? 
असा एकहि देश नाहीं 


नवभारत 


व त्या शिफारशीनुसार ब्रिटिश सरकार आज हिंदुस्था- 

|» कप ~ “२ 0 
नच्या ॥केता तरी पटीनी प्राच्यविद्याशिक्षणावर खर्च 
करीत आहि. 


पराच्यावेद्यापरिपरदेचें जे पुढील कार्यकारी मंडळ 
नेवडळें गेलें त्यावर एकंदर १८ सभासदांपैकी 
सुमारें दहा महाराष्ट्रीय आहेत हैं लक्षांत घेतल्यास 
प्राच्यावेद्यासंशोधनांत महाराष्ट्रीय पंडित किती 
आस्थेने आपलें मन घालीत आहेत हें दिसून येईल, 
भ्या महाराष्ट्रांत भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इन्स्टि- 
ट्थूट्सारख्या प्राच्यविद्यासंशोधनसंस्था काम करीत 
आहेत, त्या महाराष्ट्रांतील विद्वान्‌ पंडितांना ही गोष्ट 
भूपणावहच आहे. पुढील वर्षी प्राच्यविद्यापरिषदेःे 
चिटणीस पुण्याचे डा. रा. ना दांडेकर ब बनारसचे 
पा. अ. स, अळतेकर हे असून पुढील आधिवेशन 

पुढील वर्षी मुंबईला होणार आहे. 
“-वि. म. बेडेकर 


देश सांपडणार नाही कीं, 


असेल, तेथील 
शान्त ठेवील, असँ जर न केळें तर 
इच्छा आहे कीं, पाप करणाऱ्याला 
त्याला शिक्षा होऊं नये. देवाच्या प्रिय 


लोकांशीं देखील जुळते घेण्याचें धोर 


८ ण ( अनुनय ) स्वीकारून तो त्यांना 
। प्रिय प्रियदर्शी राजाला पश्चात्ताप होईल, कारण त्याची अशी 


छच्जा वाटूनच ( अवश्य ) शिक्षा व्हावी; प्रत्यक्ष दंड करून 
प्रियदर्शी राजाची अशी इच्छा आहे कीं, सर्व प्राणिमात्रांच्या ठार्थी निर्भयता, स्वतःवर ताबा, सर्वौशीं 
सारखी रीत; व धूदुता ही असावीच. अशा प्रकारचा लोकांवर मिळाविलेछा विजय, यासच धर्म-विजय 
म्हणतां येईल; आणि असलाच घर्म-विजय देवांच्या प्रिय प्रियदर्शी राजाला महत्त्वाचा वाटतो. 
ण सस्राठू अशोकाच्या शिलालेखांतून ( धंमचक्र मासिक, १ 
र i 


२५७ शू 


ह 


५ नोव्हेंबर १९४८ च्या अंकांतन) | 


: Fr द 
अंक तिसरा | १९४८ 
या अंकातील जाहिराती व जाहिरातदार 
आये महौषधाय : आयडियल फर्निचर बक्से : डॉ. पुरोहित फार्मसी : गजानन जनादन | 
बोडस : केसरी इंडस्ट्रियल्स लि. : साठे बिस्किट कंपनी : रॉय आणि कंपनी : आयुर्वेद 


रखशाळा लि, आयुर्वेदा श्रम फामेसी लि. : अब्दुल हुसेन अल्लाबक्षजी : घि सेंटल १ 
पॉटरीज लि. : विष्णू फार्मसी: दि सह्याद्रि विमा कंपनी लि : संद्रल ग्लास फॅक्टरी: ˆ 


न््ज्न्ज्ञ्य्ज्ज्ज्य््स्ज्ज्य्य्न्य्ज्नाइल्छ्जरजरडर | RASS 


पध | दमा हू. 


AANA ® 


d . 
5 | (स्थापना: सन १८७५) 
था कारखान्यांत सवे .प्रकारची 
आयुर्वेदिक औषधें, भस्में, रसा- 
यनें, मात्रा, शुटिकाचूण, वगेरे 


| 
| 


| पांच मिनिटांत किंवा एका रात्रीत दमा | 
ब्रा करूं म्हणणाऱ्या उपायांनी तुमचा दमी 
तयार होतात. बरा होण्याऐवजी बळावतो मात्र. पुरोहित 
| | 


विशेष माहितीकरिता कॅटलॉग श्वासहारी हेंच एक औषध असे 


आहें कीं, तें घेण्यास सुरुवात करताच 
कफ सुटतो, घाप कमी होते, पचनक्रिया 
सुधारते व फुप्फुसे मजबूत होऊन दमा 
खातरीनें व. निखालस बरा होतो. 
रु, ३-८, रु, ६ व रु. १० भरा 
पॅकिंगमधून सगळीकडे मिळतें अगर 
डौ. पुरोहित फार्मसी, कोल्हापूर | 


पुरोहित येथून मागवा, 


& ./5७/४८७/४४७- ८२/4६/७५८७ “१५/१५/१५५१ ५७/४७/४७०७ 
| आपल्या घराच्या आकर्षक सजावटीसाठी 


| आयडियल फर्निचर वक्‍ते 


| 
टिळक रोड, नागपूर सिटी. 


| 


FANANAASAASSIANAANNRISAIIANN 


४८ तास टिकणारा मस्त सुगंध असलेले 


ज्ञाळारकीलिंजांसॉठीँ व ऑफिसकरतां लागणारे 
फर्निचर आणि लाकडी सामान स्वस्त अत्त द ल्व्ह रक (५ 
50 or (कर) | क 
क चर भाड्या ण्यात २ 
व्यवस्था करूं, की] वापरून सुगन्धाची मजा लुटा ! ! ! 
ह्याशिवाय हु कह निर्माते--गज़ा ९ “a 80 
> % जुने फर्निचर व॑ इमारती ते नन जनादन sn मुंबई 
प न नासा वि, पुणे स्टॉकिस्ट्स-- गोडबोळे जोशी ४ 
का बाब त्‌ ~ क्र “पनी Re A डी “३ ॥ 
INSP NPP न OO + आणि +पनी ५८ बुधवार. ५. 
$5 र NS st 5 a hl it ‘x FH ७ PA OY / IN, i 


` अन्नटंचाईंच्या काळांत पौष्टिक अन्न पुरेसे मिळत नाहीं 


साठे बिस्किटे, चॉकोळेट व कोको | 
| 


]. उणीव भरून काढतील ` 


_ १ कारखाना-साठे बिस्किट कंपनी-चॉकोलेट वक्से, पुणें २. 


ANNAN SAAN YIYY AAAS 
कक अर च्युछ आकर समर AAAI ANNNAT 


फॉस्फोरा 


सुवणे मिश्रित एकमेव टॉनिक 


। || “ कोणत्याहि कारणानें निर्माण झाखेला दोष प्रत्येक व्यक्तीच्या 
| 46 न |$ रोगाचें निदान करूनच बरा करतां येतो.” फॉस्फोरा घेण्याचा 

2 |; सछा दिल्यानं वरील अनुभव येईल 

eo रॉय आणि कंपनी, होमिओपाथस्‌, 

क्र प्रिन्सेस स्ट्रीट, मुंबई २ 

be ESSA OA ILS 

परका जाता न्यायाला ठी 


र ! स्मरणशक्ति आणि मानसिक शांतता 
र | ; शासं | वाढविणारं औषध १ 


माहेती-पत्रक खालील पत्त्यावर मेळल 


। आयुवद रसशाळा पुणें लि., पुणें ४. 


दोन हजार वर्षापूर्वी जषधीकरणारचे 
बाबतींत आयुर्वेद तङ अनुसरीत 
असलेली मदेन पद्धति या अणुयु- 


"गांत हल्लींही प्रत्यक्षांत चाकू असून 


गुणकारी ठरलेली आहे. आयुर्वेदीय . 


'औषधींच्या प्रभावी _ गुणांचे 
रहस्य या पद्धतींतच आहे. औषधी 
द्रव्यांचे. जितकें जास्त मदन करावें 
तितक्या  ध्या जास्त गुणकारी 
होतात.' 


केली जाते. येथील सदेन पद्धति 
वूर्णपणे निर्दोष असून तीमुळे औष-. 


` घी द्रव्यांचे घटक अगदीं अणुपर- 


माणुपर्यन्त एथक होतात. आयुव- 
दाश्रम फा्मेसीचीं औषर्धे परिणाम- 
कारक असतात व वैद्यवगे त्यांचीं 
सुक्त कंठाने प्रशंसा करतो थार्चे 
हेच मुख्य कारण आहे. | 
सील « पाहूने, 

ओषधी, आयुर्वेदाश्रम फार्मसी- 

मध्यंच, तयार --_ | आहेत 
ही खात्री करून घेणें मात्र 


'अगत्याच आहे.” 


आ थुरर्वेदाश्रम 
फार्म सी. लि.(ानि) अहमढनगरः 


2०० ० ० ० ? कामाक 


| ABDUL HUSSAIN M. ALABUXJI 
। HARDWARE MERCHANT 


ANPAANSIIANARSSAIANAASAANSANNAFAANNAAANNS NA ASIAANANAS SN AASAAS | 


Direct Importers of Arms, Ammunitions; Explosives and Crackers 


IFWARI BAZAR, NAGPUR. ८. P 


ONAN NAAN SAAN SSN <.//४५/४/५/१.//४९/४.९/४/५<.//४५/४/६/४/*९/४४४*/* 
/७/४७४४६१४०४/४/४४/४./४७/४७४४६/४./७५//४६/४५०१५७ /९/४७/७७ AAAAARAANAAA AAW त्ज्ज्ज्ण्ज्ज्ज्ज्ज्ण्ज्य्ल्ज्ज््प्प्प्ण्ज््य्ज्जः 


खाण्याचे पदार्थ स्वच्छ राहिले पाहिजेत ना ? 
तर मंग ते 


घे संटूल पॉटरीज लि., नागपूर 


याच्या बरण्या, दगडया, कटाऱ्या, लाणच्याचा भाडा 
| वगैरेमध्येंच ठेवा व त्यांच्याच 


नागपुरांत बनलेल्या पोस्लनच्या स्वदेशी 
कपका, चित्रे व दौती वापरा 


न्य पकी 
: जंतविकार, अवक. स डा | गजके, खुजली ( गिली वे सुकी ) इसब, नायटे 


हरएक फेडे फुनसी, जलाहुवा और जखमपर 
रामबाण शीतल मलम. 


' बच्चोंको सेन्टोन यां एरंडेल देनेकी जरूरत नहीं. 
यह खुदही दीपक, पाचक और सारक है. 


शहद या दूध के साथः दिनमें दो मतवा. 


और सब किस्मकी दवाई मिळनेकी जगह 


सो एजन्टस्‌ :-- विष्णू फार्मसी, इतवारा रोड, नागपूर 


नवभारतांतील एक उत्तम आयुर्विमा संस्था 
दि सह्याद्रि विमा कंपनी लि. नाशिक 


| 
नाविन्यपूर्ण बिमा योजना, राष्ट्रभाषेत विमाकरारः किमान हसे, सोजन्याची वागणूक, काट | 


कसरीची व्यवस्था वगेरे वेशिष्टयामुळे लोकप्रिय झालेली आपल्या आयुष्यावरील विम्यासाठी हीच एक 
उत्तम नमुनेदार संस्था 


भरपूर कमिशनवर प्रामाणिक व कार्यदक्ष प्रतिनिधी पाहिजेत 
१ पाहिजेत अधिक माहितीसाठी लिहा अगर भेटा गो. ग. सादणकर 


AAO ANNALS NANA SN ANNAN SANA SNIRRART 
हमारे कारखाने में हर किस्म की मशीन की बनी शीशीयां, चिमनियां 
'डकोरे ~ >> 9 
स्टापर और स्क्रू, जार और डेकोरेटेड ग्लास तैयार किये जाते हैं। 


ग्राहकों की इच्छा के मुताबिक 


आकार प्रकार का सामान तैयार कर दिया जाता है। 


he ळर 
-: सेंट्ल ग्लास फेक्टरी :- 
भैलुफेक्चरस एण्ड गवनेमेंट कान्टेक्डसे 


इमामबाड़ा रोड, नागपुर सीटी. 
AAAI AANA AAAI AANA 


ST लि क्न्ल्न्ला 


७ “४४४४४१५” ANANSI AAAS AANA AAAS AANNAASASAS AAAS के 


जाहिरातीचे दर 


सबंध पान अर्घे पान पाव पान 
एक वेळ ७५ ५ ३५ 
तीन वेळां ७० प्रत्येक खेपेस ४५ प्रत्येक खेपेस ३० प्रत्येक खेपेस 
सह चळां ६५ 99 8० 9 ५ २५ 53 


बारा वेळां ६० BR २५ 9१ २० EE) 
पाव पानांपेक्षां कमी जाहिरात स्वीकारली जात नाहीं. 


कव्हर पान ने. ४ प्रत्येक वेळेस -१५० रुपये 


(१) सर्व जाहिराती ' जाहिराती व जाहिरातदार ” या सदरांत छापल्या जातात. 
(२) शक्य असेळ त्या वेळेस जाहिरातदारांचा थोडक्यांत परिचय देण्याची पद्धत 
स्वीकारलेली आहे. न 
(३) एक्का पानांत दोन कॉलम्स असतात. 
(४) पानाचा आकार «~? 
ब्यबस्थापक 
' नवभारत ' 
२९१ शनिवार, पुणे २. 


| | 
| र 
| 
| 


वर्गणीदारास सूचना 


(१)- “नवभारत'चा अंक 'दरंमह १ तारखेच्या आंतःनियमितपणें काळजीपूवक 
पोष्टांत टाकला जातो. वर्गणीदारांस जर आपला अंक ५ तारखेपर्यंत मिळाला नाही 
तर त्यांनीं प्रथम स्थानिक पोष्ट ऑफिसांत चोकशी करून नंतर आमचेकडे लिहावें. 
अंक शिल्लक असला तरच पाठविला जाईल. अंक न मिळाल्याबद्दळ १० तारखेनंतर 
येणाऱ्या तक्रारीस उत्तर दिले जाणार नाहीं, 


* (२) पत्रव्यवहार करतांना नेहमीं अतुक्रमःनबरः लिहावा. “ नवभारत ? 
कचेरींतून' दरमहा जो अंक खाना होतो त्यावर पत्त्याच्या वरच्या बाजूस डाव्या हाताळा 
अनुक्रम-नंबर लिहिलेला असतो. 

~ (/३.) पत्ता बदळावयाचा. असल्यास: त्याबद्दळची सूचना-कचेरीस”२५-- तारखे- 
पूर्वी मिळाली पाहिजे. त्यानंतर सूचना-पत्र आल्यास त्याची अंमलबजावणी त्याच 
महिन्यांत न होतां पुढील महिन्यापासून केली जाईल. 

(४) “ नवभारत › च्या कोणत्याहि एजटास वगणी वसूल करण्याचा अधिकार 
नाहीं, त्यामुळें कचेरी व वगेणीदार या दोघांनाहि त्रास होतो व विलंत्र लागतो, 
~ « म्हणून वर्गणी नेहमीं -कचेर्सकडे .खाळील “पत्यावर पाठविण्याची-कृपा करावी. 


व्यवस्थापक | 
"= नवभारत ›, 
२९१.शनवार पेठ, पुणे २. 


 "एुजन्सीबाबत-खुळासा 


“नवभारत.? हें एक उच्च दर्जाचें, वैशिष्ट्यपूर्ण मासिक मराठींत आहे, असा 
~ अमिभ्राय अनेक वृत्तपत्रांनी दिलेला आहे. अशा तऱ्हेच्या मासिकाचा प्रसार-जास्तीत जास्त 
व्हावा यासाठीं ठिकठिकाणीं एजन्टस्‌ नेमण्याची योजना आम्ही. तयार. केलेली आहे. 
एजन्साचे साधारण नियमे पुढें देत आहे. तपशीलवार नियमांची मागणी कचेरीकडे 
केल्यास ते पाठब्रिले जातीळ. 
(१) विक्रेत्याने कर्मीत कमी चार अंक घ्यावेत. अक न खपल्यास परेत घेतले 
[ जाणार नाहींत. + 
(२) डिपाशिट म्हणून कमीत कमी दहा रुपये आमचेकडे जमा ठेवावेत. - 
(३) पंचवीस अंकांपेक्षा जास्त मागणी असल्यास एजंटास एक प्रत दिली जाते. 


व्यवस्थापक 
' नवभारत › 
२९१ शनवार पेठ, पुणे २. 


Regd, No. B. 5॥77 


“+ 
आमच नके प्रकाश नक्‌ 


"ण ९७६०७ 


महाराष्ट्र-वाड्ययांत महत्त्वाची भर घालणारा नवा ग्रंथ 


ज्ञानेश्वरी @ ९ न 
ुनश्वरा-अतरग 
लेखक : डॉ० रा. द. रानडे, एम्‌, ए., डी. लिट्‌. 
अब॒वांदक : प्रा० छू. वें. गजेद्रगडकर, एम्‌, ए 
पृष्ठसंख्या १४० 3 मूल्य २॥ रुपये र 
डॉ० रानडे यांच्या Mysticism in Maharashtra या सुप्रमिद्ध ग्रंथाचा मराठी s र 
“अनुवाद खालील पांच खंडांत प्रकाशित करण्याचे आम्ही योजिळे 
असून तदनुसार वरील ग्रंथाच प्रकाशन होत आहे;-- 
१ ज्ञानेश्वर; चरित्र आणि तत्त्वविवेचन 
पूवाधे : ज्ञानेश्वरी-अंतरंग 
उत्तराधे; मूळ अंभकाराची प्रस्तावना, भारतीय 
अनुभूतिश्याखाचा विकास, अमृतानुभव, 
चांगेदवपांसष्टी, अभग इ. य 


२ रामदासः-_ चरित्र आणि तत्त्वविवेचन 


३ तुकाराम)-- चरित्र आणि तत्त्वविवेचन 


A 


४ नामदेवादि सतः-- चरित्र आणि तत्त्वाशविचन 
५ एकनाथः-- चरित्र आणि तत्त्वाविवेचन 


+ ® 


सलम राष्ट्रीय ग्रंथमाला, वृणे? | | 


/९./४५५./४५५.€* ५./९-/५८६-/ ७४०७ 
NANANRNIASCLANAASAPS AAAS NAAN ANASASNAASAASIANNAS AAAS AA 


